सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथपाळेच्या विश्वस्तपंडळाचें मासिक 


बषे पाहिले, अंक सातवा एमिळ १९४८ 


संचालक : श्री. शंकरराव देव 


संपादकमंडळ 
आचाये शां. दू. जावडेकर आचार्य स. ज. भागवत 
श्री. हरि ळृष्ण मोहनी प्रो, वि. स. वेडेकर (कार्य. संपादक ) 


व्यवस्थापक : श्री. चिं. य. मराठे 


मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोपक्र होईल, अशा प्रकारें 
महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्छृतीचा विक्रास करणें, हं या मासिकाचे ध्येय व उद्षिटि आहे. 

ध्येयप्रवण व्यक्तींनी स्वोन्नतीच्य़ा हेतुपूतीसाठी जे आपलें सांस्कृतिक मूल्यमापन 
ठरविलेले असेल, उच्च वातावरणांतील जो आभेजात अनुभव स्वतःच्या साधनेनें संग्रहीत 
केलेला असेल, त्याचें दिग्दर्शन हेंच संस्कृतिपोप्रक वाछमय़ होऊं शकतें, असा संचालक व 
संपादक-मंडळ यांचा विश्नास आहे 

या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याही विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा किंवा 
पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाही 

संचालक व संपादक-मंडळांतील सवे व्यक्ती यांचेंही सव विपयंत मतेक्य आहे, असे 
नाहीं, मानवी जीवनविषयक्र व सांस्कृतिक्र मल्यासंबंधीं सवश अश हशकोनानेंच त्यांना 
एकत्र अगलें आहे. तथापि प्रत्येकाचे व्यक्तिवेशिष््य व विचारस्वातंत्र्य यांचा विनाश न 
होता विकास व्हावा या दृष्टीनेच त्यांचें सहकार्य राहीळ. प्रत्येक व्यक्ति आपल्या नांवानें 
प्रसिद्ध होणाऱ्या ळेखाबद्दलळच जवावदार राहील, 

मासिक्रांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम आणि सहिष्णुता 
असतील अशी काळजी घेतली जाईल, 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


मुद्रक व प्रकाशक (चि. य भराठे यांना हे मासिक विश्वास छापखाना, ९९१ शनिवार 
पुणे १, येथें छापिल आणि नघभारत कचेरी, ९१९ शिवाजीनगर, पुण ५ 
यथें सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथसाळेच्या विश्वस्तसंडळ!करितां प्रसिद्ध केलें 


४४५४२५४४१३” २५४7२६४२६४ २४२ २८४४३४१४२४ कि २ ४४४२9४9४१४” ०७७”१/१ प््य्पय 
७००४१९४ 3४२/२४१ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकी 


ह जे दै 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी? ; 
> 2 पक: औक 
4 68 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


जॉर्ज बनर्डि शोचे पाहिळें नाटक ------------------------------------- 9 
तसाद्याचें लोकनाट्यांतील स्थान -----------------------7777777777--- 93 
गंहात्गाजीच्या लेगाधविर 001000 वतामतलााननवाताननीन २० 
जीवक शकी च वाण तता त्र 
तीन का तिबार ०७-4.ालायामालायललातडकलतिकमोननतालयेळल २८ 
उंगेंजी शाणची त्याती 1:10 सोसतीच 3९ 
गद्याचे निर्वाण 42101 तन्याामलनलोलकनी ४६ 
त 525555तपआमदलदलाटरदडनटडादादकद डड निवेडडटेयाडती दवी लोट ४९ 
गेंद हे गेळेचे कोणात ततेलनााललानतनरमनन्यत तपन व्ह 
युद्र व क्षत्रिय भिन्न होते ----------------पपशिशणणणा दड 
जळ-उषा -----------ए-परनिशशार्शार्शि्शिर्शर्शििशश््ण्ा ७9 
ग कद डाचदीतेकड य नयडनीरीती च देणी पगडी रन यानी रोहा णत देण नेडीतोत धान ७3 
साभार स्वीकारा ----------------------7--77-777-777-77--777777-7-- ८१ 
औदयोगिक बत वता तालात ८४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि--->' ४ खरलवश्य 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


नवभारत, एाप्रेट १९४८ 
या अंकांतीळ ळेखक ग 


१ श्री. व्य. सी. कारखानंनीस ( पुणें )--' महाराष्ट्र नाटक मंडळी?च्या संस्थापकांपैकी एक 
असून त्यांनीं मंडळी १५ वर्षे चालविली व पुढें निवृत्त झाले, ' राजाचें बंड ! 'स्ैरिणी! 
या नाटकांचे कते. नाय्यविषयावरील व्यासंगी ळेखक, वयाच्या ७५ व्या. वर्षीही. त्यांचा 
व्यासंग चाळू आहे 


५ भ्री. वि. द्‌. साठे ( पुणें )--नाट्यविप्रयावरील व्यासंगी अभ्यासक 


३ गिरीश ऊर्फ श्री. शा. के. कानेटकर ( सांगली )-<विलिंग्डन कॉलेजमध्ये मराठीचे प्राध्यापक, 
सुप्राश्षेव्द कावि, : आंबराई ' * मानसंमेघ ? इत्यादि काव्यांचे कर्ते. 
४ श्री. ना. बि. करवेलकर एम्‌. एस्सी, ( नागपूर )--सरकारी सायन्स कॉलेजमध्ये रसायनाऱ्चे 


प्राथ्यापक, ९०% वर संशोधनपर लेखक, * हिरवळ ' या कथासंग्रहाचे, ' कल्पत्रक्ष * 
६ हूहूपार ? आदि नाटकांचे लेखक. 


५ श्री. चि. य. मराठे ( पुर्णे)--'गांवरान गोष्टी? या सुप्रसिध्द कथासंग्रहाचे लेखक, 'नवभारता*चे ' 
व्यवस्थापक, व 

६ प्रा. ना. पां. गुणे एम्‌. ए. ( पुणें )--महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या क लिजमध्यें वे इंग्रजांचे 
विद्यार्पीठानें इंटर कामसे परीक्षेला नेमळे आहेत. 


७ श्री. दि. के. वेडेकर ( पुणें )--“तोब्द्एट राष्ट्रें व लोक' घ संयुक्त महाराष्र या ग्रंथांचे लेखक, 


८ श्री. ना. गो. चापेकर ( बदलापूर )--सुप्रासेध्द साहित्यिक व समाजशास्त्र, 


र ग) “समाजनियंत्रण? 
५ घैंदिक निर्बध २ इत्यादि ग्र लेखक, 


९ डॉ. के. ल. दै्तरी ( नागपूर )---प्राच्यविद्यापींडित व ज्योतिगणितश्, . धर्गरस्य  * 


उ्ण्शिंह 
पडग(1018 0 8.0० ताळ * इत्यादे ग्रंथांचे लेखक, 


१० श्री. वसंत बापट ( पुणे )>-समाजवादी कार्यकर्ते व कवि. 


.. 
2. जी र 
पुउकः त 
व कलि नवभारत है 
ष्ट्द ही ७५ नै >५ 
न्श्& ह अमृतमहोत्सवी 3२७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास र्‍ 2” > 
नाच लिक कण क 1 
भ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जॉजं बनार्ड शॉोंचें पहिळें नाटक 


कचे हें पहिळें नाटक सन १८९ र्मध्ये प्रथम 


रंगभूमीवर आलें. याऱ्चा सुरुवातीपासूनर्‍चा, पूर्वेति- 


हास मोठा मनोरंजक व शोच्या जीवनविकासावर 
प्रकाश पाडणारा आहे. शा हा आपल्या वयाच्या 
विसाव्या वर्षी (इ. स. १८७६ ) जन्मभूमीला 
( आयलेंडला ) कायमच्या रामराम ठोकून लँडन 
येथें आला व त्याची आई त्यापूर्वीच तेथें येऊन 
स्थाईक झाळटी हाती, तिच्या जवळऱच राहिला, 

आयटेंडचें कोंदट वातावरण आपल्या महत्त्वा- 
कांक्षेळा पोपरक नसून उलट मारकच होईल अशी 
त्याची खात्री पटल्यामुळे ता ढेंडनलळा आला होता. 
तेथें आल्यावर पहिली नऊ वर्षे (स, १८७६ ते 
१८८५ ) घरी कांदबर्‍्या लिहिण्याचा धूमधडाका 
आणणि बाकीचा सारा वेळ ब्रिटिश म्यूज्नियममर्थाल 
वासचनाल्यांत निरनिराळ्या विपयांचा व्यासंग अ 
व्यवसायांत त्यानें घालविली. याप्रमाणें सतत नऊ 
वर्षे चाळू केळेळा व्यासंग आपण कर्मात कमी दहा 
लक्ष लोकांच्ची उन्नाते करण्यास समथ व्हावे म्ह्णून 
केला असे उद्गार त्यानें एके ठिकाणीं काढले आहेत. 
हा दहा लक्षांचा अंदाज त्याच्या नाटकांन्चे प्रेक्षक 
व प्रस्तावनादि हतर लिखाणांचे वाम्चकत जमेस 
घरून मोठ्या साव'गिर्राने केळला आहे 


पहिळें नाट्यळेखन---सुरुबात ब शेबट. 
ब्रिटिश म्यूशियम ही संस्था जगाळा नाना तऱ्द्वांच्या 

रत्नांचा पुरठठा करणारी एक ख्वाणसने आहें 

कार्ट मार्क्सने मरेपर्येत सतत बोतीस वर्षे तेथेच 


श्री, व्यं. सी. कारखानीस 


अज्ञातवासांत ब्यासंग करून । डास कॅपिटल । ह 
रत्न जगाला उपलब्ध करून दिलें. जवळजवळ 
पन्नास नाटकें व निरनिराळ्या राजकीय, सामाजिक, 
आर्थिक, धार्मिक अक्का बिपयांवर चर्चात्मक 
प्रस्तावना लिहिणारा शा देखील तेथूनच उदयाला 
आला. त्याच्या पहिल्या नाटकाची वेडींबांकर्डी 
घुळाक्षरहि तेथेच गिरविली गेलीं. नाध्यप्रयोगांवर 
परीक्षणे लिहिणारा व इन्सेनच्या नाटकांन्ची भाषांतरे 
करणाभ सुप्रसिद्ध टीकाकार वुइल्यम आचर याची 
व शाची प्रथम ओळख येथेंच झाली. शोला नाट- 
काचे बाळकडूच होते. * दहा वर्षाचा होण्यापूर्वीच 
राक्सपयर माड्या रामरामा भरून गलला हातो 
विसाव्या बपीपूर्वींच दोक्‍सपीयरमधील पात्रांचा 
व माझा इतका दोट पास्चिय झालेला होता काँ, 
ह. मला माझ्या समकालांनांवेक्षांहे जवळची 
वाट्त *' असे उद्गार त्यानें निरनिराळ्या प्रसंगी 
काढलेले आहेत. तेव्हां शो व आन्चर यांच्यामध्ये 
नाटकासंवबंधानें साहजिकच चर्चा होत असे. सन 
१८८५मध्यें अशीच चचा चाळू असतां शोभे 
आचचरपार्शी आपल्या मनांतील नाऱ्यनिर्मितीसंबंधी 
एक गोम सांगितली; “' माझ्या मनांत किती तरी 
नास्यप्रसंग, त्यांतील पात्रे, त्यांचे संवाद सारखे 
घोळत असतात; पण त्यांसाठी कथानक कांहीं मला 
जुळवितां येत नाहीं. !*? वावर आजखरनेहि आपली 
गोम सांगितली: “' कथानकाच्या स्वनेःची सारीं तंत्रे 
मळा अवगत आहेत. पण त्यांतील पात्रांचे संवाद 
कांही माय? मनांत येत नाहीत, !? याप्रमाणें परल्प. 


१ शोच्या एातलपळा5 निगाड83 या समाजवादी नाटकाचा अनुवाद श्री» कारखाननीस यांनो केट! असून 
प्रश्वुत लख ह्या त्या आगामी अनुवादित नाटकाची प्रत्तावना आहे 


अनुक्रमणिका 


द्‌ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९११८७ 
र रौ 
9000७ 
चा हलिवभार र्जा 
झन ७५ र्‍ १९ 


न्श्« '८६अमृतमहोत्सवी&< २७ 
८.» जक 
टं “५ 
ही कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


रांच्या हृद्वत गोष्टींचा विनिमय झाल्यानें उभयतां- 
नाहि वाटळें काँ, आपण या वावतींत सहकार्य 
केलें तर किती तरी नाटके आपण निर्माण करू 
दकू. लागलाच आर्चरने आपल्या मनांत घोळत 
असलेल्या एका फ्रेंच नाटकाच्या कथानकाचा 
त्या काळीं फ्रान्समध्ये रूढ झालेल्या ठराविक पद्धतीनें 
मांडणी करून, त्यांत एक गंभीर आणि भावनामय 
व एक हास्वोत्पादक अद्या दोन नायिका खआाागि 
एकन्च धीरोदात्त नायक अर्शी पात्रें घातली. ऱ्हाइन 
नदीकांठच्या एका हॉटेलची वाग पाहिल्या प्रधेश्ा- 
साठीं मुक्रर करून 'ऱ्हाइन गोल्ड' असें नांव त्या नाट- 
काला दिळें आगि पुढील प्रवेशावारीचें टांचण लिहून 
काहून ते सारें बाड शाच्या हवाली केलें. पुढें कित्येक 
दिवस याबहलळ कोणीच कांही बोलले नाही. आर्चे- 
रला वाटलें, शॉ ही नाटकासची वाव पार विसरून 
गेला असावा, तो कांहीं तरी एकसारखा लधुलिपी- 
मध्यें झपाझप पानांमागून पानें लिहीत वसलेला 
त्याला दिसे व डास कॅपिटल * वगेरे पस्तकें 
शेजारी असत त्यावरून तो त्य'संवर्धी ग्रंथ लिहीत 
असावा, असा त्याचा समज झाला. पण पांन्चसहा 
आठवडे याप्रमाणें लोटल्यानंतर शॉनें एके दिवशी 
हा त्याचा भ्रम नाहींसा करून त्याठा वचकित 
करून सोडले. “ हें पाहा, ** तो म्हणाला, '' आपल्या 
नाटकान्चा पाहेला अंक मा लिहून पुरा केला आहे, पण 
छुम्हा सागतल्ले कथानक त्यांत आलें नाहीं. खरं 
सांगावयाचच तर मी तें विसरूनच गेलों आहें. तम्ही 
पुनः एकदा त॑ मला सांगा पाहूं १!) हें शाचे 
बॉलणें ऐकून आन्चर मनांतल्या मनांत विट्टन 
गेला, तरी पण आपलें मन आंबरून त्याने पनः 
आपलें कथानक संविरतरपर्णे त्याला सांगितलें. 
४६ गर्रीब लोकांकरितां जुनी घरें 1िकत घेऊन तीं 
माझ्याने देप्याचा व्यवसाय करणारा एक जमीन- 
दार सी कथानकांत धेतला आहे हें तुम्हांला आठवत 
असेलच. त्यांतील भावनामय नायिका ही त्याचच 
मुलगी आहे. नायकाची मात्र समजूत कां ती 
त्याची अनाथ व निधन अशी पुतणी आहे व 
तिच्यावर त्याचें प्रेम आहे. पण पुढ त्याचा ह्वा 
भ्रम नाहींसा होती, ती निथेन सुटगा पुतणा नसून 
जमीनदाराची सघन मुटगी'ब आहे ६ कळल्यानंतर 


|. 


अनुक्रमणिका 


तो धरिंदात्त व ती भावनामय असल्यामुळें उभय- 
तांहि त्या कळंकित म्हणजे गरिवांना पिळून मिळ- 
विलेल्या 'बनान्चा त्याग करून विवाहबद्ध होतात, 
असा नाटकाचा शेवट केला आहे, ? आयचेरमें 
अगदी गंभारपणें हे आपलें कथानक सांगितले 
आणि शोौनेंहि तितक्याच गंभीरपणे तें ऐकून घेतले. 
दोनतीन दिवसांनीं शॉनें आपण कोठवर प्रगांते 
केली त्याचा अहवाळ आचरला असा सादर केला; 
*“ दुसऱ्या अंकांची तीन पानें लिहून झाली असून 
तुमन्चे सवं कथानक त्या तान पानांतन्च सपून गल 
आंतां पुढें लिहिण्यासाठी त्याच्या भर्राला थोडेंरं 
जोड-कथानक द्याल तर बरें होईल. !*' यांवर 
आचंरनें जरा रागानेंच त्याला सुनावले, ' माझें 
कथानक मूलतःच सर्वांजयड-पूणे आहे. त्याळा 
जोड द्याझची म्हणजे आणखी हातपाय जोडायचे 
क काय ! !! यावर शोने त्याला शांत करण्याचा 
मवत्न करून म्हटले, “ मी दुसरा अंक पुरा करून 
तुम्हांला वाचून दाखवतो, म्हणजे मी काय म्हणतों 
तें तुमचें तुम्हांलाच कळून येईल, १' आर्चरने हॅ 
मान्य केळ व शाने दुसरा अंक पुरा करून त्याला 
नाटक वार्‍चून दाखविलें. पहिला अंक ऐकत असतां 
आवर कांहांसा संभ्रमित झाला व त्याच्या कपाळा- 
वर आल्या ॥देसू लागल्या. आणि दुसऱ्या अंकाच्या 
वळ तो झांपून घोसख्च्व लागला ! मग जागा झाल्या 
वर “ छे! हें काय नाटक म्हणायचं १ तमच्याने 
त॑ जसलस [दिसत नाहीं आणि असल्या नाटकासाठी 
सहकार्य करायला कांहीं मी तयार नाही. !? असा 
आपला रोकडा अभिप्राय व्यक्त करून आनऱ्चरत्यांतून 
मावळा झाला, काने मग आपला स्नेही व त्या वेळचा 
पक नाटककार हेन्श आर्थर जोन्स वाला तें अर्धवट 
नाटक वाऱ्चून दाखविळें व आय्चेरवरांवरच्या सट 
कायाचा देवट कसा झाला ता सवे हकीकत 

सा|गतला, ता ऐकून जोन्स म्हणाला, ट्क 
एकत असतां झाप येणें हा कांही नाटवावरळ 
अघुकुळ आंभप्राय म्हणतां येणार नाहीं, !? तरी 
५ण स्वतः त्यानं त॑ नारक, अखेरपर्यंत जागा राहून 
त्यात एकादा तरी रोमहपक प्रसंग असेल अशा 
काळा पवी गजल त तान 
ी १ सारामाऱ्या असलं कांहींच नाहीं. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२१८, 
५) व्> 
क्ष १९ 


भ्ह्न १ ७५ च २१५ 


रि सकाळ शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्ट 


जॉजे 


मग याला नाटक करस म्हणाव !'? असाच आपलाहि 
अभिप्राय त्याने व्यक्त केला, या एकंदर अनुभवाने 
शास्चा निदान त्या वेळीं तरी असा ग्रह झाला काँ 


नाटक लिहिणे हें आपल्यासारख्या 'थेरा गबाळा च 
काम नव्हे. मग त्यान त आपल्या अधवट नाटकाऱ्च 


वाड आपल्या पां कांदंबर्‍्यांच्या गळाख्यांत टाकून 
देऊन त्यावदृळ्चा विन्चार निदान त्या वेळेपुरता 
तर्री डोक्यांतून काढून टाकला, 


कादंबऱ्यांचे टेखन--आत्मविश्वास 


शॉनेिं आपल्या पांच कादंबऱ्या स. १८७९ ते 


शः 


लेखनाला सुरुवात होप्यापूर्वी त्या लिहिलेल्या आहेत. 
त्याचीं पाहिळी कोढंवरी 110 (अपारिपक्रता) 
ही त्याच्या त्या वेळच्या भांडखोर निरीश्वस्वादी 
मनोव्रत्तीतून निर्माण झाळेली आहे. एका ईश्वरवादी 
श्रदाळु प्रतिपश्चीयाशीं वाद करतांना जरग त्याने त्याला 
निसत्तर केळे तरी त्या प्रतिपक्षीयानं अखेरीला असे 
उद्गार काढले कीं. आपली श्रद्धा जर ढळली तर 
आपण वेडे होऊन जाऊं, या टउदारांनीं स्वतः 
शेंखिं हृदयहि दरवळे आणि त्यासुळे आपण अजून 
केंती अपरिपक्क आहां यासची जाणावि त्याला आढी 
हा स्वतःचा अनुभवच त्यानें त्या कादवरींत र्खाटला 
झसून प्रांजळपणे पगी)0व्रापीर ( अपरिपक्तता ) 
सें नांव त्या कोदंबरीला दिलें, अश्या रीतीनं पुढा 
त्यानें ज्या कादंबऱ्या टिहिल्या त्या, स्वतः ती जगांत 
वागत असतांना त्याला जो अनुभव आला 
त्यांदूनचच निर्माण झालेल्या आहेत. केवळ कल्पनेने 
लोकांन्चें रंजन करप्यासाठी त्या लिहिलेल्या नसून 
प्रत्यक्ष आपल्या अनुभवाच्या जगाला परस्चिय कसून 
देऊन त्याला त्याबद्दळ विन्चार करावयाला लावप्या- 
साठी 1 आहेत. त्या त्यानें इंग्ळंडमर्घाल व 
अमेर्विंतील निरनिराळ्या साठ प्रकाद्वाकांव'डे प्रसिद्धी 
साठी पाठविल्या; पण सर्वानी त्या नाकारल्या, 
इंग्लंडम'धील प्रकाशक मेविमलन्‌ यांचे पर्रीक्षक जॉन 
मोळें यांच्या मात्र त्यांची पाहिली कादंबरी वाचून; 
हा लेखक चांगळा होतकरू आहे, असा ग्रह झाला." 
मध्यें लेखक म्हणून 


त्श 


3, 


ह्टेल्य 


व आपल्या धु पालमालरॅझेट १ 


वर्नाड शॉचे पहिळे नाटक 


विचारला. शोनें * आपण लालेतकलेवर 18हूं दकू ! 
असें सांगितलें.यावर जॉन मोर्ळे नाक मुरड्टून'च उद्गारले, 
'ऊः! लटितकलेवर काय;कोणीहि लिहू शकेल. शॉनिंहि 
त्याला उटट,'अस्सं ! कोणीहि लिहू शकेल ? ? असा- 
टोमणा देऊन चीत करून टाकलें ! हा त्या तरुणाऱचा 
दर्प पाहून मोलेंनें त्याचा नादच सोडून दिला. अद्य 
प्रकारे, कादंबर्‍्यांच्या प्रकाशनाबाबत जरी त्याला 
अगदीं कड अनुभव आला, तरी त्यामुळें तो खचून 
गेला नाहीं, उलट त्यार्‍चा स्वामिमान जाग्रत झाला 

यक्ापयश व स्तातेनिंदा यांबद्दल तो अगर्दी बराफे- 
कीर झाला. जॉन मोले यांच्या पाहिल्या कादंबरी- 
वरील अभिप्रायाचा रोख लक्षांत आल्यानें त्याची 
खात्री झाली कीं आपल लिखाण वाढ्ययदृष्ट्या कमी 

प्रतांचं खास नाहीं. त्याला जो विरोध होतो तो, 

त्यांत जुन्या परंपरागत विःवारसरणीच्या त्या वेळच्या 

व्हिक्टोरियन काळाला अव्यंत विरोधी विर्‍चारसरणी 

त्यांत प्रतिप।दिली आहे म्हणून होतो, अशी त्याऱ्ची 

खात्री झाली. व्यावहारिक दृष्टीनें जरी आपल्या पदरी 

अपयदा आलें तरी परंपरागत विर्‍्वारसरणीला विरो'धी 

असा आपला प्रगतीचचा संदेश देण्याचे दृष्टीने आपली 

लेखणी प्रभावी आहे, असा आत्मविश्वास त्याऱचे 

ठायी जाग्रत झाला व कांहीं काळ चरिताथासाठीं 

निरानिराळ्या वृत्तपत्रांत संगीत, चित्रकला व नाट्य. 

प्रयोग यांवर टीकात्मक परीक्षणे लिहिण्याचा व्यवसाय 

केल्यावर, संधि मिळतांचच, तो पुनः आपल्या स्वाभा- 

विक प्रत्रतीला अनुसरून नाख्यलेखनाकडे वळला, 


: स्वतंत्र नाट्यमंदिर ) संस्था 
(111९ 110९101061 1118810) 

ही संधि त्याला नाय्यटेखनाच्चा आपला पाहिला 
प्रयत्न सोडून दिल्यापासून सात वर्षोनी मिळाली. 
ज्ञे. टी. ग्रीन या नांवाच्या एका डन्चमननें 
सन १८९२ेमध्ये हल परातेकुशात९. '11112011'6 
( स्वतंत्र नाट्यमंदिर ) या नांवाऱ्ची संस्था स्थापन 
केली, ग्रीन ह्या एक नर्वान विस्चारसरणीऱ्चा 'वाडसी 
कर्मयीर्गी होता. त्यानें यापूर्वी इब्सेनचें (011085 
( मृत विर्‍्चारसरणींन्वी पिकाचे ) हें नाटक इंग्लंडच्या 


उपदोगी पडेळ असें वाहून त्यांनीं त्याला ' तुम्ही रंगभूर्मावर आणून मोठी खळबळ उडवून दिली 
कोणत्या विषयावर लिहू शकाल ! * असा प्रश्न होती ! त्यानेच ही नवीन संस्था काढलेली होती. 
ष्‌ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२१८, 
व्ह १ ७५ च ?>१५ 


रि सकाळ अ 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्ट 


नवभारत 


इंग्लंडची रंगभूमे त्या काळी कांही थोडी जुनी 
नाटकें वगळल्यास, वहुतेक परकीय-विश्ेपतः अबी 
चान फ्रच नाटकांनी व्यापलेली होती. म्हणून केवळ 
स्वदेशी अशी नवीन विचारसरणीची नाटके रंग 
शमावर आणण्यासाठी ही संस्था काढण्यांत आठी; 
पण तर्शी नाटकें धुंडाळण्याचा प्रयत्न करूनहि 
य्रानला ता [मेळेनात, शॉला ही गोष्ट असह्य झाली, 
त्यान सन १८८५ सालीं अपुरे म्हणून टाकून 
दिळेल्या आपल्या नाटकाचें वाड शोधून काढलें 
सात वषानी पुनः ते बा'चून पाहतां त्याला आढळून 
आलें की, ज्या विच्चारसरणीमुळें तें. सन १८८ 
सालीं आर्थिक दृष्ट्या रंगभूमीला स्वांकारतां आलें 
नसते, त्याच विन्चारसरणीमुळे तें ग्रांनच्या * स्वतंत्र 
नास्यमाद्‌र * संस्थेला इप्ट असेंच आहे म्हणून 
त्याने तें पुरं करून ग्रींनच्या हवाली केलें व प्रॉननेहि 
लागलीच त्याचा रॉयल्टी थिएटरमध्ये स.१८९२्‌च्या 
डिसेंबरमध्ये पहिला प्रयोग केला 


खळबळ उडबणारें पहिले स्वदेशी नाटक 


शोज हें पाहिळें स्वदेशी नाटळ रंगभूमीवर आलें 

तो काळ म्हणजे व्हिक्टोरिया राणीची कारकीर्द 
्हक्‍टोर्यिन एज? या नांवानें तो प्रसिद्ध आहे 
या काळार्‍्चा विशेष म्हणजे जुन्या परंपरागत चाली- 
रीतींच्ची व विर्‍्चारसरणीची लोकांच्या मनावर पुरी 
पक्रड वसलेली होती हा होय. राणीचे साम्राज्य जगभर 
पसरलेळें व राजधानी लंडन म्हणजे जगाला भांडवल 
पुरवणारी कुब्रेर-नगरी ! पुढारलेल्या प्रतिष्ठित वगीळा 
हा काळ म्हणजे मानवी उन्नतीच्या परमोत्क्पींची सीमा 
वाटत असे. भांडवलशाही-प्रणीत समाजरचना 
आर्थिक विपमतेवर उभारलेली असली, तरी जगभर 
सत्ता गाजवणाऱ्या साम्राज्यापासून मिळणाऱ्या फायद्या. 
मुळें तेथील कामगार-वर्गांलहा तितकीशी जाचक 
झाळेली नव्हती, धार्मिक व सामाजिक चालीरीती 
अंद्या समाजरचनेळा पोप्रकच असल्यामळे त्या 
॥हाजेकच रूढ झालेल्या होत्या. अक्या या कोळांत 
समाजांतांल आधिक व्यवहार कसे गलिच्छपणानें 
चाललेले आहेत या गोपीवर ढख्ख प्रकाश प्राडणा? 
हे नाटक प्रथमच रंगभूमीवर आलें, तेव्हां उदयो 
न्मुख समाजवादी विर्‍्वारसरणीच्याच प्रेक्षकांनी 
तेवढें त्याला जोरानें उचळून वरले; पण गतानु- 


अनुक्रमणिका 


गातेक व्रत्तीच्या लोकांनीं त्याहूनट्ि आधिक जोरानें 
त्याचा धिक्कार केला ! प्रयोगाचे शेवटी उभयतांनीदि 
नाटककाराळा रंगभूमीवर आणून त्याळा वोला- 
वयाला लावल, शॉन आपल्या भापणांत गतानु- 
गातेकांना, त्यांनी कडवा विरोध दर्शवून कां होईना 
पण त्या नाटकाविपर्यी आस्था दाखाविल्याबद्दळ 
धन्यवाद दिळे. उदासीन राहून त्यांनीं उपेक्षा केळी 
असती तर आपली फार निराळ्या झाडी असती असें 
तो म्हणाला, मात्र ' टीकाकारांनी नाटककार व न? 
यांना एकाच दावर्णीत गोवूं नये; नटांविपर्यी तरी 
त्यांनीं अवश्य सहूदयता दाखवावी; कारण त्यांनीं 
आपली जबाबदारी कसोशीने व कोशल्यानें पार 
पाडळेळी आहे; नाटककारावर वाटेल तितकी कडव 
टाका करा; पण नटांशीं सहानुभर्ताने वागा * अक्षी 
नात त्यांन केला, त्या बिनेतीनुसार नाटककारावर 
सपत्रांतून भयंकर भाडेमार सुरू झाला ! उलट- 
सुलट 'बचाहि होऊं लागल्या. एकंदरीत या नाटकाने 
त्या वेळीं बरीच खळवळ उडवून दिली! त्यामुळे 
आपण कडव्या विरोधानें कां होईना पण गतानुगाति 
वार्च]हि मने हलवून सोड दावतो याबददल त्याची 
खात्री झाली व आपण जन्मजात नाटककार आहों 
असा आत्मविश्वास त्याला वाटूं लागला, 


मची *७ १. 
8: ! हें नाटकच नव्हे 


पण स्वतः आला जरा हा आत्मविश्वास वाटला 
व त्या आत्मविश्वासामुळें तो नाटकांमागन 


नाटव, 

लिहू लागला, तरी त्या काळे टोकाकार, बहसंख्य 
तकवग इतक्य नई, ठर नट यांना मात्र तो 

नाटककार उद्गणून परेचना, त्याच्या था पाहेल्या 
नाटकावर जी टीकेची झो उडला, तात टीका 


कारांनी ' हें नाटकच 
विन्निप्ताने लिहिळेळे प्र 
कायवते कसे लि 
नाही, ' असा अ 


लांकांना शाहा नाटककार म्हणून पटेना, याळा 
त्या काळच्या अनेक ख्ट झालेल्या कल्पना कारणीभत 
आहेत, त्यांपैकी [॥८ १॥॥९]-111(6 > ४.्च्या 
(कृत्रिम वांधेसृ टकांच्या) पद्धतींच्या त्या काळी 
सचारांत आलेल्या नाट कांस्या लोकांच्या मनावर 
वसठेळा पगडा हें एक प्रमस्व कारण होय. असल्य 


व्हे तर एका समाजवादी 


बारपत्रक आहे; नाटक म्हणजे 
हावे याचया गंघहि त्याचे अंगीं 
पळा अभिप्राय व्यक्त केला, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. थद्वारे आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


च 


कि 
वु. “त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जॉर्ज वर्नाड शॉचे पहिळे नाटक 


सूत्र किंवा तंत्रच्च 
नाध्यप्रसंगाऱ्दी 


नाटकांचा एक टराविक सांन्रा, 


बनून गेलेले होतें. एकाच्या 
हू “> >. _/॥९ "३ प्त 
कल्पना घ्यावयाची, त्यासाठीं सोयीचे अथात. 


कृत्रिम असें कथानक स्चावयाऱचें, मध्यंतरी कार्दी- 
तरी गरसमञुतीचा विच्छेद निमाण करावयाच्या व 
अखेरीस न्वुलासे, प्रातिजुळासे करून सवे विच्छेदांची 
सांधासांची करावयास्ची. व नाटकाऱ्चा दोंबट कराव: 
याचा; असा या नाटकांच्या ठराविक सांचा आहे 
अर्थातर्‍च नाश्र्च--स्वनेच्ची हो पद्धाति कृत्रिम आहि हे 
वेगळें सांगावयास नकोच,  दोफ़्सपियरसारचे 
नेसर्गिक म्हणजे बॉजांकुर-न्याय*“पद्धतीने लिहि- 
णांरे नाटककार त्या काळीं मागें पडले होते. हेन्री 
आय .व्हिंगसारखे प्रभुख नट त्या काळी शेक्‍सपियस्चे 
पुनरुक्तीवन करण्याचा आव आणीत होते. पण 
तेहि काळाच्या ओधानुरूप त्याच्या कर्तात छाटा- 
छाट करून व तिळा विकत स्वरूप देऊनच करीत 
होते हें लक्षांत घेतळें पाहिजे, “ 81]7680॥1'0 
115 २९ फड टा एफ उगा [118 
( डस्यंड दोक्सापियर त्या काळी रंग- 
भूमीवर दिसतच नरो, ) असे उद्गार शॉनें त्या 
काळासंबेयानें लिहितांना काढले आहित, अन्यत्र 
वरीळ ठराविक सांच्यांच्या  नाटकांन्ाच प्रसार 
प्रामुख्यानें होत होता. दा सांस्वा प्रथम फ्रान्समध्ये 
निमाण झाला. सास्दो, स्काइब, यांसारखे नाटककार 
तेथें उदयाला आळे. इंग्टंडमध्ये पिनेरो दा या 
पद्धतींचा पुरस्कती म्हणून त्या काळी पुढें आठा. या 
सर्व नाटककारांचे ठायी वुदिकोशल्य (ल) 
असल्याकारणानें त्यांनी या पद्धतीला एक प्रकारे 


1॥७॥]'8” 


टत 4४] 


अभिजातपणा प्राप्त करून देऊन टाकाकागंकडून 
मान्यता मिळविळी होता. प्राथाभक शिक्षणाऱ्चा 
सावत्रिक प्रसार त्या काळी झाळेळा असल्यामुळे 


समाजांत असा एक बहुसंख्य वर्ग निर्माण झाळेला 
होता की त्यास्वी प्रत्रत्ति ववऱ्यांकोबड्यांच्या झंजी 
किंवा निव्वळ तमादीे पाहण्यापेक्षा चुस्चुरींत ब 
स्वसग अर्शी वृत्तपत्रे वाचणं व तशींच नाटके पाहणें 
घावडे बळळी होती व भांडवल्याही-पणीत उद्योग- 
ेद्यांची बोढ झाल्यामुळें या वर्गाच्या होती. मुबलक 
पैसाहि खेळूं लागळा होता, त्यायोगे या प्रत्रत्तींत 
मस्च पडली होती, आपल्या समाजांतहि अलीकडे 


अनुक्रमणिका 


हेंच दृर्य आपणांस पाहावयास मिळत आहे. प्राथ- 
मिक निक्षणापळांकडे या वगाची बोद्दिक वाढ 
झालेली नसल्यानें अथातच या बहुसंख्य वर्गांच्या 
अर्गी शेक्‍सूपायरसारख्या नाटककारांच्या आंभिजात 
नाटक समजण्या*्ची व त्यांचा आस्वाद वेण्याची पात्रता 
आलेली नव्हती आगि म्हणून साहाजिकच त्यांचा 
ओढा सुटसुटीत, समजण्यास सोपी व खमंग अली 
ही कातिम व वांधेसूद नाटके पाहण्याकडेच अधिक 
असे. समाजांत असा वहुसंख्य, वर्ग निर्माण झाला, 
की त्यांच्यासाठी अश्याच प्रकारची आधिकाधिक 
नाटके लिहिणारा वर्गहे आपोआप निर्माण होतो. 
अर्शी नाटकें लिहावयास प्रातिभा लागत नाहीं; बादे- 
कौदाल्य असलें क्री काम भागते. चुद्धिकोदाल्य म्हणजे 
नुसती प्रज्ञा, पण तीच नवनवोन्मेपद्यालिनी म्हणजे 
क्षणाक्षणाला नवेंनवे तेजञ प्रसवणार्श असेल तरच 
ती प्रतिमा या नामामिधानाठला पात्र होते. प्रतिभा 
ही सृष्टीप्रमाणेंच स॒जनघर्मी असते. सृर्टानें निर्माण 
केळेल्या पुष्पबछलीला नित्य नवीं पुष्पे येतात, त्या- 
प्रमाणेच प्रात्तमेनें निमाण केलेली कांति नित्य 
नवेनवे तेज प्रकट करते. घाडेकोदशल्य सृष्टीप्रमाणें 
हुवेहूव दिसणारी पुथ्यवल्टी बनवू शकेल; पण तिला 


नर्बी नर्वी पुष्य आलेली कांही दिसावयाची 
नाहींत. शॉचि हें नाटक अन्य दृष्टीने ज्ञोक्षिस्पय र- 


सारख्या नाटककारांच्या तोडीचे नसळें तरी र्चना- 
पडतीच्या दृष्टीनें त्यांच्याप्रमाणेंच  बीजांकुर-न्याय!- 
पद्धतीचे आहे, पिनेरो वगेरेच्या कृत्रिम बांधेसूद 
स्वना-पडताचे नाही, म्हणून त्षी नाटके पाहण्याचा 
सराव झालेल्या बहुसंख्य प्रेक्षकांना व र्टाकाकारांना हें 
आतां वेगळ्या पडता वाटणार नाटक प्रथमन्च 
त्यांच्यापुढे आल्यामुळें घुजल्यासारखें होऊन त्यांना 
हें नाटक असं वाटेनवना, 


दुसरें कारण म्हणजे त्यांतील विचारसरणी. 
भांडवलयाही समाजस्वनेतील आर्थिक व्यवहार 
गरीब जनतेच्या दृष्टीने कसे पिळवणुकीचे व गलिच्छ 
असतात हें खा. नाटकांत करून दाखविळें 
आहे. पुढें या नाटकाचे संविधानक दिलें आहे 
त्यावरून हें कळून येईलच. आपल्या व्यवहाराचे हें 
स्वरूप ज्या नाटकांत उघडेंनागडें करून 
खाविळें आहे तें नाटक भांडवलशाही मनोवृत्तीच्या 


उघड 


&€< ऱटर 
गालटच्छ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९११८७ 
र रौ 
9000७ 
चा हलिवभार र्जा 
झन ७५ र्‍ १९ 


न्श्« '८६अमृतमहोत्सवी&< २७ 
८.» जक 
टं “५ 
ही कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


श्रेष्ट व मध्यम वर्गाच्या लोकांना अर्थातच रुचे 
नाहीं, त्या वेळचा बराचसा म्रेक्षकवर्ग व टीकाकार 
हे या वर्गोपैकींच असल्यामुळें त्यांनीं या नाटकावर 
टीकेची कशी झोड उडविली हें पूर्वा सांगितलेंन्च 
आहि 
तिसरं कारण म्हणजे आतां 
पूवीच्या सवे नाटककारांच्या नाटकांत रंगविलेली 
[निळप मानवी पात्रेंच पाहण्याचा लोकांना झालेला 
सव, शाने आपल्या नाटकांत अक्षी अगदी निळेंप 
मानवी पात्रें न रेखाटतां इव्सेनप्रमाणें त्या काळच्या 
आधिक, राजकीय, सामाजञेक़ व 'वार्मिक सांप्र- 
दायांच्या दडपणाघालीं सांपडलळेली पात्रें क्षी वाव- 
रतात हं दाखविले आहे. त्या संप्रदायांत टौकांच्चे 
हेतसंदेव गुंतलेले असल्यामुळें ते त्यांना जिव्हाळ्याऱ्चे 
झालेले असतात. मग त्यांची छाननी करून ते कसे 
निष्ट आहेत हें कोणीं दाखविळे तर तें लोकांना 
कसे रूचावें ! शॉनें आपल्या या नाटकांत हेंच केलेलं 
असल्यामुळें लोकांत या नाटकाने मोठी खळबळ 
उडवून दिली ! हें तिसरं कारण फार महत्त्वाचें असून 
तें अधिक सविस्तर समजावून बेण्याची अवऱ्यकता 
आहे. त्यासार्ठी एक स्वतंत्र ळेखन्च लिहावा ठागेल 
व तो सी पुढें लिहिणारहि आहें 


२॥वस्पयरभ्यात 


या!दिवाय, त्या काळी 'भावना--शीलळ आदी” 
कल्पनाबादा*चा (" ठिभाणा2१) 1(श]1511 र्‍या) 
लोकांच्या मनावर पगडा होता हेंहि एक कारण 
विचारांत घेतळें पाहिजे, युरोपांत पंधराव्या वातकांत 
शानाचचें पुनरुज्ञीवन ( 1१11५०७1९6 ) झालें, त्यांतून 


या वाढाचा उदय झालेला आहे. प्रथम प्राचीन 
अभिजात साहित्याबदळ्चा उत्कट अभिमान 


( <४ड्झंटांडा )व पुढें साहेत्याचें शात्र वनविणारा 
नव-आभेजात साहित्यल्याद ( ७१०८०-ट])वछाला8] 3 
नेमाण झाळा, विधिनिपेथपर दंडक घातळे गेले. 
आपल्या प्राचीन संस्कृतींताहे अक्षी विनिनिपेधपर 
अनेक्र श्ास्रे निर्माण झाळेली आहेत. त्यापकी 
पाश्चिमात्य काय किंवा पार्वात्य काय दोन्ही नाऱ्य 
शास्त्रांत असा एक दंडक आहे की नाटकांतील 
नायक आदरावत. म्हणजे भारतीय नास्चक्षात्रांत 
सांगितल्याप्रमाणे धीरोदात्त वगेरे प्रकारांपक्तींच एकाद्या 


अनुक्रमणिका 


टु 


प्रकाराचा असला पाहिजे. कालिदासाने मूळ महा- 
भारताताल दुप्यत नसागक मानवी प्रत्रत्तींचा डासूनाहि 
त्याहा आदश म्हणजे घोरोदात्त नायक बनविला 
याचें कारण हेंच होव. या नव-अभिजात साहित्य- 
वाढाऱ्चा इंग्लंडमध्यें सतराव्या दातक्रांत होऊन 


गेळला प्रसुख पुरस्कर्ता समस रायमर बाने आपल्या . 


गुगल 8२3९2७ 0! 112 |]. 9५७ ०0॥8तटा'80 


वगर ग्रथांत था वादाच्या उनुरोधाने जी 
कला आहे ती. हललांच्या काळीं किती विचित्रव 
हास्यास्पद वाटणारी आहे ! त्यानें शेक्‍स तपियरर्‍चा 
आयागा अद्क्य कोटीतील ठरावेला आहे ! कारण, 
आयागो हा शिपाई गर्डी; आणि रिपाई गडी हा 
सचा व प्रामाणिकऱ्च असावयास्या, तो खलपुरुप 
असण दाक्यच नाडी, अशा प्रकास्चा या भावनामय 
आढ कल्पनावादाचा पगडा इंग्लंडमधील जुन्या 
परपस्टा मान देणार्‍या व्हिक्टोरियन काळांतील 
मक्षक व टाकाकार यांच्या मनांवर कमीअधिक 
प्रमाणावर ब्रसटेळा होताच. काने आपल्या या 
नाटकात अक्षा प्रकारचा एक आदरोवादी परंपरेतील 
भावनाद्याल नायक आयचरनें सुचविल्याप्रमाणे घेतळा 
आहे; पण प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहाराचे ज्ञान 
होतांच्चा त्याच्या घुदिशून्य भावनेचा भ्रमनिरास 
क्सा हाता ह त्यान पुढें दाखाविळें आहे. वास्तवाचे 
अस कलल हू दिग्दशन त्या काळचे काल्यानिक 
आदडोवादा प्रक्षक व टीकाकार यांना अगदीं रसदीन 
व रक्ष असं गद्य वाऱर्ल, म्हणून त्यांनीं त्यावर 
* छे; ! हें काय नाटक? नव्वळ समाजवाद 
वर्‍चारसरणीऱचें हं एव प्रचार- पत्रक आहे !'* असा 
अका मारढा | त्यावद्दळची आपली तुच्छता व 
भपवाह बावण्यासाठी उलट दोनिंहि आपल्या 
पुढाल नाटकांना व. * संवाद ?, अद्या प्रका- 
त्या ]ेकक्याऱची संभावना केळी ! 


टीका 


स्चीं उपनामें देऊन 


वर सांगितल्याप 
भ्रमानरास झालेला 
नदशनास आणली 2 
झालें नात 
गखिवांना 


माणें शॉनें आपल्या नायकाचा 
दाखवून जगाची वास्तवता 
इतरांप्रमाणे आयेरळाहि मान्य 
त्याचे म्हणणे असे कॉ । त्या नायकाने 
कळभ पढून मिळाविळेल्या कलाक्रेत धनाचा 

(उन आपल्याप्रमाणेच भावनाशील असलेल्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च »५९ 
न्ट<रट् अमृतमहोत्सवी >-२७ 
टी (की > > 


ही त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जॉजे वर्नाड शॉर्चे पहिले नाटक 


आपल्या प्रियकरणीशीं विवाह केला व सन्मानर्नांय गरि- 
बीत तो समाधानाने आयुष्य कंठीत आहे असें दाखवून 
नाटकार्‍चा दोवट करावयास हवा होता. हें आरचस्चें 
म्हणणें कसें अव्यवहार्य व असमर्थनीय आहे हें 
हीच्या आपल्या राजकारणांतील कार्यकरत्यांच्या 
प्रत्यक्ष वर्तनावरूनच निःसंदिग्धपणें दाखवितां 
येईल. हे कार्यकतें आपली राष्ट्रसेवा काळा वाजार 
करून व गरीब कामगारांना पिळून गवर होणाऱ्या 
मांडवळदारांकड्टून निरनिराळ्या पर्यायांनीं मिळणाऱ्या 
मदतीवस्च करीत आहेत, हें उघड रहस्य सर्वांना 
ठाऊकच आहि. त्यांनीं जर हे कलंकित ! धन 
म्हणून त्याचा त्याग करण्याचा मार्ग पत्करला, तर 
वायुभक्षण करूनच आपल्या राष्ट्रसेवेची तपश्चया 
करण्यान्चा प्रसंग त्यांच्यावर येईल, पण हा त्याग ते 
अर्थातच करीत नाहीत; यावरून आचेस्वेंच म्हणणें 
कसें अव्यवहार्य म असमर्थनीय आहे हें सिद्ध होतें. 
शॉनें आपल्या या नाटकाचा शेवट आयेरच्या 
असल्या अव्यवहार्य मार्गानें केळा नाहीं हें बोग्यचच 
केर्ले असें म्हटलें पाहिजे, 


या एकंदर कारणांचा वित्वार केला म्हणजे 0010 
पातेशटपतयया 10९8 ( स्वतंत्र नास्यमेदिर ) 
या संख्ेचा हा पाहिला स्वदेशीय नाटककार इंग्लंड- 
मधील रंगभूमीचे एक नवें युग निर्माण करणारा 
ठरतो ब त्या दृष्टीनें त्याचें हें पाहिळें नाटक क्रांति 
कारक आहे असं म्हटलं पाहिजे, 


संबिधानक 

_ या नाटकाला शिश म्हणजे कृत्रिम कथानक 
नाहीं, हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. जें कांहीं आहे तें 
बीजांकुर-न्याया'नें विकसित होत जाणारे संविधानक 
किंवा गोष्ट ( 50७ किंवा -०)९ ) आहे. चालंस्‌ 


१ मुंबईत आज अनेक वर्ष हे व्यवहार घडत आहेत. सन १ 
मुक्काम तथे असतांना मळा स्वतःला ते पाहण्याचा एकदा योग 
त्यांच्या कुळांचा शोध घ्य़ावयासाठी एका दाट वत्ताच्या भागांत 


अंधारमय च चेळ्या कादट खार य़ा पून त्य़ा छोल्यांतून 
! सोंताच इम्रजीत 3)ए1118 फुट ऱ 
य़ा आयलैडमधील अनुभवावरून आपण नाटकांत दाखविले असल्याच 


आले. गरियांक्ररितां केलेला ही वसातिल्थाने 
बाने आकारले जातें असें जीने आपल्या त्वत* 
आेरच्या टीकेला उत्तर देतांना सांगितलें आहे. 


अनुक्रमणिका 


प्रत्येक्री वीसपैचवीस तरी कु राहत 


क. म >. कळ ५» ॥२. कांचे > ज्वार २ 
लव्रन शोकस्पयरच्या संविधानकांचें जें पुस्तक लिहिलें 


आहे त्याला त्यानें गोटी (४७) असेंच नांव 
दिले आहे. येथे हा जो छळ म्हणजे 
कथानक व 3०७ किंवा 0४७ म्हणजे संविधानक 
असा फरक करून दाखविला आहे तो करण्याऱ्यी 
आवश्यकताच साहित्यश्ाज्ञज्ञांना अद्यापपर्यंत भासली 
नाहीं. शास्त्रज्ञ हे प्रयोगशरण असतात. त्यांच्या- 
समोर अशा प्रकारचा फरक करून दाखविण्याचची 
आवद्यकता उत्पन्न करणारा प्रयोगच (सवट९) 
आला नाहीं. पण अलीकडे १॥7९)]-च्पा्त९ 121975 
( कात्रेम स्वनेचीं नाटके ) हा एक नवा प्रकार 
अस्तित्वांत आला असल्यामुळें हा फरक प्रिदोप्र 
ठळक रतीने करून तो लोकनिदर्शानास आणणें 
प्रात झालें आहे. तसेन्च या नाटकाचे संविधानक 
वस्तुतः अगर्दी साधें आहे; पण त्यांत जे आर्थिक 
व्यवहारे दाखविले आहेत ते आज आपल्या समाजांत 
घडत असूनाहि सामान्य जनतेला त्यांची तितकीशी 
जाणीव आलिली नाहीं, म्हणूनहि संविधानक साथ्या 
गो्ीसारखें सांगून भागणार नाहीं. संबिधानकांतील 
घटनांन्वी कारणें आर्थिक व्यवहारांतून उद्भवलेली 
असल्यामुळें त्या व्यवहाराच्या भाषेतच सांगितल्यास 
तीं समजतीळ. म्हणून संविधानक त्या भाषेतच 
सांगणें प्राप्त आहे. 


या नाटकाचे संविधानक पुढे दिल्याप्रमाणें आहेः-- 
गखिवांना पखडतील अशीं वसतिस्थानें ( 3पा5) 
म्हणून अगद जीण झालेलीं घरेच महास विकत 
घेऊन त्यांतील खोल्या घनफुटांच्या हिशेबानें 
भाड्याने देऊन एकाद्या प्रासादापेक्षांहि आधिक भाडें 
कमावणारे लंडनम'धले एक जमीनदार (31पय-वे- 
]म'१ ) सारटोस्विस हे युरोपमध्ये (00 

) प्रवास करण्याकरितां निघाले आहेत वते 


९०८च्य़ा पुमातत * महाराट्र नाटक मंडळी'चा 
आला. होता. क्रोकगांतीठ एका खोताबरावर 
लां असतां एका इमारतीच्या पाांतीळ भुयारांत 
असल्याचें आढळून 
[ शब्द आहे. यांचं भाडें घनफुटाच्या हिशे- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


२१ 


व्णात> 


» नवभारत व्र 
ष्ह्न 1 ल 


(२६ अमृतमहोत्सवी > 


क के 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नॅबेभारंत 


विधुर असल्यामुळें त्यांच्याबरोबर फक्त मिस्‌ व्लॅन्शी 
ही त्यांची आईविरहित पोरकी एकुळती एक मुळगीहि 
आहे. जमनींतील ऱ्हाइन नदीतून वाटीने प्रवास करून 
ते नदीकांठी असलेल्या रॅमेजेन बा गां ह. एका दोटेलां 
उतरतात. नुकतीच वेद्यकीय परीक्षा पास 


ळ॑ंडनमत्रीलच डो० ट्रेंच हे आपले प्रवासी 
मित्र मि> कोकेन यांच्यातह त्याचच बोटीने धवास 


कर्रीत असतात, तेहि त्याचच हॉटेलांत येऊन उतर- 
तात. बोटीवर असतांच डॉ० ट्रेंच व मिस व्लन्शी 
यांच्यामध्यें परस्परांविपर्यी प्रेम उत्पन्न झालेळें असतें. 
या त्यांच्या प्रगय-विवाहाला सारटो'स्थिस मान्यता 
द्यावयास तयार असतात. पण डॉ० ट्रेंच यांच्ची 
आत्तमंडळी उच्चवर्णीय आहेत असें त्यांच्या निदश. 
नास येतें. तेव्हां आपली मुलगी तर सामान्य" 


वर्गीतील असल्यामुळें तिर्‍ची त्यांच्याकडून कदाचित. 


उपेक्षा होदेळ अर्शी त्यांच्या मनांत इंका येते 
म्हणून ते डा० टंच यांना अट घालतात कीं त्यांनी 
आपल्या आत्तांना ही गोप कळवावी आणि त्यांच्या- 
कडून या विवाहाचे स्वागत करणारी आलेळीं पत्रे 
जर त्यांनीं हजर केलीं तरच आपण या विवाहाला 
मान्यता देऊं. यांना 
असते; म्हणून ते ही अट कवूल करतात. 
पुढें तारटोरियस हें सुराविटान या गांबीं भाड्याने 
घेतळेल्या भापल्या वबंगळीत राहावयास जातात व 
जातांना आपले भावी जामात व त्यांचे मित्र मि० 


डे० टच 
डा० टर्न 


कोकेन यांना तेथें आपल्याकडे पाढुणचारासाठीं 
येण्याचें आमंत्रण देऊन ठेवतात. येथेंच दुसऱ्या 


अंकाला सुरुवात हाते. 


डॉ० ट्रेंच यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे आसांकडून 
स्वागतपर पर्त्रे आलेली असतात. तीं घेऊन मोठ्या 
उत्साहाने ते आपल्या मित्रासह सुरबिटानळा येतात. 
पण त्याचच वेळीं लिकक्‍चील हा सारटोर्ियस यांचा 
वसुळींकामगार वसुलीचे पेसे व हिशोब देण्यासाठी 
ळ॑ंडनहून आलेळा असतो. त्याच्या व्यवहारांत कांही 
गेरशिस्त प्रकार आढळून आल्यागुळें सारटोश्यस 
त्याला आपल्या नोकरीतून कमी करतात. तो पोरा. 


बाळांच्या पोशिंदा असल्यानें या अस्चानक वडतर्फी- 
मुळें अगदीं हताश होतो व पुढें डॉ० टंच हे 


आपल्या माळकाऱचे भावी जामात आहित हें कळल्याने 


यावहृळ खात्री ' 


तो त्यांना आपल्यावददळ त्यांच्यापाशी रदबदली 
करण्याविपर्यी गळ घालतो. डो ० ट्रेंचना त्याची काब 
येते; पण सार्टोरिथस हें योग्य कारणावांचून अर्शी 
भळती गोष करागार नाहींत अशी त्यांना खात्री 
वाटत असल्यामुळें ते ही गोष्ट नाकारतात. लिक्‍्चीज 
त्यामुळ 'िठ्डन जाऊन सारटोरस्थयस यांचे वाल्ताविक 
स्यरूप त्यांच्या निददानास आणतो. त्यांची सारी 
कमाई कशी गारवांना पिळून काहून म्हणजे गेर- 
मागाने मिळाविलेळी आहे हें यामुळें डो० ट्रेंच यांना 
कळतें, त्यांच्या भावनामय आदक्यंवादी मनाला 
त्यासुळें थक्का वसतो व ते मिस्‌ ब्लॅल्शीला विवाह- 
समर्यी आंदण म्हणून वापाकडून कांदीहि न वेण्यार्‍ची 
अट घालतात, पण ती त्यांच्याप्रमाणे आदर्शवादी 
नसून पक्की व्यवहारवादी असल्यामुळें त्यांची अट 
मान्य करात नाहीं. इकडे डॉ० टच यांनी सारटो- 
यस यांनां आपलीं पत्रें दाखात्रिल्यामुळें त्यांचें 
समाधान हाऊन ते विवाहाला आपली संमाति देतात. 
पण डा० टू जेव्हां त्यांना आपली अट सांगतात 
तेव्हां ते त्याबद्दल खुलासा विचारतात. तो ऐकल्यावर 
सारटोस्यस हे डो० ट्रे यांसाहे सारें उत्पन्न 
अप्रत्यक्षतः कसे गेरमाग!नेंच मिळत असतें हें त्यांच्या 
1नदशनास आणून देतात. कारण त्यांचें उत्पन्न 
मरत्यक्नत: जरा व्याजाच्या रूपानें मिळत असळें तरी 
त व्याज त्यांनी सारटोरियिस यांनाच जमिर्नाच्या 
तारणावर दिलेल्या रकमेचे असतें आणि तें गरिवांना 
पळून [मळावेळेल्या भाड्याच्या पे्षांतूनच सारटो 
सवस त्यांना देत असतात. अपल्या उत्पन्नाचे हे 
वास्तावेक स्वरूप कळल्यावर डॉ० टरू्च याचा 
आपल्या उत्पन्नाच्या सोंबळेपणावद्दलयया सर्व भ्रम 
नाहासा होतो व आपण आणि तारटोरण्यिस टे 
एकाच मा!ळेकतीळ असल्यामुळें नसता अभिमान 
व्यर्थ आहे हें ओळखून ते मुकाट्याने विवाहाला 
तयार होतात. पण सारटोस्यिस ही आनंदाची वाता 
आपल्या सुळीळा सांगावयास गेळे असतां ती मानी- 
पणाने त्या वार्तेचा ्रक्षार कखे व आपणाला 
आता विवाहच करावयाचा नाही. असा आपला 
नंबार त्यांना सांगते. सारटोथ्र्यिस यांना अर्थातच 
ता एकून फार स्त्रेद होतो; पण आपल्या आडवेगळ्या 
पोरक्या मुलीला, तिच्या च्छेविरुद्ध वागून दुःख देणें 


1. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च ९ 
०६4४ अमृतमहोत्सवी (3३७ 
टी (की > के 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


4. 0 00 _ ६)७७ _ > ७७ [ट्क व 
जा जे वनांडं शचिपाहल न 


त्यांच्याने होत नाहीं. ते डॉ० ट्रेंचशीं जमत आलेला 
संबंधच तोडून टाकतात व आपला प्रवासाचा पुढील 
कार्यक्रम तहकूव करून परत लंडनला आपल्या 
घरीं येतात. यापुढील अंकाच्या घटना अर्थात्‌ 
तेथच्च घडळेल्या आहेत, 

सारटोर्यिस आपल्या मुलीच्या निर्धाराने फार 
दुःखी झालेले असतात व पुनः कोठेतरी प्रवासाळा 
जावें अश्या विचारांत असतात. इतक्यांत अन 
वाश्चितपणें त्यांचा नोकरीतून काहून टाकलेला वसुली- 
कामगार लिक्‍्चीज्‌ त्यांचेकडे येतो. तो बेकार झाला 
होता तरी जात्या हुशार व आर्थिक व्यवहारांतळा 
डानुभवी असल्यापुळें स्वस्थ बसळा नव्हता. स्वतंत्र 
पणें व्यवहार करून त्यानें आपळा जम चांगला 
वसावेळा होता. एका फायदेक्लीर व्यवहाराचा 
सुगावा लागतांच्च त्यांत अवद्य असलेल्या सह- 
कारितेसाठीं प्रथम तो आपल्या पूर्वीच्या मालकाकडेच 
आला होता. त्या व्यवहारांत डॉ ० ट्रेंच यांचेकडे तारण 
असलेल्या जामैर्नांचा संबध असल्यामुळें सारटोस्यिस 
यांच्या संमर्तानें त्यांनाहि तो मग घेऊन येतो. डॉ ० 
ट्रेंच व मिस्‌ व्टॅल्शी यांचे परस्परांतील संत्रेध विन- 
सळे असल्याचें त्याला कळटेळें असतें. हद्दी गोष्ट 
आपला व्यवहार जुळून येण्याचे दृष्टीनें प्रतिकूल 
वाटल्यामुळे तो मोठया कुशलतेने त्या उभयतांची 
भट जुळवून आणतो. मानवी मनाचे गुंतळेळे धागे- 
दोरे कसे आपोआप सुटतात याचें त्याला ज्ञान 
असल्यानें व त्या उभयतांचे आंतून खरोखर प्रेम 
आहे हेंहि तो जाणत असल्यानेंच तो ही भेट णुळ' 
वून आणतो. अर्थात्‌ त्याच्या अपेक्षेप्रमाणेच त्या 
भेटोें पर्यवसान परस्परांच्या माळिनांत होतें व॒ नाट- 
कर्‍्चा शेवट होतो. 

नाटकांत डॉ० ट्रेंच यांचा परवासांतीळ मित्र 
म्हणून मि० कोकेन हें जें एक हास्योत्पादक पात्र 
आहे, ते । सेंट जोन्‌ *मधील ड स्टोगम्बर व सीझर 
आणि कछ़ियोपाट्रार्मधील बिटेनस इत्यादि शाच्या 
पुढीळ नाटकांत येणाऱ्या हास्योत्सादक पात्रांचा 
भगाऊ नमुनाच आहे. 
नेष्कर्षे 

हें नाटक रंजनार्थ नसून वस्तुस्थितीवर प्रकाश 
पाडणारे व तीवर विआ्चार करावयास ळायणार आई. 


ने.२ 


अनुक्रमणिका 


समाजांतील घाणेरड्या अनिष्ट गोष्टी या दृष्टीआड 
साष्टे म्हणून मानल्या जातात. आपण त्या मनांत 
आणावयाची टाळतो, आपल्या हातून असल्या 
गोष्टी प्रत्यक्ष घडत नसर्ताल तर त्या केवळ देवयोगा. 
सुळे; आपण व्यावद्दळ साव'वाशरी घेतों अज्ञांतला भाग 
मुळींच नसतो. देवाचा योग आला तर तसल्या 
गोटी आपल्या हातून घडणारच नाहीत असें म्हणतां 
यावयाचे नाही. या नाटकांत जे आर्थिक व्यवहार 
दाखाविळे आहेत ते नित्याच्या व्यवहारांतीलच 
आहेत. म्हणजे वेळ आली तर आपल्याहि हातून तें 
घडणें शक्‍य आहे असाऱच त्याचा अर्थ. पण त्यांची 
नेतिक जबाबदारी त्या व्यवहारांतील कोणाहि एकाऱच 
व्यक्तीवर किंवा घटकावर मात्र टाकतां यावयाऱची नाहीं, 
गरीव लोकांसी गाळिच्छ वसातेस्थानें हा जो या नाटकां- 
तील सख्य प्रश्न त्यांत त्या वसातिस्थानांत राहणार 
गरीब लोक ही जक्षी समाजांताळ एक अनिष्ट बाब, 
तसेंच, ती वसतिस्थानें चालविणारा जमीनदार 
व त्यांचें भाडें वसूल करणारा वसुली कामगार 
याहि तितक्‍याच अनिष्ट वावी होत. पण ज्या प्रच- 
लित समाजस्वेनेमुळें या वावी निमाण होतात त्या 
समाजर्चनेळा आपण सारेच जवाबदार असल्यामुळें 
ती समाजस्वनाच आमूलाग्र वढदलल्यावांचून या 
अनिष्ट गोपी नाहींद्या होणार नाहीत असा जो 
निष्कर्ष या नाटकांत काढला आहे तो योग्यच आहे 
टौकाकारांनी हैं नाटक म्हणजे * समाजवादी प्रचचार- 
पत्नक ' असा जो शिक्रा यावर मारढा आहे तो 
यथार्थच आहे, असें म्द्ट्ठे पाहिजे, 
बन राज्यक्रांतीमुळें समाजवाद सर्वे जगभर 
फेलावळा आहे. आपल्या देह्यांतहि ' समाजवादी 
पक्ष ! म्हणून एक सेघटित पक्ष निर्माण झालेला 
आहे. नाटक दै एक प्रचाराचे प्रभावी साधन आहे, 
म्ह्णून त्याच्या प्रचाराला उपयांगा पडाव या ह्तू- 
रा शोच्या समाजवादी नाटकाचा अनुवाद र्मी 
यौ य... त्य न याच उपयोग कू 
केला आहे. प्रयोगख्पाने त्यान था 1 उपयोग करून 
घतळा तर माझा देठ साथव लागल्यासारखे होइल, 
मरीनसारखे नवीन विचारसरणीचे धाडसी 


रार 


नेन्च 


जे, टी, र ह 
कर्मयीगी पुढे हि तणव. ७ येका 


१.३ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


) के जर्द क 
"स, वष ही 
*८ , क 


औक 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नाटकाचे नांव 

या नाटकाच्या नांवासंबेंथानेंटरि खुलासा करणें 
अवड्य आहे. कारण, नुसते नांब वार्‍चून अथेबोधऱच 
होत नाहीं १1०७९8 [101505 यार्‍वा शब्दश! 
अथर विघुरांचीं घरे असा होतो. पण प्रत्यश्न 
नाटकाशी या नांवाचा संबंध समर्पक रीतीनें जोडून 
दाखविणे जवळजवळ अशक्‍य आहे. खतः शनि या 
संबंधानें लिहितांना | 7 ४०५७ ग. (110 ॥॥-1९:०10त 
8टा0ए1'8] (110 0 [हाट षषात०७७'5 1008053” 
(मीं या नाटकाला 'विघुरांच्ीं घरे हें नांबर दूरा 
न्वयानें वायबळमधीळच दिलेलें आहे.) असे म्हटल 
आहे. या विघानांत अभिप्रेत असलेला वायवलम'धील 
उलेख एकच स्वख्यांत तीन ठिकाणीं आढळून 
येतो तो असाः--- *' ०७ पर्गा0 १0 छुल11)08, 


छ॑डनमध्ये नुकताच एक आयरिद्ा छुव स्थापन झाला 
यांना निमंत्रग देऊन ' आपण आपला या छब्रास आश्यांबांद यावा ? अ 
पोस्टकाडोबर खालांळ अथा आपला आशादबाद पठावलान्नट 


(>. 


५: टृंग्लंडमवील आयरिश लोकांनी इंग्लिश 
प्रमाणें मानून ती कटाक्षाने टाळावी, 


ए॥॥1॥३९05, 11५७०५०१०३! 19', १७९ दैढए०पा' 
१1७०३ 0050९ हयापे [98 ]ढॉळयटढ गातोरट 
]जा 2 ११०"; शाटा'७(010 ४५० 8181]] 10९७४९ (110 
हा"९१०३ तता 00101.” याचा समाधता्थ असाः- 
“: हे घमानेणय देणारे ज्यूड्श दांभिक हो! 
तुम्ही विधवांच्या घरांच्या अपहार करतां व आपल्या 
या पापांच्या क्षालनासाठी देवाची करूणा भाकण्याऱ्चें 
ढोंग करतां; पण तुम्हांला घोर नरान्चीच प्राप्ति 
होईल. १? या उल्लेखांत ' शांतेळा$? ( विधवा ) 
असा शब्द्‌ आहे, ग ५ ॥तठप्रटा5 ( विधुर 3 असा 
नाही. पण नाटकांतील प्रमुख पात्र सारटोर्यिस हे 
विठठर आहेत व त्यांनीं गरिबांकरितां घरें बांधलेली 
आहेत, येवब्यावरूनच नाटकाला 


१1०७१०३ 
रिला5९$ ( विधुरांची घरें ) हें नांव दिलेलें दिसतें 


त्या छबच्या स्थापनेच्या वेळीं वनाड :11| 


दा धनाते केली, शानीं एक 


दा कवच सभासद व्हावें, एकमेकांची संगत त्यांनीं गग 


“जर वदकाप्रमाणें एकत्र जमून त्यांना आपला “कळप?च करावयाचा असेल, तर त्यांना आपलं 
आयळेड सोटून यावयाळा नको होतें. एकमेकांवद्दळ त्यांना आदर वाटत नाहीं, आपापसांत स्नेद्मावनाहि 


नाही !--“- 


६टंग्लिदया छुबमधून ते हवेसेच्च आहेत अथात्‌ इंग्रज लोक त्यांच्यापेक्षा आ 
दोघेहि एकमेकांना इतक पारखे व अपाराचत आहेत का परस्परांच्या 


पुष्कळच एरिकतां येण्यासारखे आहे. ?? 


घिक मूर्ये असतील, पण ते 
संगतीत आणि सहकार्यांत त्यांना 


१९ 
अनुक्रमणिका मराठीचा मरीया पिच महाराचा स _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जटा 
9000७ 
क लिवभारर शं 
कन ७५ र्‍ 7२7९ 
न्श्« '८६अमृतमहोत्सवी&< २७ 


८.» जक 
2206 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


र्‍ तमाशाचे ठोकनाट्यांतील स्थान 


वृत्तपत्रांतून '' मुग्बई--सरकारनें तमाशांचे प्रयोग 
बेद कण्याचे ठराविळें असून यापुढें तमाशांच्या 
कार्यक्रमांना परवाने देण्यांत येऊं नयेत व जुन्या 
परवान्यांची मुदत संपल्यावर ती पुढें वाढविण्यांत 
येऊं नये असे जिल्हाधिपर्तीना कळविण्यांत आलं 
आहे? अक्की बातमी प्रसिद्ध होऊन सहा महिन्या 
हून आधिक कालावाधि लोटला आहि व ह्या काला 
वर्धीत सरकारी धोरणावर भरपूर टीकाहि झालिली 
आहे. परंतु या बाबतीत जबाबदार सरकारी आधि- 
काऱ्यांनीं आपल्या धोरणाच्या समर्थनार्थ कांहींहि 
खलासा प्रसिद्धीस दिलेला पाहण्यांत आलेला नाहीं, 
ष्टाची धुरा खांद्यावर घेतलेले सुशिक्षित आधिकारी 
आपल्या अशिक्षित बांधवांच्या कलांकडे जर केवळ 
सुशिक्षित पांढरपेशा वरगोच्याचच दृष्टिकोनांतून पाहून 
त्यांबद्दळ एकदम कांहीं अटीतटींचे निणय घेण्यान्चे 
ठरावितील तर त्यामुळें ते सामाजिक प्रगतीचा एविदाप 
टप्पा न गांठतां उळट आविश्वासाचे व अप्रीतीचे 
घनी मात्र होण्याचा संभव आहे ! तमाशाबंदीवाब- 
तच्या सरकारी धोरणामुळें ह्याच प्रकास्वचा धोका 
संभवतो. ह्या धोक्याची स्वच्छ कल्पना यावी या 
हेतूनें तमाश्याची पूर्वेणीठैका, तंत्र, अद्ययावत 
ष्टॉय परंपरा, महत्तव व उपयुक्तता थोडक्यांत 
सांगून त्यांत सुधारणा होण्याच्या दृर्टाने कांदी बिथा- 
यक सूचना करण्याचें प्रस्तुत स्थळीं योजिळें आहे. 


तमाशाची उत्पाते व त्याचा विकास 


इतिहास-पुराणांवरून असे स्पष्ट दिसतें कीं 


श्री, वि. द, साठे 


त्यांना रिक्षविण्याकरितां शृंगारिक कवने रचून गाताहि 
असत. तमाक्या हा प्रकार असाच आहे. 

तमाकज्या हें मूळच्या 'तमादया' या अरबी दाब्दाचें 
मराठी रख्प आहे. ' मनाला आनद देणारे हव्य * 
असा त्याचा अर्थ आहे. ( * चित्तको प्रसन्न करने- 
बाला इृब्य ! --श्व्दार्थ-पारिजात. ) हा एक नाट्य- 
प्रकार आहे येवढेंच नव्हे, तर मराठी रंगभूर्माचा पाया 
तयार हॉण्यास कारणीभूत झालेल्या लळित-दशावता- 
रादि नाटयप्रकारांच्या इतकार्‍च महत्त्वाचा नाटयप्रकार 
आहि, याबद्दल विद्वानांत जरी मतेक्‍्य असले तरी हा 
प्रकार मराठींत केव्हां व कोणाकडून आढा याबद्दल 
मात्र मतमेद अहित. “* मराठी रंगभामे '-कर्त श्री ० 
आ, वि. कुलकणी यांच्या मतें “ तमाशे हे सुसलमानी 
अमदानींत सुरू झाळे असून वादशाही वेभवावरोबर 
ञञे कांही चेनींचे व करमणुकीचे प्रकार अस्तित्वांत 
आले त्यांत यांची गणना होते; व॒ पुढें यांचेच 
अनुकरण मराठी राज्यांत झाळें” (प्रन३). 
“मराठी नास्यसाष्टि--पो० नाटके '-कते प्रा वि. पां. 
दांडेकर यांच्या मतें “ तमाक्याचें मूळ कानडी 
तमाशांत असण्याचचा संभव आहे. *? महाराष्ट्रांतील 
एक पट्टीचे रसिक व विद्वान्‌ सरदार आबासाहेब 
मुजुमदार यांच्या मतें तमाशाची उभारणी मुख्यतः 
जिच्यावर झालेली असते, ती ' लावणी ' केवळ पेश- 
वाईमध्येंच महाराष्ट्रांत उत्पन्न झाली असें दिसत 
नाहीं, प्राचीन काळापासून शिव व शाक्ति यांची 
उयासना करणारे उपासक आपापल्या उपास्य देवतांचे 
महत्व दाखवून दोटोपेकी कोण श्रेष्ट हें सांगणारी 


माटचारण दे र्वारांच्ची स्वाति करून त्यांस युद्धास प्रत्रत्त काव्यें म्हणून दाखर्वात असत व तीर्‍्च पद्धत आज- 
करात, तसेंच ते मुढानंतर त्यांची करमणूक करून पावैतों रूढ आहे. "शिवपक्ष' म्हणजे झाजऱचा ' तुरे- 
१३ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जट 
9000७ 
ठर लिवभारर र्जा 
ष्ह्न ७५ र्‍ ०५९ 
न्श्« '८६अमृतमहोत्सवी&< २७ 


भ्टी “क, बी 24 जक 


अ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


वाला पक्ष? व ' शाक्तिपक्ष * ग्हणजे आजच्या 
६ कळगीवाला पक्ष ! होय. लावणी म्हणणारांमध्यें 
६ कलगवाळे * व ' तुरेवाले ' असे दोन मोठे पक्ष 
आहेत. एकार्ने पोराणिक गोष्टींचे प्रश्न विचारतांचच 
ताबडतोब दुसऱ्यानें त्यांचें विनर्‍चूक काव्यमय उत्तर 
दिळें पाहिजे ब त्यास तसें देतां आलें नाहीं तर 
त्याच्या पाडाव झाला असे समजून व पहिल्या पक्षास 
विजयी समजून वश्षीस देण्यांत येते. मतमभंद 
कांहींहि असळे तरी तमाशा हा महाराष्ट्राच्या 
सह्याद्रीवर ब त्याच्या पठारावर दिलेदारी गाज- 
विणाऱ्या वीरांच्या जीवनांत निमीण झाळा असून 


त्यांतच फोंफावळा व तो त्याच्या अविभाज्य घटक 
वनला यांत शांका नार्ही. 


तमाशाला प्रेर अश्या शाहिरी वाढ्ययान्या विकास 
मुख्यत्वंकर्न इ. स. १७६० ते १८४०्च्या 
माववराव व 
दुसरे वाजीराव यांच्या कारकीदीत झाला, ह्याच 
कालखंडांत एकीकडे भोरोपंत-वामनादे पंडित कवि 
प्रायः अलथ्यात्मपर, नित्रत्तिपर व रंस्कृत-प्रचुर 
पर-पुष्ट असें काव्य लिहीत होते, तर दुसरीकडे 
रामजोक्ी, अनंतफंदी, गंगू हेवती, होनाजी वाळा, 
प्रमाकर, सगनभाऊ, झुक्यावा, परछुराम, साताप्पा 
गवळी, 'घोंडिवा गवळी वरेरे शाहीर-मंडळी ऐहिक, 
प्रत्रत्तिर व अस्सळ मराठ-मोळ्या वळणाऱ्चें 
शाहिरी काव्य निमाण करीत होती. अर्थातच या 
परंपरांची व्येयाळषतिजें अगदी ॥भिन्न-मागी 


९ 
सवा इ 


वाोहवेक आवाहन करावयाऱन्ने होतें, 
शााहिरांना वहुजनसमाजांतीळ निरक्षर व 
अद्या दोतकर्‍्यांच्या, कामकर्‍्यांच्या व सेनिकांच्या 
भावनांना प्रायः आवाहन करावयाऱचें होतें. गण- 
मात्रांच्या रेखीव, कांटेकोर बेंधनांत शब्दांची कसरत 
करण्यांत*च पोडेत कवींच्या प्रतिमेला प्रसन्नता वाटे, 
तर कटाव, फटके, लावण्या वगेरे अक्षरत्रत्तांच्या 
एऐेसपेस क्षेत्रांत मोकळेपणानें वावरण्यांत जातिवंत व 
प्रतिभासंपन्न श्ाटिसांना मोज वाटे, परंतु त्यांचा मख्य 
भर असे पोंवाडे व ढावण्या यांवस्व. 
शाहिरांचे स्वतंत्र फड असत आणि भरपूर लावण्या 


तर 
अप्रगल्भ 


वी 
ता 


त्यांच्या आधारावर तमाशा करून वाटेळ तेवढें घन 
आपल्या पायाशी ओढून आणूं शकत असे« विद्धेपतः 
तमाशांत ज्या प्रकारच्या लावण्या म्हटल्या 
जातात त्यांविषयी लिहीत असतांना श्री» आवा- 
साहेब मुजुमदार यांनी '' पट्े बापूराव यांच्या 
ढोलकीवरीळ लावण्या, भाग १ *? या लावणी-संग्र- 
हाच्या प्रस्तावनेत लावणी व तिचे तमाद्यांतील 
स्थान व तमाद्याचे एकंद्र तांत्रिक स्वरूप या विप्र 
यींच्या मूलभूत मुद्द्याची मोठी सूद््म व मार्मिक 
वचा केळलां आहे. या चर्चेचा आदाय थोडक्यांत 
पुढीलप्रमाणें आहे!-- 


“ छावणी हा एक गायनाचा कवित्वप्रकार 
( ख्याल, होरी, टप्पा, ठुंवरी, फटका, भूपाळी, 


*कजरी वगेरप्रमाणें) आहे वब ती म्हणण्याऱचीहि 


साटणा काहा वोशाष्टच आहे. जो चांगळा धृपदिया, 
ख्यालिया अथवा ख्पवाला आ 


त्याला लावणा 
म्हणता यंईलच असं मुळॉंच नाही. ......लाबणी 


गाण्याचे तान प्रकार मुख्य समजले जातात: (१) 
वॅठकाऱ्चा अथवा तंबुरीची, ( २) कडे--ढोलकीची, 
(३) तवला-पेटीच्या साथीवर वेठकीची. प्रत्येक 
लावणी तुटक तुटक असते. परस्पर-संदर्भ त्यांमध्यें 
मुळांचे नसतो. एकेका लावणींतच्च एकेक विषय 
संपतो. परंतु वडेडोळकींच्या लावण्या तशा नसून 
या. एकाद्या संविवानकांतीळ कथेप्रमाणे परस्पर- 
संदभ असलेल्या असतात. म्हणजे एक संबंधच्या सवध 
गार असून तिचा विस्तार या लावण्यांतून केला 
जाता. यात गद्य व पद्य दोन्हीहि असतात. दोन 
छावण्याचा संदभ दाखविणार जे भापण करतात 
त्याला 'संपादणी करणे? अरे म्हणतात व असा 
सपादणा करणारा जा इसम त्याला 'सोंगाड्या? असे 
म्हणतात. हा संपादणी करणारा फार हपार, प्रस- 
आवधाना, चतुर, हजरजवाबी व थट्टेखार असावा 
ळागता, ता कांहीं कांही छेप, दृष्टान्त, उपमा 
घग अळकार करती ते फार वहारीचे असतात 

छावणा हा बहुधा निरनिराळ्या रागदाऱ्यांत म्हणतात 
आथ ता याय; सिश्र रागांत म्हटली जाते. ज्या 
डोवण्या सावेबानकांत म्हटल्या जातात, त्या संवि- 
चानकास 'वग?* म्हणतात, हे वग तमाद्यांत लावा- 


व इतर आवद्यक सरज़ञास पदरी असळेला काहीर वयाचे म्हणजे 
१ इतर आव 1 असळेला शाहीर वयाचे म्हणजे ₹ करितां साधारणपणें सात इसम 
फ्‌ 
अनुक्रमणिका टीचा सा महास्य सस _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९६१८, 
७ 0५) शी 
6 जे ट्ट 
क्स ७५ 
न्ट्< अमृतमहोत्सवी& 9 

2 पेला 4 

आयू.» 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तमाशाचे लोकनाठ्यांतील स्थान 


अवऱ्य असतात. तुणतुणेंवाला, मंजिरीबाला, ढोल- 
वाळा, कडेबाळला, नायिका, नायक व एक 
सोंगाड्या-- सःयादणी करणारा,'जीग5जीग5, सावळे 
रामा, दाजी5जी5' इत्यादे जे पूरणार्थी शब्द 
उच्चास्तात त्यांना 'झीळ' म्हणतात व हे शब्द जो 
म्हणतो त्यास 'झीलकरी' म्हणतात.” 
तमाशाच्या ळोकप्रियतेची अखण्ड परंपरा 
मराठी राज्यांत बहुजनसमाज ज्या आस्थेने व 
अगत्याने तमाशेवाल्यांना आश्रय देत असे ती आस्था 
व तैं अगत्य दोडके वर्षांच्या पारतंत्र्याच्या काल- 
खंडानंतरहि काडीमात्र कमी झालेळें नाहीं. आज- 
काळची नाटके वा चित्रपट हे तमाशाची लोकप्रियता 
हिरावून घेऊं बाकलेले नाहींत. खेडेंगांचांतळ शतकरा 
गिरण्यांतले मजूर, इंग्रजी पडधतीनें तयार झालेल्या 
कवायती फोजेतीळ सेनिक हें पूर्वीच्याच आस्थन 
अजूनहि तमाद्याचे स्वागत कर्रीत आहित. स्वदेशी 
राजसत्ता असतांना तमाशेवाल्यांना उसाप पंसा व 
निवडक शाहिरांना कायमची वतनेंहि मिळत, राम- 
जोव्यांनीं उतार तयांत काशीस जाण्याचा इच्छा 
व्यक्त करतांच पर्णेकरांनी एका ब्रेंठकात 'चादा 
हजारांची र्कम त्यांच्या उपरण्यांत टाकला | त्यांना 
वेश्वव्यांकडरन सव्यादों रुपयांचे जे वप्नासन मळ त 
आजतागायत त्यांच्या वंद्याकडे चाळू आहे. सवाई 
अर्नंतफंदींनीं गायकवाडींत ( वडोद्यास ) जे पांच 
रुपयांचे वपीसन मिळविले ते. अद्यापपयंत त्या चर्कड 
चालत आहे येवटेंच नव्हे; तर पेदीचि वंशज व डौ 
ग्यास गेळे म्हणजे शहरांत येण्याकारता सर कारचा 
गाडी, छत्री, मशाळ पाठवून देण्याची "चाळ अद्याप- 
पर्त आहे. पर्युरामास लावण्या करण्याची सनद 
मिळार्ल' होती व त्याचा शिष्य भवाना तहा 
( वाकेराव ) ह्यास सयाजाराव गायकवाडांकडटून 
तीनशें रुपयांची नेमणूक व शंभर रुपयाचा पौपाख 
दर्साळ चाळू आहेत. राजतत्ताचादा अक्षया प्रकोर 
तमाशेवाल्यांचा जो परामय बेत ता आजकाल 
अगदी तसाच्या तसा जरी घेतला जात नसला तरा 
विभागः व थोड्या अव्प प्रमाणांत का दा ना पण 
घेतला जातोच; म्हणज तमाज्षाच्या लोकप्रियतेचा 
परंपरा अखंड: चाळू आहे. पेशवाईत ता अगद 
कळसाला पोचली होती. तत्कालीन पुण्याच पार 


९ /:*० १ 
वर्णन या दृष्टीनें पाहणें उद्‌्वोधक होईलः-- '. ., 
दिव्यांत वात पडली नाहीं तों मंदिरांत चोंघडे, सनया 


यांच्या मंजुळ धोप, श्रीमंतांच्या व सरदार लोकांच्या 
बाड्यांत सरकारी ताफ्यांचे सुजंरे, राज्रीस रस्त्यांत 
आगि वोळांत फिरणाऱ्या विलासी लोकांचीं मनें 
ओढून वेणा नुकतेच चिमणी, साळू, मेना यांच्या 
मंजुळ कंठांत होनाजी वाळानें घातले खडे सूर 
आगि फोजेक्रडील शिलेदार, बारगीर, शिपाई आणि 
शहरांतील सुवववस्तु दिंपी, माळी, सराफ, दुकानदार 
यांस रिझाविण्याकारेतां वाहेरू मल्हारी, धोंडी वरापू, 
सगनभाऊ आगि रामा गोंधळी यांनी सजविळेल 
तुगतुण्याचे तसाद आणि कलगातुर्‍्यातालळ भांडण 
हे सर्व थाट पुर्ण शहरांत जेथें तेथें गाजून शाहिले होते !!* 
( करेकावर्ली-प्रस्तावना, '? दादोबा पां. तस्थेडकर ) 
इंग्रजी अमदानींताहि नव्या थुगांतीळ विर्‍चारांचचे संस्कार 
झालेले विद्वान्‌ देखील या तमासारीरांना यत्कि- 
मिति कमी लेखत नव्हते. निवेव-साठंत विष्ण- 
शास्त्री चिपळूणकर लिहितात, “' वरणमाधुर्याची 


ज्याच्या कानास कारही लेश म्हणून ओळख 
असेल, शब्दांचा सुंदरपणा व खुमार्री ही. ज्यास 


यत्किचित्‌ कळत असतील, तसाच त्यांचा झोक व 
प्रोढपणा हे ज्यास थोडे तरी समजत असतील, 
स्त्रियांच्या ळावण्याचा डोळ्यांवर व हृदयावर 
कसा व्यापार घडतो यार्‍चा ज्याला लवळेशा अनुमव 
असेल त्यास रामजोशी यांचें कवन थरारून टाकील 
यांत संदयाय नाहीं. '* लोकमान्य टिळकांनी राज- 
कीय प्रस्वाराकरितां तमाशाचा केलेला उपयोग व 
त्याबदळ झालेल्या जप्ल्या व दिक्षा जुन्या पिढीतील 
मंडळींच्या स्मृतीत अजूनहि अगदीं ताज्यातवान्या 
आहित, १९४रच्या प्रचेंड राजकीय आंदोलनांत 
ब तदनंतरहि राजकीय जागरतीकरितां व सामाजिक 
ब धार्मिक अन्यायरांचें स्वरूप समाजांतल्या अगदी 
खालच्या थरापर्यंत कळविण्याकारेतां तमाक्याचा 
उपयोग अतिशय झाळेळा आहि. या पद्धतीचे तमाशे 
लिहिण्याचं कार्य सातास्थे सुप्रसिद्ध शाहीर निकम, 


आओंधत्रे माडगुळकर वेधू, पाल्यीचे पु. ल. देशपांडे 
वी. ए,, एळ्‌ एल्‌. बी., पुण्याचे वसंतराव 


वापट बरी,» ए., वगेरे मंडळींनी अत्येत वदास्वीपणे 


रून दाखविळेळें आहे, तसाशाऱचा उपयोग प्रचारा- 


१५ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


२७4 
रा की 


ह क जे च्छ 
का ही ७५ छि 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी 9 

2 पेला 4 
ही त. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


करितां करणाऱ्या या मंडळींच्याच जोडीला केवळ 
छोकरेजना[चाच मर्यादित हेतु मनापुढें ठेवून तमाशे 
करणारे अलीकडील काळांतील सुप्रासिद्ध तमासर्गार 
म्हणजे दिवा महार, भोंडू दगड ( महार), भाऊ 
बापू (मांग ), दगठ्ट साळी व श्रीधर कृष्ण ऊर्फ 
पट्ठे बापूराव कुलकर्णी होत. हे सारे तमासगीर 
महाराष्ट्रांतील वहुजनसमाजाऱचें रंजन करण्याचें काम 
अत्यंत तन्मयतेने व सातत्याने गेळी कित्येक वणे 
करीत आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास तज्ञांच कले- 
वराल त्यांचा श्रद्धा प्रचंड आहे. उदा ०, पडे वापू- 
रावार्‍चा स्वानेवेदनात्मक अशी पुढील लावणी पाहाः 


४६ र “९ त्र हाण 
श्रवण मी ब्राह्मण 
सोंवळें ठेवळें घालन 


असुनी 
डा | 
मशाल धरली हाती तमाद्याची । 
लाज लावली देदयोवडी ॥१॥ 
दशन झालें महापुरुषाचे 

सहृत्त वेळां लक्ष घडी ॥ 

पुर्नीत केळें त्या भवानानें, 

बुद्धि सुऱचत्रली कवित्व जडी ॥२|| 
जडतां जडतां दिला अक्षय वर | 
नित्य लेखणी राहील खडी ॥ 


*1१-> 


> 


वाचा होईल सिड, रोकर्डा; 

रंगुन बाणी देईल प्रोढी ॥! ३) 

महत्त्वाकांक्षा मनांत येवढी, 

ठेवुनी बाजुला हजार नडी ॥ 

आपुण तरोनी केक ताराठे 

मववबेवाच्या पंळथडी |) ४) 

तमाद्याद्वारे रंजन वा प्रचार करीत असतांना 

तमासगिरांच्या हातून आतिरेक होण्याची शाक्यता 
अर्थातच आहि, परंतु या दोपांतून कोणताच वला- 
प्रकार सुटत नाहीं, हे ज्यांना मान्य असेल ते केवळ 
ह्या अतिरेकास्तव करण्यांत येणाऱ्या तमाशावंर्दीची 
कल्पना अत्यंत अप्रस्तुत व अनुखित मानतील. ह्या 
अतिरेकाची परंपरा जुनी आहे; तमाज्ाची उज्ज्वळ 
परंपरा सांगत असतांना तिज विस्मरण विळकुळ 
झालेळे नाहीं, निजामाच्या दरबारांत नाना 


१६ 


अनुक्रमणिका 


फडाणिसांचचीं व सवाई माधवरावांची आणली गेलेली 
तमाद्यांताल साग, सत्यद्शोंवयक ससाजाच्या युढा- 
र्‍यांनीं केळेला तमाक्याचचा दुरुपयोग, केवळ वर्गकलहू 
वाढविण्याकारेतांच तसाद्यांचा उपयोग करणारे 
आपलेच कांही 'माईवद?, शुंगाराला अहीळ स्वरू- 
पांतज्च रंगविण्याचा परिपाठ ठेवणारे कांही ताफे- 
वाळे--हें सगळें डोळ्यापुढे आणूनाहि केवळ 
त्यांच्याकरता, 'तमाज्शा'हा नाट्यप्रकास्च महाराष्ट्रातून 
हुसकून लावण्याचे 'बोरण विलळल पटण्यासा रवे 
नाहीं. उण्यापुर्‍्या अर्डानचश्ें वर्षाच्या परंपरेचे पाठ- 
वळ असलेला, बहुजन-समाजांत या घटकेपर्यंत 
कमालीऱ्वा ळोकाप्रिय असलेला, अस्सळ व उत्कट 
अक्का मराठमोळ्यांच्या काव्याला जन्म देणारा, 
आधुनिक काळांतीळ नाटकें व चित्रपट यांच्यामुळे 
उ्याच्या लोकप्रियतेत कार्डाभराहि कमीपणा येऊं 
शकला नाहीं इतक्या कसाचा व ताठ्याचा आणि 
सामाजिक व राजकीय जायतीचें वाळसे नुकतेच धरू 
लागलेला हा महाराष्ट्रीय नाट्यप्रकार केवळ त्यांतील 
काहा अपवादरूप दोपांस्तव अर्जीाबात नर करण्याचा 

निणय भेण्यापूर्वी आमच्या सुंवई- सरकारनें 

बावत फेराविस्यार करणें अत्यवद्य नाहीं काय ! 
तमाशाची ढोकाभिमुखता | 
लोकशाहीच्या या काळांत एकंदर मराठी 
वाड्मयच्च आपकाधिक लोकाभिमुख होत चाललें 
आहे. प्रामीण जीवनावर आधारलेल्या ब ग्रामी- 
णांना समजेळ नी उमजेल अक्या भापेत लिहिल्या 
जाणाऱ्या ठांढितवाडूमयाचे प्रमाण वाढते आहे. 
माट, माडयुळकर, दिघे, सोमण, वरेरकर, ठोकळ 
मराठ यांच्या ल्युकथा, दिघे, ठोकळ व ना. वि. 
कुलकणी यांच्या कादंबऱ्या, फडतरे व शिरधनकर 
यांच्या शिकार-क्रथा, वऱ्हाडी व कोंकणी लोक- 
गातार्‍े व कथांचे प्रासेड झालेले संग्रह, ही सरव 
अश्या वाडूमयार्‍ची झगदीं ढोबळ उदाट्रणे म्ह्णून 
दाखयावता यप्यासारखीं आहेत, नाटयवाइ्मयाला 
डाकवाडूमयाच्या प्रांगणांत उतरविण्याचे काये फार 
ह ल द ञाहे माथवराव पाटणकर, 
गिराना बगत वि म ल वय 
दाकणारा तमाशा दा मा य वी 
र नाट्यप्रकार व किलोस्करी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


त 
डी ग नौ 


हँ नवभारत ६ 


७०५ 41303. 
नक अमृतमहोत्सवी >२७ 
झक. 4 जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तमाज्याचे लोकनाट्यांतील स्थान 


संप्रदायांतीळ प्रायः उच्चवर्णीयांच्या अभिरूनचीला 
आवाहन करणारी नाटके यांचा समन्यय घालण्याच्या 
प्रयत्न आपल्या नाटकांच्या द्वारें बुदिपुरःसरऱच 


वेळेला आढळतो. सध्यां तर राष्ट्रीय सेवादल, 


समाजसत्तावादी पक्ष व कभ्यूनिस्ट पक्ष हे अगदा 
अद्दमहमिकेने तमाशामा्पत लोकजाग्रतीचें कार्य 


जास्त जास्त कलात्मकतेने परंतु सहेतुकतेनें कसे करितां 
येईल याचे सतत प्रयोग कारेतांना आढळून येत 
आहेत, केवळ अर्ल १ 
घटनांवर भर असलेल्या तमाशांऐव्जी हे नवे 
सहेतुक परंतु कलात्मक असे तमाशे पाहण्याची इच्छा 
वहुजनसमसाजांतील अशिक्षित शेतकरी-कामकऱ्यांना 
हळहळ होऊं लागली आहे. सुशिक्षित, स॒संस्कृत 
पांढरपे्याचे लोकाटि ह्या तमाक्ञांतीळ आधुनिक 
प्रगातिकारक वदलाकडे आस्थेने पाहत आहेत. 
शाहर्गांवांतील सुशिक्षित इतके दिवस तमाज्यांकडे 
दुलंक्ष कां करं शकत असंत, याची मोठी मार्मिक 
मीमांसा वे० न, चिं. केळकर यांनीं एके ठिकार्णी 
केलेली आहे. ते लिहितात, “' तमाशे हे उमेश्तित 
असले तर्री ते शहरगांबांतील सुशिश्षितांकडून, पण 
त्याचें कारण असें कां, कांहीं प्रतीची नाटके; प्रहसनें 
व नाटकमंडळ्या त्यांच्या ग्राम्य करमणुकीची भूक 
तमांशाइतकऱ्चि इतर रीतीनें बाहरांतहि भागावेतात.!? 
परंतु एकंदर मराठी वाडूमयांतीलळ वाढता वास्तववाद 
व लोकाभिमुखता पाहतां छुप्या मागीऱचा अवलंब कर- 
प्याचें यापुढें कारणच उरणार नार्ही. 'जय मल्हार!, 
: रामजोशी * यांसास्ख्या चित्रपटांतून तमासगिरांचे 
जें अत्यंत वास्तवबादी परतु कलापूर्ण असें चित्र 
रेखाटण्यांत आलेलें आहे, त्यांचें ज्या उत्साहाने व 
भोकळेपणानें महाराष्ट्रांतील सवे बगीचे व वर्णाचे 
प्रेक्षक स्वागत करीत आहेत, तो पाहिला म्हणजे 
या सुद्दयाच्ची साक्ष मनाला पटते, महाराष्ट्रीय नाट्य- 
संमेळनांतून तर तमाशार्‍चा कार्यक्रम अळीकडे दरखवपी 
अगदीं न चुकता होत आहे. हिंदी सेन्यांतील 
मराठा पलटणी केवळ स्वदेशांत असतांनार्‍च नव्हे तर 
परदैश्ांत असतांनाहि आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत 


बीमत्स कोटिक्रमांवर व 


उत्तेजक व आक्यावादी वातावरण असतांना मुंबई- 
सरकारनें अचानकपणें,/कोणत्याहि प्रकारचा खलासा 
न कारेतां, तमाश्याबंदीनचें फर्मान काढण्याचे कारण 
काय १ 


कायद्यानें समाजक्रांति ! 

महाराष्ट्रीय लोकांना “ आप्रिय परंतु पथ्यकारक ! 
सुधारणांचे वाळकड्ट मागेच आगरकरांनी दिलेलें 
आहे. तेव्हांपासून सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रांत, 
समाजाचा भरपूर विरोध सहन करूनहि, फुले, कर्वे, 
केतकर, सावरकर, आंब्रेडकर, शिंदे, साने 
वगेरे मंडळी आपआपल्या शक्तीप्रमाणे परंतु अत्यंत 
'घीमेपणानें, सातत्यानें व निष्ठेने कार्य करीत असलेली 


आढळून येत आहित. परंतु यांपैकी कोणीहि 
समाजक्रांतीकरितां कायद्याची कांस धरण्याच्या 
दुराग्रह कधींहि व्यक्त केळेला नार्ही. कायद्याच्या 


>> 


उपयोग सामाजिक सुधारणांवावत करूं नये व 
करावयाचाच झाला तर तो केवळ आपदू--घमे 
म्हणूनच करावा ह्याच  विन्वारसरणींची 
ही सारी मंडळी आहि. त्रीसुधारणा, धार्मिक सुधा- 
रणा, शिक्षण, अस्पृद्यता, आर्थिक विप्रमता ह्यां- 
बाबतच्या त्यांच्या बीजभूत कल्पना आतां 'चोहों- 
कडे मूळ 'वरूं लागलेल्या दिसत आहेत. हा विकास 
असाच यापुढें त्याच्या नैसर्गिक अवस्थेत व्हावा 
असें वाटत असब्यास त्यास कायद्याच्या हत्याराची 
घार लागतां कासा नय्रे, चित्रपटावरीळ नियंत्रणा- 
संबंधानें डाो० जयकर एके ठिकाणीं जें बोल्ले तें 
तमाशाविपर्यींच्या सस्कारी 'घोरणासाहि समर्पकपणे 
लागू पडेल म्हणून त्यांतील महत्त्वाची वाक्यें देतों. डॉ ० 
जयकर म्हणतात, “' नियंत्रणासुळें लोकांच्या मूलभूत 
स्वातेव्यावर म्हणजे शिव्हिल लिवटींवर फाजील ताण 
पडतां कामा नये, सवेव राष्ट्राला सद्गुणी करण्याचे 
काम सरकारनें आपल्याकडे न घेतां तें काम समा- 
जाऱचे नेते, प्रचलित नीतिमत्ता व स्वाभाधिकपणे 
होणारें लोकमत यांवरच सोपत्रावें. लोकाशेश्षणान्चें 
काम करणारे लौकधुरीण व समाजसुधारक यांचेच तें 


तमासगिरांना वोळावून ब्रेऊन त्यांनीं केलेल्या काम आहि असें मळा वाटतें,'(साहित्यनाटयमहो त्स- 
तमाशांचें सक्त कप्ठानें व हस्ताने स्वागत कर्रात, वांक, एप्रेळ १९४७, ), कायदा केवळ मान- 
असे 'तमादा'वाबतरचे सर्वे बाजूंनी प्रगातेकारक; वाच्या शारार व्यायारांवर--व तोहि अत्यंत 
१७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


$$ 
की 


हँ जे च्छ 


-1 31 
न्ह्« ६अमृतमहोत्सवी& >२७ 


पश शर्ट 
वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


मयादित काळपयंतचच तावा चालवू शकेल; हदया- 
पर्यंत त्याचा हात कर्धाहि पाचू शकणार नाहीं. 
हृदयाला हात घालण्याचे हं काय जागत व भावना- 
प्रधान लालितकथाळेखक अनाहूतपर्णे करीत अस- 
तातच. प्रत्यक्ष समाजसुथारणच्या कायाला जरी हात 
घातला नाहो तरी समाजसुधारकांच्या त्रिचार- 

रणांला पापक, प्रेरक अक्या पाश्चभूमि कांहीं प्रमा 
णात कां होइना पण तयार करण्याच्चे काम मराठी 
वाडूमयाच्या सव क्षत्रांतून --कथा, काव्य, नाट्य; 
कादबरा यांमधून-चाळू असल्याचे कोणताहि 
नःपक्षपाता टोकाकार मान्य करील, 


तमाशाला लोंकनाट्याचा प्रातिष्ठा 

अधिकाधिक लोकाभिमुख होत असलेल्या ह्या 
मराठी कलाश्षेत्रांत तमाझाला हळूहळ लोकनास्याची 
प्रतिष्ठा थेऊं पाहत आहे. या लोकनाऱ्याबावत 
सध्यां आघाडीवर असलेल्या रायाचे उदाहरण 
आपण अगदीं आदर्श म्हणून डोळ्यांपुढे ठेवण्य 
सारखे आहे. ठोकनाऱ्याच्या चळवळीला (12९00185 
गुगल १1०१९16 ) आपल्या पंन्चवार्षिक योज 


नातून भरपूर वाव एदल्यामसुळ राशेयाचा कता 
फायदा झाला ह्यावद्दळ विवेचन करतांना ९७०३ 
गयळपष्टीाला यांनी आपल्या ' १105000 िशाट्ा'- 
8॥]8 ? या ग्रंथांत दिलेली माहिती अत्यंत उद्‌- 
बो'यक आहि. ते लिहितातः-- “६ (११०७ 80णंर्ल 
गुगारा1'० ) 155 8९४९ पात्या तीणालाठा8 तप- 
7110 [1125९ 5121॥0॥5 ४९१३. [॥ 18 ४॥॥०७९१ 
छटा गाठा] (७ ४५४०11७] ६० 101७ 10 0 11002 
पा, (1109 110 ०७0 (0 हय; र. ]5 एला] 
1] ९]1111)15९5 01 [01० 1011111085; 1118 
€7100ए1१४०१ & ळल 11161; 111173 1९१०० 
1९1 घात णळतेट शिला ]च्रपशा; ७ आड एषा 
पिटा [1885 छा. टाळला, गाला ७] 
छ3०प. छघ5 ताय) छत 1]ल्यार, 1 105 [र्त 0 
[11211 800 (]1शं' 11'0)]७11]13 0. छपरे, 108 
आ0एय घय उंग्राट'९्ा, ता पणात शिला फश 
वलेषश्ट डॉ. 08 चिट ७ 01 तोह शिण; प. 
॥53 शांएटा ला) 80--८0पीत21९6 १10 ॥०)९; 
॥ 175 160९ (0 "डाएट छाट छा एता, 
॥०३ 00९1९0 ए) ऐ७ ]०७६ 01 त्राण. काडण 6 


छटा ॥८ ०१0 101१5 


१$ (5 ८011101) 
॥ ७8४6. ?? 


१८६ 


अनुक्रमणिका 


लोकनाऱ्याच्या श्षेत्रांत राशेयानें निमाण .केळेला 
हा आदश, १९४२च्या चळवळींत पुणें, सातारा, 
कोल्हापूर व मुंबई या. भागांतील राष्ट्रीय कार्य- 
कव्यानी 'शाहोरपथकां'मापंत केलेल्या तमाशांदवारं 
घडवून आणलेली सामाजिक व राजकीय जाग्राते, 
उत्पत्तिकाळापासून या घटकेपर्यन अखंडपणे टिक्रन 
राहलला तमाशाची लोकप्रियता, ह्या साऱ्या मह 
त्वाच्या गाष्टाकडे डोळझांक करून 'तमादावंर्दी'र्‍चं 
मुंबई-सरकारनें काढळेळें फमीन स्वातंत्र्याच्या 
क्षातजावर एकाद्या अशुभ चिन्हाप्रमाणें वाटल्यास 
त्यांत नवळ काय १ 


कांहीं बिधायक सूचना 


वरवर उथळ वाटणाऱ्या परंतु वस्तुतः गंभीर 
स्वरूपाच्या अशा एका टोकेकंडेहि स्वतःला राष्ट्रीय 
प्रातानाथे म्हणवून घेणाऱ्या सरकारने लक्ष देणें 
असत अवश्य आहे. कांही जबाबदार काँग्रेस-पुढारी 
मधून मधून मुंबई-सरकारला वाण्यांबामणांचचें 
सरकार * म्हणून जाहीर सभांतून हिणवतांनां आढ- 
ळतात. ह्या टांकाकारांच्या मनांतील केवळ जाते- 
नचा वरवरची घाण बाजूळा केळी तर या 
टार्कमागीळ पोटतिडीक उपेक्षर्णाय नाहीं ही गोष्ट 
1वचारवन्तांच्या ध्यानांत सहज थेण्यासारखी आ? 
त्राह्मण्य * किंवा ' वाणिज्य !-ज्रात्ते यांवर केवळ 
आवात करण्यापलीकडे आणखी कांहीं हेतू या 
टाकाकारांच्या मनांत सुप्तावस्थेत आहेत. कोता 
टाटटकान, दक्षणाचा अभाव, भावना व विचार 
न प्रकट करतां आल्या म्हणजे असंस्कृत मनाला 
अणास उठ या पोटीं ही मंडळी केवळ जात 
व्याक्ते वगैरेधर वेळीं अवेळी घसरतांना आढळतात 
परंतु त्यांच्या अंतर्यामी असलेला पवित्वार मात्र 
डुलक्ष करण्यासारखा नार्ही. या बहुजनसमाजाचे 
आचारविचार लक्षांत घेऊन त्याच्या आर्थिक 
व सामाजिक प्रश्नांना हात घातला जावा व या 
ट्टान त्याच्या गरजांकडे त्याच्या प्रातानिधीर्नी 
हाजुयूताने पाहावें हाच त्यांची रास्त व' खरी 
मागणी आहे. 


या त्यांच्या मागणीमागीळ ताश्‍विक बाजू विन्चार 
करण्यासारखा आहे. त्यांना खरोखरी असें म्हणावयाऱ्चें 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च ?>११ 
न्ट्््ह् अमृतमहोत्सवी &) >-२७ 


भ्टी (की > > 


अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


तमाज्ञाचेःलौकनाद्यांतीळ स्थान 


आहे कीं, करमणुकी'ची कल्पना हा सापेक्ष (3९9०) 
आहे. “माणसानची अभिरुन्वि, त्याचे हितसंवंच आणणि 
त्याच्या ज्ञानाची पातळी यांशीं ती सापेक्ष आहे 
(के. ना. काळे, झंकार, १९-८-४५.) “ आमच्या 
करमणुकांच्या साधनांत कांही चुकत असेळ तर त 
साधन दुरुस्त करा, साफ हिरावून घेऊं नका, 
पांढरपेक्षा वर्गांची अभिरुच्ि आमच्याबर लादण्याचा 
दुराग्रह तुम्हीं 'घरूं नये, ज्ञान, संस्कृति व आर्थिक 
परिस्थिति या दृष्टींनी जोपर्यंत आपण सवे एका 
पातळीवर नाहीं तोंपर्यंत तुमची व आमची करम- 
णुकोचीं साधनें एक होऊं शकणार नाहीत. काय- 
द्याचें हत्यार आम्हीं ठुमच्या हातांत दिलेळें आहे. 
डॉन किक्झोटप्रमाणें ते तुम्ही हवेंत, दगडावर वा 
झाडावर बापरून बोथट करूं नका. कायद्याचे हत्यार 
वेळी--अवेळीं वापरून वबहुजनसमाजाशीं असलेले 
हितसंबंधाचे 'घागेदोरे तुम्ही अविच्चारानें कापून टाकीत 
आहां. यासुळें समाजाच्या प्रकृतींत सुधारणा 
व्हावयाचें बाजूलाच राहून उलट त्याचा वेद्य मात्र 
दिवसेदिवस क्षीण होत जाण्याची शकयता आहे 

तत्त्व, व्यवहार व इतिहास या तेन्हा दृष्टीनी 
विचार करतां तमाद्यावर मुग्बडई-सर्कारनें घात 
लेली बंदी कशी चुकीची व अन्यायाचा आहि हें 
आतांपर्यन्तच्या विवेचनावरून सहज ध्यानांत 
येण्यासारखे आहे. यास्तव  सुम्बई-सरकारला 
आमच्ची अक्षी नम्नतापूर्वक विर्नात आहे कीं त्यांनी 
आपला निर्णय ताबडतोब बदळून ही बंदी उठवावी 
आगि तमाशांत सुधारणा करण्याच्या दृष्टींन पुढील 
विधायक सूचनांचा विःचार करावा. 

(१) कोठल्याहि तमाद्याचा प्रयोग होण्यापूर्वी 
त्याचा प्रयोग, शक्‍य असल्यास त्याची एक लेखी 
प्रत सरकारनें नेमलेल्या नियंत्रणमंडळाळा ( (-९॥६01- 


प्रला पुनर्जन्म मिळावयाचा असेल तर ! 


0०४'चे ) दाखवावी; व त्यानें मान्यता दिल्यावर 
त्यानें सुचविलेल्या सुधारणा करून मग त्याचे 
प्रयोग जनतेपुढें करावे, या बोडीवर मुम्वईचे न. र. 
फाटक, भा. वि. वरेरकर, व स. का. पाटील, 
पुण्याचे दाकरराव मोरे, द. वा. पोतदार व 
ना. ग, गोरे, सातारचे भाऊसाहेब मोडक व भाऊराव 
पाटील वगेरे मंडळी नेमावी. तमाशेवाल्यांना सोयीची 
पडतील अशीच ठिकाणें निवेत्रण-मंडळापुढें व्हाव- 
याच्या प्रयोगाकरितां दाकय तों निवडावी. 
(२) 'तमाद्या* हा नाटयप्रकार अधिकाधिक 
कलापूर्ण परंतु राष्ट्रामिमुख करण्याच्या दृष्टीने, त्यांतील 


छुंगाराला येणारे अळील रूप दूर करण्याच्या 
दृष्टीनें व तो पाहणाऱ्या ससाजाऱ्ची अभिरुचि 


हळूहळू चांगल्या मा्गोला लावण्याच्या दृष्टीने कांही 
विधायक कार्यक्रम आंखावा, उदाहरणार्थ, अश्या 
आदा तमाशांना सरकारांतून विदागी किंवा वक्षीस 
देणें, राष्ट्रसमेच्या आधिवेशन-प्रसंगी करमणुकीच्या 
कार्यक्रमांत त्याची योजना करणें, राडिओवर अक्शा 
तमा्यांचे कार्यक्रम घडवून आणणें वगेरे, ( 3 
पुढील मंडळींना विनति करून त्यांच्याकडून अश्शा 
तऱ्हेचे आदश तमाशे लिहून घेणें -टाऱप्र. के. अत्रे 
( सुव), पु. ल. देदापांडे ( पाळे ), वरतराव वापट 
व ठोकळ ( पुणे), माडगूळकर ( आंध ), भालजी 
पेंढारकर ( कोल्हापुर ), शाहीर निकम ( सातारा ) 
वगेरे. ( ४ ) थिएटरमधीळ कांही गालिच्छ प्रकार 
वंद करणें. उदा०, चतल्यापावल्या उघळणें, दारू 
ताडी पिऊन येणें, तमाशा चाळू असतांना आरडा- 
ओरड, दिवींगाळ वगैरे करणें, विंगमध्ये योरून 
बसणें, तेथें 'सवदे' करणें वगेरे, (५) वघाणरड्या 
गलिच्छ व ओंगळ वस्तीत असळेळीं तमाद्यांचॉ 


_ थिएटर तेथून हलवून चांगल्या जागी नेणें. 


सळा पुनजन्म मिळावा अशी इच्छा नाहीं, पण मळा पुनजन्म जर मिळाबयाचाचच असल तर 


अस्पर्याच्या कुळांत माझा जन्म व्हावा, म्हणजे मळा त्यांच्या 


दुःख; हाल्अपपष्रा, अपमान अनुभवता 


येतील आणि त्या दुदेशेपासून स्वतःचा व अस्तरक्य्यांच| सोडवणूक करून तण्याचा मळा प्रयत्न करतां येईल 


३ री र 


अनुक्रमणिका 


-र्‍महात्मा गांधी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९६१८, 
७ 0५) शी 
6 जे ट्ट 
क्स ७५ 
न्ट्< अमृतमहोत्सवी& 9 
2 पेला 4 
आयू.» 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


महात्माजींच्या समार्धाविर 


छंद । परिलीना 


अरेरे | अघोरी गोळी मिडली ! आणि रक्तथार चिळकांडली ! ! 
असह्य वेदना गात्रागात्रांत आतं वेणा आल्या नसानसांत ! 
खादी-धोतराने धार१ झेलली, : घर्मराज ? सार्थ पदवी झाली ! 
प्राणांतिक उठे मस्तकी झूळ, अश्वत्थांचे खालीं कोसळे मूळ ! 

पण तुम्हांपोटीं अथांग शांती, मानव्याची गाढी नितांत भक्ती, 
ब्रह्मवाणी बोळे “ हा राम ! राम ! !? आणि तुम्ही धर्मा ! म्हटळा राम !! १ 
शतदा विदीर्ण जहाळी धरा ! आकाशा फाटले ! दुभंगे चिरा ! 
सागर उधाणीं कढकढले ! ज्वालामुखीचेहि स्फोट जाहले ! 
हिमिलाट आढी वाऱ्यावरती ! खवळलीं महाभूते भांबती ! 

दुःखाने क्रंदून पिटले ऊर ! रोद्रभयानक करुण पूर--- 

येऊन, बुडाले जीवन त्यांत; सत्त्व विरघळे, वाळू हातांत ! 
धर्मराजा ! कसें सोडून गेला ? कां हो मायदेश पोरका केला? २ 
दर्निवंधू आफ्रिकेत रडती ! घुळीमध्ये चपारण्ये दडती ! 
किसानगीतके वारडोलीचीं वितळती येतां धग अश्रूची ! 
घारासनाच्याहि मिठाचे पाणी जाहळें ऐकून “हा राम !? वाणी ! 
दांडीचीं पावळें मरगळून थत्रकलीं जागी, । पेंगळून ! 

उरी फुट आलें हरिजनांना ? चक्रव्वज आज फडफडेना ! 


समदृष्टी सखा ववेतन्यदायी लोपला, म्हणून श्िणली कां हों१ ३ 


साम्राज्ये उदेलीं रक्त दिंपूनी ! साम्राज्ये चढली परवंचनी ! 
आणि मिळतांना धुळींत, रक्त सांडती कट्टर साम्राज्यभक्त ! 
“सत्याचा निर्भय आग्रह परी, प्रेम अहिंसेची निष्ठा अंतरीं 
रक्ता्वीण करी साम्राज्ये उभी? मंत्रद्र्टे तुम्ही देखिळें नभी, 
महान्‌ तपस्यातेज ओतलें जनजनादना प्रेमें पुजिलें, 
तब्र्याचा गड तुम्हीं जिंकिला गड आला पण सिंह कां गेला ? डु 


१ विराटानें डाक्यावर फांसा मारून धरराजाचें खत काढल्याची कथा येथें अभिप्रेत आहे 


4 छे 
१: ... 
ह यशा ध्‌ र र 
व्णात 
र्क नवभारत व्र 
ष्ह्न शी ७५ प >"१९ 
*€<४अमृतमहोत्सवी(3/->३७ 
९६ ३/ 
> 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास £ ततर 4 “क 
र्‍ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


महात्माजींच्या समाधीवर 


सिप्ठ तुम्ही वा रामराज्याचे 
दोकर वेदिक भाण्याचे महान्‌ , 
तुमच्या वाणीने गाणीं रंगलीं, 
तुमच्या वाणीनें सूय फिरळे, 
तुमच्या गतीनें तारे फिरले । 
जीवनाचे ऐसे चेतन्य थोर | 
जन्वांतून केळी सृष्टी नवीन । 
शिल्पकार नव्या भवितव्याचे, । 
कर्क नवीन शेतमाळचे । 
वेष्णव महान्‌ मानवते'चे | 
महेश होऊन जुनें मोडळें । 
विष्णूरूपी झालां राखाववाला | 
कमल उमले-स्देंठ तुटला ! 
हिमालव. हांसे--<धरा कोसळे ! 
दैद्रथनु खुले--सूर्य लपला ! 
नंदन फुललें-सस्वग ढांसळे ! 
ब्रह्मवीणा घुमे--सूर विरला ! 
शांतिदूत विश्वशांतीचे तसे 
गुरुस्थान हिंदभूमी जगाचे 
स्वातंत्र्याचे थोर अमरस्थान 
विश्वदेव्हाऱ्यांत तुम्ही वेसळां, 
सद्‌ गुणांचे तुम्हां ठाव्रू चंदन 
आत्मभाव घ्यावा नैवेद्यासाठी; 
ओंवाळूं हा नरिंजन, उदारा ! 
कर्णा कणीं वावरावे इथून, 
ओतावे चैतन्य लोकमातांत, 
फुली फुली घाला ध्येजीवनें, 
आकाशीं फिरवा तुमची ज्योत; 
जीवनसंगीत होतात्म्यांतील, 
घडवावा पुन्हां हे साक्षात्कार, 


८ फेब्रुवारी "४८; 
विश्रामवाग;, सांगली, 


अनुक्रमणिका 


श्रीकृष्ण तुम्ही वा भारताचे; 
वृद्ध, खिस्त, महंमद, भगवान्‌ ! 
तुमच्या आदेशीं झाडें फुलली, 
तुमच्या क्चेने खोत वळले, 
तुमच्या दीत्तीने तेज फांकळे ! ॥ 
कां हा ! लपवून, लाविला घोरी ५ 
* केलासलेणें * कीं खडकांतून १ || 
द्रेष्ट कपी नव्या युगायुगांचे | 
सेनापती नव्या आत्मबलार्‍चे || 
हन ' सगळ्या सानथोरांचे | 
ब्रह्मा होउनीवां नवे घडळें | 
आणि कुठें आतां गुत जाहलां? ६ 


आंबा मोहरला-बुंधा फुटला ! ? 
तारांगण फुळे--आकादा ढळे ! 
सत्तस्वर आले--पड्ज लोपला ! 
आत्मबल स्फुरे-रजीवन गळे ! 

अर्भग रँंगला--अविद्ठल गेला ! 

अकालीं बापूजी ! लोपलां कसे? ७ 
शांततेचे, गाढ वंधुप्रेमाचे, 

करावया तुम्हांवाचून कोण 

आंसवांनीं करूं आभिप्रेकाला, 

खपुप्पांनी करूं नित्य पूजन; 

हिमालयीं लावूं सूर्याची ज्योती 
विनवीतो “यावें पुन्हां उ डारा ! ? ८ 
फिरावे विचारांविकारांतून; 

आत्मवल द्यावें धान्वकणांत; 

प्रकाशांत ठेवा नवीं स्फरणे; 
पाश्चि-क्रूजनांत तुमचें : त, 

अभंग द्यावें हा चरख्यांतील 

यावे हो पिताजी ! तोच उद्गार! ९ 


गिरीश 


२१ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 


... 

५०६१ 
क य > 
७ ७५ च > 
न्ट्श्टत् अमृतमहोत्सवी >-२७ 


कळी शक 
अ.» 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जीवन-डाक्तींचे स्वरूप 


श्री, ना, वि, कर$ेलकर 


जीवनाच्या स्वरूपाविपर्यीचें कुतूहूळ फार प्राचीन 
आहे आणि तें केव्हां ना केव्हां पूर्णमणें पुरें होईल 
असें आजहि सांगतां येत नार्ही. पूर्वा तात्विक 
वावड्या उडविण्याचें तत्वज्ञानाचें हें राखीव केत्र 
होतें, पण घोडदोड ज्ञानाच्या पारधीस लागलेल्या 
शास्त्रज्ञांनींटि आपलें लक्ष या रट्स्याकडे लाविले आहे 
आणि केवळ शास्त्रज्ञांच्या हरिकोनांतूनच या प्रश्नाकडे 
पाहण्याऱचा प्रस्तुत मानस आहे. 


जीवनशक्तीचें गूढ 


सारांशख्पानें या प्रश्नावर एकदम शास्त्रीय मत 
द्यावयाचच म्हटल, तर ]नराशाजनक उत्तर च्याब लागेल 
कारण, आजाहू शास्त्रांना जावनासे स्वरूप व जावन- 
शक्तींचे स्वरू्स यांविययीं काहा नावेवाद असे संड्वान्त 
पु ठल राक्य नाह, तथाप दास्त्र म्हणज एक 
ष्र भसे आहेव त्यातून ज आज दिसतें त्याच स्वख्प 
हरवडा बदलत राहूणार असल्यामळ गास्ञायास न्त 
म्हणजे केवळ अधेसत्यं होत. इतकेंच नव्ह, 
असाहे म्हणता बंडल का, दात्त्राय सत्य म्हणजे वास्त 
विक वा आन्तम सत्याचचे जवळांत जवळून घनळेले 
दाना वित्र विला जान्तन सत्याचे जवळांत जवळच 
असत्य रूप ! तथापि जीवनाबदळ्यें रहस्य उकल 
ण्याचा बुडवायाला पटण्यासारखा हाय्य एक मागे 
आहे, 


त्र 


सि, जि. जंग यांचे '1 18011 ॥]11051 एतांल्ा]०18 


॥7७९[एताटढ (0 9335018 11. ॥12 &ांडाला] 


1९6 
७0 1193090] ट्य्ण 


अर्स उदार वाऱ्बल्यावर जीवनाचे 
रहस्य दान काढण ह शातल्त्राव क्षेत्राच्या पूणत: 
वाहर्चें ठरत, पण * दयास संपत तथ तत्वज्ञान सुरू 


२२ 


अनुक्रमणिका 


होतें * या न्यायाने या प्रश्‍नाचा 
जावून घेतला, तर तें बोधध 


शास्रीय पाया सम- 
दच होणार आहे 
जाबनाच्या स्वरूपाचा थांगपत्ता कर्वीहि लागणार 
नाहा, अलल एक प्रचाळित मत आहे. या वगीचा 
बुद्धाच्या डाळसपणावरच विश्वास नाहीं ! त्याचें म्हण र्ण 


- अस का, घुढि ही जीवनवमीची व॒जीवसंस्थेची 


बटाक आहे. जीवाच्या जनन आणि स्वसंरक्षण 


ह्या दान मूळभूत गरजा भागविण्यासाठी घुद्धि ही 
जावास विक्रास-मार्गावरून फरफटत ओढत नेणार्री 
जाखड आ? [तेला तेऱ्हाईतपणे जीवनाचे विकळ्केप्रण 


कलन तरि या स्वस्पाचें निदान करण्याची शक्ति 
नाहा 


काथ-कारण-भावावर बोट ठेवणें, हें शास्त्रांचे 
तस्थुर कतब्य, आणि 'जीव' ही क्रियास्वरूप 
सस्शा सापेक्ष व््टांन अनन्य म्हणून सवास पारा'चत 
असढा, तरी तेच्या मागची चाळनशाक्ते) निया" 
मक शाक्त हा मात्र अजून अगम्यच्च आहे. म्हणून 
ह वित काये-कारणाऱ्चा दुवा जोडून दाख” 
“जत झाल्ांच्या आंवाक्यांत नाहीं. 

जाव कांही यत्र नव्हे 

एकतेत्री, ₹ 


जीव ही स्वानियंत्रित, 
वयपारपूर्ण 
समतोलित 


नित्यजबठित, संस्कारक्षम, 
आणि आत्मविशिष् अशी संस्था आह” 
नर्जीवापासून स 

आव ओळखण्याची अनेक गसर्क 


आपल्या । 

पि गेल्य परिचयाची असून जनन, खाण/ 
| भातेक्रिया वाढ र 

जां पनसस्थची 

लावणे क्य 


या दि त्यांतील मुख्य दोत 
अगद पूर्णपणे यांत्रिक उपपाच 
ब रास्त नाह 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५ ९ य प्रै र्र 
णात, 
च हलिवभार र्जा 
ष्ह्न 


७७५ र्‍ 7२7९ 
*६<<६अमृतमहोत्सवी 3/->१७ 
ळा 000) 2 > 
न “५, 
बी ह 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


जीवन-शक्तींचे स्वरूप 


जौव--संस्थेत आधिक गढ अक्याज्या गाष्टा 
आहेत, त्यांत (१ ) जीवाच्या एकतंत्री सॅघटनच 

स्य, (२) त्याची स्वयानियामकता, (छा 
मानसशाक्तीचें स्वरूप व तिचे इतर भोतिक दाक्ता्शी 
नातें व ( ४ ) जावनदाक्तीचें प्रतिष्ठापन व ततचा 
बिळय, ह्या गोष्टींपुढें बुद्दि अगदी तोटका 
पाहत आहि. ह्यांचाच आतां आपणांस क्रमद्य, 
विन्वार करणें प्रात आहे. 


जीबनाचा पहिला उन्मेष 


जीवसंस्थेच्या आअस्तित्वास एकतत्रा संघटना 
अगव्याची असून जीवाचे आधेष्ठान ज शरीर 
त्याची स्वचना व व्यवस्था तीस पोपक अशा असत. 
जौवाऱची वाढ, त्याचा विकास, त्याच संरक्षण व 
त्याची निर्मिति बांस अवश्यक त्या क्रिया-प्रातक्रिया 
आत्मिकपर्णे करण्याची वस्तुसामग्री जव-सस्थत 
उपलब्ध असते. हें जीवाच्या आजपयेतच्या विकासाच 
फळ आहे. जॉविं-विकास--तरश्नाच्या जसजत मुळाशा 
यावे तसतज्ी ही सामग्री व व्यवस्था शिथिळव 
ओबडधोबड आणि अगदीं प्राथमिक स्वरूपाऱ्ची 
दिसून थेते. 

जीवसंस्थर्‍ची संघटना, इंद्रियांची 
त्यांचा विकास, मानसदाक्तीचा उदय, तिचा विकास 
व तिचें केंद्रीकरण, एकत्वाची प्रतिष्ठापना संरक्षण- 
सामग्री च नित्य प्रतिक्रियांसाठी लागणाऱ्या वश्ठ- 
सामग्रीचा व शक्तीचा विकास इतक्या गोष्टाचा उत्तम 
परिचय गभेविकासाचचे ज्ञान उत्क्रांतीच्या चढत्या 
पायऱ्यांचें अनेकवि'ध दृष्टांत व जीवधटा(९थ])च्या 
जननक्रियेचें निर्राक्षण यांवरून होण्यासारखा आहि. 
(१ ) एकतंत्री संघटना उत्क्नांति-मार्गान 14 सित 
होत गेळी आहे.(२)या उत्क्रांतीच्या मुळाशी जावाचा 
नैसर्गिक बक्तींशी झुंज वैणारी क्रिवा-प्राताक्रया" 
त्मक कार्यशक्ति आहे. ( २ ) जॉविघटकांच्या, जाव 
घटाच्या आणणि म्हणून पर्यायाने जावरसंस्थच्या 
उत्क्रांतीस अनेक आकाोस्मक विधायक रासायनिक 
क्रिया कारणीभूत झाल्या आहेत. निसगांने अनेक 


वल 


०९ 


उत्पत्ति व 


प [| 
पश ल! ]0॥0)९3 01 11100)])5 1९1 एषा | ] पका 
1 110९7 १1] ०00 घाण घटा र्‍या ए्णाणत ॥॥॥॥७९३ 5 ॥)0)'- 


3 एखारना७्ट पथापऐेश0४. गृ'७10०10५ 0० 
अण (९एभा०४ ०1 ८०॥णतश] 501101 


2३ 


अनुक्रमणिका 


प्रयोग या वावरतात केळे, त्यांतळे फार थोडे यशस्वी 
झाळे ब अश्या केवळ आक्रास्मक घटनांतून जवि- 
संस्थेच्या उत्क्रांतीचा मोहोर फुलला ! 


निर्जीवापासूनच सजीवार्‍ची उत्पत्ति झाली, असें 
मानण्यावांचून गत्यंतर नाहीं. जीवोत्यत्ति हें एक एऐाते- 
हानिक सत्य आहे. जडपदार्थाहून आलितप्त--केवळ 
कल्पनामय-र्‍सजीवाऱचा प्रत्यय अजून कोणास आलेला 
नार्ही. अथौत्‌ जाविनशाक्ते पार्थिव. अंशाच्या सान्रे- 
व्यांतच प्रकट होते. सूक्ष्मांत सूक्ष्म जाव सुद्धां किती 
तरी व्यूदाणूं( ॥101801]65या संघाटित समुदाय होय 
म्हणून व्यूहाणूंच्या उत्पत्तीस व स्थावित्वास पोषक 
अर्ये वातावरण प्रृथ्वीप्रठ्ठावर होईपर्यंत जीवोत्पात्ते 
झाली असणें राकय नार्ही. 
निजींब आगि संजीव यांच्या सीमेवर कांही जीव- 
प्राय पदार्थ आहेत, चिदथे (शंएए३) किंवा विषाणु, 
वकातीत (. 11|[(6* 1)75861'3 3 आणि शाक्रागुलव 
( 01०७02७ ) इत्यादि या सभिवर असून ते 
डास्फटात्मक किंवा लिष्मावस्थेत ( ००] ) 
आढळतात. तत्सच्दा ळिष्मीय कणांपासून सुणकण 
थ९३) बनठे असले पाहिजेत. 'ळेप्मीय विळयन 
( “ग्रास 9] ठिणाप01 3) निजञाव असून त्याचचा 
कैणसंख्या, १४३ त्त, कणांताल राकुलन-यात्त, ववन- 
तर्षर्णो, व विमाजन--द्रत्ति' ह्या सास्ख्या बदलत अस- 
तात---जणूं काय जीवनशक्तीच्या लहृसंच सुखेनेव 
त्यांत विद्रत आहित, या अस्फटात्मक शक्तिमारित 
छेपाम अवस्थेतच जीवनाचे वीज रुजण दाक्‍्य 
आहे; नव्हे, "यांतून आकस्मिक संघटनानें स्वये” 
नियामक कणांचा उन्मेप होऊन त्यांतन्च 
जीवनाचा पाहिला विलास एकाद्या 
पाणथळींत करवी तरी झाला अस्षेल | मग असे गुण- 
कण जवळ आले, त्यांचे संघ बनले व त्यांचें 
का 2 र क (०५ 
जीवन आधिक निर्वित्त; अधिक्र सुकर व आधिक 
सुसज्ज झाळें, निसर्गाशी झज देतां देतां पोषक तर्वे 
आत्मसात. कर्रात व स्वदेर्चना आधेक प्रतिक्रिया- 
क्षम कर्रत, अशा संघांत एकेतंत्रापणा येऊ लागला, 


9 छात०8 खाण 0' डा लिातलाटश 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


तत चो >५९ 
ग द अमृतमहोत्सवी >-२७ 
(आहि: 


औक 
कीर: ज्र 


व. तव 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत मै 


जीवघटांत  लांवट, रंगद्रव्य लवकर झोपणारे, 
आंळीसारखे घटक असून हे लहान कणांचे वन- 
ळेळे असतात. या कणांवर प्राण्यांची स्चना, विकास 


व क्रियाप्रत्रात्त ही अवलंवून असतात, 
जनन-क्रियेंत एका चे दोंन घट. होतांना 
हे घटक उभे हिभाजित होतात; यांस 


गुणरबारजि वा पित्र्यसत्रे (ल!०110501105 ) स्हणतात. 
आजनुवंशिक गुण, स्वना व प्रत्रात्ते यांचा वारसा 
त्यामुळेंच अंखड राहतो, या गुणर्बांजाचे घटक जे 
शुगकण वा पित्र्येक ( ४५९1९5 )ते स्वतंत्रपणें वा 
समुच्चयानें एका वा अधिक गुणांचे व त्या गुण, 
विशिष्ट जावधटनेचे प्रवर्तक असतात. हे गुणकण व 
मूलभूत सूक्ष्म घटपूर्व जीव यांत फार साम्य असूर्न तेज 
जीवनाच्या उदयकालाचचे प्रातिनिधिक दिसून तात. 
यांच्या संघटनेने वर सांगितल्याप्रमाणें गुणबीजांचे 
संघ बनळे. मग या. संघांच्या क्रियांप्रातिक्रियांतून 
संघसमूह्‌ वनून त्याभोवती आकाश्मक क्रिया-प्राति- 
क्रियांच्या द्वारे एक पोपक, संरक्षक बातावरण तयार 
झालें. वातावरणाच्या निर्विव्नतेस्तव कवचाची उत्पात्ते 
होऊन या संछेपणांतून काय निर्माण झलिं£ तर 
जीवधट ! यो जीवधटानें परिश्थत्यनुरूप व कालानुरूप 
स्वतंत्र अस्तित्वासाठी [किंवा सामूहिक जीवनाऱचा श्रम 

वेभागविशिष्ट कायेभाग पार पाडण्यासाठी अनंत 
चित्रविचित्र स्पें घारण केलीं. मज्जातंतूजया, 
स्नायूचचा किंवा रक्ताचा घट, शिप्ममात्र 'कामख्पी? 
( 9110९99 3 इत्यादि एकघटीय जीव, ही याच 
वहुरूपी घटाचची चित्रविचित्र रूपं होत ! यानंतर 
घटांच्या सामूहिक जीवनाच्या श्रम-विभागानुरूप 
कार्यविश्ेष्ट विकास त्यांत होऊन व पायऱ्यांपाय- 
र्‍यांनीं नवे नवे उन्मेप, व नव्या नव्या वृत्ती उद॒भवून 
उत्क्रांति-मार्गींची चढण जीव लागळा., या 
ऐतिद्यासेक जीव-विकासाच्या सांखळीमुळें एकतंत्री 
स्वयंनियामक जॉवसंस्था निमाण झाली 


ऱ्व्हं 


उत्क्रांतिमार्गाबरचे अनुभव गर्भावस्थेत गर्श- 
वब्रिकसन होतांना गम अनुभवीत असतो. अनंत 


काळाच्या पाश्वेभूमीवर मनुष्याच्या आजच्या अवस्थे- 


प्रत पोंचण्यापूर्वी ज्या अनेक अवस्था झाल्या त्यांच्या 
वेकास-पाकळ्या अगदीं कमी अवधीत सुमार २८० 
दिवसांत मानवगभ उकळून टाकीत असतो. प्रत्येक 
अवस्थेंत पुढीळ अवस्थी वारजे ब कार्यादिक्या 
निश्चित करण्यांत येतात. अंच्याच्या प्रथसा* 
वस्थेंत अंडे एकजिनसी असतें. मग प्रकाशादि्‌ 
गोष्टींशी शक्ति-सेवर्ष व तदितर स्कृ्तिप्रवण प्राति- 
क्रियेमुळे त्यांत एक प्राथामिक आंस धरळा जाऊन, 
त्याभोवती अण्डांतर्गत घटकांची मांडगी होऊन व 
निरनिराळ्या भागांत हळ्हळू मिन्न भिन्न श्रमविभाग- 


उदा०, 


वोाशष्ट विकसन सुरू होऊन, शेवटी एकतंत्री संपूर्ण 
जीवसंस्था तयार होते. नीढमनें म्हटल्याप्रमाणे विक- 
सन, पाख्वतंन इत्यादि बरेच प्रश्न (१ ) चाइल्ड 
दाखविळेळी शरीराक्रेया उतरण आणि (२) स्पीमनने 
प्रयोगानें सिद्ध केलेली स्वयंस्फूर्त संघटक ( ण'श” 
110 0101127001 ) रसायनांची कार्यसंघटना 
यांमुळे सुटण्यासारखे आहेत. या दोन महत्वाच्या 
सिद्वान्तांचा सारांचा असा का, ठढहानसहान प्राण्या- 
पासूद ते मोल्यांत मोठ्या प्राण्यापयेत अंड्याच्या 
फळन-सैयोगापासून संपूर्ण जीवसंस्था होईपर्यंत 
प्रत्यक अवस्थत पुढील कार्याची दिशा, वस्तुसामग्री 
रकेत्यामसरण त्यापूर्वीच्या देशचे फाट असतें. तींत 
एक सुसूत्र क्रिया--प्रतिक्रिया, कार्य--,क्ारण---, 


एव नवकारण --- पुनःफल, अशी बिकास ण"्युफण 
आढळून यते च 


जीवाच्या स्वयंनियामकतेचें स्य॒ एकतंत्री- 
पणावरसवरच उत्क्नांतीतून निमाण झालेल्या श्रम- 
वभाग -कट्रांकरण--प्रतत्तीचें फळ आहे. 
भानसहक्तऱ्चा उद्य व मज्जातंतु संस्थेची संघटना 
"नमाण झाडला आहे. मज्जातंतूंच्या शासनसंस्थेत 
अतलखाव--अर्थांच्या व तादतर शारारानामंत व 
जावनरक्षक अद्या अनेक रस|यनांवर जीवसंस्थचा 
गाडा खाळू आहे. जीवाच्या त्रि या- प्रातिक्रिया बहुर्शी 
त्याच्या पाठाशीं असणाऱ्या भांतिफ -रासायनिक 


पाश्चभूमीकडून देणाऱ्या निर्जीव -सह्दा क्रियाच 
हात, शरीर 


त्यासाठी 


“ममय पदाथाचे वनळेळें असल्यानें 
1 (,. (,, पाऊ: ' ॥5टलर 011101) कळू या 5 ७... झु क 
-]ृहाकता2. एफपणाता' इताएढ 18 15011'0101॥[0, 
व्र 
 --ा 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका शि गा आशि 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च १९ 
न्ट्श्टत् अमृतमहोत्सवी >-२७ 


* क “क 


क त्र 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जविन-झक्तींच त्वरूप 


जौवनास आवद्यक अक्षा शक्ती व साधना 'ळेपाभ 
अवस्थेच्या आवेजक,( ५1१०) प्रश्रत्ती तून निर्माण 
झाल्या आहेत. तुमर्‍्वा स्वभाव, तुमची प्रतिक्रिया व 
तुमची दरात्ते या म्हणजे तुमच्या अंगोपांगांतील 
भोतिक--रासायनिक, पार्थिव-शाक्त  क्रिवा- 
कोलाहलार्‍चें संकलित स्वरूप होय ! 
मानसशक्तीच्या उगमारचे रहस्य 

जीवनशतक्तींतील मानसिक शक्तीचे स्वरख्प आप- 
णांस अगदीच अगम्य असें वाटते, पण तेचााह 
समा'धानकारक उपपात्ति लावणें शक्य आहे. उष्णता, 
प्रकाश, बीज इत्यादि शाक्तींप्रमाणें मानसिक व ताद- 
तर शक्तीत परस्पररूपान्तराचीं शक्यता अजून 1देसून 
आलेली नाहीं, म्हणून मानसशाक्ते इतर शक्तीशी 
सममूल्य ब तुल्य ठरवितां येत नाही. तथारप 
येवळ्यासाठीं मानसशाक्तीची पार्थवता वा भोंतिकता 
अमान्य करण्याचें कांदहींत्न कारण नार्ही. एक तर 
पॉवळोव आणागि त्याचे अनुयायी यांच्या प्रयोगांवरून 
प्ररावर्तक ( १1९४ ) प्रतिक्रियांची यांत्रिक उपपात्त 
लागळेली आहे; आगि ह्या प्रतिक्रिया आणि 
आत्मस्करत ( एणेएग १) प्रतिक्रिया ह्यांत क्रिया- 
केंद्र निराळें असण्याखरीज मूलभूत भेद कांहीाहि 
नाहीं, असें म्हणतां येईल. उदा ०, हागवरेन आपल्या 
ग॥९ ऐए[(0७ ० 1१82 01061 ह्या पुस्तकांत 
म्हणतो, “' 0010 110ऐ6॥ 111730102४ र्ण णा९ 
टगाका णा ९त 1९11९५ 1118 प ऐश! 111100 [11९ ता8- 
1 णगा 0९७०७) (11९ 101123 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥1७) 
0९8५00. ...... ७ 110 ९0100 0 1101029 
१100 15 10१०९ 0५ उेभोळणाणपा', * 


दसरे असें की, संधटनांतून व संस्चनतून नव्या 
गुणांचा, नव्या शाक्ताऱ्चा न्झेप होत असती. याचे 
एक सोपें उदाहरण बेऊं. पार्णा हें उदजन आण 
एणवांय्‌ ह्या दोन वायूंच्या संयोगाने वनलळ असत, 
पण त्यांचे 'वर्म या घटकांहून किता भन्न आहेत ! 


घटक व ॒संघ्रटनाफल यांत साम्यापेक्षां [भन्नताच 


डोळयांत आवक भरण्यासाखी असते. मूलतच्ये केवळ 


९२, पण त्यांच्या निरनिराळ्या संघटनांच्या योगें 
यच्च्चयावत्‌ चित्राविचित्र विविध पदार्थ वनलेले आहेत. 
तींच तींच "५४ मुळाक्षरे, पण त्यांच्या निरनिराळया 
मांडणीतून वेगवेगळे अथ, निरानिराळ्या भावना, 
भिन्नभिन्न रस, वेद, गीता, शाकुंतळ आणि रपेरी 
पडद्यावरील गाण्यांची चोपडी आणणि खरींखोटी 
वहीखातीं कनतात ! हाच प्रतीति मानसशाक्तींच्या 
बाबतीतहि खरी असल्यास नवबळ कसले १ वीज 
अंकुर आणि वृक्ष एकाच मूल पदार्थाची भिन्न विक- 
सित ख्पे पण केवढें अतर असतेत्यांत? यंत्राचा तांगाडा 
व नुसतें पोलाद यांत केवढी तफावत १ पण वस्तुद्रव्य 
दोहोंतहि तेंच ! 

या दृष्टीनें पाहूं जातां मानसदशाक्तीचें बीज असेंचच 
सुप्तप्राय असू शकेल, उत्क्रांतीच्या -चढणीवरून चढतांना 
मानसदाक्तीचा उदय, विकसन, केंद्रकिरण व आत्म- 
प्रतीति यांची वाढ हळूहळू झाल्याचे स्प्ट दिसून येतें, 
यापेक्षां संघधेणजन्य, संस्चनाजन्य उन्मेप्र हेंच मानस- 
शक्तीचें रहस्य असलें पाहिजे, याचा आणखी प्रवळ 
पुरावा काय असणें शक्‍य आहे ! 


पण यापेक्षां निराळी व्युत्पात्ते मानस- 
शक्तीच्या ब्रावतींत देणें शक्‍य आहे. पर्यायाने कां 
होईना पण बीजरूपानें ब सुप्तावस्थेत तरी उन्मेपजन्य 
गुणाने अस्तित्व मूळ घटकांत कल्पिता आल 
पाहिजे. तसें तें मानसशाक्तीच्या बाबतींत करतां येतें 
किंवा नार्ही हें पाहूं या. एक तर ' निर्जीव 
म्हणून आपण ज्या पदाथोस ओळखतां त्यांत 
अखंड, असर जिवंतपणा आपल्या दृष्टोत्पत्तीस 
येतो ! त्यांचे अन्तिम प्रातिनिधिक कण व्यूहाणू 
( 1100९ए]९$३) हिंदोळ्यावर अव्याहत झुलत 
असतात व॒झुलण्याच्या जोमदारपणावर व्यूहा- 
णूंचा ताप अवलंबून असतो ! व्यूद्ाणू म्हणजे 
अखंड चंत्चळता दाखविणाऱ्या व अव्याहतपणे 
आपसांत पिंगा घालणाऱ्या परसाणूंच्या एक गट ! 
आगि परमाणू म्हणजे जड केंद्रकण व त्याभोंवर्ती 
वेगानें दोड मारणाऱ्या विद्युदणूं ( ९९०1०१३ )-चा 


१ “हेषमीयस्शठेषाभसछिष्मावस्था टणागंपत] इर्थि९ 


ठे उल 1१ 
ल॑७]&8 ० (3९0 057०००1०८४ « 


॥10तश') 1012011९03 01 1)०१०1०॥1॥॥॥९॥( 


व जज, 1२, ॥०॥॥७: ७ - 


२५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च 
न्ट्््ह् अमृतमहोत्सवी सत 
(9: औक 


*री सेक 


4 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सैच यांची लहानक्ी सूर्यमालाचच ! विद्युदणं, धनकण 
वा प्राणु ( एएणयरा ) ब क्लोबाणु ( एशणा) 
यांविष्रयीं आतांपर्यंत कितीतरी कळलें आहे, आगि 
कळलें आहे त्याहून कितीतरीपट यापुढें कळावयाच्ें 
आहि. त्या.अन्तिम कणांवर मानसशक्तीचचा आरोप कर- 
ण्यास कुठली हरकत आहे ! विद्युदणुरचे स्थान व 
वेग एकाच वेळीं निश्चितपणे सांगतां येत नार्हीते. 
त्याला एका ब्राबतींत मोकळीक असते. मग या 
मनःपूत मोकळिकीच्या सांदींतून मानसशक्तीचा 
जन्म झाला नसेळ, असें कोणीं म्हणावें १ लांबी, 
रुंदी, उंची या अनुरोधाने आपणांस अवकाद्याचा 
वेंघ घेतां येतो, पण काळाऱचा वेव घेतां येत नाहीं. 
तदवतर्‍च शक्तींच्या अनेक सख्पांचया परस्परांत संबंध 
असला तरी त्या मानसशाक्तीहून मिन्न असून कोण- 
त्याहि शक्तीचें यांत्रिकतेनें मानसशाक्तांत ख्पांतर 
किंवा याच्या उळट कांति आपणांस करतां येत 


नाहीं, यावरूनहि विद्युदणूंच्या स्वेच्छा-शक्तींतच 
मानसशक्तीचा उगम असावा, असें वाटूं लागतें. 


कारण, मानसशक्तोच्चा विशेष गुण स्वेच्छया ढीला 
हाच आहे! 


जीवशक्तीचा बिकास 


गभोधकासाच्या कोणत्या अवस्थेत गभामध्ये 
८ जीवन ? (वा र्जाव--शक्ति) भरलें जातें, हें 
सांगणें कठिण आहे. अंड्यांत सदभूत होण्यापूर्वी 


पुं-बीजांत जिवन्तपणार्ची चंचळता असते खरी, पण 


अंड्याच्या विकासाच्या प्रथमावस्थेत तरी त्यास 
जविनशाक्तीच्या दर्ष्टाने एक प्रकारची सुप्तावस्था 


प्राप्त झाळेली असते, असें म्हणतां येईल. तर्सेच 
गंमीधैकासाच्या एकाद्या निश्चित अवस्थेंत मनाची वा 
मानसदाक्तीची स्थापना गर्भात होते, असेंहि म्हणणें 
शक्‍य नाहीं, तात्पय हेंच काँ, जॉवनशाक्ते आगि 
मानसश्शाक्ते या विकसनाच्या अवस्था आहित, संघट- 
नेचे व संस्चनेचे उन्मेप आहेत, हेंच खरं! आणि म्हणून 
जीवनदाक्ति व सानसशाक्ते यांची उत्यात्ति हे बह्दंश्यानें 
विकसनाचें फळ असळें पाहिजे, मात्र ह्यांचे वीज 
मूळ खरूपांत कां होईना पण जीवधघटांत तद्वतच 


पर्यायाने जीवघटाच्या पित्र्यसूत्रे, पित््वेक आणि 
जीवनरस (णत)! ह्या आनुवांशिक गुणांची 
पुनराद्रात्त करणाऱ्या घटकांतहि असावयास पाहिजे ! 
सरतेशेवटी पूर्वी सांगितव्याप्रमाणें बांचा माग बेत 
गेल्यास विश्वाचे अन्तिम घटक आणि त्यांचे आक 
स्मिक्र संयोग व त्यांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया वेथपर्यंत 
हें लोण पोहोंन्चावेणें शाक्य आहे ! हक्‍स्लेनें एका 
ठिकाणी (1॥९८ 1॥5[(शाला', 10 33) म्हटले आहे काँ, 
९01॥॥]1०(७]४ 1115005 शिरला इटा ती 0१0 
शत] [ण'टट घ'९100 ९१७ ीटय गातालांध 
(लाइ, १: दुसर्‍या ठिकाणीं हक्‍्स्ले म्हणतो, 100०४ 
१९ ७७ 01 [1९ हाट 0. [तरणा ळाणाणाळाप१0ट 
जीव ..संस्थाविपय 7) 100७७३ एल्काटल्ते 0 9 
लोह्यागांल]) ०] चात 5ला०त ७०.10 
२. वा. वल्सनन आपल्या 1५1७ ९९॥ या नामां 
कित पुस्तकांत जावघटाविपयी पुंढाळ विब्रान कल 
आहेः “६: (/] 18. एल] ठंते७) 5पडालाय शोत; 


0 ९8)] ]16 15 58 ९०118४ 01 111॥1171010॥1)10 
णाहाणाला] ळात $ 1) ८ 50058000)100 0! 


115 5५1, १? वी. मूर. यानेंहि झिष्मावस्थेवर 
( ००)०ंवेा] 50106101९20012 वर ) जीवदाक्तीचा 
आराप केला आहे लावेन्याल याने । अधिद्रव्य * 
(8]]0'-11॥((७1' ) नामक विशेष गुणयुक्त वस्तु- 
द्रव्य कल्पून गास्केळनें "देव्य द्रव्य' (९५५११. 
कल्पून व आर. एस्‌. लठिलीने 'मनोद्रव्य' ( 05700 ' 
118९1 ) कल्पून जीवनद्वाक्तींची संगति लावळेळी 
आह€, गाल्डोस्मटन तर दारारपारवतनार्‍चा लतपरणत 
रासायनिक उपपात्ति दिळी आहे. वर्क, 
व्युळा यांना काजम जावबवट 
केला आहे ! 


दवोर व 
वनविण्धार्‍चा यत्न 


जावघटाऱचे आधेक सूक्ष्म अवलोकन अलीकडे 
चाळू आहे आणि त्यामुळे घटावेभाजन, फपित्र्यसत्रे 
व पतर्यंक ह्यांचे विभाजन आणि त्यांचे स्वरूप 
इत्याद्कांवर नवा प्रकाश पडणार आ? 


यथ एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे आणि 
ता. म्हणज रांशयांत ( जमनींत व अमोारकेत ) 
निसनसाळा इष्र्यि जोवसंस्थेच्या मृत्यूनंतर विळग- 
पण [जवत ठवण्यासाठी केलेले प्रयत्न हा होय 


1 ७0): रणा ल0 01 [(ऐलठ11001.' 


अनुक्रमणिका 


२६४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च > 
न अमृतमहोत्सवी &) २७ 
(9: औक 


*र , रषात 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जीवन-शक्तांचे स्वरूप 


झृत्यूनंतर सर्व इंद्रियें एकदम व पूर्णत्वाने 
मरत नाहींत, मृत्यु हळहळ शाररारांत पसरतो. 


स. १८८७पासून पावलांव यानें हे प्रयोग ऱ्चाळू 


केळ व ।चेस्तोविच, क्राकोव, ओसिंनो- 
वस्कां प्रश्शतींनीं हे आणखी पुढें 
फार नाजूक असून रक्ताचा व पोपफक द्रव्यांचा 
पुरवठा थांबतांचच मंद पडून मृत्यु पावतो, असें 
दिसून आले आहे. ओसिनोबस्कीने तर १९३६ 
मध्येंच एकाहत्तर हृद्यांवर ( प्रयोग ) क्रिया क 
त्यांतांठ अध्याहून अधिक पुन; चाळू केळीं ! आणि 
ह्या सर्व गोष्टींचा कळस म्हणजे ३ मार्च १९४४ 
रोजी जखमांनीं घायाळ होऊन मृत्यु पावलेल्या लाल 
सन्यांतील बळेंटिन वेरेपानोव नामक सेनिकाळा पुन 
जिंवत करण्यांत आलें व आज तो आनंदांत 
जगत आहे. 

तथापि जीवनशक्तीचा संपूर्ण थांगपत्ता आतां 
ळागळा आहे वा लवकस्च लागेल, असें सावर 
म्हणतां येणार नाहीं, झाडपाल्याचा रस मयोळून 
एकाद्याने जखम वरी केळी यंवढ्यावरून त्याला 
जखमेनें सम्यगू-ज्ञान झालेलें असतें असे थोडेच 


कुल्याव्यगे 


1 &ण १०9: 1111110115 0! 382100 ; 


नबालटावळ, म दू 


आहे ? शात्नांनीं कर्थीहि अणी अवाजवी फ श्गारकी 
लेली नाहीं.शात्रे गतीची चढण चढतांना आपली 


कुवत, पल्या सयांदा तहढूतऱच आपलें मारक 
स्वरूपहि ओळखून आहेत. तथापि भौतिक साधनांनी 
त्येक प्रश्न शास्त्रा दृ्टांनें तपासणे पाथेव जीव- 


नास अधिक उपकारक टरूं शकतें, चेवढाच हक्क 
शात्तांनीं सांगितलेला आहे. 


“0 


प्रस्तुत लेखांत सुख्यत्वे यांत्रिक उपपत्तीचा 
पुरस्कार केला आहे खरा; पण आजहि कोळ गूढ 
जीववादाकडेच आहे, यांत्रिक उपपत्तीचा ऊहापोह 
व निरास आणि परमदाक्तिवादाचा पुरस्कार कर- 
णारे काल)णा2टा]] यांचें 11७९ ]रातत]2 01 1112 
दै पुस्तक यांत्रिक मामांसेच्या विरोधकांचे समाधान 
करू दकेल. हा प्रश्न गढ तर आहेव, पण त्यावर 


इतक्या उपपत्ती दिल्या गेल्या आहेत काँ, त्वांचा 


न्याय्य व पुरेता विच्चार करण्यासाठीं स्वतंत्र ग्रंथच 
लिहावा लांगेळ; शेवटीं वरील दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांचा 
आहे, अधिकारी टीकाकारान्चा नाही, हें सांगणे 
अवद्य आहे. 


क]: तट पपा ड२यायिठा 01 उंद ९७ . 


माझ्या जिवंतपणीं नाहीं, माझ्या मागे तरी ! 


व्रापू आगाखान पॅटेसमध्यें असतांना, एकदां कोणी तरी त्यांना च्य 
तें पराक्रमी व्याक्तिमत्य दिसून वेत नाही, की जे असल्याशिवाय 


विधायक कार्यकत्यांच्या ठिकाणीं तें तेज, 


त्यांचा संदेश जनतेपर्यंत जिवंत स्वरूपांत पोहोंन्चण छक्‍्य नाही. त्या वर त्यांनी उत्तर दळ 
आज तसे दुबळे दिसतात खर॑ ! परंतु त्याचा दोष माईखाकडे आहे 


म्हणाळे के त्यांच्या अनुयायांच्या, 


होय, ते 
प्रत्येक बाबतींत मागंदरानाकरितां 


ते माझ्यावर अवलंबून राहतात. मी जिवत आहे तोंपयंत तश असच 'बाळणार ! पण मला आपली 


आका आहे की माझ्या मार्गे त्यांच्या जीवनाची कळा उमर र 
उ, !' थोडा येळ स्तब्ध राहून ते पुन्हां ग्हणाळे “ शिस्त जिवत 


विंबळें असेल तें तें कृतीच्या रूपानें सफळ होइ ९ 


आणि तापथत त्याच्या अतःकरणांत ज ज 


असतांना, त्याच्या शिष्यांनी तरी आपलें कतृत्व कोठें सिद्ध करून दाखावेळे होत १ क्विसाच्या नियाणा- 


नन्तर्च परमेश्वराने शिस्त शिष्यांना शखिस्ताच्या तस्वांचा प्रचार करूवांच वळ आणि स 


ने, ४ 


मरथ्यं दिले ! ?* 


खंशाला नायर, ' हारंजन ? ८-२-४८ 
२७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क जे र 

। ७७५ च 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी? 9 
2 पक: जक 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तीन क्रांतिर्वार 


श्री चिंतामणी थशवेत 


घराठे 


[ अनस'यान : पूणे येथीठ फर्ग्युसन कॉलेज व सव्हेटस्‌ ऑफ इेडिया सोसायटी यांच्या दरम्यान चतु 
श्रगीच्या दक्षिणेत्तर टेऊडील जाडगारी पूवे-पश्चिम टेकडी आहे. या टेकडीच्या साधारण मध्यावरील टेंबूवर जुन्या 
पिढीतले एक शोर देशभक्त श्री. गोपाळ कृष्ण गेखळे यांच्या समोर श्री. गोपाळ कृष्ण देवघर, नटेश अप्पाजी 
द्रविड व अनंत विनायक पटवधन यांची देशसेवेत आजीव आयुष्य वेंचण्याच्या शपथा १९०५ सालीं घेतल्या. तो 
प्रसंग व ते स्थळ पुडील पिढ्यांच्या स्मरणांत राहावे म्हणून तेथील पुमार॑ दह्या फुटी ओरस-- चोरस जागेवर चोधरा 
बांधून एक स्मारक उर्भे केळं आहे च दोपश्रविवीचा निदेरी त्या त्या व्यक्तीच्या नांवासह करणारी एक शिला साक्षीस 
ठेवण्यांत आली आहे. 

ही टेकडी आज 5 वय अनेकांच्या व्यम्न चित्तांना विरंगळा पाडण्याचे शांतवन-क्राये निश्वळपणाने करीत 
आहे. सकाळ - संव्याकाळच्या सहलीसाठी या टेकडीचा उपयोग हात असून तेथें अनेकांनी आपापल्या पावलांच्या 
अदृरय खुणा मागे ठेविल्या आहेत. पग गेगेत पावित्र्य वाहते, तसा मळही वाहता. सज्जनांप्रमाण कळाहीनां- 
नीहि आपली मिरास था टेकडीवर पुरटेळी आहे 

कोणत्याहि कारणाने सूळ घरळेळी असा, पण जीवनांतील पवित्र्य व संयम उद्दामपणानें लाथ!डण्याची वृत्ति 
समाजांत शेंदाडांच्या वेलीसारखी फोफावली आहे. ञ्यक्ितस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्य हॉ. त्या वृत्ताचा देखणी नांवें 
आहेत. याच उत्तिवेतांरन!, दडणेवेची शपथ ज्णा॒ शिळेवर क्रोररी आहे तेथें, बांही' तरुणींची नांबे लटसलशीत 
कामुकतेनें कोरून ठविळ| आहेत ! आणि अशा रीतीनें त्यांन स्मारकाचे पाविळ्य ठोकरलें आहे. त्याच्याहि पुढची 
पायरी म्हणजे रूद्र स्मारक उदध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नांत 'चीथऱ्यावरील कठडा विदारून टाकिला आहें 
व्यकितस्वातंत्र्य व धिचार-स्त्रातेत्र्य या नांवाखाळी अनाचार माजला तरी .चालेळ; पण संग्रम £ छे | त्या चोराच्या 
मुसक्या बांधल्या पाहिजेत, आणि पावित्र्य ६ त्या परीटघडीचं लक्तरे लोंबळीपाहिजेत. ] 


१, तीन क्रांतिवीर आहि. त्याला उघड्या व्यवहाराचे वावडे असने. 
र ातिती तची हि विवा. हता सोळापुराळा जावयाचे असेळ तर मावळांत जातो 

त्य न क्रातिवारांचा नांव [जॉ वाव असे सांगाडे नट त 
्ि डर > कु क र ति क ता व असें सांगावे लागतें. [दसाऊपणांत बावळा आणि 
शिवा अक्का आदत, हॅ! नांवे ऐकतांच ती. एकाद्या ह. 
र डाव्या डीत कवा कव्या घावीयाती. वी असलळेळा माणूस बा पंथांत 
कर्वान ठाकून-ळाक्रून तार कढल्या का्वतपमाण सुप च्य च 
बनावे, तोषेत्या पवतीच दिता अँ. दता,  एकाद्याच्या नांवानें एकादी 
बनावट, तिथांचा एकजीव दिक्ावा' म्हणून मुद्दाम क्रांतिकारी क्रिया क. र जे 
29 तिनी 6५___6२ री 1. शः ज़ ह्‌ * ण 3 

ठेविळेळीं अथवा यर्ला'स्याते लपविण्यासाठी स्वीकारि- क अहाहा. अड 


ठेळीं टोपण-नांते आ 


> 


; अर्श कोणासाहे वाटेळ, आणि 
| कहि साट नाट» 
उघडच आहे काँ, क्रांतीचा पंथ हा एकाच्या घमातील 


उपपथाप्रमाण डानव, पष्छन माक्रयात गुरफटलेला 


२ 


अनुक्रमणिका 


म्हणावें हूर्वे तर की त्याच्या डोळ्याची धार आग 
खाईल अर्शी तह आहे, त्याच्या नाकाची बोंडी 
साझा वसू न देण्याइतकी अणीदार आहे, त्याची 
मुखन्चया उपसा नसलेल्या विहिरीसारखी गहन 
आहे. पण जारयोघांत अमका एकादा क्रांते" 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जट 
9000७ 
क लिवभारर शं 
कन ७५ र्‍ 7२7९ 
न्श्« '८६अमृतमहोत्सवी&< > २७ 


८.» जक 
226 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तीन क्रांतिवीर 


वीर असला पाहजे, असे हेतुपूवैक निहाळूनहि 
कोणास बोट दाखवितां येणार नाहीं, मग वाट- 
ल्यास तो इतका सामान्य असतो असें म्हणावें 
किंवा मुख--चयी ही अंतरीच्या खळवळी'चा: आरसा 
आहि असे म्हणणाऱ्याच्या म्हणण्यास खुशाल हरताळ 
फांसावा, 

जिवा; मिवा व शिवा ही अर्शींच चार--चोतां- 
सारखी सामान्य माणसें आहेत, जिवा हात्यांचा 
पुढाईत आहे. हे तिथे जणूं ब्रह्मा, विष्णु व॒ महे 
आहित असें कधीं काळी त्यांचे भगत म्हणतील तेव्हां 
म्हणोत ! तूत तरी त्रग्हा कोणाला म्हणावें, विष्णु 
कोणाळा करावे आणि महिशाच्या नांवान 
' कोणाला संबोधावे यावद्दळ एकमत नार्दी, कारण, 
सनातन धमाप्रमाणें प्रत्येक देवाचे अमिमानी 
इतरांना तुच्छ लेखतात. नाक खाजविण्यासार्ठी 
एकादशीला कांदाभाकर खाणारे आणि शिवरात्रीला 
पुरणपोळी उठविणारे त्या त्या देवांचे अनेक सोबरे 
आंदेत, म्हणून आजामिर्ताला या त्रिमूति--वादांत 
पडण्यांत हंशील नाहीं, 

जिवार्ने आपलें पुढाईतपण केवळ व्यक्तिमत्वाच्या 
जोरावर स्थापिलेळें आहे, म्हणजे तो स्वयंसिद्ध पुढा- 
त आहे. निवडणुकीच्या लोकशाही तत्त्वावर त्याचा 
भरवसा नाहीं. आणि मिवा-शिवांनीं तें अवादपणानें 
मान्य केळे आहे. कदाचित्‌ तें त्यांनीं मान्य वेले 
नसतें तर जिज्राने अन्य कोणी भिवा-शिवा मिळ- 
विळे असते आणि क्रांतीचा पुकार केळा असता, 
कोणी आले तर त्यांच्यासह क्रांतीची वीज कडाडेल; 
पण न आल्यास त्यांच्यावांचून क्रांति खोळंबून 
राहील असें नाहीं, असा जिवाचा सवाल आहि. 

असे आहे तरी मिळालेल्या त्या दोन अनु- 
यायांना तुच्छ लेखण्याइतका जिवा चढेल नाहीं, 
आपल्या अतुयायांचे योग्य दरदाम तो ठखून 
आहे, उलट ते दोघेहि आपआपल्या मनगटावरचचे 
केंस मोजून आहेत, शिवाय कोणत्याहि पंथांत- 
आणि विदोपतः क्रांतिपेथांत असे ठरून गेळें आहे की 
ज्या कोणाला एकदां पुढाईत म्हटलें असेल, त्याचें 


समजावयाचे असतें. अर्थात्‌ क्रांतीचा ताळ वा तोल 
पुढाइतानेंच ठरवाववाचा असतो; ही गोष्ट वेगळी, 

जिवा क्रांतिवीर ब्रनळा आगि 
तेव्हां त्यानें हा ताळतील केव्हां 
पुढें जावयाचे व केव्हां माघार व्याववाची, 
केव्हां हूल दाखयावयाची व केव्हां झेप घालावयाची, 
केव्हा वांकुल्या दाखत्राववाच्या व केव्दां जरवेवर वेळ 
मारून न्यावयाची, हे ठरवून त्यानें आपल्या पंथाची 
एक गीताच रचिली ! दे लव त्या दोन अनुवायांनी 
वयाजवार समजून धेमळ आगि त्यांची जिवाच्या 
अगाऊपणावर श्रद्धा वसडी, कायळा अलगद फांदीवर 
वसतो तशी बसली. अथत्रा पिकरळी पानें डहाळीला 
नकळत निखळून पडतात तर्श| त्या दोघांची मनें 
निखळलीं आणि जिवावर जडळीं, जित्राच्या पूर्व- 


पुढाई्त झाला 


पाजा 0 
ठरवून याकला, 


चास्त्रार्शी त्यांनीं परिचय करून धेतळा. तें त्यांनी 
जथे अजमावळें होते तश, म्हणजे क्रांतिवीराला 


शोभेल असेंच होतें 


३४८९ 

२, जिवा क्रांतिवीर कस! झाला? 
जिवा क्रॅळिजांत होता तेब्हां काव्य हा जणू त्याचा 
दुसरा प्राणच इतका तो रासेकर द्दोता. सूर्य झांकोळून 
गेळा, ढग तरळू लागले, पानांची हाळ्याळ थेडावली 
आणि अकाळ समजून पाश्चिगण धर्ल््यांकडे परतू 
लागळा म्हणजे चकतोरानें चंद्राकडे ट्क लावावी तसा 
जिंब्रा वास पाहूं लारे, त्याच्या दातांतळें पुस्तक 
हातांतच राही, मनांतळे विचार मनांतच वुरंगाळत. 


आणि तो अंतरात्म्याच्या ओलावण्यानें निथळत 
सभोवार पाहूं लागे, सरा त्याला काळेजांतील छंदाचे 
भान राहत नसे, तहानणअभकलचा 1तताह उरत नसे, 


६ किती हळुवार आहे हा ! सटीचे ख्य पालटले 
की याची वर्यादि पालटते ! त्याअर्थी याच्या अंत- 
रांत अनिवार काव्य लवत असले पाहिजे, त्यावांचून 
हा असा स्थिर होत नसावा, मग हा त्या रसाळ 
उपसा कां वर कर्री 


उणें काढावयाचे नाहीं, तो वेड-बागडा कसाहि काव्याचा कर्सात नाही १ आज 
असला तरी त्याला मानावयाचे असतें. त्याचीं एकाद्या महाकाव्याचा वाण आड जवत काव्याचे अव 
पावळें क्रांतीच्या ताळावर लयीनेंच पडतात असे तरण आवक आह टाचा लभरस होणार आणि 
२५९ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९११८७ 
र र 
9000७ 
च हलिवभार री 
ष्ह्न ७५ र्‍ ०५९ 


*६<<६अमृतमहोत्सवी 3/->१७ 
सेत, * 
> ४, 
बी ह 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आपले रोजचे व्यापार विसरणारा एकादा महाकार्व 


देशांत निमाण व्हावयास हवा आहे. तसा हा असेल 
काय ? तसले ताकदवान्‌ काब्य हा स्वील काय १ 
न जाणों क्रांतीचें आवाहन याच्या निपुण वेखरनिःच 
निर्माण व्हावयाचें असेड, नका त्याला चळवूं. लावूं 
द्या त्याला समाधि. व्हा दूर. तो आपसुख भानावर 
घेईल तेव्हां येऊं दे. एरवी र्म दे त्याला आत्मा- 
नंदांत, कारण आत्मानंदांतूनच स्फृतांचे पाझर 
फुटत असतात. ?? 


कोलेजकर मित्रांच्या या अेक्षेप्रमाणें कावे या 
नात्यानें जिवा प्रसिद्धीस आला असता. पण व्रिधि- 
घटना निराळी होती. काव्याचा व जीवनाऱचा कांही- 
तरी संबंच असतो हें सिद्ध करण्यासाठी हणा अथवा 
_ अन्य कोणत्याहि कारणासाठी म्हणा, जिवा कवि 
झाला नाही, त्याच्या जीवनांत काव्याची लक्तरे 
वाळत घालण्याचा एक प्रसंग घड्टडन आला. आणि 
कार्वतेचे आड भरून काढणारा झरा क्रांतीच्या 
आडांत पाझरू लागळा. जिवा कावरे झाला नाहीं, 
क्रांतिवीर बनला, 
ती हकांकत मोठी अदभुत आहे असें नाहीं, 
नेत्याच्या पारचयांतलीच आहे. कॉलिज़ांत नवथर 
आलेल्या एका सुकन्येवर त्याचें प्रेम जडळें. ती त्या 
प्रेमाला अनुकूल होती कां नव्हती कोणास ठाऊक १ 
पण कावे-संकेताप्रमाणें नायकाने जिच्याकडे रेंगाळत 
पाहूळ तां नायिकाच झाळी पाहिजे, हें सत्य-सृष्टीत 
मात्र घडून आलें ना 
कांहींच्या मते त्यांचा परचिय होऊन 
व्रेनोदापर्यंत मजल गेळी होती, असें आहे. तर कांहीं 
म्हणतात का 2कडोवर त्यांचे अनेक संभापण--प्रसंग 
होऊन प्रेमाची आणभाकाहि झाली होती, तें कांहीहि 
असो, कॉलेजांत ती वपभर असेल नसेळ तोंच, एका 
अनुरूप वराशी तिचें ल्म झाळें आणि तिनें कॉलेज 
सोडिळे. दिवा ळावतां लावतांच वाऱ्याने फुंकरावा 
तसे तिच्या कॉलेजांतीळ वेण्याचे झाठें आणि 
जिवाच्या प्रेमा चेदि झालें, कोलिजांत तिर्‍्चा अंधार 
झाळा आणि जिवाच्या प्रेमज्योतीच्याहि झाला. ती 
गेली, जिवा राहिला, त्याचे आभाळ फाटले, त्याचा 
विसांवा ढांसळला ! त्याळा कांडी दिसे ना, सुखे ना. 
सकाळ-संध्याकाळ तो त्या टेकडीवर भ्रमिट्रासारवा 


हास्य- 


र हो 


अनुक्रमणिका 


पायपाट करू लागळा, मळवट वातावरणांत दिका 
गट्टूळ होतात, तसें त्याच्या आयुष्याचे झालें, 


> 


पोकत्या--सवरत्यांनी उपेक्षा करावी इतकी हौ 
कुक गोष दिसते ! पण तारुण्यांत तिचें केवढे 
मोळ असते ! तारुण्यांत कितीकांचें असेच कांही तरी 
होतें, म्हणतात. मग ते लग्रकर माणसांत येतात 
स्हणा अगर त्यांच्ची तहान तितकी थोर नसते असें 
म्हणा, सगळेच कांहों क्रांतिवीर झाल्याचें ऐकिवांत 
नाही. 

जित्राचें मात्र तसें झाळें नाहीं. तो एकदां बिथरला 
तो बिथर्ळार्‍च. इतर तरुणांप्रमाणें प्रास परिस्थितीला 
सुरड घालण्याचे त्यानें साफ नाकारलें, जिकडटून 
वारा आला तेकडे पाठ फिरविण्याचें त्यानें मानलें 
नाहीं. त्यानें तोंड फिरविळें आणि वाऱ्याचे आघात 
तो छाताडावर घेऊं लागल नाकपुड्या वासून 
पिववेळ तितका बारा प्याळा, नजर रोखून डोळे 
ताठर हाईपयंत त्याने अवकाशाचा मेद केला. मुठी 
वळून आणि शरोराचा एक गोळा करून त्याने 
अम उसासून टाकिळी. आगि  त्यार्मे 
खूणगांठ वांधिळी की, जी मळा जाचीत आहे ती 
व्यक्तीची आगळीक नसून सामाजिक विपरमता 
आहे. प्रेमांकित वधूवरें एकत्र यावी थेवढी सुगमता 
समाज -स्वचनत नाहीं. यामुळें समाजांत वातडपणा 
नमाण झाला आहे. आणि हा वातडपणा समा- 
जाव्या सांदो--कोपर्‍यांत असंतापाचें विष काल: 
वीत आहे. हें बिप अद्याप कोणीं पचाविळे नार्ही, 
निपटळें नाही. उलट, या. विषवाथेने विगलित 
दोऊन समाजांत अकतृक्रांचे पांजखोळ निर्माण 
हात आहेत आणण ह अर्स कवतत्वहान समाजजीांवन 
वघाचुवर्प, दातकानुशतक्रे घालत आलें 'आहे. या 
वपाला विण म्हणणारे देखील गळाले, नामोहरम 
झाळ« त पिऊन प्चविणारा तरकोदर अद्याप निमीण 
भग त॑शोपून नामशेय करणारा 
महादेव कोठून अवतरणार ! 

एकादा अन्चूक मंत्र मिळाला कीं त्याची चल- 
णूक बघण्याचा मोह होतो. जिव्राळा समाज--जीव- 
नाचे निदान करतां आठे आणि भंतहि सांपडला, 
आणि मग तो त्या नव्या दृ्टाने पाह 
त्याला काय आढळले ? रि 


ठागला, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


0९६१८. 
1 जी 
तात, 
च हलिवभार र्जा 
क ७५ र्‍ 803 


*६<<६अमृतमहोत्सवी 3/->१७ 
ळा 000) 2 > 
न “५, 
अ. $ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तीन क्रांतिवीर 


६६ 45 स्क्िः. हरत न टर्न न जीण शि 
हे झाड कां मोहरत नार्ही? हे जॉण-जाणिं 


झालें आहे. हे बुंध्याच्या वारुळाने क्षंयी वनलें 
आहे, हे डहाळ्यांफांद्यांच्या बेन्चक्ष्यांतून पोसलेल्या 
वांडगुळांनीं आहारळे आहे. याचा उपयोग नाही, 


असून अडचण आणि नसून खोळंबा ! हें समूळ 
छेदून टाकिळें पाहिजे. याच्या खांद्या<फांद्या तोडून 
भागणार नाहीं, हें उन्मळूनच टाकरेळें पाहिज. 
इतकेच नव्हे, तर याची स्मराति ठेवूनहि चाळणार 
नाहीं. ते होतें की नव्हतें असें करून टाकिले पाहेजे.!! 


जिवा म्हणतो, क्रांति म्हणजे आणीक तें काय ! 
हाच तोमंत्र,या मंत्रानेच जारण-मारण-उच्चाटनाचे 
प्रयोग कर्रात राहिलें पाहिजे, तरच क्रांतीचा थय- 
थवाट सुरू होईल 

मनाची येवढी निरगांठ बांधून जिवा थांबला 
नार्ही. फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून रारियन राज्यक्रांती- 
पर्यंतच्या काळाचा इतिहास सांगणारे अनेक ग्रंथ 
त्यानें पाहिळे, त्याच्या पूर्वी होऊन रोळेल्या अनेक 
क्रांत्या त्यानें अभ्यासिल्या. ग्रीक व रामन सापम्राज्यांचे 
ववढ-उतार त्यानें मनांत घोळविळे. आणि तोळनिक 
अभ्यासानें असें ठराविळें काँ, हिंदुस्थानांतल्याइतका 
अन्य कोणत्याहि देशांत क्रांतीला वाव नसतांनाहि 
तेथे तेवढ्या क्रांत्या बड्डून आल्या आणि हिंदु 


स्थान मात्र क्रांतिज्ठून्य राहिळा, याचा . अथ काय | 
याचें कारण क्रांति-कल्पनेचा अभाव, क्रांति- 


वाळूमयाचा अभाव कीं क्रांतिर-्वारांचा अभाव १ 


३, क्रांतीची वाटाघाट 
क्रांतींची सुरुवात आज करूं; उद्यां करूं म्हणतां 


लागले, 


म्हणतां दिवसांमागून दिवस गुञञरू 

जिवाचा निश्चय होई ना, दिशा ठरे ना. मिवा- 
शिवांना तर आपण क्रांतीची केवळ भाषाच 
वोळत राहणार, काते कांहींच करणार नार्ही, 
अशी मळमळ वाटू लागळी, ऊंस खाऊं 


म्हणणारांना वियाडें तर्री चवळावयाळा मिळतात कां 
नाहीं, अशी त्यांची गत झाली, वरे, जिवाने तरी 


अनुक्रमणिका 


पुढाईतपणाच्या खेेशीने क्रांतीची सुरुवात क्षी व 
कर्था करणार आहों हें उवड्टन सांगावे की नाहीं ! 
पण तो कांदीचि बोळे ना. भरल्या पेवासारखा गच्च 
वसून राहिला. त्याची अदव राखण्यासाठी मिंवा- 
शित्रा हे पेवांतल्या जोधळ्यासा रख मुकाट राहिले, 


पण क्रिती दिवस ? अंगांन रक्त सळसळत असलें 
आणि डोक्यांत विबार उसळत असले म्हणजे 
गयद्याची पोळादी कांब्र देखील माणूस रेवड्यां- 


सारखी उडवून देतो. मग भिवा--शिवा तर काय? 
वारकरी पंथाची तसळ मोक्षाला नेणारी साळसूद 
भाक्ता लीडून शक्‍विय्थायांचा जळजळांत निवाण-- 
भक्ति परत्करळेळे क्रांतीचे पाइक ! त्यांना दम खाव- 
यास सांगणें म्हणजेच त्यांचा दम उखडण्यासारचें ! 

याब वेळी पुण्यांत व पुण्याच्या आशींपार्शी 
सुरल्या हल्यांना ऊत आला होता ! निरूंद बोळाच्या 
तोंडाशी कचऱ्याच्या पेटीच्या आडोक्यानें रस्त्यावरील 
दिव्यांची अंधेरझांक साधून झेंय टाकण्यासारखे भर 
शहूरांतीळ प्रकार आणि गजत्रज टाळावी म्हणून 
एकान्त शोधण्यासाठी लांबवर गेलेल्यांवर धाड 
घालण्यासारखे शहराबाहेर प्रकार हमेश घडत होते. 
अक्शा वेत्रेद स्थितींत क्रांति करूं पाहणाऱ्यांना केवढी 
नासी सांधे होती ! रानांत उभ्या पिकावर दिवसां- 
ढवळ्या भोरड्या तुटून पडतात. अथवा अवक्षींचा 
पहिला प्रहर उळटतांच रानडुकरांची रीघ पिकावर 
ताव सारते. सुप्टींत हमेश्य घडणाऱ्या या प्रकारांपासून 
माणसाने कांहीच वोघे घेऊं नथे काय ! 

जिवाळा येवढी साधी गोष्ट ससजत नसेळ असें 
कसे म्हणावें १ पण पुढाईत झाळा तरी नेणतेपणानें 
केक वेळीं डोळेझांक होते. अतुयायांनीं त्याला 
हल्वावे लागतं, अथवा तो जागा आहि कीं नाहीं 
हें गाब्द टाकून पाहावे लागतें. भिवा-शोवांनी 
साथीदारांच्या सलर्गानें दी गोट अखेर खरवडलीच 
स्हणा ना! 

“६ चुकत आहां ! भिवा--शिवा, तुम्ही चुकत 
आहां !'! अनुभवाने बेगाऱ्या अधिकारी वाणीचा 


दाटून उपय्रोग करीत जिवा त्यांना म्हणाला, 
६ हुलळड उठलेली. असली म्हणजे हात मारून 


सोकळें होणें सोपे असतें हे खरे, बोभाट होऊन 
अर्गी लागत नाही, सुरांत सूर मिळून जातो, पण 


३१ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


,९६१८/ 
य शी 
नवभारत २ 
। ७०५ 334. 
७€2छ अमृतमहोत्सवी (5-७ 
टू & 
(ळक > औक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


एकाद्या गोळीबंद केर्रवर नेमका दगड मारणें वेगळें 
आणणि लवथवलेल्या केऱ्यांवर दगड मारणें वेगळें, 
पहिल्या प्रकारांत एकच केरी टपकेळ आणि दुस- 
ऱ्यांत कैऱ्यांचा सडा पडेल, पण काय उपयोग १ 
आपल्याला गोळीबंद केरी हवी आहे, पोचट केऱ्या 
नकोत. शक्‍तीचा व्यय जोखून करील तो शहाणा, 
असा क्रांतीचा सिद्धांत आहे. आणि लक्षांत ठेवा, 
क्रांतिवीर म्हणजे भुरटा चोर नव्हे, !? 

“ तूं म्हणतोस तें गेरहिशेव्ी कसे असेल १ 
स्ार्राची वाट बघत आणि म्हणूं तेंच भाडे घेऊ 
अशा बंदिस्तींनं दिवसभर टांगातळावर माझ्या मार्त 
बसण्यापेक्षा चार-दोन आणि मागेपुढे करून 
टांगा चालता ठेवला तर काय व्रिघडलें, असा 
आमचा हिशेब १!! 


“असा तुमचा हिशेब ! आणि प्राणांतिक 
घाईने नडळेली स्वारी आली म्हणजे 


माशा मार्रीत बसण्याची सगळी कसर भरून नित्रते 
ती ! शित्राय आपण शाबूद, घोडे हावूद ! काव 
म्हणतों मी ! क्रांतीत दम खाण्यासास्ख्ा पुरुषार्थ 
नाही रे. ?? 


“ [जिवा म्हणतो तें रास्त दिसतें. 
पण हें बघ जित्रा, तुझे म्हणणे आतां 


इतकें स्पष्ट कळते तर शिवाने आड घेतली नसती. 
पण आतां दोका हरली, तुझा अगाऊपणा आम्हांला 
मान्य आहे. तूं करशील तें वरोवरस्च करशील, यापुढें 
मात्र असें कर, तुझ्या डोक्यांतळें मनांत न ठेवतां 
वेळ-प्रसंग पाहून आम्हांठा सांगत जा. म्हणजे 
होईल काय कीं, आम्हांठा वेगळा विचार करावा 
ळढागणार नाहीं, !? 
“ नाही तर्री आम्हांला विचार करण्याची 
कां आहे? !? 
५ ठीक आहे ! माझ्यावरचा तुमर्‍या विश्वास 
पाहून माकडेयाच्या भक्तीने महेश्वर संतु झाला 


"3 


हास 


तसा मी संतुष्ट झालो आहे. पण गड्यांनो, 
डोक्यांतल्या सर्वच गोष्टी नेहमी सांगतां 


येत नाहींत, त्या तुमच्यावर्रळ अविश्वासामुळें सांगतां 
येत नाहींत असें मात्र समजू नका, पण सांगतां 
येत नाहींत खऱ्या, कारण, कित्येक बोळावयाच्या 


नसतात. वेळ येईल तेव्हांच तोंड उघडावयानें 


२१९ 


अनुक्रमणिका 


असतें. दुसरं असें कीं, कांहीं गोटी वोळून दाख- 
विण्यापूर्वीच तहकुरब्ीत टाकाव्या लागतात, तर 
दुसऱ्या कांही न वोलळतांच तारोतार अमलांत 
आणाव्या लागतात, अशा स्थितींत काय करावें 
मीं ! सांगा वरे, तुम्हांच ! पण एक सांगतो. मी 
तुमच्या वाहेर नाहीं. आणि असेन कसा ? कारण 
अनुयायांवेगळे पुढाईतपण म्हणजे नाड्यविगळी 
मोट आहे. पण त्यावरोवस्च दैहि वजावून ठेवतो 
कौ, तुम्हांला सुचेल तें व सुचेल तेव्हां वबोलल्यावांचून 
राहूं नक्रा, कुणी सांगावें ! पावसाळ्यांतील पावसाने 
दीत नाहीं ते वळिवाच्या पावसाने कर्थीकधी 
होऊत जातें. !? 

“' म्हणजे अजून थांबायला 
म्हणेनास £ !? 


हवें असेंच कां 


“ त्याचा काय नेम ? अर्ध्या झोपेत अगर 
अर्ध्या जेत्रणावर ! वाकेनें थडथडणाऱ्या आगगाडीच्या 
एंजिनाप्रमाणें क्रांतिवीर सदा सःज पाहिजे, 


*_0_( ९३ _ (५ चण 
४ क्रातांचा पाहेला चुणूक 
(0 (१ ज़ प ण ह 

पर्वेतीवर जाईपर्यंत पुढील वनाव कसा बनून 
येणार याची कोणालाच कल्यना नव्हती. निदान 
भिवा-शिवांना तरी नव्हती. जिवा मात्र क्ट 
प्रश्न सोडविणाऱ्या तंद्रीच्या ऐटीत रमून गेला होता. 
कारण, सावज कुणीकडे झुकणार हें त्याच्यादेखीळ 
अजमावण्याच्या पळीकडचें होतें. पण त्यावस्च तर 
पुढीळ उभारणीची सारी अडणी होती. 

कार्तिकस्व्रामी व विण्णु यांच्या देवळांच्या मधल्या 


धारेवर मावळतीचचा वारा भिरभिरत होता. तेथेंच 
कदाचित्‌ त्यांनीं ठाव 


दिला तर १ मग मूळच्या 
योजनेला कशी कलाटणी त्यावी याऱचा विचार जिवा 
कर्रात होता. पण का्तिकस्वार्मीच्या पिछाडीने उत- 
रून ते काळ्याची वाट धरणार हा अंदाज बांधून 
जिवाने मित्राला कालव्याच्या वाटेकडे तत्काळ पुढे 
पिटाळळें, शिवाला कालव्याशी समांतर जाणाऱ्या 


विठ्ठल्वार्डाच्या रस्त्याने घावडलें आणि तो स्वतः 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


तीन क्रांतिवीर 


त्यांचा मागोवा|'धरून दवत दबत निघाला, 


पवतीच्या माथ्यावरील मोकाट वारा पायथ्यावर्राल 
झाडाझुडांच्या आडोजानें झळकीन्या झाला होता 
कालव्याच्या दोतरफांचची झाडेझुडपे पाण्याच्या चिरेतन 
ओलाव्यामुळें माजून तजेलदार दिसत होती, काल- 
व्याचें भरपेठ आठ फुटी मापांचचें पाणी तट्ट 
फुगून चाललें होतें. प्रवाहांत सांपडळेलीं झुडुपें आणि 
लवलेल्या झाडांच्या फांद्या वाऱ्याच्या हेलकाव्यानें 
केव्हां पाण्यांत वुचकळी मार्रीत होत्या, तर केव्हां 
तसें केल्याची नुसती हूळ दाखवीत होत्या, मुठे 
खोऱ्याच्या पठारावर टेकावयास निघाळेला लालबुंद 
सूर्य झाडांच्या अवकाश्यामधून वाट काढीत प्रवाह्मवर 
आपलीं किरणें झुलवीत होता. आगि कालव्यावरील 
पायवाटेची वांकण घेऊन दक्षिणेकडे झुकलेली 
सगळी बाजू किरणांच्या अभावामुळे एव्हांपासूननच 
गढूळ होत चाळली होती. 

पुढें चाळून गेळेला भिवा, मागून मुरत सुरत 
जाणारा जिवा आगि रस्त्याच्या अंगाने पकड ]समटत 
आणणारा शिवा ठट्टून पडावया'ची वेळ येते केव्हां 
याची जणूं स्मरणीच ओढीत होते प्रेमिकांनीं गदे 
छायेची जी जागा पसंत केली होती, तिच्या आवती 
भोंवतीं हे तिधेजण एकेका पावलानें समीप येत होते, 
त्या जागेपासून उगम घेणारा सिगरेटचा सुगंधी धूर 
वाऱ्याच्या हेलकाव्यानें वाहुळत होता, तो या तान 
शिकाऱ्यांच्या नाकाळा चाटून जात होता. मधून 
मधन हंसण्याचची सुरेळ नरमादी कानांवर आदळत 
होती. मस्करीन्चा एकादा इरिकल शब्दहि आडमोर्डाने 
ऐकूं येत होता. क्राचित. वांगड्यांची झिणाक्षणाहे ठच- 
कळत येत होती ? विन्चारे प्रेमिक ! हलक्या पावलांर्नी 
येणाऱ्या अंधेराच्या कह्यांत जसे चालले होते तसे 
त्यांच्या प्रेमाचा अमृतकुंभ फोडू पाहणाऱ्या देत्यांच्या]हे 
तावर्डीत निघाळे होते. पुढें काय वाढून ठेवलें 
असेल याची काय कल्पना त्यांना ! 

कदाचित्‌ आजचा प्रसंग त्यांनी आगाऊऱच ठर- 
वून ठेविला असेळ, कदाचित्‌ परस्परांच्या सान्निध्या- 
मळे निर्माण झालेल्या उमाळ्यापोर्टी त्यांची 
एकान्तसुखाऱची भूक जागी झाल्य असळ, अथवा 
सभोवारच्या प्रसन्न वातावरणामुळे त्यांच्या देता 


अनुक्रमणिका 


» उत्तजित झाल्या असतील, अथवा असेंहि असेल काँ 


कृत्रिम एकान्तांपेक्षां सुप्टाच्या उघड्या अंगावर 
मिळालेल्या एकान्ताचची व आधिक चोखट झाली 
असेल, आणि मग त्यांतच दडी मारून वसण्याची 
आनिवार इच्छा वळावळी असेल. पहावें, तर 
सभोंवार'ची अवर्घधी सजीव सृष्टि सताड डोळ्यांनी 
बघत आहे ! पहावें, तर उभयतांखेरीज कोणीच 
सर्जांव नार्ही ! प्रवाहाला गाते आहे उ्याणि झाडांना 
स्थिति आहे. त्याच गाति-स्थितीचचा एक मेळ पर- 
स्परांच्या ब्राहूंत नार्ही काय ? तोच एक मेळ 
लाडाने मुखावाटे बाहेर पडणाऱ्या गोड दाब्दांत 
नाहीं काय १ किंवा केवळ अभुक्तपणानें राहिलें 
तरी परस्परांच्या समीपतेत प्रेमाचे केवढे उमप 
सोंद्य खचले आहे १ जेथून परतणें नाही असें 
ज्या पदाचे संत रूप करतात, ते निर्मळ पद हच 
की. काय, असा मोह रोण्याइतर्के प्रेमाचें दाट घुकें 
उभें झाळें आहे! आणि त्यांत तें प्रेमी जोडपे 
व्यवहाराचा डोळसपणा तुस्त्यामुळें अगातिक होऊन 
रुतून बसळें आहे ! 


“: किती अवीट सुख आहि हें! *? 

५: मग वसू असेच घडीभर, ? 

:: पण ती घडी प्रह्रानेंहि संपणार नाहीं, 
५ पुवा नार्ही, कशाला हे बंधन ? ?? 

“ दंघनानें चव पिकते. ? 

“ केवळ वँधनानें । ** 

11 प्रग १ १ 


वारा पडला होता, प्रवाह संथ झाला होता, 
झाडें स्तंभित झालीं होतीं, या सर्वोच्या मेळानें 
निपजलेल्या निवांतपणा'ची साथ कर्रात त्यांची प्रेम- 
समाधि निश्चळ जाळी होती, पण इतक्यांत दांड- 
ग्यांनीं भुई आपटून निवांतपणा मोडला. प्रकाशाचा 
झोत पाडून अंधेर निपटळा आगि प्रेमिकांच्या 
समाधीवर झडप घाळून त्यांच्या एकांताचा भंग केला| 
एका क्षणांत त्यांच्या प्रेमदिवाळीऱचा शिमगा झाला 


ड्वे 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कका 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


५, क्रांतीची साध्य-साधन-्मामांसा 

क्रांतिवीरांच्या अमेक्षेप्रमाणें वर्तमानपत्रांत वातमी 
तर ठळकून आला, पण ती कशी आली ? मसाल्या- 
विरहित केळेल्या कालवणाप्रमाणें आळी. वास्तविक 
हा सनसुवा तडीस नेण्यासाठी जिवा केक दिवस 
मालमसाला घार्टात होता. टेहळणीनें मिळविलेली 
बारीकसारीक माहिती. आयास आणात होता, 
कांतिचे उडीद मंत्रन तो आपल्या अनुयायांना 
भारीत होता. या त्याच्या पास्चाराप्रसाणें बातमी 
जराशा पाटावांत आली असती तर त्याच्या समा 
थानाला मोळ नव्हतें. पण ती वर्तमानपत्री अवांतर 
वातमासारखी सूडके नेसून आली 


कोणा व्यक्तींच्या लौकिकाला वाध येऊं नये 
म्हणून हे वतमानपत्रत्राळे अथवा त्यांना वातस्या 
अुसवणार मळे लोक नांवगांव गुत्त राखीत असावे 
मग हे बातमी देतात तरी कक्याळा ? नांव लपविल्या- 
नतर व्यक्ताच व्यक्तिमत्व राहिळे कोठे | ज्यांनी तें 
इत्य केळे ते नांवानिश्ी निसूट रा तर त्याला 
कांहीं अथ तरी आहे कारण, त्यांना समाजाबाहेर 
राहून असलीं कृत्यें करावयाची असतात. पण 
समाजांतच नांदत असतात त्यांचे नांव वाहेर कां 
येऊं नये ! त्याच्यावर पांघरूण घालण्यांत स्वारस्य 
काय ? 


जिवा नाराज झाला तो यामुळेच, पण त्याचे 
अनुयायी “कोल्हा काकडीळा राजी? या न्यायानें 
छापून आलेल्या वातर्मानें हस्वळे त्यांना आपण 
गाजाघेळेल्या मठुमीचा होश. आला, अहो, 
वर्तमानपत्रांत छापून आलें होतें ते त्यांतली ती 
बाई आमच्या समोरच्या वाड्यांत रार ते. १? किंवा, 
£ त्या लफग्याची मात्र कमाल आहे ₹! पाळती- 
शिवाय झाले नाहीं हे, * यांसारखी बालपण कोणी 
आपसात वाढू ळागळे म्हणजे तां ऐकून मिवा-शिवा 
मनातल्या मनांत 'चूर होत. “ ना वदसांगांना सेल 
सौडळे तर उद्यां डोळ्यांदेखत भररस्त्यांत असले 
प्रकार हाऊ लागतील, ? असे उद्गार कोणी 
ढळे म्हणजे भिवा-शिवा एक मतानें म्ह्ग्त 
अजून काय पाहले आहे ! हें नुसतें नमन आहे 
नसन ! खरा खळ अजून रंगायर्‍या आहे ! ॥हाळ,!! 


ऱ््् 


अनुक्रमणिका 


कांहीं दिवस लोटले. वतेमानपत्रांनीं जें गिळून 
टाकळ म्हणून जिवाला रुखरुख लागली हाती, तें 
बधाऱ्याच्या कांठाकुसानें फुटून पाझरणाऱ्या पाण्या- 
पसाण बाहेर पडल्याशिवाय र[[हूळ॑ नाहटा. कारण, 
प्रवाद हा मोठा घट आहे. त्याला जसे अनेक कान 
आहत, तक्षीं अनेक मुखेंहि आहेत. त्याला लो 
काऱ्या चाड नाहीं कां खऱ्याखोट्याची पर्वा नाहीं . 
रणात हळकुंड भरडून निघते आणि वाजर्रही 
पिसून निवते शिवाय, प्रवादाच्या पोटी घटट 
तें घडन येते. आणि साक्षात शतख्पानें 
डाकांच्या सुखी होऊन वसते. कालव्यावरील बातमी 
वतमानपत्रांनीं निनांवी ठे ला, तरी प्रवादानें नांवा- 
गावानंशी उजेडांत आणिली 


घड' ळ्ळ 


हा प्रवाद ऐकून भिवा -शिवांना किंचित वैषम्य 
वाटळ,. 'पविदेधतः त्या वाडूंच्या पूवेच|रंत्राश] 
1जवार्‍या संब्रेंथ कळून येतांच त्यांच्या मनांत जिवा- 
वददळ विकल्प दाटून आला. गोळीबंद केरीऱचा 
इष्टांत आधेक स्पष्ट झाला. स्वा साधण्यासाठी 
अवाने आपला उपयोग करून घेतला, क्रांताच्या 


नावान वंयाक्तेक सूड उगवून धेतला असा त्यांचा 
म्र्ह्‌ झाला, 


1भवा-शिवांच्या मनांतळी हा धुटमळ त्यांच्या 
उग्या वृत्तीत उतरल्याचचा कयास जिवाने अऱ्चूक 
वाघला आणि त्याच्यावर आलेला संऱायाऱ्चा घुर- 
कटपणा उजळण्यासाठी त्यान फुंकर घातली. 


द ल्य १ 

' गड्यांनो, आपल्या कातीऱ्वा पाहेला प्रयत्न 
तर कल्पनेवाहेर यशस्वी झाला ! !? 

1जञवाऱ्ये ग्ब्द्‌ 
परस्परांकडे 


ऐकतांच्च 
पाहूत त्याऱ्या नजर य्घु १, 


-शेवांर्नी 


1 नाह म्हटले तरी ₹ जार दोन हजारांचा 
वेप्रय आपल्या हृ 


राती. आला : आहे 
सुपारीचा गणपती उंजावयाचा झाला तरी 
सहज मूठमर तांदूळ बरेठकोला लागतात. मग 
आपण त्र काय समजून उमजून क्रांतासार्ठी फकिरी 
पत्करछला, रोजच्या गुजराणीसाठी काय लागत 
नाही £ आणि निदानप्नी तेवढी चंदी जबळ 
असल्याखरज क्रांतीचा उठावणी कक्शी व्हावयाची १ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


च ?»** 
नट्स अमृतमहोत्सवी &) >७ 

जू 
भ्टी ८ क र 


अ. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


तीन क्रांतिवीर 


तुम्ही दोघे तूर्त कामधंद्यांत आहां, म्हणून ठीक 
आहे. पण उद्यां आपण सोनी क्रांतीसार्ठा'च 
आयुष्य़ वाहून बेतले, म्हणजे चारितार्थाची सोय 
काय ? त्यासाठीं ही पूर्वतयारी आहे. क्राते तर 


अजून पुढेंच आहे. तिची ही केवळ ललकारी 
आहे. 
मिवा-शिवांनी पुनश्च परस्परांकडे पाहिलें 
आणि जिवाच्या नजरेक्षी नजर मिडविण्याचें टाळले. 
त्यांची हालाळ जिवाच्या लक्षांत आली, 
त्यांने मान उंचावून त्यांच्याकडे पाहिळे क्षागि 


त्यांना डंबचचून बोलते करण्याच्या हेतूने म्हटळे 

“: अरे, तुम्ही असे लोणच्यासारखे मुरून काय 
बसलां १ मनांतून बोलावयान्ने आहे, ते गळता 
कां £  घळघळून बोला, मी तुमचचा पुढाईंत 
म्हणून संकीचच कसला ? चूकभूल असल तर द्यावा 
आणि ध्यावी. 

भिवा खाकरला. शिवा मांडी पालटून बसला. 

1) ति ११ 

भिवाने सुरुवात करावी म्हणून शिवाने त्याच्या 
बरगर्डीत कोंपर ढोसलें. 

४६ हे बघ जिवा... > १४ 

“ क्राय £ 

६ लोक बोलतात त्यावरून आम्ही कांदीं वेग- 
ळेच ऐकता, 

५ घृण काय तें बोळा ना £ तर मला सम- 
जेल, काय वोलळ्तात लोक ? काय ऐकलें तुम्ही!” 

6 सरे खोटें देव जाणे ! पण त्या वाईनें पूर्वी 
तुझा प्रेमभंग केळा होता म्हणून तूं हा आतिप्रसंग 
आकरसानें केलास ! ? 

“६ मग त्यांत काय व्रिघडलें ! !" 

5 म्हणजे हे थोडसें वेयक्तिक वैर नाहीं काँ 
उगवल्यासारखे दोत ! क्रांति ही केवळ सामुदायिक 
घेराकारेतां असते, असें आम्ही तुझ्या तोडून 
ऐकिरे आहे.” 

6 वरोबर आहे. पण वेळ अश्शी येते कीं वेय 
क्तिक वैर आणि सामुदायिक वैर दुभंगतां येत नाही, 
व्याक्ते हां समुदायाचा एक घटक आणि अनके 


नं. ५ 


अनुक्रमणिका 


घटकांचा मिळून समुदाय, म्हणून एकाद्या व्यक्तावरं 
अन्याय झाला तर तो ससुदायावर्च झाल्यासारस्त्रा 
नव्हे काय ? पण ही कळ ओळखण्याइतका समुदाय 
जागरूक नसतो. तो उदासीन राहतो अथवा डोळे- 
झांक करतो. ही उदार्सांन टत्ति अथवा डोळेझांक 
अंगवळणी पडली म्हणजे समुदायाची प्रातिकारशक्ति 
वोथट होते, . क्षीण होते. अशा वेळां क्रांतीची 
उठावणी करण्याचा प्रसंग येतो. तसा तो आतां 
आला आहे. तुम्ही ऐकिला तो प्रवाद खराच आहे 

ह्यासारख्या माणसावर प्रेमभंगा*चा प्रसंग येतो 
याचें कारण ससुदायांत मिनठेळी विषमता, पोटा- 
साठीं भाकरीचा प्रश्न जसा निकडीचा आहे तसा 
मनासाठी प्रेमाचा म्हणजे प्रेमाच्या भाकरीचा 
प्र्न तितकाच निकडीचा आहे. ? 

जिवा एकामागून एक प्रमेयांची फेर झाडू 
लागला, तसे भिवा---शिवा दात्नहीनांप्रमाणें वार- 
गळू लागले. 

४६ ळोकप्रवादाप्रमाणें मी वेयक्तिक वेर साधले 
असलें तरी त्यामुळें अंती सामुदार्यक वेराचेच्च परि- 
माजून होणार आहे. त्यांतूनच सामुदायिक कल्या- 
णाचा मार्ग निवगार आहि. आपणांस मिळालेल्या 
पैश्याचा विनियोग असाच वैवक्तिक न होता 
तो सामुदायिक क्रांतीसाठी व्हावयाचा आहे. सला 
त्या पैशाचा काय उपयोग आहि? संभाळा हे ! 
क्रांतीसाठी मीं नरोटी घेतली आहि. ?! 

जिवाच्या अयाचित व्रृत्तीर्ने भिवा भांबावून 
ग]ेळा. जिवाच्या म्हणण्याला फाटे कसे फोडावे 
याची शिवाला पंचाईत वाहू लागली. 

द तुम्ही म्हणाळ कीं क्रांति ही राजकीय ह्‌तू- 
साठीच राबविली पाहिजे. मला तसें वाटत नार्ही. 
क्रांति कोणतेंहि एकच कारण ओळर्खात नाहीं. ती 
राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, पारमार्थिक सगळ्या 
आघाड्यांवर सारखीच नाचविठी पाहिजे, आतां 
आपली ही पहिली शिकार सामाजिक कारणासाठी 
झाळी याचें कारण आपळी आर्थिक कोंडी, पण 
पाऊळ राजकीय क्रांतीसाठीच 
ञ्‌ हि. शु 


यापुढें आपलें दुसरें 


डावया आहे आगि तें मी ठराविळेंहि 


पूवरंग संपून उतर रंगाला सुख्वात व्हावयाऱ्चा 


३५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


$$ 
क 


हँ जे पै 


७७५ 2 
नट अमृतमहोत्सवी > २७ 


, चैशतात र्ट 
क ३8% 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


असली म्हणजे गहाळ श्रोते डोळे चोळीत सरसावतात 
तसे मिवा-शिवा आतुर झाले, 

५: राड्यांनों, इंग्रजाचें राज्य येथें कां ब करस 
आलें ही हातावेगळी झालेली गोष्ट आहे. तेएक 
आपल्या पूर्वजांचे कण आहे म्हणा ना! पण आतां 
येथून इंग्रजाळा गर्‍्चांडी कशी द्यावयास्ची ही समस्या 
आपल्यापुढे आहे. अर्थात त्यासाठीच आपण 


निमूटपणे मानणें म्हणजे मेल्या आईचे दूध प्याल्या_ 
सारखें आहे वगेरे जळजळीत भापणे आपण आजवर 
ऐकत आलों. पण त्यान्च वेळीं केवळ आमच्यें भळे 
करण्यासाठीच इंग्रज येथें आला आहे असें परोपर्रनें 
सांगणाराहि एक वर्ग आहे. ! 

मरा त्यांत काव गेर आहे १ इंग्रजी राजवटांचे 
फायदे शाळांतून आम्ही पढलों ते काय खोटें, असे 


न्ड > 


प्र्न भिवा--शिवांच्या भुवयांत उमटलेले जिवाने हे 
ठेव- 
त्यानें 
ऱ्चातु- 


४६ झापली सामाजिक विप्रसता कायम 
ण्याचा प्रयत्न इंग्रजाने आजवर केला आहे 
आमच्या 'धमीर्‍चा ऱ्हास केला आहे. त्याने 
वेण्याचें बेड मोडण्याचा घाट घातला आहे. त्यानें 
आमच्या संपत्तीचा झरा शोपून आम्हांस मोलकरी 
बनाविळें आहे, त्यानें आमच्या क्षात्रवृत्तींचा बोजवारा 
उडविला आहि ! कोठ आपले इंद्राच्या ऐरावताला 
गवसणी घालणारे पूवज आणि कोठे आम्ही साहे 


बाच्या खाकरण्यानें मुंगीच्या विळांत घुसणांर त्यांचे 
वंशज ! ज्या आम्हां पूबजांचे घोडे एके काळीं 


सिंधूंत न्हाळे, त्यांचेच वंशज आपण आणा--र्‍दीन 
आणे तासानें सायकठी तावडीत आहों. ह्या कक्नाऱ्या 
,रिणाम १ त्या इंग्रजी राजवटीचा ! असें असूनहि 
ही निवळ राजवट च्चांगळी म्हणून जे टाळ्या पिंट- 
तात, त्यांचा आपण नायनाट केला पाहूंजे, त्यांना 
मोड्टडून काढेळें पाहिजे, ? 


म्हणजे काय करावयाचे, असा दुसरा प्रश्न 
भिवा---शिवांनीं चुळबुळ करून सुचविला, 

“ हूंग्रज चांगला म्हणून त्याळा कोण कवर 
टाळतो १ त्याचे गुण एकतारीवर कोण गातो १ 
डोळे उघट्टून पाहा, कान देऊन 
ऐका, त्या टेकडीवर तुम्ही कर्षी गेलां आहां काय ? 


थें काय आहे हें डाळे उघड्टन पाहले आहे काय १ 
तें कशाचे द्यातक आहे याचा कधी विन्चार केला 
आहे काय ; नसेल तर विन्चार करा, डोळे उघड्टून 
पाहा, त्या टेकडीवर जा, म्हणजे तेथे तुम्हाला दिसेल 
कां इंग्रज चांगला असें म्हणणाऱ्या एका ग्रहस्थापुढें 
त्याच्या तिघां अनुयायांनी शपथा त्रेतल्याचे एक 
स्मारक उभें केळे आहे. त्या स्मारक-शिळेवर दापथ 
घेतल्याचा काळ * १९ जून १९०५ ? असा नमूद 
केला आहे. त्या दिवशीं, त्या ठिकाणी, त्यांच्या 
देशसेवेचा रापथाविधि झाला. !! 


मग देशसेवेचची शपथ बरी कीं वाईट, अश्शी 
साशंकता भिवा-शिवांमध्यें निमाण झाली. 
५: ह द्यापथावाधि सोज्वळ दिसेल, पण त्यांच्या 


देशसेवेची जात कोणती याचा विचार केला तर 
काय उत्तर मिळेल १ आपण जातीचा विन्चार प्रथम 
केळा पाहिजे, त्या विचारांती त्यांची देशसेवा 
स्हणजे इग्रजांन्ये राज्य येथे स्थायिक करण्याच्या तो 
एक पब्दतक्षीर कट आहे असें कळून येईळ, आपण 
ता कट हाणून पाडला पाहिज, !: 


कट असेल तर तो हाणून पाडलान्च पाहिजे 
यावदवळ भिवा-द्िवांचें एकमत झालें 
तो हाणून पाडावयार्‍चा म्हणजे त्या स्मारकाऱचा 
उच्छेद करावयार्‍चया, शिवाजीनें असास म्लेच्छांचा 
ठेंद कला. आम्ही त्यांचे वंशज, आम्ही असले 
खोडसाळ शपथवितधरि सार्नात नाहीं. आपलेच 
उदाहरण ध्या. आपण क्रांतीचे पाईक झालों म्हणून 
करवी शपथा घेतल्या आहेत १ एका विचाराच्या 
मंडळींना शपथेच्ची जरूरी काय ? !! 
दशपथेखेरीज आपण किती एक दिलाने काम 
करात आहों याचे कोतुक मिवा-शेवांच्या मद्रांवर 
ळकु लागलं, 


“ माझ्या मत ह स्मारक उभें राहे देणें म्हणजे 
आपलां शरम चवाल्यावर मांडण्यासार्ते आहे म्ह्णून 
त नष्ट कल पाहजे, विचार करा, य;कश्चित्‌ फाटका 
साणूससुद्ा शरम क्षांकण्यासाठी कण आटापीट करतो. 
भाक मागतो, प्रसर्गी चोरी करतो, पण शरम उघडी 


करून दाखर्वात नाहीं. तें या. देवासेबक 
हु 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९११८७ 
र रौ 
9000७ 
चा हलिवभार री 
क ७५ र्‍ 3. 


*६<<६अमृतमहोत्सवी 3/->१७ 
सेत, * 
> ४, 
बी ह 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


तीन क्रांतिवीर 


पडळींनी केळें आहे. आणि आपण तर्से करीत अस- 
त्याचें जाहीर करण्यासाठी स्मारकार्‍चा खटाटोप 
करून, उन्हातान्हांत मजुरांना राववून त्यांची पिळ- 
णूक केळी आहि. हें कोण सहन कराल १ काय? या 
विर्‍्वारानें तुमची डोकां भडकून जात नाहात काय?” 

पण डोकें भडकण्यासाठी विर्‍चार तर करावयाला हवा? 
आगि तो तर आम्ही अनुयायांच्या नात्याने केव्हांच 
डोक्यावाहेर टाकला आहे, असा उपरणे झटक- 
ल्याचा निळेपपणा मिंवाटशिवांरनी करून 
दाखविला. 

:£ या स्मारकाला आपण धक्का लाविळा तर 
आपल्या कृत्याचा उदाउदो होईल. आजवर पुत- 
ळ्यांची मोडतोड केल्यावरून अथवा नुसते डांबर 
ओतल्यावरून कैकजण कायमऱ्ये देशभक्त होऊन वसले 
आहित ! मग आपण कां नाहीं होणार ! स्मारकाच्या 
उच्छेद करणारांवर ब्तेसानपत्नांतून झोड उठल ]| 
लोक घर्रदारी हा एकस्च विषय बोळ लागताल ]| 
सरकार्रहे जागे होऊन तपासान्या धटानाद धुमवाल 
कदावित. मोठें वक्षीसही जाहीर होईल. मंग आपल्या 
मागे ससोमिरा लागेल, तो टाळण्यासाठा आपणांस 
झुकांड्या द्याव्या लागतील. क्रांतांच ंविरबत्ती पेटेल. 

पल्याळा लपूनळपून राहावें लागेल, नावे बदलाव! 
लागतील. वैप पाळटावे लागतील, क्रांतांचा थयथयाट 
सुरूं होईल ! क्रांतीचा जयजयकार असा । क्रांते 


उघड 


चरायु होवी ! 

होंब्ि दान दे गा देवा ! ' होतांच मृदंगांची 
टिपरघारे होऊन आख्यान संपते तसे जिवाने 
क्रांतीच्या जयजयकारांत आपले प्रमाबा भापण 
रोखलेली नजर; पसरलेले हात 
शाची मुद्रेवरील निकड 
त्यांना परस्परांकडे 


संपविळें. त्या*ची 
आणि 'बोला झायते' अद्या अ 
मिवा-शिवांना टरूं देई ना. 
पाहण्याची चोरी झाली 

6 ठोक आहि. तुमच्यासारखे अनुयायी लाभले 
यावद्दळ मळा धन्यता वाटतं, ठसा ब्रेत. उद्या 
आपला मोची त्या टेकडविर , जव करात 1१9 


| 
य 


ऱचाही एरघाव न 


, मिवा-शिवाळा एका 
आणि. ते दोघे 


धत 
देतां जिवानें वेत ठरून टाक 
पेढांच्या रारांप्रसाण पळा अनु 


अनुक्रमणिका 


,डेन्सींला डावे 


६, पाहिछी राजर्काय क्रांति 


त्या तानि क्रांतिर्वारांनीं अगाऊ ठरविल्याप्रमाणे 
टेकडीकडे मोर्चा वळविला, पहार, टिकाव, टोचे 
इत्यादि बारकि मोठीं साधनें बरोबर घेतर्ली. 
घातलें, वेदुवाडीला बगळ दिली. 
आणि पांडवांच्या लेण्याच्या रोखानें ते धीरे धौरे 
वढ ळागळे, वास्तविक पळीकडच्या खोपाडांतून 
वढ धेणे आधिक सोयीचे होतें. पण तेथे मिलिट- 
रौच्या वराकी ठाणें मांडून वसल्या होत्या, म्हणून 
त्यांना हे आडवळण घेग भाग पडळें. पण तें वेण्यां- 
तही आपण साक्षात गोळी वाजविणाऱ्या सेनि- 
कांच्या नाकावर टिचून केवढें साहस करणार आहों 
याबद्दळ अहंकार निर्माण झाळा होता, आणि तो 
त्यांच्या हालचालीत वाऱ्यावरील पारेमळाप्रमाण 
ना*चत होता. 


नश 


यवढश संपळी, स्मारकाच्या टेपाडावर क्षणभर 
उभे राहून त्यांनीं सभोवार दृष्टी फिरविली, अधे 
छुळाकार दिव्यांच्या लकळुकाटांत अवध पुणे शहर 
गाढ पसरळें होतें. स्टेशनच्या वाजूचेच काय तें 
भझगभगीत दिघे रेखेची पाहणी कर्रीत होते. धोटिंग 
करणाऱ्या ऐजिनाचा ध्वनि भक्‌ भक्‌ कर्रात अधून- 
मधून ऐकूं येत दोता. डाव्या अंगाच्या वेदुवार्डी- 
तील क॒त्री कारण नसतां सुकर टाकोत होती. मात्र 
उजव्या अंगाच्या मिलिटरी वराक्ींतून सर्जाव- 
पणाऱ्ची निकला उमगून येत होती, 


हा सजीबपणा आपल्याला नडेळ को काय हें 
पहाण्यासाठी जिवा टोंगाच्या बाजूला चार पावलें 
वाळून गेळा, भिवाशिवांनीं हत्यारं लाळी ठोवेली, 
जिवाने वर्णन केळेळें स्मारक एकदां अखेरचे बघून 
यावे म्हणून शिवानें टोचे काढला. प्रकाशाचा झोत 
केरत किरत शिलाळेखावर ठरला. तंब्हां त्याला 
इतर मजकुरावरोवर * नढ ', ' सिंधू * अर्शी नांबेंहि्‌ 
वोरडेलीं आढळली ! 

:: आं? नळू १” 


१ 


कोण नू १ * 


अरे ती कालव्यावस्वी नळू की. काय ९ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रोासे- . 


ध्‌्श्यु 
७. ग शी 


ही नवभारत ६ 


७७५ 334. 
न्श्« (.अपृतमहोत्सवी > 
सेहत > 


क क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


इतक्यांत जिवा वाघासारखा चवताळून आला 
आगि त्यानें फटकारून टॉय काढून घेतला, 


“ मूखव, घात करशीळ एखादा. साधा चोर 
देखील टो'चचा उपयोग कर्रंत नाहीं. आणि तूं 


क्रांतेवीर ! असला गहाळपणा करतोस १ आपण 
टेकाडावर आहों हें विसरलास १ !! 

पण शिवाच्या त्या मिनिट दोन मिनिटांच्या 
प्रकाशाने वेत नासणार कीं काय असा रंग दि 
ठागळा, खालच्या वराकोंत कुजवूज चालल्याचे 
कू येऊं लागलें, 


“ गाढवपणा केलास ! प्रकाशाच्या रोखाने 
गोळी आली तर शिकार होईल आपली ! चला 
आट्पा आतां. तो स्तंभ खालीं येईल कीं नाही 
शका आहे आतां, घाव ऐकून त्यांचा संशय दणा 
वेल. आणि त्यांच्या बंदुकांग्वाली कत्र्याच्या सरणासें 
मरावे लागेळ, आपल्याला इतक्यांत मरावयाचे नार्ही; 
जगावयाऱचे आहे. क्रांतीसार्ठी ! !? 


मग त्या तान क्रातवारांना करवेल त॑वढा नास 
घूस आराभला, कठड्याचचे नळ फढार्न याकले. 
सिमेंट-काँक्रीटचे तीन गरद्‌ उखडळे आणि विदारून 
टाकिले. | 


ह्त्यि ७ टके > ७ 
साहित्यांताळ यजमानागरी ! 
जान्सन्‌ हा इग्रजा जार्‍बा पाहूळा एक गता 
लाड चेस्टरफील्डळा भिनतवार्यनें छिहिल, त्या वेळ 
जान्सनन आपल्या एकस्याच्या बळावर 
वाता कानावर आल्यावर लार्सा? व जागे झाले व 


]दूळ त्या उत्तरान या पटूनाहाचा, साहहत्य 
५ (0111101 िल््(हा' ? 


हाच साहित्याचा एकमेध यजमान बनला, 


[ता, १९ जानेवारी 
दिलेल्या अध्यक्षीय भाषणांतून, 


शब्दकोशकार, आपल्य 


ळा त राजश्री आपल्याच 
ता शब्दकोश पुरा केळा 


त्या कोशाची 
वी र्‍या हवू त्याची आस्थापूवक तारीफ करूं लागले, ह्या 


त्याताल यजमानगिर्राची, अर 
हा एक लेखकांन्चा फार प्रिय प्रा 


१९४८ रोजी मराठा वाड्मय-परिषट 


इतक्ष्यांत जिवार्‍चा संदराय वळावण्याइतकी हाल 
चाळ वराकांत दिसू लागली, म्हणून ते तिवे क्रांति- 
वीर झालें गेळें तेवढेच लूव समजुन आल्या वाटे- 
कडे धांवले, 
पह्ांटे टेकडीवर आलेल्या पाहिल्या मंडळींना 
पायवाटेवर पडलेल्या एका गरद्याहा अडखळून जावें 
लागलें. फटफटीत उजाडल्यानंतर त्यांपैकीं काहीं 
माघारी फिरले तेव्हां त्यांना स्मारकाचा कठडा 
&ुखवल्याऱचे ॥ददेसून आळे. कठडा आंखबंद ठेवणारे 
तान गरदे तीन ठिकाणो विदारून पडले होते 
कुणा तरी चावटपणा केळेळा दिसतो आहे 
पाहले काँ त्रिंबकराव, काय झालें आ कालच्या 
रात्रार्‍चा प्रकार दिसतो आहे. काय चावट लोक तरी!!! 
चावटपणा आणि चावट लोक ! क्रांतिवीरांच्या 
क्राताचा हा. पाहिली राजकीय चुणूक केवळ या 
दानर्‍च शेलक्या शब्दांनी आहेरली गळी. त्यानंतर 
त्याबद्दल कोठें गाजावाजा नाही, बोलबाला नार्ही, 
1 नाह, वतमानपत्री निदेश तर मुळींच नाही 
जवा नेरुत्साहाने कपाळाला हात लावून म्हणतो, 
च्‌ च्‌ ! दुसऱ्या कोणी दखल घेतली नार्ही तर 


नाही.पण नेदान 'ज्ञानप्रकाश'नें तरी आम'ची उपेक्षा 
करावयाला नको होती. !? 


1 


1 कामांत मदत करण्यासाठी त्याने 
घर्मडींत होतें. नंतर डा० 
त प्रचड कार्य पुरें होत आल्याऱची 
अपणपात्रेका मात्र आपल्या नांवाचची 
वळा डा० जान्सननें ज॑ स्वाभमानपूवक उत्तर 
वैर केली व तेथून इंग्रजी साहित्यांत 
ण होऊन बसला. हा साधारण वार्‍चकांचा वर्ग 


-ण्सो० कसमावती देदापांडे 
बडांद आधवदान 9 रेव, या प्रसगा 


"ण आभंरांचे '-फेत्रवारी ' १९४८ 


14 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अमृतमहोत्सवी 


ह 
३ 


डे 
सकाळ > 

पट च 
60821 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इंग्रजी भाषेची व्युत्पत्ति 


ह्या छेखांत भापाशास्त्रस्हंप्रया इंग्रजी भांपेची 
उत्पत्ति, व्युत्मत्ति व तिन हिंदी व मराठा भाषांचा 
असलेलें नातें यांचा त्रिवार करण्याचे ठरावेळ आहे 
टेग्रजांसें साम्राज्य संपळें असल्यानं इंग्रजा भाफेचा]ह 
आमच्या बुद्धीवर आजवर असलेला अस्मंल संपला; 
आतां स्वतंत्रपणे त्या भापेविपर्यी व तेच्या समृद्ध 
घाझांयाविपर्यी वि्बार मांडण्यास अगद हरकत 
नाहीं, इंग्रजीचे वर्चस्व, इंग्रजांचे राजकाय वच्चस्व 
कमी झाल्यामुळें, नार्हीसि झाल पा ञे अस कित्ये 
कौस स्वाभाविंकःब वाटतं, पण स्वतंत्रपणे त्या भापे- 
विपर्यी अभ्यास करून तिज स्ञ्र्प [तेचा ड्ाते- 
डास व तिच्या वाढीची कारणे शोधून काढण्यास 
हरकत नाहीं. उलट, तसें करून त्यापासून आपल्या 
देशभापांद्ीं ठुळनात्मक अभ्यास केल्यास तो अनेक 
दृष्टीनी उपकारक ठरणार आहे. आतां ' वाविणीरचे 
दूध ! म्हणून तिचा उदो उदो करण्याची जरूरी 
नाहीं; पण जगांतीळ एक मोठी भापा ह्या दृष्टीने 
शास्त्रीय दृष्टया [तिचें ज्ञान करून भेर्णे व विद्याथ्यीत 
तें देणें मात्र अवश्य राहील. जगांतील नामवंत 
झापा व वाडूमयें यांचा समतोळपणें 
करण्याविपयन्चिं आसचें कुवहूल जाण्य न 
तर बौद्दिक द्या तरी आमच्यांत कांदी तरी उणीव 
राहील. शास्त्रजिज्ञासा कायम ठेवणें म्हणजेच मान- 
सिक तारुण्य अखण्ड राखणें होय, 

इंग्रजी भाषा श्रीमंत आहे. तिचा राब्दाणव अकार 


1 ळकीळ 
गराहल 


अभ्मास क 


प्रा. ना, पां, गुणे 


राजकीय कारणेंच्च आहेत काँ दुसरीहि कांही कारणें 
आहित £ याचा पूर्वग्रह सोडून समतोलपणें विः्चांर 
केल्यास त्यापासून देशी भाषा सभूंद्ध करण्याचे मागे 
आपणांस सांपट्ट शकले तर तो लाभ कांही लहान 
नाही असे दिसून वेईल 


जागतिक अगर आंतरराष्ट्रीय भाषी 


आज इग्रजी भापा विश्वव्यापी होऊन वसलेली 
आहे यांत वाद नाही, असे दिसून आलें आहे काँ 
युदपूर्व जगांतील जागातिक पोष्टाचे द्वारा होणाऱ्या 
पत्रब्यवहारांत शेकडा पन्नास पत्रे इंग्रजीत लिहिली 
जातात. राहिलेल्या पन्नासांत इतर भाषांच्या 
वांट्याला प्रत्येकी काय येईल याची कल्पनाच्च करणें 
बरे, यावरून जगाच्या व्यापारांत ब॒ राजकारणांत 
इंग्रजी भाषेचे स्थान काव आहे याच्या अंदाज 
करतां येईल. इंग्रजी भाषा आतां केवळ इंग्रजांची च 
राहिळेळी नाहीं असाच यार्‍चा अर्थ नार्ही काय £ 

जगांत अनेक प्रभावी भापा असतात. त्यांपैकी 
कांदी नशिवानें आंतरराष्ट्रीय उपयोगाच्या भाषा 
वनतात. इतिदासांतून अश्या अनेक भाषांची नांवें 
सांगतां थेतील, अतिप्राचीन काळी सुमेरियन भाषा 
अक्शीच जागतिक भाषा बनळी होती. लष्करा व्यवहार, 
व्यायार व राजकारण त्या काळी त्या भाषेत चालत 
असत. फार काय, त्या भाषेची चित्र्रिपि आपल्या 


गेकांसाहि तेव्हां वापरावी गली 
आहे. पृथ्वीवरील वरीच भाम आतनें व्यापली आहे. आय लोकांसहि प ग जड लागला, 
परंतु तिची ही श्रीमंती नुसती विस्तारानच माठा ह्यासंबंधी क कम्म बिच नी ७ 
नसून तिची अंतररींचीहि श्रामंती मोठा आहे. ६ का प " डर त्यांवरूना 
सर्व त्या मांपेळा कर्वे करतां आलें १ त्याला केवळ महाल गगदपत्र सांयडळे आहेत त्यांवरूनाहि हच 
3३९ 
शिजत. जी मराठीचा विकास:महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


)$ 
डी ग न्य 


ी नवभारत ६ 


७५ 41303. 
७€2छ अमृतमहोत्सवी (5-७ 
> “9 
(ळक > जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


९ 


दिसते. त्या वेळचे हिट्टाट नांवाचे आये लोक 
व त्यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न ही एक 
मोठी घटना होय. त्या लोकांनी प्रथम रानटी 
घोड्याला तालीम देऊन त्यात्रा लष्करासाठी कसा 
छंपयोग करावा ह्याविषयी शास्त्र तयार केलें, तेंच पुढे 
अश्वविद्या म्हणून इतिहासांत पुढे आले. हें ज्ासत्र आर्य- 
भाषेंत पण सुमेरियन ठिर्पीत लिहिळेळें आज उपलव्च 
झाळें आहे. सुमेर्सनंतर रोमन लोकांची लॅटिन भापा 
निदान युरोपपुरती तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची 
भाषा बनली, ती अनेक दातकें राज्यकर्ते वापरीत, 
मध्ययुगांत व्यावहारिक भाया म्हणून छटिन भापेचची 
कन्या फ्रेंच भाषा पुढें वेऊं लागली, फ्रेन्च मापे- 
मध्ये एक प्रकारचा टोंकदारयणा आहि. त्यामुळें 
विचार स्ट ब निःसंदिगप्णे मांडण्यास तिचा 
जसा उपयोग होतो तसा दुसर्‍या माचा होत नार्दी. 
म्हणून कायदेकानू, राज्यबटना व व्यवस्था, तइनामे, 


विविध राष्ट्रांच्या सरकारांनी पाळण्याच्या अटी, 
संकेत वगेरे फॅ भापरेत होऊं लागलें. ही स्थिति 


एकोणिसाव्या शतकाच्या अंतापर्यंत टिकून राहिली, 
“इंग्रजांचे राठू हे॑ वानियांचें राष्ट्र, त्यांची संस्कृति 
कमी कणखर व कमी दर्जाची, त्यांची भापा ही 
त्याच्या संस्कृतीप्रमाणे बोथट २, अंसें फ्रेंच टीकाकार 
म्हणू लागले. नेपो्यिन बोनापार्ट इंग्रजांना 
* दुकानदारांचे राष्ट्र ' असे म्हणून तोऱ्यास॑ फ्रान्स- 
पक्षां कमा लेखीत असे हें सवांस माहीत आहेच. 
वेसाव्या दातकांतील दोन युद्ठांनंतर ही पारोस्थाति 
पार पालटून गेळी ! इंग्रजी व क्रेंच भाषांची चुरस 
सुरू होऊन जगाच्या बाजारांत फ्रेंच भापा माग 
पट्टूं लागळी व इंग्रजी पुढे सरसावूं लागली. 


युरोपांत बऱ्याच भाषा आहेत, प्रत्येक भाषेळा 


तिर्‍्चे स्वतःचे असे कांही विज्लेय गुणधर्म आहेत; 
सवच भाया सवच विषयांना सारख्याच उपयोगीं 


पडत नाहींत, पुष्कळ भाषा शिकलेल्या माणसास 
त्या त्या माषांचे गुणधम वेगवेगळे आहेत, हें सहज 
आढळून येते, उदाहरणाथ, इटाल्यिन भाषा संगीत 
व कला याऱ्चा संसार मोठ्या थाटाने करते असें 
त्यास दसन येतें; तत्वजान, गास्त्रतंशोधन वगेरे 
जमंन भापत आधिक सुलम झाल आहे असें कळन 
येतें ब मानस-शास्त्र,) टाकल्या, तकशास्त्र वगेरे- 


साठीं फ्रेंच भाषा उपयुक्त वाटते. फ्रेंच माघेमध्यें व्यंजने 
सूड व आवाज लयबद्ध असतो. त्यामळे मानवी लुद्व 
नासेल तता ता भाषा नाचू शकते जमन 
भापा स्थूळ, तिची व्येजनें कठोर व कर्कश, यामुळें 
तश्वज्ञांन व युडशात््र ह्यांना ती भाषणा जास्त उप- 
योगी पडते. इंग्रजी भारघेत इटाळियन भापेचे स्वर- 
माधुर्य नाही, फ्रेंब भापेचें मूठु व्यंजनांचे लालित्य 
नाहीं, संस्कृत आगार ग्रीक भापरेसारख्या अभिजात 
वाणींत आढळणारा माघुये आणि लालित्य 
यांचा संगमहि नारी, ग्राक आणि संस्कृत या इह 
पर--ळोकींच्या भाषा वाट्तात, इंग्रजी त्या मानाने 
ओवडबोबड व ऐहिक व्यवहाराळा उपयोगी; 
निच्यांत जडत्व फार. र्तचे स्वर मिश्र जातत 
व्यजन ताग्न अगर कठोर, तिच्यांत “* स !'कार 
फार, “सःर्‍चा सुळसुळाट तर इंग्रजीत इतका प्रचंड 
आहे करगे त्यामुळे ती बोलतांना सापाच्या फ़त्कारा- 
प्रमाणें वाटते अशी तक्रारादरे तिच्याबदळ झाली आहे ! 
ह्या 'स'मुळेंच तिच्यांतीळ गोडी कमी झाळी आहे 
पण इंग्रजी बोलतांना ताळ वढगारा असल्यामुळें 
तंच्यांत एक प्रकास्चा भारदस्तयणा येतो. स्थनिरा 
भापच तस नाह, तिचे ताल उतरते व स्वर ऱ्हस्व 
व तीव्र; त्यामुळें ती भाषा कानांतील पडद्यांस 
समाकानच्या परनूप्रमाणें वाचते असें वाटते. भार्षेत 
खस्लरातपणा नसावा. उदू भापेंतील “खचा 
उच्चार फारसा ढोकाप्रय होणार नाहीं. कारण तोहि 
असाच वाचक उच्चार वाटतो. चिनी भापेंत प्रत्येक 
“द व्याकरणध्ट्या व उच्चारदृपया स्वतंत्र असतो, 
रने चिन्वांस्च परस्यरांतीळ - संभापण चिमण्यांच्या 
कळवळाटासार्र वाटतें, अगर पिंग-पीगर्‍या येड 
छावळेल्या सतार्रच्या तारेवर 
भास होतो 


उलट 


> 


दन 


उड्यीत असल्याचा 
मक आणि संस्कून भाषांतून अनुभवास 
"गास संगाताचा आत्मा मात्र कोठल्याहि विद्यमान 
नात अनुमत्रास येत नाही, अनेक भापांशी संबंध 
ऊन त्यांच्यांतील अनेक गोष्टींचा स्वाकार करण्याची 
सवय लळावून घ्रेतल्यामळे भाषा या दृष्टानहि इंग्र- 


जारा नबर बराच वर्‌ता लागेल असं भाषा शास्त्र- 
जांच मत आहे. 


आज जवळजवळ 
योगी 


४४० 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


$$ 
क 


हँ जे च्छ 


७०५ 41303. 
न्ह्« ६अमृतमहोत्सवी& >२७ 


2” (9) 
शा. 
वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


इंग्रजी भाषेची व्युत्पत्ति 


आली आहे. शास््यीय दृष्ट्या तिचें एथकरण केले 
तर ती एकसंत्री; एकजिनसी अशी स्वयंभू माप] 
नाही हें व्यानांत येते. ती भाषा परपुष्ट आहे. तिन 
उसनवारी करून आपला संसार समृद्ध केळा आहि 
सर्वमक्षकपणावद्दळ तर तिची फार ख्याति ! विनो- 
दाने असेहि म्हणतां येईल काँ इंग्रजी भाषा हा 
इंग्रजांची नसून जमंनांची आहे. पणहा विनोद 
नसून तें एक ऐतिहासिक सत्य आहे ] 


“इंग्रजी मापा?र्पी महानदीचें मूळ शोधण्याचा 
अव्यापारेपु व्यापार केला तर ते सूळ कडपाच्या 
कळांतन्च सांपडावयाचे ! रूपकाऱची भाषा सांडून 
सरळ भाप्रेंत व स्पष्ट त सांगावयाचें म्हणजे 
इंग्रजी भापेचें मूळ आयेन भापच्या युरोपीय 
शाखोपद्याखांपैकी महत्त्व पावलेल्या जमन अगर 
जुन्या जमन भाप्रेंत सांपडत ] आयन भाषेशी 
इंग्रजी भाषेच्या जवळचा संबच आह हे समजण्यास 
मोठमोठे ग्रंथ पाहावयास नकोत. ठचुसता आकसफड 
डेक्शानरी केवळ मजेखातर चाळला तरस मा म्हणता 
तें पटेळ, इंग्रजी 107९० (फ्री ) ह्या शब्दाची 
व्युत्पात्ते आर्यन ' प्री * अशी दिला आहे. ह्यांत 
एक फार मोठें तत्तवाहे आपर्णांस सापडल | 
आर्यन ' प्री* हा धातु संस्कृत “प्रेमन्‌ * ह्या 
शब्दास जन्म देतो व इंग्रजी 101०९९00०1 म्हणजे 
युत्पत्ति दृष्ट्या * प्रेमन्‌ "च ! समाजांत प्रत्येक 
व्यक्तीने दुसऱ्याशी प्रेमानें, शुण्यागोिदाने वागण 
म्हणजेच्च एकमेकांवरोबर प्रेमाने ब्यवहार करून 
अभ्युदय ब निःश्रेयस सा'वणें ! आयन संस्कृतांन 
एका शब्दांत जगाला येवढी मोठा देणगा दला 
आहि; मात्र तें आज आपणांस इंग्रजातून सांगण्यात 


येत आहे. 
थोडासा इतिहास 
हिंदुस्थानवस्च परक्‍्यांच्या स्वार्‍या झाल्या, 

इंग्लंडवर कर्धीच झाल्या नाहींत असें आपणांस 
गेलीं दोनरों वर्णे सांगण्यांत आढे, पण त॑ खर नाही. 
इंग्लंडवर पांसषसहादी वश सास्ख्या स्वाऱ्या हात 
होत्या, त्यांत एका आयन जमातीच्या अनेक क 
वाल्यांनी माग घेतला दोता व त संव टोळीवा 

यद्वास्वीहि झाळे ! आणि ह्या टोळ्या जसनात वस्ती 


2 /०५, 


अनुक्रमणिका 


करून राहिलेल्या आर्य लोकांच्या होत्या. त्यांनीं 
तेथीळ आदिवासी लोकांस एका कोपर्‍्यांत कोंडन 
खूप सोप दिला व इंग्लंड जिकून तेथे वसाहती केल्या, 


हे टोळीवाळे आक्रमक लोक ट्यूटॉनिक जातीचे 
होते. त्यांची भाणा ट्यूटॉंनिक. ह्या भापेनें त्या 
वेळी उत्तर समुद्राला जणूं विळखार्‍च घातला होता ! 
व ह्या भाप्रेंतूनच पुढें जमन, डच, फ्रिजियन व इंग्लिश 
या भाषा उत्पन्न झाल्या. ट्यूटॉनिक लोकांची जात 
व भापा आर्यन असल्याबद्दल विद्वानाचें मताधिक्य 
आहे. आर्यन, ट्यूटॉनिक व जमन आणि इंग्रजी 
यांच्या तुलनेच्चा तक्ता असा आहेः-ण- 

(9 3 ह्या भाषांतील वर्णमाळा ( स्वर आणि 
व्यंजने) योग्यते अपवाद वगळल्यास एकमेकांी 
जुळत्या आहेत. त्या अरबी अगर इतर सेमेटिक 
भाषांची जुळत्या नाहींत. 

(२) ह्या भापांत पष्टींचे प्रत्यय सारखे आहेत; 
उ० संस्कृत अस्‌ , स्य; ट्युटॉनिक व इंग्रजी & 85, ७. 

(३ ) क्रियापदाचे दितीव पुरुषी एकवचन 
सारखें आहे; संस्कृत स्थ; ट्यूडीनिक व इंग्रजी 8६: 
0 अष्ट गाणें, जिप ९७ तूं. गातोस, 


(४ ) भूतकाल्वाचक घातुसाधिताचे प्रत्यय 


, सारखे आहेत. संस्कृत आन; ट्युटॉनिक, इंग्रजी ९0 


(७९७, 0९७81 ) 


( ५) पुष्कळच शब्द सारखे सांपडतात : 


संस्कृत इंग्रजी संस्कृत इंग्रजी 
न्च्क्र ९ऱएलाट घा क 
प्री पी'९९ कन्या १-५ 
पशु 0९०ए॥1॥'४ मृत ॥१पा'तढा' 
नभस्‌ 1090)0॥5 दाघ कष्ट कण 
ल्झ्‌ 1ल& जञुषू्‌ ला0030 
ऊर्ण, ऊर्णवाे १००) अ) 

दुहितृ काट्राहि' बंधू ०110 
मु 11000 स्‌दू ह 
विद्‌ य, शया पूर्ण पी], 
भर ११४ 


1 यादी केवळ उदाहरणादाखल दिलो आहे, 
असे शब्द अगागित आहेत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हं र्‍ >) 
साधी ७५ 'चो>* 
न्ह्« '८६अमृतमहोत्सवी&< २७ 
भरी, यकता क 


अ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


वर्राल गोष्टी व याद्या *्यानांत 'वरल्यास संस्कृत 
व इंग्रजी यांचें काव नाते आहि व तें कोणत्या 
कारणामुळें जमून आलें, तें कळेळ, ट्युटानिक 
भाषा हा त्या दोघींना जोडणारा दुता आहे. 

जे ट्ययानिक लोक सहाव्या शतकांत इंग्लंडमध्यें 
वस्ती करून राहिले, ते सूर्य, चन्द्र, थार व वोडेन 
( बुध ) या देवांचे उपासक होते. ते श्वर, दर्यावर्दी 
व लढवय्ये लोक होते. त्यांना समुद्रपर्यटनाऱ्चा मोठा 
प्रोक असे. ते शरीरानें उंच, मोठे विप्पाड व गोंर- 
वर्ण असून त्यांच्या सनाच्ची ठेवण मोठी घारोदात्त व 
वीरोच्रित असे. त्यांच्यांत वीरत्व हाच एक मोठा 
गुण ( ४४प8) समजला जात असे. त्यामुळें 
त्यांच्या स्वर्गाच्या कल्यनाहि वौरांस साजेक्याच 
आहित. त्यांत प्रेमाचें ( 1९०१०पारने ) राज्य असून 
शुंगारांचे अवडेबर माजावेलेळें नाहीं, परामव पाव- 
लेल्या शत्रूच्या कवटीचें सुवा-चप्रक ( ००७ ) 
अगर कलश करून घारातार्थी पतन पावलेले त्यांचे 
वीर ( प्रां/03 ) अमृततुल्य मादेराप्राशन करीत 
आहित असें त्यांनीं स्वगीचें चित्र रेखाटले आहे 
थॉर हा त्यांचा इन्द्र असून तो शेतक्रऱ्यांचा देव 
आहे. थर्सडे हा त्यांचा दिवस, मेघगजना हें त्याचें 
शस्त्र, * वोडेन चा दिवस म्हणजे बोडेन्स डे म्हणजे 
वेन्स्डे ( बुधवार ), 


/ण| 


पण येवळ्यानेंच इंग्लंडवरील परऱवक्राचा इति- 
हास संपत नाही, तो देश ज्यूलियस सीज्स्नं आक्र- 
सून रोमन साम्राज्याच्या अमलाखाली आणला ही 
गोष्ट सवीस मार्हीत आहे. शेवटची स्वारी विजय- 
शाली विल्यमची. ह्या दोन्ही स्वाऱ्यांमुळे फ्रच व 
लॅटिन शब्द इंग्रजी मापेंत आले, 

अभ्यासकांच्या सोयासारठी ह्या इतिहासाचे कालखंड 
पाडावे लागतात. एका काळखडाळा पुराण्या इग्र- 
जीना काळ व दुसऱ्या कालखंडास आधुनिक इग्र 
जींचा काळ असें मानण्यांत येतें, पुराणी इंग्रजी 
भाषा ( 81४10 38ॉ01 ) आुद्ध, स्वयंभू, सु्छिट व 
प्रत्ययांचा उपयोग करणारी आहि. ह्या भापेत समासाहि 
असून तिथें स्वरूप संस्कृतसारखें आहे. आधुनिक 
इग्रजी मापेनें प्रत्यय टाकून दिळे असून ती वा 

सुटी भापा झाली आहे, आधुनिक इंम्रजी माठेऱचा 


“] 


डर 


अनुक्रमणिका 


एक विशेष गुण म्हणजे ती भाषा सवभक्षक आहे 
स्थेज जसा पाण्यांत घुडावरेला म्हणजे आपल्या सवे 
छिद्रांतन पाणी क्षोपून घेतो, त्याप्रमाणें शब्दांचे 
समृहृच्या समूह ह्या भाणेनें आत्मसात करून आपली 


दसंपात्ते वाढविली आहे. जगांत अशी एकाहि 
भाषा नसेळ कां तिच्यापासून इंग्रजीनें एकादा- 


दुसरा दाव्द उसना ब्रेतळळ। नाहीं, तसेंच मानवी 
जीवनार्‍ची एकहि शास्त्रा तिनें सोडली नाहीं 
ह्यासुळें इंग्रजी भापेची लांबी, रुंदी, खोली व उंची 
गेल्या तीन शतकांत उत्तरोत्तर वाढतच गेल्या 
आहित. लहान व हलक्या विप्रयांबावत हलकी व 
खेळकर तर विशाळ वब गंभीर विप्रयांसाठी गंभीर 
व उदात्त अक्षी हरून-अळू्‌-स्शीदच्या जादूच्या 
तवूसारवी ही भाषा होऊं शकते. 

उसनवार्री करतांना समर्पक शब्द कुठल्याहि भापें- 
तून घेतलेला चालतो. उदाहरणादाखल “चौकोठेट! 
शब्द घेता येईल. ता बायकांना अत्यत प्रिय असले 
एक मठाइ आहे. पण तिचा वाचक जो 'चाकोलळेट' 
शब्द ता मार्कतकोमध्रीलळ आदिसीवायांच्या विलासि- 
नाच्या भापतला आहे, सचस्चिळसाहेबांच्या तोंडांत सतत 
वसत असणारा चिरूट-वाऱचक शब्द तामीळ भापें- 
ताळ शरूट्टट शब्दाचा इंग्रजी अवतार आहे. त्याचा 
अथ वळकटां * 'गुंडाळी,, चिरूट्स्तमाखूच्या 
पानार्‍्या वळकटी, ह्यांप्रमाणें इंग्रजी भाणेखी शब्द 
सपासत वाढावेळा गेली, असें असूनहि इंग्रजांचे 
स्वभापवर फार प्रेम आहे. त्यांच्याकडील मोठमोठ्या 
ढखकांन्चा, ती भापा आुद्ध ठेवण्याकडे 


विशेष कळ 
असता. झुद्ध इग्रजी भाषेत. अंँग्ठो -सैक्सन भापषा- 
व त्यांतील बाव्द यांचाच उपयोग करण्यांत येती. 
सक्म वश्चार केला असतां 


को. उंगनात अस दिसून येईल 
ह इंग्रजींताळि बहुतेक सवे. सर्वनागे 


इ आहेत, उपसर्ग, शब्दय कें 
॥ शेब्दयांगी अव्यये, कालददीके, 


क्रि य प टें 2 
बाह च अयश्रृतांच्या नियमानुसार होणारी 
वशपण थुद्द इंग्रजी आहेत. नां ये व कांही क्रिया- 


पद परकोयलल्फ्रेच 
यप, असन, इटलियन लाटन, 


वी *भापांतून घेतळी असला तरा नित्यनोमेात्तिक 
कीन विश्यक असणाऱ्या गोष्टी सामान्य पदाथ 
आ'ण शतास उपयोगी असलले प्रार्णी व आउत 
याचे वाचक शब्द इपरजातालच आहेत. श॒. म्रजा 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७, 


व्णित्क> 


व्स्क शी शभ 


क 1 ही च ३०१९ 
न्ट्््ह् अमृतमहोत्सवी > 


कळी शक 
अ.» 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


इंग्रजी भाषेची व्युत्पात्ति 


शब्द तावडतोब ओळखण्याची खूण म्हणून असं 
सांगतां येईल कीं जे शब्द एक स्वराचे व उच्चारा 
यला सोपे ते शुद; जे अनेक स्वरांचे व जे उच्चार 
तांना एकाहून अधिक मात्रा लागतात, ते परकीय, 

इंग्रजी भाषेवर ळॅंटिन भापेऱचाहि परिणाम झाला. 
त्या परिणामाचे दोन कालखंड पडतात. रोमन 
साम्राज्यांत लटिनपासून इंग्रर्जाने राजकारण, लष्कर, 
व कायदा ह्या संस्थांस उपयोगीं पडणारे शब्द आत्म- 
सात केळे; दुसऱ्या कालखंडांत घर्मकारण,भक्तिमार्ग व 
अध्यात्म ह्यांसाठीं लागणारे लंटिन शब्द आपलेसे केले 
एक कालखंड सीझस्चा व दुसरा सेंट ऑगस्टाइन'चा. 
ऑगस्टाइनलळा खिश्चन वर्माचा त्रिटनमध्यें प्रचार 
करावयाचा होता. त्यानें राजा एथेळ्व्ट याला 
बासिस्मा दिला. ह्या वेळीं सेंट ( 8ि्पच/, िघापट- 
(ए5 ), अेलीस (लकाट०, 1,. ख्या रा, कल्दा ) 
व “खिस्तमस्‌ः मधील मस [१8 ( गा. ) डड 
> 2०0] ह्या शाब्दांसारखे शब्द इंग्रजींत आले. 
जित आणि जेते 

इंग्रजी भाषेंतील सामान्य पश्ूज्री नांवे अँग्लो- 
सॅक्सन भाणेंतीळ अहित, उदा०, बुळू, काऊ (गो) 
डीअर ( १९! ), ऑक्स ( उक्षन्‌ ); पण पथ्चूंच्या 
मासापासून बनवलेलं मसालदार गरम रुचचकर्ा 
पदार्थ य पक्कान्नें दशविणारे शब्द नामन-झन्च भापें 
तीळ आहेत-” 

बुल 0७.17. ( 13ए]] , वीफू्‌ र. 1. ( 13९1 ) 

डीअर ( 1)९601 ) वानेझन ( १७11701 ) 

स्वाइन्‌ ( 31७ ) पोक ( 7०१०) 

ह्यावरून नामन्‌ अमदार्नीत जित प्रजाजन जे 
सॅक्सन्‌ लोक त्यांच्याकडे कृषिपायुपाल्याचे थेंदे येऊन 
ऐपआरामद्योतक श्रीमंतीची पक्रानें जेत्यांच्या 
वांख्यास कर्णी येत ते कळतें. सपर, डिनर, लच, 
फीस्ट ( 8090५, तांऱयाग', ]पाद्या, था) हे 
शब्द शुद्ध नॉर्मन-फ्रेंच उत्पत्तीचे आहेत, तर फास्ट, 
ब्रेकफास्ट्‌ हे शब्द शुड इंग्रजी ! त्या वेळी प्रजा 
अर्धपोटी असल्यामुळें तिळा परिचित अश्या 'अ'धांशन' 
परिस्थतीचा वार्‍चक 0९-१8 हा त्यांच्या शाब्द 
इंग्रजी मारगेंत आला !!! त्या गुलामगिरीच्या काळांत 
ी सव घरमें उजिवारा हे, मेरे घरमे अंवेरा ! !? 


न. 


अनुक्रमणिका 


अक्या अर्थाचे उदगार क्रेत्येक सॅक्सन खेडुतांचे 
ताडून निघधाळे असतील ! 


नामसन लोकांनीं राजकीय व सामाजिक जावनांत 
आमूळाम्र बदल केला. सॅक्सन भापा मागें 
सॅक्सन भाप्ेंतील राजा व राणी यांचे 
वासचक शब्द ( ागश, (02 ) तेवढे साहेळे 
पण लष्कर, सैन्य, राजकारण घ॒ धमंकारण ह्यांना 
]गणारे शब्द नॉर्मन भाप्रेंतून. घेतले गेले. 
थिओड > लोक, हा सॅक्सन शब्द जाऊन त्याचे 
जागीं पीपूळू शब्द आला ( ॥॥९०१-5७९ण]७ ) 
तसेंच गुथ (31700 युचू )जाऊन वार शब्द आला. 
न्याय, कायदा व न्यायालये यांत उपयोगी पडणार 
शब्द फ्रेंच आहितः--जज्ज, जस्टिस; ज्यूरी, 
अस्साईझ्‌ (41४१0 संदू-सीद);मरेज-विवाह,रक्‍्सन 
वेड्‌, वे ट्रिंग( खर. उघ बधूः); वस्‌ ? हें आधुनिक 
दळणवळणाऱचें संबोंपयोगी साधन खरें; पण तो शाब्द 
म्हणजे “' भ्यस्‌ ? ह्या संस्कृत चतुर्थीच्या बहुवऱच 
नाच्या प्रत्ययाचा साहेबी अवतार आहे ! ! सर्वेग्यः 
-- 0110110905. तसेंच व्हर्जिनिवस्‌ १४11-16. 
ऱ्स्कुमारॉंना, 


पड लू 1! 


फळें आणि फुलें नॉर्मन टोकांच्या मालकाची 
वनळीं, तर सॅक्सन ळीकांना तृणधान्ये व कांटेरी 
झुड्यें मात्र राहिली ! फिग्‌ ( फल्यु ), पेअर, लिले, 
ल॑टिनपासून बेतलेले राब्द आहेत, वेगो, गूझबेरा, 
स्टीबिरी हे मात्र पुराण्या इंग्रजींतीलळ आहेत. आरज 
हा अरब्री-फारशी शब्द आहे; अमरोच्ांत त्यास 
द नागरडुः * म्हटल आहे; अरबा नारंज, पाशयन 


ह 2 


नारिंग, 
उझर, डिळाइट्‌ ईज, जाय हे नॉमन लोकांचे 


चे 


शब्द; व्रिचाऱ्या सॅक्सन्‌ लोकांजवळ ' फक्त होप 
(100९) आश्या तेवढी राहिला | 


भाषेला पळ 

ध्या, भावना व विचार अक्या तीन पातळ्यांचा 
घनत्रिकोण कल्पून त्याच्या अनुरो'वाने इंग्रजातील 
दाब्दरपत्तीच्या तोंडचा हिदोव केला तर आपल्यास 
अल सून येईळ का, शारीरिक 
आकांक्षा, क्लुथा, तृष्णा व एकंदर 


स्थ्प्र ट्न्श्छा र 


देइकमांनुसारी 


श्र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


)$ 
डी ग नी 


हँ नवभारत ६ 


७७५ चत 
«<< & अमृतमहोत्सवी (9-७ 
% “9 
(ळक > जक 


क क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


चित्तवृत्ती व क्रिया यांचा निर्देश, तर्शेच जड वस्तु- 
जातार्‍चा निदेश व त्यांचें वणन करण्यास चुद्ध अँग्ली- 
संक्सन दाब्द व क्रियापदे वापरण्यांत येतात; आते- 
रिक्‍त धर्मभावना हिव्रू शब्दांनी आविष्कृत होतात; 
संस्काते व विचार किंबहुना बोदिक जीवनाला 
आव्यक असणारी दाव्दसंपात्ति ग्राक भाषेतून व्यावी 
लागते, तर कायदेकानू व फॅशन यांना उपयोगी 
असलेले शब्द लॅटिन व फ्रेंच भाषांपासून मिळालेले 
आहित, इंग्रजांच्या जेवणांत भाकरी व अंडी यांना 
जें स्थान तेंच स्थान त्दांच्या रोजच्या भापरेत मूळच्या 
स्कँडिनेवियन-जमन शब्दांना आहे. ' इंग्रज भरभरा- 
टीस येतो तो स्कॅडिनेवियन शब्दांत ( 071५०); 
आजार्री पडतो तोहि त्या भाषेंतील शब्दांतच (1) 
व मरतो तोहि त्याच भाषेतील शब्दांत (0७) !' 
आट्टो येस्परसन नांवाचा इंग्रजीचा व्याकरणकार 
पंडितहि डॅनिश आहे ! 


रूवाबदार पेहेरावाचे वाचक सवे शब्द नॉर्मन 
आहेत. संस्कृतमध्ये 'वक्न* आणि 'कपट' यांमध्यें जो 
भेद आहे तोच मेद इंग्रजींत (/०३(ए]७ आणि 
॥7वश'४ व 0णी२िंगष्टर यांमध्ये दिसून येतो. चॉतर- 
( चौदावे शतक )मध्यें आलेले पेह्देरावाचचे सर्वे शब्द 
नॉमन-फ्रेंच आहेत. शेतकरी, मेंढपाळ व गुलामांच्चा 
वगग (७), शभह ) यांने वपडे संक्सन 
शब्दांत वाणितां येतात, उच्च कळा व विद्या यांचे 
वाचक शब्द नॉमन-फ्रेंच आहेत, उदा ०,आरट,कलर, 
ऑन्मेन्ट, व्यूटी; ( इमारतीची ) कमान, खांब 
अःला, 01111; निरानिराळ्या प्रयोजनांसाठी बांध- 
लेल्या इमारतीची नांवें दशाविणारे 0०110९, ७ल' 
टोळ, हे दाव्दाहरि परकीयचच, घरगुती कळा,हळवाई, 
लोहार, चांभार, धनगर, कोळी यांना पुराणे इंग्रजी 
शब्द आहेत; पण ज्या कारागिरांच्या संवेंध राज्य- 
कत्योशी येई त्यांना फ्रेंच नामाभिंधानें मिळत 
(108)7९1, 101!]]6', 810९-100)70', 58100] ९1'१: : 
(91)0', 0पालो७', 0185017, ) 


नोॉमॅन व प्रॅल्व भापा अक्या तर्‍हेनें जरी इंग्रजी 
व हठुटॉनिक भाषांना उपकारक ठरल्या तरी त्यांचें 
इंग्रजीशीं दलाटीनचें नातें आहे, मूळची ग्रीक ध 
टिन शाब्दसेपात्ति ह्या भाषांच्या मध्यस्थीने इंग्रजी 
भाषेला मिळाली व ती तेने आपल्या प्रत्ययादि 


उपकरणांचे साह्यानें.;आपल्यास पारिवित असर 
लेल्या ख्पांत आत्मसात केली, युरोपीय पोपाख ;व 
त्याची प्रथकू उपभूपणे पुण्याच्या दिप्यांनीं शिवल्या- 
वर जसें त्यांचें रूप थोडें बदळून तो पोपराख करणारा 
“ साहेब * जसा '' गांवठी साहेब *' म्हणून 
ओळखला जातो, तसेंन्य आपणांस प्रॉक दाब्दां्चे रूप 
इंग्रजीकरणानें बदळून गेलेळें दिसेल व हें भाषेच्या 
देववेबीमुळें नेहमीच होत असतें, वाकू-प्रचार सुद्धां 
असेंन्च बदळतांना दिसतात. उदा०, संस्कृतांतील 
* हस्तामलक * यार्‍चा मराठी ' हातच्चा मळ? हा 
अवतार पाहा. 
साकेष्ट ब बीशशष्ट भाषा 

चिनी भावेशी इंग्रजी भाषेचे साम्य एका बाबर 
तीत दाखविळे जातें. ते॑तमजण्यासारठी भाषांचे 
दोन प्रकार काय आहेत हें समजलें पाहिजे, मेज- 
वानी असली म्हणजे आपल्याकडे दोन प्रकारचे 
लाडू करतातः--डिंकाचे लाडू नाना प्रकारचे मसाले- 
दार पदार्थ घाळून वेळेळे खरे, पण त्यांतील कण 
एकमेकांपासून सुटे राहत नसून त्यांचा डिंकामुळें 
एकजीव होऊन गेलेला असतो.-याच्या उलट बुंदीचे 
लाडू जरी नंडूतारखे एकसंधी ब गोल दिसले तरी 
प्रत्येक कळी स्वतंत्र, सुटी व फुटीर असते. खातांना 
तोंडास चिकटा येत नार्ही व पोटाहि चांगळें भरते. 
भापांमध्येह्दि दोन प्रकास्च्या भापा ]दिसतात;--- 
अस्लूटेनेटिवू व अंनाहिटिकल; अर्थात्‌ संश्िष्ट व 
विशिष्ट, विनी भांघेप्रमाणें इंग्रजी भाषा विशिष्ट 
आहे, वेस्पस्सन यांनी तीन डोलकाठ्या असलेल्या 
आगवाटाचे एका चिनी मनुष्यानें इंग्रजींत केलेले 


व 9 कुला ज्र 
शन उदाहरण म्हणून आपल्या पुस्तकांत दिले 
आहे ते असे; 


चोक अल “थ्री पॉस बाग्वू, टू पीस पफ्‌ पफू; 
वाकू अलाग इन्‌साइड, नो केन्‌ सी,! 
नट ( ल य 
6 वेणन मराठा भाषेंत मांडून पाहा, म्हणजे या 
दान प्रकारांतील फरक घ्यानांत येईल. 
1 ती क ब नट 
तान तुकडा ब्राम्वू, दोन भाग भपू भपू; 
चाड आंत बाजू, न शकणें पाहा, ! 
_नभाफेय्रत्यय, क्रियापदांचे प्रत्यय, वचनें वगैरे 
व त्यामुळे होणारी सामान्य खे ह्यांना एकदम रजा 


१.1 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
भे राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
क, ९११७८ 
(७ 

ह मी री 
ह ७५ घ०> 


0 एकक “जि 
|) भू ; दर ७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ईंग्रजी भाषेची व्युत्पात्ते 


देऊन सुद्धां चिनी भाषेंत अथेव्याक्ते होते. दुसरे 
उदाहरण मला सुंबईस अपोलो वंदरावर फिरत 
असतांना ताजमहाळ हॉटेलच्या जवळपास फिरणाऱ्या 
व सापाची क्रीडा दाखवून पोट भरणाऱ्या एका 
गारुड्याजवळ मिळाळें, तो गारुडी साप आणि 
मुंगूस यांचा खेळ साहेब लोकांस दाखवीत होता. 
झटापटीत सापाच्या द्रर्शरावर बेरेच त्रण होऊन तो 
जायवंदी झाला, ताजमहालच्या तिसऱ्या मजल्यावरून 
गोऱ्या मडमिणींनी उत्तेजनार्थ नाणी फेकली, त्यांना 
सलाम करून आपलें इंग्रजीचे ज्ञान दाखविण्यासाठी 
तो गारुडी म्हणतो--- 
: अच्छा साव, थँक्‌ यू, स्नेक पुट वाटर! ' 
( सापाला पाण्यांत फेकून देऊं काय!) 


भविष्यकाळच्या भाषा 

भापा व्याकरण--आुद्ध असावी. पण व्याकरणाच्या 
नियमांचा जुळूम भाषेवर होऊं नये. तिचा. प्रवाद 
अडवून ठिकठिकार्णी नुसते निर्जीव डोह करून 
ठेवण्यांत अथ नार्ही, ““ भाषा वापरतांना व्याकरण 
व निव्बळ तर्वुदता यांजमध्ये संदेह उत्पन्न झाल्यास 
तकुडता आधिक प्रमाण मानून 'व्याःरणाकरितां 
व्याकरणा'चें स्तोम माजवूं नये ?' अज्ञा तऱ्हेचे 
विर्‍्चार येस्परसन यांनीं यासंब्रयांत मांडळे आहेत. 
आज प्रभावी असलेल्या भापांच्या उत्क्रांतीवरून 
हे विश्वार पटण्यासारखे नाहींत असें नार्ही, व्याक- 
रणासार्ठी भाषेच्चा जन्म होत नसून व्याकरणार्‍चा जन्म 
मापेकरितां आहे, भाषा व व्याकरण दोन्ही, 
विन्चारांचे सेवक आहित. प्रवाही भापेंत प्रवाही 
विचार मांडतां येतात, विन्चार--प्रवाहांत खंड 
पाडणार व्याकरण त्याज्यचच होय, किता, आनिय- 
मित शब्दानिर्मिते ब गिन्वसीड टाळून जगांतील 
भाषांचा ओघ सुलभता व तकंदुद्धता यांजकडे 
जीरानें बाळला आहे 


सावणा चें पाणी नळीतून फुंकण्याचा लहान 
मुलांचा खेळ ज्यांनीं पाहिला आहि त्यांना त्या 
खेळांत दोन पायऱ्या आहेत असें दिसून आलें असेल, 
पाण्यांत नळी बुडवून त्यावर फुंकर घाळून एक- 


मेकांशीं चिकटळेळे अगाणित घुडवुडे उत्पन्न करतां 


थेतात; त्यांचे आकार निरनिराळ्या तऱ्हेचे असतात, 
हे बुडबुडे गातेमान्‌ नसतात. मूल थोडें मोठें झाल्या- 
वर नर्ळांच्या वर्तुळाकार टोंकांत पाण्याचे थेंब घेऊन, 

ळी व्राजूला काहून घेऊन व मंद मंद फुंकर घाळून 
त्या थेंवांतून निरनिराळ्या रंगांचे प्रथक्‌ एथक्‌ अनेक 
गोळे निर्माण करतें, असें दिसून येतें 


आचुनिक जगांत भाषा व शब्द अगर वाक्‍्य-< 
स्वना यांचें परिवतन असेंच होत असून भाषेस 
सुटसुटीतपणा येत आहे. ज्या गद्यवाड्ययाची गुंफण 
गिर्‍चामिडीनची व क्रि आहे व जे बोलतांना गुडदाणी 
खाल्ल्यानंतर तोंडास जसा चिकटपणा येतो तसाच 
चिकटपणा येतो, अद्या गद्यवाळायास फारसा उज्ज्वल 
भविष्यकाळ नाही. लांबलांब वाक्यें व समास-- 
प्राचुय॑ या दोन दुगुगांमुळें संस्कृत गद्य--वाळायाची 
कशी  दुर्दकणणया झाली याऱ्वा इतिहास 
आजचऱ्ची मट्रिळूच्या परीक्षेला वसणारी मुलर्गा सुद्धां 
सांगू शकेल, भविष्यकाळीं मानवी भाषा अधिका- 
धिक सुटसुटीत व विशिष्ट होतील, त्यांची गाति 
न्दाक्रान्ता नसून द्रुतविलीबित असेल, सापे, सहज 
समजण्यासारखे शब्द व आंखूड, एका श्वासोच्छासांत 
उच्चारतां येण्याजोगी वाक्यें आधिक उपयोजिली 
जातीळ, सोपे, एकेरी, एकस्वरी शब्द जनतेला प्रिय 
असल्यामुळें लोकशाहीत त्यांचाच उपयोग ज्ञान- 
प्रतारासाठी केळा जाडेल असे भविष्य करण्यास 
हरकत दिसत नाहीं. 


४५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ 
०६4४ अमृतमहोत्सवी (3३७ 
टी (की > के 


ही त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


महात्म्याचे निवाण 


: नित्वक्रम संपाविला, श्रांतसा उतरला क्षितिजावर 
थबकला कांहीं क्षण, अन्‌ गेळा मग भास्कर 
खालीं कुठें तरी दूर 
रोजरोजचचा तो संध्येचा तांबुस सोहक रागरंग 
आला; ओसरला, विरला... खिन्न शांत कांळोखरंग 
नभाचें व्यापी अंगोपांग 
पर्वंत- ढीग, सागर-डवकीं, अन्‌ खुराडीं नर-वस्तींचीं 
झालीं अरूप सारीं नामरूपें धरणीगोलावरची 


दृढ तम उरे एकलाची 
धघरणींचा शिंपला, त्यावर रात्रि-नभाचा जुळा शिंपळा 
निद्रेत वस्तुजात शिंप-डव्यांत, तोहि टेकला तळाला 
शांत तम-सागराच्या 
शू री कृ क 
त्या रोजच्याच अंघारांत नवल आज एक सामावले 
तें पहा ! पहा ! अपुल्या हृदवाची उघडा नेत्रकमठे 


पहा रक्ताचीं पावळे ! 
दाररीर, देहवस्त्र, व्यासपीठ, सारें दाहर राजधानीचे 
सारा देश भरतखंड, मानव-हृदय पांची खंडांचे 


रक्ताश्रनीं मिञजलेले 
ऱ्या. > 
होता तो संध्या<क्षण नेशाचराचा, निशा आजची मानवाची 
जशी होती ती महारात्रि एकोणिस-अडेचाळिस वर्षीप वीची 


यशच्या क्लसन्नंवेसांर वा न्ची 


शू क क्र 


ऱ्य “> _ 
दुसऱ्या दिवशीं-- 
रोजचीच आनंदी प्रमा, जास्वंदी रंग उधळी क्षातेजाकाशांत 
रोजचाच अंगार-गोळ उगवला चढला निळसर नभांत 
त्याला कशाचें काय १ 
णीतरी फिकट ओठांनी पुटपुटळें गद्रद खिन्नसे 


£ गेला | शर 
गेला म हात्मा ! अमर तो ! मत्य आम्ही भूढ पापी माणसें 


न युगातरा राहू, *? असे 
एश्वीवर द्विपाद-जंतू लक्षलक्ष कोटिकोटि आम्ही 
जगता, मरतो अपुल्या मरणाने किंवा वघितो आम्ही 


विनायास परस्परांतें 
अणुध्धसान किंवा क्षुद्र ज्िज्ञाच्या गोळीने खुनाचा वळ 


सस्कात-पूक्ता तून किवा विपलह कारांतून हत ये चे बोल 


मनुवश्ाचा हा इतिद्दास ! 7 
४६ 


2: 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
भ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व्हर । 


नह ०७. >२७ 
ष्र शी 
> 2 पक: जक 
6 6 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


महात्म्याचे निवाण 


कवि म्हणाला उदासीनाला, “ आंवर आंसू ! सांवर मन ! 
पहा आपुळें मानव-जीवन केवढें उज्ज्वल महान्‌ । 
त्याचें हे होतसे मापन ! 
महात्मा येद्यूचे, वापूज़ीचे क्स-मरण दाखवी अपार 
थांग जीवन आपुले, अमर तसंच अपरंपार 
मृत्यूला अनिवार 
मह!(न्‌ अन्‌ मानव ते! गंभीर अंत;स्वर त्यांचा हाता असचा 
कोटि मानव-आक्षांचा मूक शब्द ! आवेग कोटि आत्म्यांचा 
उद्‌गार कोटि मनांचा 
नेत्याच्या रक्तीबिदेत आम्हां गवसळें एका भीघण क्षणांत 
हिंदबासींच्या, मानवतेच्या, अधारठेल्या डोळ्यांतील अश्चवंत 
जीवनाऱचे शोक-मापन 
स कृ ऱ्ह 
उठते निळसर हिरवी लाटेची अजन नागफणी सागरांतून 
आपटते, विरते सागर-हदयी, तसें विशाळ सानवता-मनांतून 
उठे असामान्व-मन 
उठतां--विरतां लाट, हेलावते सिंधूचे अथांग जल 
तसा आज उठला आते मानव-इदयीं ओोक-कोलाहल 
लावलीं नगरें देशोदे 
देशोदेशींच्या, संस्कृति-युगांच्या, वशेस्वाथीच्या सीमांत 
उभ मानव सारे, कोस्यवध्रि सान, कोणी महान्‌, प्रवाहांत 
संस्कातैच्या रक्तस्नात 
के र शू ह 
सासांच्या बेड्या पाथीं पण हृदयी असीमता मानवाच्या 
वेश्वू वापूही मानव ! सांगता, “ बंधूंनो ! आपुल्या पार्वींच्या 
वेञ्या डिसूळ मातीच्या ! ” 
बेड्या पा्यींच्या तोडा ” सांगतो एक, उठती लक्षकोट 
साम्राज्यांच्या तोफांपुढे छातीठोक उभा हृदयांचा कोट! 
खुली सुक्तिची वाट ! 
बिकट वाटवहिवाट परी मुक्तिची, जरी बेड्या मातीच्या 
तुटतां तुटतां, दुव्यांदुब्यांतुन मार्ताच्या कणडणंतुन त्यांच्या 
जन्मल्या फोजा हिंसकांच्या 
हिंसकही मानव, आपण सारे मानव, महात्मेहि मानव 
सारें मानवांचें रामायण ! राम मानव ! वानर, रावणही मानव 
नसे कोणी येथ अमानुष ! 
र शू . 
पहा ! पेटळें आतां कुसक्षेत्रो पुन्हां धर्मयुद्ध महाधोर 
रंभ वाने महात्म्ब्ाच्या, रणक्षेत्रीं सांगतांना संदेदा थोर 
युग-गीतेचा, बंधुत्वाचा ! 


टु 


४७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
र राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषषाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पानीपत हें हिंदूच्या सुवण-सिंद्दासनासाठीं दानव घेती प्राण गांधींचा ! 
उठेल मानवही वाली सत्वंध्रमांचे! गजती, “ करूं जव आम्ही अमृताचा, 
नाश करूं हलाहलाचा !? 
हेसक आहे मानव ! ( नव्हता का वर्णश्रेष्ट रावणहि ? ) 
याच्या हातीं राक्षसी मावा अन्‌ सोन्याच्या ल॑काहि 
सानी तुच्छ नखानरांना 


क क श्र 
पण नर होईल आतां विजयी, सुक्त ! उगवेल प्रभात ! 
आजच्या संघिप्रकाशाची ज्योत ( वापूजींचें अमर-चित्‌ ) 
पावेळ पूर्ण प्रकारा 
महात्मा -हृदय-रक्ताणूंच्या व्वंसांतून उठळा जीवन-झेझावात 
मृत्युंजय हा प्रमातवायु ! जीवन-स्वम्न साकार जिवंत 
होईल युगायुगींचें नराचे 
श्र क 
बापचा अचेतन देह, रक्षा-क'णकण, अस्थीहि विरल्वा 


दिंदभूमीच्या महानद्यांत, महातीथोत, पंचमहाभूती निमाल्या, 
जेथूंन जन्मले तें सारें ! 
होतें जें जै चेतन, प्रकागरूप, प्रेमरूप विरले तं रक्तांत 
आते, दुःखी, स्वप्नील मानव-महाभ्‌ताच्या हृदयतीथीत 
जेथून जन्मलें तें सारें ! 
कशाला स्मारक-फत्तरांत थिज वी श्षीणाकृति महात्म्याची १ 
क्याला धुवावी अदरूंनीं घरणीवरची रक्त पावलें त्यांची ? 
राहूं देवर जळतीं, जागती ! 
श् | । र्य शू 
:: मानवांमानवांतीळ सारीं नाती आजची अमानुष 
टीच हिंसा महान्‌ ! साऱ्या साऱ्या हिंसांची हीच कूस ! * 
सांगतो युग--प॒रुष 
“ मानवांमानवांतील सारीं नाती आजचीं अमानुष न 
देंच असत्य महान्‌ ! साऱ्या साऱ्या असत्यांची हीच कूस ! ? 
सांगतो युग-पुरुप 
ऐका अन्‌ पुढे चळा ! सारे खंदे पाईक सत्यधमाथि 
ऐका अनू पुढें चळा ! सारे खंदे पाईक अटिसाधमाि 


पुढें चला सच्चा दिठांचे ! 
कृ 


शू 
अ्योर्ताःचे स्मारक प्रकाश ! वीरात्म्याचें स्मारक युद्ध ! 
सानव-दधुत्वासाटी वीर-गतीळा गेला या युगाचा बुद्ध 


जव हेच त्याचें निवाण ! 


दि. के. वेडेकर. 


ता, ९१ फेब्रवारी १९४८. 


ड्द 


2: 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
भन राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व्र । 


न्ह्« १ >२७ 
2 पक: जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


जातिडेष 


* गांधींच्या बधामुळे अगर, वधानंतर जी जाळ- 
पोळ झाली तिच्यामुळे जातिदेपार्‍चा प्रश्न प्रामुख्यानें 
जनतेसमोर आला आहे. ह्या जाळपाळीत क्वचित्‌ 
विद्षेषतः ब्राहमणांचान्च वळी घेण्यांत आला असला 
तर्ण त्यांच्या वरांदारांच्चा, बीजवस्तूंचच्या सर्वस्वी 
होम करण्यांत आला ही गोष्ट आंकड्यांनिशी सिद्ध 
करितां येण्यासारखी आहे. ह्या अधयोर प्रकारांची 
सीमांसा होत आहे ब कांही दिवस होत राहीलदरि आणि 
असें होणें स्वाभाविकच नव्हे तर इष्ट व आवद्यक्रदि 
आहे, हा अभूतपूव संहार गांभीप्रेमाचा परिणाम 
कीं ब्रह्मद्रेपाचा १ ह्याच्या निणय प्रथम झाला पाहिजे 
आणि प्रेम व देप्र या दोनहि कारणांचा प्रभाव 
असल्यास त्यांचें परस्पर-प्रमाणहि मोश्चित होणें 
अवड्य आहे. 


ग्रेमापासून क्रोध उद्भवतो, गांथीबर लोकांचे प्रेम 
नसतें तर त्यांच्या वघाने कोणीहि प्रक्षुग्म झाला 
नसता; आणि प्रक्षामाच्या अभावीं संहार होण्याला 
कारणच मिळाळें नसतें. देशांत दरदिनीं कांदींतरी 
खून होतच असतात; पण त्यामुळें कोणाचेंहि सत्त 
उसळत नार्ही, तेव्हां ह्या भडकलेल्या कोपासीच्चे 
कारण गांधीवर्रीळ जनतेचें प्रेम असे म्हणतां येईल. 
परंतु हा स्वाहाकार झाला तो फक्त महाराष्ट्रांत, 
विशेषत$ सातारा जिल्ह्यांत ( संस्थाने वरून ) झाला. 
गांधींवर प्रेम करणारे लोक सर्व देवाभर होते, महा- 
राष्ट्रांतेच होते अस नाही. परंतु खनी माणसाच्या 
जातीच्या लोकांच्या खन करण्याची कल्पना इतरत्र 


श्री, ना, गो, चापेकर 


हो महाराष्ट्राचानच भाग 


[तीने सिद्ध झालें ! 


आहे हें अनपेक्षित 


टे 


महाराष्ट्रांतीळ गांधीद्वेष 

गांधींच्या मृत्यूने आपली ह्याने झाली असें 
मानणाऱ्या लोकांत ह्याने करणाराविपर्यी सूडा*ची 
भावना उत्पन्न होणें सोहजिक आहि, परंतु ज्यानें 
गांधींना मारले त्या गोडशाळला पकडून त्याला पारि- 
पत्य करण्याच्या योजनेंत सरकार लक्ष घाळीत आहे 
व त्याला योग्य तें शासन होईल्च. हानीची कल्पना 
असल्याशिवाय संडाचची कल्पना उद्धवणार नाहीं 
म्हणून गौडश्शाशिवाय त्याच्याच विचाराचे जे कोणी 
असतील ते सवे आपल्या हानींला जबाबदार आहित 
अशी समजूत असली पाहिजे, अश्या समजुतीचे 
अस्तित्ध अनुमानानें ठरवावे लागेल, म्हणजे अनु 
मान काढण्यास. योग्य कारण असेल तर तें अनुमान 
बरोबर आहे असें म्हणतां येईल 


राष्ट्रांतील दक्षिणी व्राह्मण-विशेषतः पुण्याऱचे 
आगाणि पुण्याश्ली संबद्ध असलेळे दक्षिणी ब्राह्मण 
आणि व्यांतहि मुख्यत्वेंकरून चित्पावन त्राह्मण--- 
गांधीचा देय करीत हें सप्रमाण सिद्ध करतां येईल. 
ह्या कांही सांगावांगीच्या गोष्टी नाहीत. “' गांधी 
देशबुडवे; कारण ते मुसळमानघाजिणे; हिंदुस्थान 
हिंदुंच्या, हिंद्रेतरांचें हित म्हणजे हिंदूंचे आहित, *' 
अशी त्यांची विचारसरणी आज कित्येक वर्षे अव्या - 
हतपणं महाराष्ट्राय जनतला पाराचत करून दण्यात 
थेत होती. गांधीजीनी देशाचे वाटोळे केळे असा 


कोणाच्याहि मनांत आली नाहीं, ह्याला फक्ते नार ा 
पुर शहर अंपवाद आहि. परंतु ह्या घटनेमुळे नाग गोमगाला पडतशीर रो्तानें करण्यांत येत होता. 
४५९ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ळे र र 


हँ नवभारत ६ 


७५ 4) 
नक अमृतमहोत्सवी > 
झक. क औक 


क क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


देशाचे 
डाटळ 


अर्थात असा देदाद्रोही मनुष्य मरण्याने 
कल्याण होणार आहे अक्षी वासना होणें 
आहि. ह्यांत अस्वाभाविक असें कांही नाहीं. अज्शा 
प्रकास्ची विचारसरणि सनातन आहे. टिळकांच्या 
वेळांहि टिळक मेळे तर फार वर॑ होईल असें म्ह्ण- 
णारे नेमस्त पक्षांतील जहाळ निद्वाचू मळा प्रत्यक्न 
माहीत आहेत. टिळक तुरुंगांत पड्ययावर कित्येक 
गाणित्यांनीं पेढे खाल्ल्याच्या अकवा तेव्शांहि पुष्कळांच्या 
कानांवर आल्या होत्या ! आतां तर गांधी आपसुख्व 
मेळे नाहीत, सैनिकाच्या दास्ययानें--अग्न्यस्त्राने 
त्यांना एका बीरानें गोळी घाळून गठविळे, ह्या 
मडुमकींच्या विक्रमाने हुस्ळून जाऊन मेढे वांटण्यास 
एकादा उद्युक्त झाला असला तर त्यांत आळश्रर्य 
मानण्याचें कारण नाहीं, गांधींना, “' गप्प वसा, 
राजकारणांत तोंड उघडडटूं नका, !' असें वजावण्यांत 
येत होतेंच ना! परंतु गांथी आपला हेकटपणा 
सोडीतना. उघडच मूखपणाला 
मयादा कोठे असतें? तेव्हां एका मर्दाने 
गांधींना कायमचचें गप्प वसवले ह्यांत गेरज्िस्त काय 
झाळें समजत नाहीं. जींना मरावे असे कोणी 
म्हणत नव्हत; पण मोठ्यांकडून ज्यांना शिकवण 
मिळाली अक्ीं श्वामान्य माणसे गांधीचे मरण 
म्हणजे देशोद्दार असें उघडपणे बोलतांना पष्क 

ळांनी ऐकळें आहे. गांधी मुसलमानी बीजाचे असावे 
असें उद्‌गारण्यापर्येत सामान्य माणसांच्या मनस्ता- 
पाची मजल गेळेली होती. बेवळ्या वाबतीत गांधी- 
द्रोही टिंदू व मुसलमान ह्यांच्यांत तादात्म्य झाले 
होतें. कारण बहुजन मुसळमान सुद्धां गांधींना शत्रच 
समजत होते, विरोधभक्तीनें रावणाला रामठोक 
केसा मिळू शकला हें यावरून समजण्यासारखे आहे 
माझ्या जीवनकथत कॅ० विनायक हरि डोंगऱ्यांचे 
गांधीविपर्यांचें मत प्रसिद्ध केळे आहे घे पाहानें 
डोंगरे हे गांधी-दुण्मनांचे यथार्थ प्रतिनात्रि होत. 
कावून कदरून ते लाहतात, “' वेळ .(संग आला तर 
जीव देईन म्हणतो. तो (गांधी ) कालत्रवीं जीव 
देणार नाहीं, !! जीव कल्पना वरील 
भावनेने अटळ फळ होय, सारांद्र गांधी नाहीसे 
होण्यांत देशाचे कल्याण आहे. ३ 


(३ ब्‌ ** क्क र त महा 
राष्ट्रात फलावळं होतं हे नाकवूल करण्यासारखे 


आहे ! 


ण्य ऱ्चा 


अनुक्रमणिका 


उत्पन्न झालेल्या नाहीत 
ष्ळ 


नाहीं आणि हे मतधारी जरी कांही अन्राह्मण असले 
तर| प्रामुख्यानं ब्राह्मण होते ह्या विथानाला कोणी 
आक्षेय घेईल असें वाटत नाहीं. ह्यावरून गोडाचे 
जातभाई आपल्या हानीळला कारणीभूत आहेत अर्शी 


गांधाभक्तांची स्मजूत- होण्यास पुरेसे कारण होतें 
असें म्हणावें लागेल 


आतां, गांबीग्रेमी ळोकांचा रोय उफाळण्याला अनु- 
कूल भूमे लाभली असली तरी ह्या अमानुप हछडीचचें 
गांधीप्रम हे खर कारण होतें कीं ते केवळ निमित्त 
होतं ह्याचा विर्‍चार कळा पा|हूंज, गांधींच्या व'वाचचा 


साथ सावून कित्येकांनी जातिद्वेण उगवृन घेतला 
असणें असंभवनीय नाहीं. 


जा/ह्रेपार्चे-विशेषत: त्राह्मणद्रेपाचे कारण 


आतां गांधीहेषाप्रमाणें महाराष्ट्रांत जातिदेप्रहि 
वर करून राहिला आहे ह्यांत मुळींच संदाय नार्ही 
आतहपाचचा उलट बाजू म्हणजे जात्यभिमान. 
सध्या आभमानांना ऊत आला आहे ! देशाभिमान, 
पाताभमान, भापामिमान, जात्यभिमान आणि 
स्थाभिमान ! आगि हे इतक्रे अभिमान अपुरे आहेत 
हणूनच कां काय, त्यांच्या गळाळ्यांत आणखी 
एका आभेमानाऱ्ची भर पडत आहे, तो ठिंगाभिमान 
होय ! अभिमानाची ज्योत प्रथम पेटविणाऱ्यांच्या 
टक्षाताहे आळें नसेल की, पुढें हे आभमान इतक 
वकत स्वरूप धारण करतील |! हें युग आभि- 
मानाचे दिसते, अभिमानांवरोबर विद्या व विवेक 
हा. असल तसच त्या अभिमानाला गोड फळें धघर- 
तात; परंतु विद्या सरकारच्या(त्या वेळच्या) हातांत ! 
आणि आभिमानाऱ्ची वात पुढाऱ्यांच्या हातांत ! 
आममान साहाजेक पाहिजे; तो घुद्धया उत्पन्न 


केडेला नसावा, असो, आपणांस येथे जात्यभिमा- 


नाज, ॥वशपतः त्याचें विक्राळ स्वरूप जो जातिक्वेग्र 

त्याचा वित्रार वतेब्य आदे 

| जाता मह राष्ट्रांत आहेत असं नाहीं स्‌वै दशा 

जाताना ब्यापळेळा तेथे येथल्याप्रमाणेच 
“> ऱ् न्न री 

जातहप माजला आहे वाय! तसेच, जाता आज 


आटे, 


न; अनादि कालापासून त्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट< वज 
क “कि 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ह » नवभारत '९ 


जातिद्रेष 


आहित. शे-दीडहों वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वे जाती गुण्या- 
गोविंदाने देशांत नांदत होत्या, हें जर खरं असेल 
तर जातिभेदावर जातिंहेपाचे खापर फोडणे योग्य 
होणार नाहीं. जातिभद असतांनाच शिवार्जीने 
मुसलमानांना हुसकून लावून खत: चे राज्य स्थापन 
केलें, असंख्य जाती हजारा वर्णे सलोख्याने क्या 
राहिल्या ह्याचा अभ्यास कोणीहि केलला नार्ही. 
मुलखांतीळ खेड्यांत एकाददुसंर त्राहाणी 
कुटंब शौकडों वर्णे करे स्थाईक होऊन राहूं दाकलें 
ह्याचा विन्नार केळा पाहिजे, वर, जातिहेय हें 
जातिमेदाचें अटळ पर्यवसान असेल तर ह्या 
देशांतील अगणित जाती आपआपसांतीळ यादवीने 
केव्हांच रसातळास गेल्या असत्या ! पण प्रत्येक जात 


डोंगरी 


दुसर्‍या जातीचा दे करते अर्से म्हणण्यास यत्कि 
वितृहि आधार मिळण्यासारखा नाहीं. जाति- 


हेपाचचा इतिहास न्याहाळून पाहिला तर तो त्राह्मणां- 
पुरताच आहे, अलीकडचा आहे, तसेंच त्याची 
व्यात्ति महाराष्ट्रीय व मद्रासी ब्राह्मणांपुरतीचच आहे 


अशे आढळून येईल. इतर प्रांतांतहि त्राहाण 
आहेत, पण तेथें ब्रहाद्वेयाे रोपटे उगवळें नाहीं, 


ह्यास्तव ब्राह्मणांचा हवेय कोण करतो व कां केला 
जानी ह्याची चिकित्सा करणें प्राप्त आहे. 


ब्राह्मणांचा देय सामान्यतः मराठे व तत्सम जाती 
करतात. हा द्वेष स्पर्घामूलक असतो. आर्थिक कारणांत 
त्याच्या उत्पत्तीचे सूळ शोधळे पाहिजे. 'चावुवण्यांत 
क्षत्रिय व वेळ्य द्यूद्रवत झाळे व बो&क कार्यांचा 
बोजा ,एकट्या ब्राह्मण वर्णांवर पडला, त्यामुळें 
त्याच्या बुदधिमत्तेवर  इतरांच्याप्रमाणें गंज 
सबढला नाही. वाळे असलेला मनुष्य समाजांत 
"व्हांह्रि चमकणास्च. ब्रिटिश अंमळाच्या सुरुवातीस 
क्षणाचा फायदा साहाजेकऱच प्रथम ब्राह्मणांनी 
घ्रेतला, त्याचा एक 


परिणाम म्हणजे सरकारी 
नोकरी हा त्राह्मण जातीचा मुख्य 'बंदा होऊन बसला, 
उयाध्येपणान्चा 'वंदा तर केव्हांच गेला होता, त्या 
वरणानें दुसरा दा त्राह्मणांना पाहिजेच होता; तो 
त्यांना आयता मिळाला. त्राह्मणांसव्ये सुद्धां रत्ना- 


गिरी जिल्ह्यांतील देरिदी व्राढहाण पोरांनी इंग्रजी 
विद्या सर्वाच्या अगोदर पटकाविटी | ब्राह्मणांत; 


स्वित्पावनांविषरयी प्रखर हेष अनुभवास येतो ह्याचें 


नं. ७ 


अनुक्रमणिका 


कारण हेंच. इंग्रजी विद्या संपादन केलेल्या ह्यां 
ब्राह्मणांना भराभर सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या--- 
जिक्रडे जावें तिकडे खालपासून वरपर्यंत ब्राह्मणच 
ब्राह्मण ! त्यांच्या हाती आतिकार आणि आधिकार 
म्हणजे लोकांना नाडून हात मारण्याची संधि ! सद्‌- 
गुणांचें स्मरण पुसट असतें; दुर्गुण मात्र हृदयांत 
घुसून बसतात. ब्राह्मणांचा द्वेष करण्याला हें एक 
कारण आहे; पण हॅ कारण सोठें प्रमावी आहे असें 
मात्र म्हणतां येणार नाही; कारण ठाणें जिल्ह्यांत 

ब्राह्मणांच्या वरोबर्रानें कायस्थहि हुद्दयांच्या जागांवर 
असतात. तथापि त्राहाणांचा जितका हेप करण्यांत 

येते| तितका कायस्थांचा होतोत. दिसत नाही. 

ब्राह्यण व कायस्थ ह्यांच्यांतहि भांडगें घुमसत 

नव्ह्ती असें नाहीं; पण तीं नोकऱ्यांवरून होती. 

आतां व्राहमाण व कायस्थ दोघेहि नोकर्‍यांना मुकले 

आहेत व त्याबरोबर ह्या दोन जातींतील वेंमनस्याहे 

श्थिरावळें आहे 


होते, त्याकारणाने स्पर्धेला 
जागाच नव्ह्ती, इंग्लिश सरकारनें येथें आल्यावर 
उळथापाळथ करून टाकिली. विलायती मालानें 
सर्व धंदे वसवले ! बुटांनीं 'चांभारांना मारळें, अँल्यु 
भिनमच्या भांड्यांनीं कुंभार खराबींत आले. शिक्षण 
सर्यत्र व सावेजानिक झालें; आणि शिकलेल्यांना 
नोकऱ्या मिळूं लागल्या, अर्थात. नोकरी हा सर्वे- 
जातीय 'ंदा झाळा, येथे स्पर्धेला वाव मिळाला, 
न्हावी आपला पिढीजाद हजामतीऱचा धंदा सोडून 
तळाठी वा मास्तर वनला; शेतकऱ्याच्या हातांत 
नांगराऐवजी ळेखणी आली. तात्पर्य, एका नवीन 
धंद्याच्या मार्ग सर्व जाती धांबू लागल्या. ह्या 
स्पर्धेचा परिणाम प्रत्यक्ष रीतीनें विक्षष जाणवला 
नाहीं. तथापि जात आणि धंदा ह्यांची अनेक 
सांगड एकाएर्की तुट्टन गेळीं व समाज 
झाला. ही फार प्रच्नंड क्रांति होती, शिवाय 
एकान्च आसनावर ब्रसलेल्या 
जातींच्या झाणसांत समानतेची 
जाणीव उत्पन्न झाली येवढेंच नव्हे, तर समानता 
व्ब्रेऱ्यांत तरी प्रत्यक्ष आचचरणांत आढळेली दिसू 
लागळी. परंतु कचेर्रच्या बाहेर ब प्रसंगी कचेरीत 
सुद्धां सामाजिक वियमता तसाच तुटकपणा पूर्ववत्‌ 


पूर्वी जातचि धंदे ठ 


विस्काळि' 
नोकरीच्या 
निरनिराळ्या 


५१ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


त 
डी ग ग 


हँ नवभारत ६ 


७०५ 41303. 
*€<& अमृतमहोत्सवी (5->३७ 
% र, 
(ळक > जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


कायम राहिला, खाण्यापिण्याचे निवेघ त्राहणेतरांना 
डस लागले, विषमतेचे उघडे नागडे स्वरूप प्रकट 
झाळे, पूर्वीचा समाज ज्या वेंचारिक पायावर उभा- 
रला गेला होता त्या पायाचे दगड खिळाखिळे झाले ! 
जातिदेयान्यी मीमांसा कारितांना हो घडामोड 
विचारांत वेतल्यावांचून गत्यंतर नार्ही. 


पे्वावाईत चित्सावनांनीं राज्योपभोग वेतला. 
मराठ्यांचे राज्य त्राह्मणांकडे आलें, त्यामुळे मरा- 
ठ्यांच्या डोळ्यांत चित्पावन खुपूं ळागळे. पळपुल्या 
बाजीरावापासून इंग्रजांनी राज्य मिळविळे ते आपणांला 
कां घेतां आलें नाही ह्याचा वित्वार मराख्यांनीं 
कधीच केला नार्ही. 


पेशव्यांच्या हाती राज्यसत्ता असतांना जातते- 
विप्रयक बाबतींत जे न्याबानिवाडे झाले त्यांमुळेहि 
कित्येक प्रातिष्टित ब्राह्मणेतर जातींच्या रोप पेशव्यांवर 
म्हणजे ब्राह्मणांवर झाला होता. तेव्हां पेटलेला 
रोपाभे अजूनहि चुमसत आहे. पूर्वी बादाचा 
निर्णय वहिवाटीप्रमाणें होत असे. ह्या कामी पे्ा- 
व्यांनीं जाणूनवुजून अन्याय केळा असे म्हणणारा 
मा नाहीं, कोणतीहि जात बुडीनें, पराक्रमाने, पेशाने 
पुढें आली की आपल्या मागसठळेल्या स्थितींतील 
चालीरीती सुवारलेल्या वरिष्ठ जातींतील र्‍चालीरीती- 
प्रमाणें असाव्या असे तिळा वाटणे हें अगर्दी स्वाभा 
वेकन्च आहे. परंतु त्याप्रमाणे एकाद्याने केलें म्हणजे 
वर्णसंकराऱचें भय वरिष्ठ जातींना घाटून त्या त्या 
आऱ्चाराविरुद्ध पुंडावा करीत, अक्या स्थितीत सरकार्री 
निर्णय सुवारळेल्या आर्‍चाराविरुद होई. ह्यामध्ये 
वस्तुतः पेशव्यांना पक्षपात केल्य,चा दोप लावणे 
अलुव्ित होय. खरा दोप हा कीं, प्रत्येक जातीळा 
आपली सुधारणा करून बेण्याचा हक्क आहे ही 
गोष्ट पेद्वाव्यांच्या लक्षांत आली नाही. पंरतु त्या कालीं 
इतकी आकलनशाक्ति दुसऱ्या कोणांत तरी होती का! 
सर्वाचें अज्ञान सारखेच होतें ! कोणत्याहि जातीने 
आम्ही आमच्यी पुरातन घाणेरडी चाळ मोडून निदोंप 
व सुसंस्कृत राढि पाडीत आहों झसा दावा मांडला 


नाही, नवीन रूढि पाडण्यासा 


(क इतर जाता 


होणार नाहीं अशा रतीने कोणालाहे वागण्याला 
मुभा मिळाली, बायकांनी अंगांत योळ्या 


घालाव्या 
अगर घाळूं नये, वरात घोड्यावरून न्यावी, नाही 
तर गाढवावरून न्यावी, कोणालाहि त्याच्याविरुद्ध 
तक्रार करितां येईेनाशी झाली. पूर्वी अक्षा 
ाळींना धमाचे स्वर्प होतें व 'वर्म म्हणजे कायदा 
ह्या दृष्टीने कोणतीहि रूढ असलेळी चाल सक्तीने 
पाळविळी जात होती. त्रिटिश सरकारनें आम्ही 


ष्‌ ो 4 1 ० हिती >] 
'वमामथ्य हात घालणार नार्ही म्हणतां म्हणतां मोठा 
ण मि स्व स्प द >. दी ७७ शश 
नामक स्वख्पाचा सामाजजक क्राते केला, जातींच्या 
वेद्यांची जी स्थिति झाली तीच आचारांची झाली. 


रूढाऱचा बंधन लुळी पडलीं, पण ही समाजांत चाळू 


असलेला कालवाकालव ज्ञात्यांच्या हि लक्षांत आली 
नांही, आजच्ची पाराख्याले हें त्या काळवाकालवीमुळें 
अवद्य घडून येणारे असें कार्य आहे. जातिवंधने 
तुटळीं तरी जातिभेदाची भावना मात्र ब्रिळकुल 
सुटली नार्ही. 
4 


*हृदु' या आगंतुक शब्दाने खोटी ऐक्यभावना 


जातीऱचें मुख्य लक्षण रोटी-ब्रेटी -तंदी हें होय. 
पाणी, खिस्ती, ज्यू इत्यादि बर्मांचे लोक हिंदु 


स्थानांत कक वर्षे आहेत. त्यांच्या दि हिंदूंचा 
रोटारधेटी-व्यवहार होत नाही. तेव्हां त्याहि एका 
प्रकार जातीच आहेत. असें असूनहि ते हिंडंचा वेष 
कारतात असे दिसत नाही. त्यांना पंक्तीला घेतटे नाट 
र त नाहा, त्यांना पंक्तीला घेतलें नाही, 


तर |दंढूनी आपणांत ठुग्बाविळें असे त्यांना वाटत 
नोहा, आपणातव्था माणुसकॉस्ेरीज कसलीच उपेक्षा 

करात नाहांत, ह्याच्या उळट त्याच विप्रमतेच्या 
चागवणुकरंमुळ ब्राह्मणेतर हिंदूंची मने मात्र दरव- 


वळा जातात, ह्याचे कारण आपण त्यांना 


रगेल” आपले 
म्हेणता आणि तरीहि दूर ठेवतो हे होय. करेबा- 
तीळ एकादा श्रीमत झाला तर यां 


त्यानें आपणांस 


द्रव्य- ह्य क नै आशी वस्र कः को. 3. ग म 


साणस कारेतात आणि तें साह्य मिळाळें नाही 
म्टणजञ त्याच्या श्रीमतीचा ती माणसे हेवा करू 


हागतात, कुटुंबांत असंतोप माजतो, कलह सुरू. 


री होता, उळट, इतर लोक धनाढ्य 
न्यक इतकच नव्हे तर जातीचे ठे कारि र झाळ तरा त्यांर 
क न ण. तीर जाताचे लोकह मुळे आवे मतााल्य विलत आती | ल 
डव » दंग्र अमलांत दसऱ्या ठी ड टात 
आडवे वेत. इंग्रजी अमळांत दुसऱ्याला उपद्र वांच्यासेबेधानें आपल्या कोणत्यादि अपेक्षा नस- 
ष्र 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा प. _ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शटर मव 
न (4 


र जे द्व 


/.॑। ७०५ 
१६ अमृतमहोत्सवी 9७ 


2” (9) 
शा. 
वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


जातिद्रेप 


तात« मग ह्याला उपाय आपलेपणा सोडणें हा 
होय असे कोणीहि म्हणेळ, हिंदु शब्दाने आपले- 
पश निर्सांण केला आहे. ब्राम्हण व केकाडी ह्या 
दोन जातींच्या संस्कर्तात थोडेंसंहि साम्य सांपडणार 
नाहीं, परंतु हिंदु ह्या आगंतुक दाब्दांने खोटी 
ऐक्याची भावना अस्तित्वांत आली. वस्तुत; प्रत्येक 
जात स्वतंत्र आहे. उच्चत्ध वा नीचचत्व असणें शकय 
नाहीं, जाती वव्हंशी स्वयंभू आहेत; उच्चत्व, 
नीऱ्चत्व मानीव असते. उच्चत्व कोणीहि मान्य 


करील; पण नींचल्य मात्र कोणी प्रतकरणार नाही. 
ह ह झार अ आड 
म्हणून 'जन्मतः उच्चनीसत्व' हे शब्द अथहीन 


आहित. उच्चनीचयणा मानीव असतो. उच्चत्व-ण 
मोठेपणा दुसऱ्यांनी द्यावयाच्या असतो; तो आपल्या- 
करतां स्वतःच वेतां वेत नाहीं, तुकारामाने त्राम्ह- 
णांना श्रेष्ट म्हणावें. ब्राह्मण जेव्हां आपला श्रेऱरपणा 
स्वतः प्रस्थापत करू लाराल तेव्हांच त्यांच्या 
ऱ्हासाला आरंभ झाला. वुद्धिमत्तेच्या तोर्‍्यांत त्राक्क- 
णांना विवेकर्शाक्ति ल्याला. गेली हे ह्यावर्न उघड 
होतें, 
ह्या बाबतीत ब्राह्मणच घसरले असं नाही तर उच्चनीच, 
त्याच्या ह्या मायावी जाळ्यांत प्रत्येक जात सांपडली. 
ह्या दृष्टीनें प्रत्येक जात ब्राह्मण आहि; मात्र त्राम्ह्‌ 
णेतरांच्या हें लक्षांत वेत नाहीं; कारण ते विर्‍्चारव 
करीत नाहींत. ब्राह्मणांना शिव्याज्याप देण्याचा 
अधिकार खरोखर जर कोणाळा असेल तर तो 
अगदी खालची जी जात असेळ तिला, मात्र ही 
जात कोणती तें मळा अद्यापि समजलळेळें नार्ही. 

सर्व जातींना एका सूत्रांत आणण्याऱचा प्रयत्न 
वर्णाश्रमधरमानें प्रथम केळा; पण तो फसला, आज़ 
वर्ण नाहींत, आश्रमदि नाहींत ! अद्या स्थितींत 
दिंदुयमे आशस्ततत्वांत आहे असा हेका अविवेकी 
नुष्यच करूं शकेल, त्राहाणांनी झूट्रकर्भ (सेवा ) 
करावयाचे आगि त्राहण्य-रक्षणाची वकक करा- 
वयाची हा कमाठीचा मूखपणा होय! स्मृतिकारांनी 
जाति'यम सांगितळेच नाहीत डयागि वर्णाश्रमांच्या 
ळोपाबरोवर वर्णाश्रमधर्मीचाहि लोप झाला. त्यामुळेंच 
संध्या धर्मांच्या बाबतींत अराजक माजळें आहे! 
एका परिस्थितीतील 


वम दुसर्‍्याऱच परिस्थितींत लागू 


बंद करावयार्‍्ची असली तर प्रत्येक जातीला आप- 
आपल 'बमाचार निश्चित करण्याची मोकळीक द्यावी, 
ह्याचा अर्थ जितक्या जाती तितक्रे धळ असा 
होईळ खरान्च; परंतु त्यामुळें कांही ब्रिघडेळ अक्षी 
भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं. 

हिंदु शब्दाची हकालपट्टी झाल्यास हिंदस्थान 
शब्दहि राहणार नाहीं, हें सांगावयास नकोच. त्या- 


साठी भरतखंड शब्दाचे पुनरुज्जीवन करण्यास 
हरकत नाहीं. त्याचप्रमाणे हिंदु शाब्दाऐवर्जी 
भारतीय दाब्द प्रच्नासंत आल्यास हिंद शाब्दा- 


भोवती जमलेली जळमटे झाडली जातील व धर्मे- 
कयाच्या ऐवजी राज्येक्य साधेल, 'वमेक्‍्याचा हजारों 
वर्षांचा प्रयोग पुरा होण्यापूर्वी च इंग्रजी राजनीर्तीनें 
आमच्या समाजाला भगदाडें पाडिलीं ! हा काळ 
सामाजिक पुनबटनेचा आहे इकडे अद्यापि कोणाचें 
लक्ष गेळेळे नाहीं. जाळपोळीच्या निमित्ताने सामाति 
नेमडी जाऊन जाळपोळीच्या कारणांची मामांसा 


झाल्यास हिंदुसमाज खरोखर एकजीव आहि कीं 
नाही ह्या प्रश्नाचा बराय उलगडा होईल. 


हिंदु दाब्दाप्रमार्णेच बांडनुळासारखते असलेले 
ब्राम्हण, सावयव, वंध्य, सूट ह्या वणवाच्यक शब्दांची 
तरी जरूरी काय १ तेहि शब्द कोशांतून काढून टाक- 
ण्याने फायदा ळल, कब्दाने व्या वस्तचा बोध 
होणार ती वस्तूच आत्तित्वांत नसतांना शब्दाचा 
व्यवद्वार चाळू ठेवण्यामुळें अपक्रार नाहीं, तर दुसर 
काय होणार ! 

मुंबई प्रांतांत तरी ब्राह्मणांचा हेप महत्त्वाकांक्षी 
मराठे व ठिंगायत हेच विशिषतः करतात; पण त्राह्म- 
णांचा द्वेष म्हणजे विद्येचा केप ह मात्र ते विसरतात 
ब्राह्मणांचा उपयोग कलून घेण्याइतकी पल्लेद 
वुीदरि नाहीं, संस्छातिजन्य सोजन्याहे नाहीं, ह्यामुळें 
हा द्रेप म्हणजे कमकुवतपणामुळ हार खाल्ल्याचा 
उबुळी-जबाव देणेच होय, शिवाय हेंहि ब्रिसर्तां 
कामा नये की, आज मराठ्यांना ब्राह्मण नको 
असले तरी ब्राह्मणांची जागा पटकावून तेथें मराठे 
कायमचे रोवळे जातीळ अस कर्थीच होणार नाही 
शिक्षणाचा फेळाव होईल त्या प्रमाणांत दुसर्‍या 
जातीहि डोकें वर काढतीळ आणि मराठ्यांना मागें 


व्ष इ आम्ही धरतो. हा बेबंद्षाही स्तीळ, महाराष्ट्रीय मराठ्यांचा आपणांसऱ्च ब्राह्म 
असावे असा आग्रह आम्ही धरतो. ही. बेबंदशाही सारताल, महाग ी ह 
५३ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


त 
डी ग जौ 


हँ नवभारत ६ 


७७५ 2 
«<< & अमृतमहोत्सवी (9-७ 
् & 
वर्ष कि 
'ककाळ > जक 


क क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


णांचे स्थान लाभेल हा समज चुकीचा आहे. देशांत 
जाती राहिल्या तर कोणतांच जात वहुसंख्य असू 
शकणार नाहीं, ह्या दृष्टीनेंड्रि टिदु शन्द गेल्यानें मोठा 
फायदा होणार आहि. अल्पसंख्याक जमातींचा हा 
देश होईल व देशहिताच्या भूमीवर एकात्मतेचे 
बीज रुजेल, 


ब्रह्मह्रेषाची कारणें आर्थिक तशींच सामाजिक 


(८ 
हत 


ह्या अफाट देशांत शॉभरांत दहांना सुद्धां ठिहित] 
वान्चतां येत नाही ! इतर्के दे प्रचंड अज्ञान ! ! आणि 
इकडे वयांत आलेल्या प्रत्येक इसमाला मतदानार्‍चा 
अधिकार !!! हा जगाच्या डातेहासांत देखील कदा- 
चित. अपू्य प्रयोग ठरेल. अक्या स्थितीत चार 


शहाण्या माणसांना पुढें करून व बाकीच्यांनी 
त्यांना हातभार लावून राज्ययंत्र सुरळीत 
कसे चाळू ठेवितां येईल ह्याची चिंता प्रत्येकाने 


वाहिळी पाहिजे. परतु मतुष्य-स्वमाव इंतका 
ययांगळा असेल तेव्हां ना £ अल्पज्ञ व सोजन्य- 
हीन माणसें अधिकारलोळुय असतात. '' आपल्या 
हातांत अधिकार येऊन आपलें व स्वकीयांचे 
कल्याण करून घेण्याची संधि ज्यांत मिळूं शकतें तें 
स्वराज्य ?? हाच स्वराज्याचा अर्थ ते समजतात. 
राज्यशातत्राच्या अध्ययनाच्या दृष्टीने पाहिल्यास ते 
नुसते ओरखडलेळे अततात इतकच फार फार तर 
म्हणतां येईल, विद्या नस! तरी विद्येचा आभास 
ते चांगला उत्पन्न करूं शकतात व त्याच्या वळावर 
आणणि उदीमधंद्यांत मिळाळेल्या पैशाच्या जोरावर 

शांत विधातक चळवळ करण्यास ते कचरत नाहींत 
आघेकारी-वरगावर तोंडसुख बघेगे हा त्यांचा 
नित्याचा क्रम असतो, भरदिवसां अनपक्रारी 
लोकांची घर ळुटली-जाळलीं तरी सरकारने स 
पठ्ठे नये असे जेथे सरकारला बजावले ञातें 
तेथ राज्यशास्त्राचा कित्ता लोकांनीं अद्यापि गिरवला 
नाह| हेच प्रत्मवास थेत नाहीं काय १ आपण निव 
टून देढेल्या मंनयांचा वेळी. अवेळी तुच्छतात्मव 
उपहास करण हेहि राज्यश्ासन--विपयक अज्ञानाचे 
द्योतक आहे. अशा वरळण्यानें झोटिंगशाही माजते 
आणणि सरकारचा वऱ्यक कमी करण्याचा प्रयत्न 


ह्याचा विचार कोणी करीत नाही. अन्तःकल्हानें 
विदांग झाळेळें राष्ट 'शात्रच्या मद्ष्यस्थार्नी पडण्यास 
विळेव लागत नाहीं, तात्सय ब्रम्हद्देषाचीं कारण 


आहेत तज्लींच सामाजिकहि आहेत 
सामाजिक कारणें बलवत्तर आहेत असे कित्येकजण 
प्रतिपादितात. परंतु इं जर सवेस्वी खरे असतें तर 
मराठे सत्तारूढ असतांना त्राम्हणांचा छळ करण्याचची 
सुसंधि त्यांना मिळाली असूनहि, इतिहास सांगतो 
वर्ग, त्राम्हणांच्या केसाळाहि 'बक्का लावण्याचे कोणाच्या 
मनांत आळे नाहीं; उलट, त्राम्हणांची भरभराटच 
झाली, तेव्हां आजच त्रम्ह-द्वेपांचा बगवा पेटण्यास 
विश्षेय कोंगतें कारण झालें याया तपास लावणें 
अगत्याचे आहे. शिवार्जांच्या पूर्वीहि त्राम्हगेतर राजे 
असत; पण त्याकालींसुद्धां जावि-मत्सराची वावटळ 
उठली नाहीं. त्राम्हणेतर राज्यकर्त्यांनी ब्राम्हणांच्या 
घुडोचा उपयोगच करून घेतला. आज ब्राम्हणांना 
गाडाळा घुयावे डशी इच्छा कित्येक जाती कर्रात 
पाहत. आजपयत ब्राम्हणांकडटून इतर जातींची 
उपक्षाच झाली, पारिणामतः आज इतर जमाती 
त्राम्हणांचा समूळ उच्छेद करूं पाहत आहेत. 


वेचास्पद्धात्ि पालटली हें असंतोषाचे आणखी 
एक कारण आहे. त्राम्हाग मद्यप्राशन व मांसादार 
करात नसत व ह्या त्यांच्या संबमामळे बावनच्या 
सर्वे जातीना त्यांच्यावदळ आदर वार, परंतु इंग्र- 
चा सत्ता येथ स्थापित झाल्यानेतर त्यांचा हा 
गुणन्च अवगुण ठरला ! मद्यपान व मांसाहार 
हाच्याकड श्रष्ठत्व झुकळे आणि आजपर्यंत संयमी 
अतएव पावेत्र व श्रे मानळा गेळेला ब्राभ्हूण तुच्छ 


उडा जाऊ लागळा. ही वेचा स्कि क्रांतीहि विचारांत 
बण अवश्य आहे. 


ग्ल्या जाळपोळींत दिसून येणारी 


क वि नोव्रात्ते ही 
सत्यशो'वकी 


सः समाजाच्या बळवळोच्या मनोवृत्तः्िं 
वस्तार पावळेळे स्वल्प होय तिळा मधल्या 
$४९च्या चळवळीचे 


वन ॥मळालं, यापुढची 
हळंगेठीत देर! उब प्रांतापुरत॑ तरी राज्यशासन 

कर हो होय, पण समाधानाची गोष 
म्ह्णजे 


पायरी म्हणजे 


इतक 2। व ब मद्दारार 


डेपु ढं हिंड थ॒ नव्हे 
1डेपुरसर केला शेल्यामर हापि त: हिदुस्थान नव्हे, 
डाक 1 १ल्याधळ राष्ट्राची ह्याने होते मध्यवर्धी सरकार खधीर असेल तर महाराष्ट्रांतील 
र १८0 ९ 
8 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ 
०६4४ अमृतमहोत्सवी (30-३७ 
टी (की > मक 


ही त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जातिद्रेप 


घडामोडी महाराष्ट्राहाच वाधतीळ. १९४२ सालच्या एक वजनदार कमिशन नेमून ह्या जाळपोळीचीं 
य्वळवळीचें अभिनंदन गांबींनी केलं नाहीं म्हणून वोटे कारणें शोधून काढावी, नाहीं तर ही यादवी महा- 
मोडणाऱ्या लोकांना गांनीचा शहाणपणा आतां तरा राष्ट्राचा घात केल्यावांचून राहणार नार्ही. संयुक्त- 
पटला असेल असें वाटतें. 

कांही झालें तरी तामाजिक दृष्ट्या व राजकारण- _, 
दृष्ट्या ही बाब इतकी महत्वाची आहे कीं, सरकारनें पाऊल टाकाव, 


महाराष्ट्राच्या पुरस्कत्वोनींहि साबचान दोऊनच पुढें 


गांधीजींचे साक्सेवाद वगेरेबददळ कांहीं विचार 


::माझें आणि मार्क्तचें ध्येय एकच आहे, शासनसंस्था ही शेवटीं सुकून गेली पाहिजे. परंतु शासन- 
संस्थेच्या वा दंडसंस्थेचा विलय होणें हें जे अमीष्ट तें मार्क्सच्या विरोधविकासवादानें होइल असें मात्र मळा 
वाटत नाहीं, उलट पश्ची अहिसिचें आणि आपल्या मनोदे्‌वतेच्या आज्ञांचे पाळन.जर केलें गेळें तर देडसंस्था 
आपोआप अपरिद्दार्यपणें सुकून जाईल. 

एकाद्या समाजाच्या संस्कृतींचें मूल्यमापन करावयाचें असलें तर तें, त्या समाजाने निसर--शक्तींवर 
किती प्रमाणांत प्रभुत्व मिळाविळें आहे. किंद्रा त्या समाजांतीळ वाड्मय आणि कला या. किती सामथ्य- 
शाली आहेत, या गोष्टींवरून ठरवू नये, त्या समाजांतील घटक इतर प्राणिमात्रांशीं किती प्रमाणांत सौंज- 
न्यानें आणि ढयाट्यणें वागतात यावरून त्या समाजाऱ्यी संस्काते ठखावी 

क्रौपाटक्रिनच्या वित्वारसरणीप्रमाणें आदि-मानवाला रक्तपात आणि निढेवपणा आवडत नव्हते. हें 
जर खरे अडेल तर मग असत--प्रत्र्तीची वाढ होत गेलां अस आंधानच येते. 

प्राचीन काळीं दक्षिण अमेस्किमध्ये नरमेंथाची चाल होता, त्या नरमेघांत ज्या पुरुषाचा वळी 
जाले असे, त्या पुरुषाला त्यावद्दळ अभिमान वाटे व तो बळी जावयाला आनंदानें कवूळ होई, 
हरीच्या काळी कायद्याच्या सक्तीनें भरती झाळेल्या सैनिकांची सेन्ये हवेय आणि असत्य यांच्या 


पद्धतशीर प्रचाराने घेडावूऩ जाऊन प्रचेंड प्रमाणावर जन्षमूद्वांचा जो खून करतात. त्यापेक्षां वर्रळ दक्षिण 
अमोश्व तीळ प्राचीन प्रथा कमी अनातंमान्‌ आहे र | 

प्रेम आणि सहिष्णुता यांच्या पायांवर खराखुरा सुसंस्कृत तमाज़ संवटित करावयाचा असेळ त 
त्याळा ्ेस्क दाक्ति कोणती १ ' परलछोक-प्रतीति १ ही ती दाक्ति असावी असें मळा सुखवाबवाचे नादीं. 


आपल्या मनोदेवनेच्या उच्चतम प्रेरणा पाळावयाचे जर मठ'यान रविळें तर विश्वयीजनेतील आपलें कतेन्य 


१ल्य ऱ्चा त्यास कृताथता लाभ ळल, १) . 
"च्महात्मा गाथा, 


(ना, आगाखान यांनीं १७४६ सा ली शेट बेतळी असतां त्यावेळीं गांधींनी हीं| आपळीं मते व्यक्त 


केळीं ती. ना, आगाखान सानी नुकतीच जा लीं) 
एप. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


6 जे “> 
थ्न्च ी ७५ ! 
्ि 


न अमृतमहोत्सवी, 


अ 
झक ७१७१८ ज्र 
“पु; 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ग्रंथपरिचय% 


“शुद्र हे मूळचे क्षत्रिय होत. त्राह्मणांशी त्यांचें 
नित्याचें वेर, ब्राह्मणांनी द्रेषबुद्धीनें या. क्षत्रियांचा 


उपनयन-संस्कार करायचे नाकारळें. त्यामुळें हे 


क्षत्रिय सामाजिक दृटीने अघःपतित होऊन त्यांचा 
शद्रवणं वनला.' अक्या प्रकारचे चाळू समजुतीस 


धक्का देणारे अभिनव मत डो० आंबेडकरांनी आपल्या 
: काठ १५४९० ॥॥८ आवार? : या ग्रंथांत साधार 
मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
डो० आंबेडकर हे एक राज्यक्ास्त्रज्र, अर्धे- 
शास्रश्ञ व कायदपीडेत म्हणून सुप्रासेद्ध आहेत 
६ १० ७७७९ []॥९ उााताद3? !: ? 1 ग्रंथालहन 
त्यांनी प्राच्याविद्यापाडित या नात्यानें आपल्या विह- 
त्तत्वा नवान पलू प्रकट केला आहे. सुमारें सव्या 
तपाच्या व्यासगानंतर व परिश्रमानंतर आपण आपडे 
मत बनावेळें आहे असें त्यांनीं या ग्रंथाच्या प्रस्ता- 
वनत म्हटळ असून तं मत त्यांनीं आपल्या नेहमीच्या 
तडफदार थुक्तवादानं मांडळे आहे. आपले संशोधन 
अपूव आहे व था सक्योधनाने प्रचाठित एतहिपयव 
समजुतींना 'वक्के वसतील, याची लेखकाळा तौत्र 
जाणीव असून या संक्लोधनपर ग्रंथाच्या मांडणीतून 
एक प्रकारचा भावनावेक्वा व हिरीरी दिसून येतात 
आपल्या ग्रंथांतील मतप्रातेपादनानें पुराणमतवाद 
मंडळींचा आपल्यावर कोप होईल यायी जाणाव 
ढखकालळा असून त्यानं भवभूतीच्या * कालो ह्य 
[नखाविविपुळा च प्रथ्वी '* या वचनाची ढाल पढें 
केळी आहे. आपण वनविळेल्या मताविपयी त्यांची 
नेःदांक बेडर वृत्ति व त्यांचा आत्मविश्वास त्यांनींच 
दूध्रृत केलेल्या डा० जॉनसनच्या खाळीळ वचनावरून 
दिसून येतातः 6६] ॥0. टा (0 1)९ 
ऐशंह्रग९ ०) लयाला ए 9. ळा 1. ह 
१॥० ४९७ ॥॥८ 51ता5? ]) 1)1. 1). 1 


111017005 01 ४ 1] ( एकाद्या गुंडाच्या धमका- 
वणान भामट्याला पकडावयाठा मी कर्‍चरणार 
नाहीं, ) वर उल्लाखिळेल्या श्यद्राधिपयांच्या सिद्धान्ताचं 
प्रातपादून डा० आंबेडकरांनी जा प्रमाणें व जे आधार 
दऊन युक्तवादानं केळे आहे, त्या प्रमाणांचा ब युक्ति- 
वादाचा सारांश शक्य तों मुळाला घरून खाली 
दला आहे, या परस्चियानंतर त्यांतील मख्य 
उुद्दयाचे डा० दततरी यांनी केलेळें पराक्षण पुढ याचच 
अकांत दिलें आर? 

झेडवणाच्या उत्पत्तींची उपपत्ति वोदिक 
यात शाबू गेल्यास संशोधकाला एक कोडेच पडतें. 
चळवणांच्या उत्पत्तीविपयी सवीत जुना उल्लेख 
कस्थेदांताल पुरुपसूक्तांत आहे. उ याच्यापासून विशी 


पास झाली असा जो विराट पुरुष याच्यापासूने 
चार वण उत्पन्न झाले ( “ त्राह्वणो5स्य॒ मुखसासीत 
बाहू साजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यदेश्य :, पदभ्यां 


शद्रो$जायत '' 9 था सूक्तकाराने समाजांतील या 
चार वगाविपयांच्या उत्पत्तीविपयी जे अलॅकारिक 
वणन केल आहे, त्यांत जञट्रा तो पायांपासून 
झाला * असे म्हणून हान स्थान काँ दिळें £ शूद्र 
दगाविपर्याी येवडी अढी किंवा येवढा हेवादावा 
असण्याचे कारण काय १ हेव्यादार याच्या भावने 
ळ'च असं रूपकात्मक वर्णन करून दाद्राला क्षद्र व 
पददाळतर्‍च ठेविण्याचा कटऱ्य केळेळा दिसतो. नाहीं 
तर दाखक्ांत यज्ञांतीड सतरा ब्राहमण वडत्विजांयें 
वणन कारितांना “ कांही 
सुखापासून उद्सन्न झाले, र 
हातांपासून 

कोणी त्रश्‍त्विञ 


तइत्बिज भगवानांच्या 
कांद्दी पोटापासून, कांही 
असवणन केळे असून * पायांपासून *' 

उत्पन्न झाल्या य मात्र घणन नादा. 


री ग लत्टा' ७. (७ 1९३ 23१) 


५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


रू जे र: 

ह याती 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी? 
2 पक: जक 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


कारण, हे १इत्विजू ब्राहाण वगोतळे ना ! हृखिंदांताठ 
या आढंकारिक वर्णनाऱची पुरुपसूक्तांतील तज्याच 
प्रशरच्या व0नार्शी तुलना करितां ' पदूभ्यां द्य्टो5- 
जायत ? असें म्हणण्यांत ज्ूट्टांबिपर्यी . इतकी दुष्ट 
बुद्धि व इतका मत्सर या वृत्ती कां दिसून याव्या 
तसेंच हिज, त्रेबणिक, सवर्ण, अणे या दाब्दांचा 
चैऱ्चार केला असतां श्रद्रांची उत्पात्ते व॒ स्थिति 
यांविपर्यी आधिक गूढ पट्ट लागतें, ब्राह्मण, क्षात्रेय 
आणि बेब्य हे त्रैवार्णिक उपनयन संस्कारामुळे “दिज 
माने जात व या त्रैवार्णिक वरणेब्यवस्थेत श्वूद्राला 
स्थान नसे; पण मग शूद्र हा * सवर्ण *हि मानला 
जातो, तो कां १ अतिदाद्र किंवा अस्पृश्य हा 
पव्ण ? मानळा गेला, पण राद्र मात्र * अवण 
मानला गेला नाही, हें असें काँ ? त्रेवांणेकांच्या 
बाहेर राहूनहि हा * सवर्ण ? कसा राहिळा आणि 
: अवर्ण * कां नव्हे! 


> 


येदिक व स्मार्त वाळायांतील ब्राह्मणवर्गीय श्रु!त- 
स्मृतिकारांनीं इतर वणीच्या मानानें द्यूट्राला सामा- 
जिक बाबतींत जें हीन स्थान दिळें आहे, तें पाहून 
हा इतका हेवादावा कां असावा यार्‍चा विस्मय 
वाटल्यादिवाय गहत नार्ही, ' दाद्र हा जन्माऱचाच 
दास, त्यानें दास्यांतच कायमचे शाहिळे पाहिज, 
त्याला शिक्षण देणें म्हणजे गुन्हा त्यानें 
निथरनच राहिलें पाहिजे, त्याचें जीवित म्हणजे क 
पदार्थ, त्यानें उच्चवणीय स्त्रीला स्पा जरी केला तरी 
3] भयंकर शिक्षेस पात्र होईळ ! * इतका गहजव 
शूद्रांवर झालेला दिसून येती, अद्या प्रकार जगांत 
दुसरीकडे कोठेंहि समाजांतील एकाद्या वर्गीस इतके 
हीन लेखण्यांत आलें नसेल ! उदाहरणच व्यावयाऱचें 
झाल्यास जुन्या रोमन समाजांत उच्चनीच भाव होता, 


आहे, 


थापि रोमन कायद्याचा ब्राह्मण घर्मशास्त्राशी तुलना 
करतां, रामन समाजाताल हीन गणलेल्या लोवनना 
राजकीय व मुलकी बाबतीत हक्क नसेताह) परतु 
फांजदारी गन्ह्यांच्या बाबत)]त शमन कायद्यान उच्चा 
नीर्‍्च साव ठेवलेला ।देसन येत नाही गुन्हा वगण! 
करो, त्याला दोक्षा सारखोन्ब हात असे, तस्य 


मिळविण्याचा मागी वत्रादाणभमेशास्त्रांतल्याप्रमाणं 
कायमऱ्चा बंद नव्ह्ता 
हूद्रवणांच्या उत्पत्तींची घुद्धिवादी दृष्टीनें उपपत्ति 


लावण्याचा प्रयत्न पाश्चात्य प्राच्याविद्यापडितांनीं 


क्रेळा आहे. त्यांचें म्हणण असे काँ, वेदिक वाळा- 
याचे निर्माते हे आर्यवंश्ीय. त्यांनी दिंदुस्थानवर 


स्वारी करून एतदेश्षीयांना जिंकिले, ते एतद्देशीयांना 
दास आणि दस्यू म्हणत असत, या दासदस्यूंना 
जंकून त्यांनीं या दासदस्यूंचाचच शूद्रवण वनावेला, 


पाश्चात्य पंडितांचे वरील मसत पटण्यासारखे 
घे केवळ रहीत गोष्टींवर आधारलेले असून 

आहे, असे आडउनिक समाजशास्त्रीय 
वेचारसरणीन्ची कसोटी लावतां दिसून बेइईल. 
प्रथमतः आर्यवंद्या ही काय चीज आहि | तिचे 
घेशिप्टलदर्दाक लक्षण कोणतें £ दोन मतें यासंबधी 
उपलब्ध आहित. दारीरसवनेच्या दृष्टीनें प्रो> रिपले- 
सारखे समाजशास्त्रज्ञ आयेवंद्षीयांचें लक्षण “ लांबट 
डोक, साधारण उभट प्रमाणद्यीर चेहरा, सरळ 
रेख्रीच नाक, ठसठशीत तांडवळा '* अर्स समज- 
तात, पण अक्ची| लक्षणे ट्‌ युलानिक आणि मेडिटरोने- 
अन अक्शा दोन्हीहि वंद्यांमध्ये दिसून येतात. 
म्हणून हें आर्यविशिष्ट लक्षण होऊं शकत नाहीं. 
दुसरें मत प्रो> मॅकूससुलर यांचें. ते म्हणतात कीं 
आये हीं संज्ञा वंद्याविशिष्ट नाही, मार्पाविशेष्ट आहे. 


र ७ ५ "२ ४५ न्ऱृ 
आर्य वंद, आर्य डोळे, आर्य नाककान असें 
वर्णन करणें म्हणजे ' परणाला०्ट्गगाऱंठ ताट- 
॥खाघा' ल ७१घलोशट्हणीयाट शाषिणीपी08ा' 


असें, म्हणजेच एकादा शब्दकोश उभट चेहऱ्याचा 
म्हणण्याइतकें्च हास्यास्पद आहि. खुद्द कग्बेदांत 
आर्य हा दाब्द एकततीस वेळां आला आहे. अये हा 
अद्व्याऐंशीं वेळां आला आहे, पण कोठेहा त्याचा 
आयवेद्यीय हा अर्थ लागू पडत नाहीं, वरे, आये 
ळोक बाहेरून आले म्हणतात. पण त्यांचे मूलस्थान 
कोणते याबावत तज्जञांतहि अजून एकवाक्यता 
नाही, टिळकांच्या मतें, वब्म्वेदांतील लांब रावी व 
पद्दाट यांचें णन लक्षांत वेतां आयोचें मूळ 


रोमन समाजांत ही हीनता माणसाला कायस'चा वसतिस्थान उत्तरर्व होते. परतु वरवेदात जवा 
1... बट नेत गोट भं आवड प्राण 0 ट्ट घ््ज 
चिकटलेली नसे, त्याळा उच्चवणींयांवरोवर समानंता घोडा हा. आवडता प्रला नाह. हा. गोष्ट जर 
ष्‌७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ ळे । 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी 5 ; 
2 पक: जक 


क क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ह » नवभारत '९ 


नवभारत 


विचारांत घेतळी तर घोडा हा प्राणी उत्तर *ख्वा फडे 
कोठून आढळणार | म्हणून उत्तरूरूव हें आयाचे 
वसतिस्थान ही उयपात्ते आाधारामायी लटकत 
राहते. तसेच ज्या दासांना किंया दस्यूंना आयोनी 
जिकून घेतळें असं ग्रहीत 'रळें आहे ते दास 
आणि दस्यू तरी कोग १? आये आणि दास किंवा 
दस्यू यांच्यामचील तुरळक सचकमकी सोडन दिल्या 
तर त्रश्ेदांतील इतर उल्लेखांवरून आय आणि 
दास ह्यांनी आपणां दोघांच्या समान शात्रविरुदध 


संयुक्त फळी बनाविळी असल्याचें दिसून येतें. 
द्स्यूना  मत्रवाः !', “अनसः? व दासांना 


' कृष्णाने ' किंवा $ कृणावर्ण * असं म्हटळें आहे 
* मूत्रवाच: १ म्हणजे असंस्कृत औवड'बोबड भापा 
बोलणारे, ' अनसाः ' याचाहि अर्थ सायनाचायीनी 
तसाच केळा आहे. ओवडथोबड भाषेवरून ठोक 
भिन्न वंद्याचे आहेत असें अनुमान काढणें धा्ट्याचेच 
होय. दासांना ' कृष्णयीानि ' म्हटलें आहे त्याचा 
थ लाक्षाणक नसेळ कशावरून ? वरे; वेदकाठीन 
आये ( इंडो-आर्थन) हे गोरे होते बाळा तरी 
काय पुरावा आहे? उलट परश्षी आर्यवेद्यीय राम 
आगि कृष्ण हे ळवणय्च होते ना १ कपण्य 
महपांच्या क्रग्वेदांतील वर्णनावरून (>, 31, 11.) 
ते काळे असावे असें दिसतें. वरे ' दास वण 
यांताळ वणे या दब्दाचा अथ रंगच कक्षावरून ! 
वणापासूनच रूपांतरित झालेल्या, झंडअवेस्तांतल्या 
वरेण चा अथ वघतां, वण याच्या 
* घम किंवा श्रध्दा) असाहि असावा. शिवाय 
कग्वेद  स्वणारे ज्यःना आर्य म्हणतात 
त्यांचे शत्रू दास क्रिंवा दस्यू कशावरून ?१ 
कग्वेदांत किती तरी तचा अक्या दा खवून देतां 
येतीळ कीं त्यांत आर्यांनी आपल्या आय शात्नं 
विरुद्ध ठेवतांना आवाहन केळे आहे यावरून 
परस्परांशी बढवेर अद्वा दोन आयरे जमाती होत्या 
झ्सें अजुमान नित्रत. या. दोन आये सगहांच था 
दोन भन्न विन्वारसरणी दिसून थेतात 


अश 


इग्बेदांन 
धार्मिक किंवा उपाच्यायप्रयान विज्ारसराश दिसिन 


विचारसरणींत चातुवर्ण्य-व्यवस्था परमेथ्वर-निर्सित 
म्हणून मानली गेळी, तर दुसर्‍या विचारसरणीत 
ता एक मानवी घटना म्हणून मानली गेली, असे 
रोन आथेसमूहद हिंदुस्थानांत होते याळा मानववे 
आाल्ताचाहि आधार देतां येतो. मानववंशशास्त्रदृ्टया 
त्थानांत दोन प्रकारचे मानववंद आहेतः 
(१) लांवट डोक्याचे मेडिटरेनियन वेज्षाचे लोक. 
॥जत्रा भाषा आय होती. हे हिंदुस्थानच्या आंतील 
गांत आहेत. ( टोळ्या चेहऱ्याचे अल्पा- 
«न ढाक. हे हेमाल्यांत होते. यांची भापाहि 
भाच होता. हे हिंदुस्थानच्या कडेकडेने सांपडतात 
गांपर्का कोणते आये हिंदुस्थानांत पाहेल्या प्रथम 
आले याचा जरी निणय होऊं शकला नाहीं, तरी 
खुद्द हिंदुस्थानांत आयीचेच दोन पक्ष होते हृ 
& हात. एवर्‍्च वरील प्रमाणांवरून विचार करितां, 
पाश्वात्य प्राच्यावेद्यापंडितांचें आयीविषरयीचे प्राते- 
गन कता अभध्रेंकचें व डळमळीत आं दिसून 
यरल 
यू हे अनार्य होते याळाहि निर्णायक पुरावा 
नाह. आयार्‍चा धम ते पाळीत नसावे, उदाहरणाथ) 
सन्त मानुपे लोके सर्ववर्णेपु दस्यवः । 
हिंगान्तर वतमाना आश्रमेपु चतुष्वापि || 


"महाभारत, शांतिपवे द 
दास आणि दर यू रानटा होते अस्ते त्यांच्या 


उग्वदाताल वणनावरून [दसत नार्ही दस्यू दाभर 
ट्‌ 
सवाजे असलेल्या शहरांत कल्ल्यांमध्ये राहत असत; 


त्थ न्घ थ्य 

म र्थ असेत व आयाच्यांसारस्त्रींच शास्त्रास 

'ाच्याहा जवळ असत 
आयानी जिंकून दास 

५स्यू हेच ठाद्र टात 

ना ग उलट पश्भी 


बनावेलेळे दास किंवा 
साळे कांहीं निणीयक प्रमाण 


सतय शूद्र हे एका लढाऊ जातीचे वा 
रचे नांव होतें असे म्हणावयालळा जागा आहि. 


शेक वट 

ज़म "न हिंदुस्थानवरीळ आपल्या स्वारीत ज्या 

रि ता जिंकरर या त्यांत सोदरिः ( गराट्र ) नांवानचा 
- साते होती. शुद्र हे अनार्य असावे असें धर्म 


तत; तर झथवेवेदांत, तदुत्तर ब्राद्वणग्रंथांत व दस्त पडेतर यथ यांतीळ कांही वचनांवरून 
> र्ष ग्च 
पुरा क सामा* जनाच्या प्रचाठित सम घुर्ता- पक्षच माह यांना कता किंमत द्यावी हा 
स्की लकेक विच।रसराणे दिसून येते, पाहल्या ! रिळेळे आ. तादि गरथ शूद्रांच्या वे ब 
८९०९७ 5 टू अस दसत. 'बमसूत्रांच्या 2) 
ष्ट 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका शि गा आशि 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र 
ळत मर 


्। » नवभारत '९ 


७५ छो 
न्< (अमृतमहोत्सवी? > ७ 
क “कि 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


श्द्र्हे 


शद्राला उपनसनान्या आधिकार नाहीं, वेदाव्यय- 
नाचा नाहीं, यजन करण्याऱ्या नार्ही, सोसपानार्‍चाहि 
नाही, याउलट ' संस्कार-गणपति' नांबाच्या 
ग्रंथांत द्यूद्राला उपनयमार्‍चा आधिकार आहे असें स्पष्ट 
विधान आहे. छांदोग्योपनिपदांतील कथेवरून जान- 
श्राते नांवाच्या शूद्र राजाला रेक्व नांवाच्या ज्ञान्यानें 
संवर्गविद्या शिकविळी, असें स्पष्ट दिसतें. वप्ग्वे- 
दांतीळल अनेक सूक्ते रचणारा कवप ऐळूप हा 
होता, श्यूट्राला यज्ञ करण्याचा आविकार होता असें 
बादरि नांवाच्या आचार्यांचे मत होतें, असा 
उलेख जेमिनीनें केला आहे. 'सुकन्या-च्यवन? कथे 
वरूनहि शूद्रांना देखीळ सोमपानाऱचा आधिकार 
असावा असें दिसतें. कोटिल्यानें तर शुद्र हा जन्माने 
र्थ आहे असा स्पष्ट उळेख केला आहे. शूद्राला 
मानाचे स्थान होते असें कांही गोष्टींवरून दिसून 
येते. उदाहरणार्थ, राजाला राज्यपद लोकांकडून 
मिळत असे. त्या लोकांचे जे प्रतिनित्वि त्यांना 
५ राहन ? असें म्हणत. कारण राज्याविकाराऱचे खरे 
रत्न मूळ त्यांच्याजवळ असे. हे ' रात्ने ? राजाला 
राज्याधिकार देत असत. या रत्मीकड्टडून राज्या- 
धिकार मिळाल्यावर राजा या रत्नींना घरोधर भेट 
देत असे- या रत्नीमध्ये नेहमींच एक शद्र असे हे 
लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. राजाच्या प्रचानमंडळांत 
शद्रांना स्थान होतें येवढेंन्च नव्हें तर ते ब्राह्मणांच्य 
बरोबरीनं होतें हें महाभारतांत भीष्माने केलेल्या 
उपदेश्यावरूनहि स्प्ट दिसतें. 
अक्षा प्रकारे श्यूट्रांना समान दजा व मानाचें 
स्थान देणारे उल्लेख सांपडत असतां श्वेद्रांना हीन 
लेखणांरे उळख तत्पूवी दिळे आहेत त्यांची संगाते 
कशी ळावावया'ची ! शूद्रांच्या बाबतींतील ही कूट- 
समस्या कशी उलगडावयाची ! 


ही समस्या एकाच उपपत्तान सुट शकतन ता हा 
की, द्यूद्र दे आये क्षाबिय हात. त्यांच्यांपेकग कां्दी- 


ळ ण्‌ श्‌ 
1) । 
सद्व्द गन आश्र पर्व र क व ९ ण ह. गम । 


आश्चयीचा धका कमा ९ 


श्र 


मूळचे कोण ? 


तस्मात्‌ शद्रः पाकयरेयजेताव्रतवान्‌ स्वयमू । 
पूणपात्रमर्या आहु : पाकवजस्य दाक्षिणामू ||३८|| 
शूद्र: पंजवनो नाम सहत्याणां शतं ददो | 
रन्द्राझेन विधानेन दाक्षिणामाते नः श्रुतम्‌ ॥३९]| 


-णर्शांतेपवे, अध्याय साठावा, 

पूवा पवन नांवाचा शूद्र होऊन गेला. त्यानें 
एन्द्राभ विधाने यज्ञांत लाख पूणपात्रांची दाक्षिणा 
देला, ' हा पजवन कोण ! याचा पत्ता “ पिजव 
नाचा मुलगा जो सुदास्‌; त्याचे पुरोटित विश्वाभैत्र 
वाणे होते '? ( निरुक्त, २, २४.) या यास्काचा- 
यांच्या वर्‍चनावरून लागेल, अथातच महाभारतांत 
उल्लाखिळेला पेजवन म्हणजे सुदारू असें दिसतें 
आतां हा सुदास्‌ तरा कोण ? याबद्दल संशोधन 
करतां भडखेद आणि विष्णुपुराण यांवरून सुदास्‌ 
तीन होऊन गेळे असें आढळून येतें परंतु त्या 
तिघांहिविपर्यांच्या उल्लेखांवरून मिळणाऱ्या माहि- 
तीची तुलना केळी असतां, कग्वेदांतळा सुदास्‌ 
हाच महाभारतांतील उपारानेदिष्ट शुद्र पेजवन होय 
यावद्दळ खात्री पट्टू शकेल, प्रो० वेवर यांनीहि द्दाच 
सिद्धान्त काढला आहे. कखेदांतील सुदास्‌विषयी 
विख्युरढेल्या अनेक उल्बर्खांवरू्न त्याच्या व्यक्ति- 
मत्त्वाची थोडी कल्पना येऊं शकते. सुदासूचे शत्र 
आय आणि दास असे दोघेहि दिसतात. त्याच्या 
वाडिलांबे नांव दिवोंदास होतें. त्याच्या पर्त्नींचें 
नांव सुदेवी. तो क्षत्रिय राजा असून त्याला राज्या- 
भिंधेक खुद्द वद्वार्षि वासेष्ठ यांनीं केळा होता. तर्खेद- 
कालीन समाजांत ज्या दाहाराज्ञ युद्दानं खळबळ 
उत्पन्न केळी त्या दादाराजञ युद्धांतील प्रधान वीर- 
पुरुष सुदास्‌ हा होव सुदासून अश्वमघयज्ञ कला, 
त्यानें स्वतः वेदिक सूक्ते राचिळीं. तो इतका उदार 
आणणि दानशूर होता कां त्याला * आतिथिग्व ? 
( आतिथयपरम ) म्हणत असत. त्याचा पिता 
दिवोदास हा भरत नांवाच्या जमातीपैकी होता. 
च्या नांवानें हिंडुस्थानास “ भरतवर्ष ? हे नांव 
डले ते हे भरत होत हे लक्षांत घेतल्यास दिवोदास 
॥णि त्याचा पुत्र सुदास्‌ ( म्हणजेच भहाभारतार्ने 
उललेखिळेला दादर सुदास्‌ ) हे 1 कता महानुभाव असे 


प्रमाणे बघून पया क 
हणजे स॑ भारतांताल खाढील का च्ची कल्पना येई 
मुख्य प्रमाण म्हणज ९ राजे होऊन गेले ह्याची कल्पना येईल, 
होय $- त 
९ 
नं. ८ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ 
०६4४ अमृतमहोत्सवी (30-३७ 
टी (की > मक 


ही त. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ज्या शूट्ट नांवाच्या क्षत्रियांच्या जमातीत सुदास- 
सारखा पराक्रमी व वेभवशाली राजा होऊन. गेला, 
ते शूट क्षत्रिय होत असे म्हटलें की, प्राचीन 
काळीं शूद्र नांवाचा हीन असा तवथा वण नव्हता 
असे म्हणणें प्राप्तच होतें आणि बा म्हणण्यास 
पुष्टिहि मिळते. ऐन त्रइखेदकाळी तीनच वणीच्या 
उल्लेख आहे. दातपथ त्राह्मणांत (२९, १, ४, ११. ) 
आणि तेत्तिराय त्रोह्मणांताहे तान वणे उत्पन्न 
झाल्याचें वर्णन आहे. मग चातुवण्यीत्पत्तींचा वेदिक 
आधार असें जं पुरुपसूक्त त्याची वाट काय? तें 
मागाहून क्रग्वेदांत घुसडळें गेळे असें प्राच्यविद्या- 
पंडितांचे मत आहे. पुरुपसूक्ताच्या भाषेवरून, 
त्यांतील कल्पनांवलून व इतर वेदांत दिसून येणाऱ्या 
त्यांतील त्रज््चांच्या संख्याभिन्नतेवरून, पुरुपसक्‍त 
ही ऐन क्ग्वेदकाळीन मोठिक स्वना नसून तें 
मागाहून त्रथ्ग्वेदसाटेतेत प्रश्ित्त कळे गेळे आहे ह 
उघड होतें. हणून पुरुपसूक्तामधीलळ विःानास 
मोलिक महत्त्व नाहीं 


ल 


शूद्र हे मूळचे क्षत्रिय, मग त्यांना मागाहून 
होन, अपमानास्पद असें कां गणण्यांत आठे | 
त्यांना उचच पदावरून खाळी ओढून त्यांच्या हीन 
असा चवुथे वर्ण कां बनविण्यांत आठा £ या 
प्रश्नाचे उत्तर हेंच कीं, याळा कारण शूद्र क्षत्रियांचे 
ग्राह्मणवगाश्ी आढिळें भयंकर विठु. याला पुरावेहि 
भरपूर सांपडतात. वासिठ्ठ आगि विश्वाभेत्र यांत्रे वेर 
तर अनादिकालापासून प्रसिद्ध आहे. वसिट्ट हा 
ब्रह्मापे, तर विश्वामित्र हा राजार्षि होता, हा राजप 
विक्षा[सच् मत्रद्र्टा असून सुप्रसिद्ध 'गायत्री? मंत्राचे 

दर्शन ? यालाच झाळें. तो भरत नांबाच्या 
क्षत्रियकुलापेक्री होता, व्राह्मण आणि क्षत्रिय यांच्या. 
मध्यें मुख्यतः तीन अविकारांवदळ भांडण न्याल 
हात अस दिसते. (१) प्रतिम्रहाचा ( दान-स्थीकार 
करावयाचा ) आविकार, (२) अध्यापनाचा 
म्हणजे वेदविद्या शिकवावयासया आधिकार आणि 
(३) याजनाचा म्हणजे यज्ञांत पोरोहित्य कर- 
ण्याचा अधिकार, ब्राह्मणांचा कटाक्ष हे सर्व आप्रे- 
कार---विरोपतः तिसरा याजनासचा आधिकार 
आपणांठाच आहे यावर होता. वसिष्ठ आणि 
विश्वामित्र यांमधील वेराचें वीज या आविकारग्रहणा- 


६9 


अनुक्रमणिका 


. पराक्रमा 


वददळच दिसून येतं. पूवोक्त शूद्र राजा 
याचे य। प्रकरणी महूत्वात्रे अंग असळेळें दिसते, 
त्याचे पुराहित प्रथम वसिठ्य होते. पण त्यांना 
काढून टाकून त्यानं विश्वासेञ्राला पुरोहित नेमले 
एवढच नव्ह तर, वासंष्टाचा मलगा जो शक्ति त्याला 
त्यान [जवत जाळले, कारण काय, तर या शक्तीने 
वक्षासत्रालळा यज्ञमंडपांत सावंजनिक वादाधिधाद 
हात असतां अगदी निरुत्तर केळें होतें. यामूळे वसिष्ट 
आण सुदास्‌सारखे शूद्र क्षत्रिय यांच्यास'घील वैरभाव 
सारखा वाढतच गेला, त्राह्मण-क्षात्रेय-सैधणीऱ्ची 
उदाहरण म्हगून वेन, पुरूर्वस नहुम आणि नासे या 
प्राख्रींन काळच्या राजांच्या कथांचा उललेख करतां 
यईल. हे राजे चूद्ट जमातींताळि आये क्षत्रिय असून 

व तेजस्वी होते. त्यांना ब्राह्मणांचा 
आनवयाचत एकतेत्रीपणा सरन न झाल्यामळें त्यांनी 
त्याना कसून विरोध केला, अशा प्रकार वंरभाव 
वकापास सेल्यामुळे ब्राहागांनी या भां 


खार क्षात्र- 
याना नक्षा उतरगभिण्याचा चंग वांधळा व त्यांचा 
सामा]जक अ'बपात करावयाच ठरवून त्यांचा 
गुह्र वग बनाविलळ 
ध्ाचयांच] 


अधपतन * घड ए[ण्यासा2 
त्राह्मणांनां कोणे तंत्र अ वलबिळं ! वा त. न व | 
न. आकवकास्च त्यांनीं काढून धेतला, उप- 

चे मुख्य काय म्हणजे नदाभ्यासास सुरुवात करणें, 
वाप्ताबेक पाहतां उपनयन-संस्कार मृळत$ सवा" 
ल फार काय, पण वरिरे मुक, क्लीब यांना देखील 
य मड बळ आयचा घम न पाळणारे. पण 
ह. पनयन, वात्यस्तोमानंतर कां होइना, 

त अस, स्रयांचहि उपनयन होत अस, अद्शा 


मवाल न वचने सांपडतात. 'संस्कारगणपाते? या 
रै हर मदे. बुरा "आहे उपनयन होत असे, 
य्व्ह' वासेष्टानें कळा का अट राजाला राज्याभिधक 
त्याचे उपनयन इ. भज सून यजञहि केला, तेव्हां 

असच पाहिजे, ल्रियांन्वा 


उपन यनाज्रा झां 
म! 
असें देतां वेरल , _ टिरावळा गेळा याला कारण 


वषा वाळव्यात १५ त्यांचा बिवाहसंस्कार आठव्या 
१ होऊं ठागल्यानेतर वाळवयांतच 


रीणारा र 
वेतत्र असा 
करितां ठेविला : प पनयन संस्कार त्यांच्या- 


ह. पण शूद्रांचा मात्र उपनयन- 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


सुदाश्‌ 


$$ 
क 


हँ जे च्छ 


७०५ 41303. 
न्ह्« ६अमृतमहोत्सवी& >२७ 


पश शर्ट 
वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


गटर 
संस्कार हिरावून व्रेतळा गेला ! ब्राहणवगार्नेच सूड- 
घुडीनें कट करून श्यूट्रांना सामाजिक दजीवरून 
खार्ली ओढण्याकारेतां त्यांचा उपनयनसंस्काराधिकार 
काहून घेतला असावा असे म्हणणे प्रात आरे 
शूद्रांचा उपनयनसंस्कार हिरावून घेतल्यावर 
सामाजिक होनतेचचा शिक्का त्यांच्यावर बसला 
असल्यास नवळ नाहीं.  उपनबयनसंस्काराभावी 
शूद्रांचा 'वनावरील व मालमत्तेवरील आविकाराहे 
गेला, उपनयन नार्ही म्हणजे वेदाध्ययन नाहीं, 
वेदाव्ययन नाहीं म्हणजे यज्ञ करावयाचा अधिक्रार 
नाहीं, यज्ञ करावयाचा अधिकार नाहीं म्हणजे 'बन 
मिळवावयाऱ्या वा मालमत्ता करावयाचाहि आविे- 
कार नाही, अक्णी ही कारणपरंपरा होती. उपनयन 
नाहीं म्हणजे ज्ञान आगि घन मिळवावयाचाहि 
अधिकार नाहीं, त्यामुळे माणसांचा एक कायमचा 
अज्ञानी, दास्यमझ आणि निवन असा वर्ग निर्माण 
झाला असल्यास नवल नाहीं. अशा प्रकार झूट्रांचा 


उपनयन-संस्फास्च बेद कलून ब्राह्मणांनी त्यांना 
खर्ची करून टाकलें व त्यांच्या जविनाचे अगदी 


शमशान करून टाकले ! 

ब्राह्मणांना अश्या प्रकारे एकाद्याचा उपनयन 
संस्कार करावयार्‍चा हक्क नाकारण्याचे कतुमकतुम्‌ अरे 
सामथ्ये होतें हें पुढें इतिदासांत दिसणाऱ्या उदा- 
हरणांवरून सिद्ध होतें, ब्राह्मणाच्या पोरोहित्याशिवाय 
उपनयनसंस्कार होऊं शकत नसे. जर ब्राह्मणांनी 
एकाद्यारचे उपनयन करावयाऱयें नाकारळें तर तो 
डदिजत्वाळा कायमचाच सुकत असे, असें न्याया- 
ल्यांच्या कांही निवाड्यांवरून दिसते. प्रत्यक्ष छत्रपति 
शवाजा महाराजव कोल्हापूरचे शाहू छत्रपांते यांच्या 
उदाहरणांबरू नाहि हे निर्विवादपणे सिड होतें. छत्र- 
पति शिवाजी महाराज यांचे उदाहरण या दृष्टार्ने 
फार उद्लोवक आहे. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य- 
संस्थापनेनंतर राज्याभिपेक करून व्यावयाचें ठरावेलें, 
राज्यामिपेकाचा हेतु साव्य व्हावयाचा म्हणजे तो 
वोदिक पद्धतीनेच व्हावयास पाहिजे होता, तो वेदिक 
पडतीनं करावयाचा म्हणजे त्याचें पौरोहित्य करा: 
वयाला ब्राह्मणच पाहजे होता. येवढे गोठे खराज्य- 
संस्थापक पराक्रमी छत्रवति शिवाजी मटडाराज, पण 
त्यांना देखील ही परंपरागत रूढि वाजूळा सारून 


हे मूळचे कोण ! 


ब्राह्मणेतराकडून पोरोहित्य करविणे शक्‍य नव्हतें 
त्राद्मण पुरोहित तर त्यांना मिळेना. कारण, ब्राक्म- 
णांच्या मताप्रमाणे शिवाजी महाराज क्षात्रिय नव्हते; 
कां का, काळियुगांत क्षत्रियांचा लोप झालेला आहे ! 
म्हणून शिवाजी महाराजांना वौदेक विधानें राज्या- 
भिंधेक करून व्यावयाचा अविकार ब्राह्मणांच्या मरते 

नव्ह्ता ! समजा जरी ते क्षत्रिय ठरते तरी ठराविक 
वयांत उपनयन न झाल्यापुळें ते राज्याभिंधरेकास पात्र 
ठरळे नसते ! ते शूद्र असल्याकारणानें फार फार तर 
त्यांना पौराणिक विधानें राज्याभिषेक होऊं शकला 
असता ! अक्षी विकट परिख्थातते होती. शिवाजी 
मदाराजांना राज्याभिपेक करून ध्यावयासाठी किती 
जग जंग पछाडावे लागले, त्यासाठीं आपण 
आहे हें कसे सिद्ध करून व्याबें लागळें व गागा- 
भटद्टांतारखा ब्राह्मण किती दार्थीनें मिळवावा 
लागला ! वरे, शेवटी दृतक्या यातायातीनें पण 
थाटांत राज्याभियेक झाल्यावराहि विरोधी पक्षाने 
हा राज्याभिपेक शास्त्रसंमत नाहीं, अपदाकुनी, 
अमंगळ आहे म्हणून क्ली ओरड केळी, काकताठीय 
न्यायाने कांहीं अथघात, मृत्यु घट्टन आला तेव्हां 
शदिवाजी महाराजांनी त्या अमंगलाचे निराकरण 
करण्याकरितां पुनः पोशाणिक विधीने राज्याभिषेक 


क्षत्रिय 


क्सा करून घेतला, इत्यादि 
गोष्टी इतिहासांत विश्वत आहेत. त्या 


लक्षांत घेतां ब्राह्मणांना उपनवनाश्रिकारद्रारा निग्र- 
हातुम्रहाचे किता. आनेयेत्रित अधिकार होते हें 
सिद्ध . होईल. हा सव कप आधिकार त्यांनीं शूद्रां- 
विरुद्ध वापरल्यावर छूट्रांना समाजांत नीच स्थान 
आलें असल्यास त्यांत पुळींच आश्चथ नार्ही, 


ज्या शूद्र क्षीत्रयांवर त्राहाणांनी आग पाखटड्टून 
त्यांचे उपनयनाचचे आधिकार हिरावून घेतले व 
समाजांत त्यांना हान स्थान देऊन त्यांचा चतु 
वर्णे वनात्िळा, ते श्यूद्र क्षत्रिय प्रथम अल्परतख्य 
होतं. मागाहून [हंढडुसमाजांत जो बहसंख्य शूद्रवगे 
नेमाण झाळा तोव हे मूळ शूद्र क्षत्रिय एक नव्हेत 
त्या वरिवार्‍यांवर म नातियांप्रमाणम्च अत्यंत 
अपमानास्पद अश जिणे लादळें गेळें ही 
गोष होय. | 


६१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रं 
ळत मर 


। » नवभारत '९ 


७७५ 31 
नट अमृतमहोत्सवी /5/->३७ 
झक. क जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ग्रेंथसमीक्षण% 
शूद्ट व क्षत्रिय भिन्न होते 


डॉ, के, ल. दप्तरी 


डो० आंबेडकर ह्यांनी “ ० छा पाट 
ञएता'88? १7 ह्या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे 
आणि त्यांत त्यांनां असा सिद्धांत स्थापन केला 
आहे कीं “' शूद्र हे पूवी क्षत्रियच होते, शूद्र राजे 
व ब्राह्मण ह्यांमध्ये एकसारखी भांडणे हात, त्यांत 
शूद्र राजांनीं ब्राह्मणांचा पुष्कळ छळ केला, त्यामुळें 
उलट त्राह्मणांनीहि झूद्रांचें उपनयन करण्याचा 
इनकार केला, परिणामतः शूद्र अवनत होऊन सांप्रत 
ज्यांना सच्छूटर किंवा स्पृश्य शूद्र म्हणतात ते झाले 
व त्यांचा चवथा वरणे बनला, त्यापूर्वी तानच वर्ण 
होते.” (पृष्ठ २२९ वपृप्रे २२५ ते २३६.)ह्या 

ताच्या सिद्डाकारितां त्यांनीं जी प्रमाणें दिली 

हेत त्या प्रमाणांवरून हा सिद्धान्त सिद्ध होतो 
किंवा नाहीं ह्याचा विचार करून खरा सि द्वान्त 
कोणता ठरतो ह्याचाहि वि्वार * करण्याकरितां 
ळेख लिहीत आहें 


डा० आंबेडकर ह्यांनी ज्या प्रश्नाचा ऊहापोह 
केला आहे, तो प्रश्न ऐतिहासिक आहे हें त्यांनीच 
मान्य केळे आहे व इतिहास-संछो'वकाच्या ठिकाणी 
णते गुण असावे याचेंहि वर्णन त्यांनीं केळे आहे 
( मस्तावना पृष्ठे उ, ज्या. उ 3 ब त्या गणां- 
तुल्य मा वागेन अशी त्यांनीं प्रतिज्ञाहि केलां आ 
(प्रस्तावना पृष्ठ सश ), हे. सव चांगलेच आहे 
आणि ह्याठुळच हा लेख लिहिण्याचा मला उत्साह 
वाटतो 


हा 


पण एका महत्वाच्या गोष्टीकडे 
करांनी द्यावे त्स लक्ष दिळळे नाही 


डा० आंबेड- 
। केद हा 


&  छ० प०'०॥॥७ जिएवा०३?१ ७५ [),, 13. 1१ 


« ॥॥1॥)00]२०]', ॥॥१ट:७' & (०, ]> 


घमग्रथ आहे; महाभारतासारख्या इतिहास--ग्रंथांत 
जस वणन असतें तसे कर्ग्वेदांत असू शकत नार्ही. 
अस स्वमतावरील आक्षेपाचे रूडन करतांना ते 
म्हणतात ( परष्ठ २४१ ); पण त्याचा पारैणाम काय 
हाइल ह्याचा मात्र त्यांनी. विचार केला नाहीं. 
इतिहास-अंथ व 'मंग्रंथ ह्यांमव्ये जर भेद आहे तर 
त्याचा पारणाम काय १ आपणांपुढीळ प्रश्न समाज- 
*्ववस्थच्या इतिहासाचा आहे. समाज-व्यवस्थेचे 
केवा इतिहासाजेच ग्रंथ त्या प्रश्नाविषयी प्रमाण 
होत. ज्या ग्रेथाचा जो विपय असतो, त्या विपरया- 
वाबवतच त्या ग्रंथाचें प्रामाण्य असतें हें मान्य केळें तर 
स्वालद्वान्तस्थापनाथ डॉक्‍टरांनी त्रइग्वेद व ब्राहाणें 
ह्या थमंग्रथांतील वच्चनांचचा उपयोग कां केला हा प्रश्न 
उप्ास्थत होतो. इतिहासाचे व समाजव्यवस्थेचे ग्रंथ 
डाक्टरांना सांयडळेच नाहींत काय कग्वेदासारख्या 
वमप्रथातूनच इतिहास काढण्याची पाश्चात्य पंडितांचा 
अन्याव्य पद्धतीच डॉक्टर्साहेबांनी कां स्वोकारळी ! 
व्ग्वेद, यजुर्नेद, सामवेद आगि ब्राह्मणे ह्यांचा 
विपरय वज्ञ व यज्ञांत म्हणावयाच्या देवांच्या प्रार्थना 
हा हाय ह्यामुळे ह्या ग्रंथांतील भाषा काव्यांताल 
भापसारखी अलंकारिक असते, कल्प प्रचुर असते 
आण तात भरमसाट स्तुतिहि असते. म्हणून त्या 
भापतून इतिहास काढणें अन्याय्य आहे, हँ न्याय” 
थय डाक्टरांनीं लक्षांत घ्यावयास पाहिजे होतें 
अश्या धमंग्रथांत ऐतिहासिक गाष्टांचा केवळ अस्पष्ट 
असा नदश असेल तो घरेऊन त्यावरून कोणताहि 
डात ठरादेणं धोक्याचे होय. अश धर्मग्रंथांत 


४७४७५ 259. 


द्र 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ष्ह्न 
न्ट<रट् अमृतमहोत्सवी >-७ 


औक 
९७००४ > 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


शूद्र व क्षत्रिय भिन्न होत 


भरमसाट स्तुतिद्दि असते असें जोमिनीय 'धमसूत्े 
१, २. १ ते २० ह्यांत उत्तम रर्तानें सिद्ध केलेलें 
आहे. त्या स्तुतीवरूनाहे इतिहास काढणें धोकष्या*चेःच 
होय, 

परंतु १४७ व्या पृष्ठावर डाक्टर म्हणतात; 
६६ क्रूगवेदांतील पुरुपसूक्त व त्राह्मणम्नथ ह्यांमध्ये जा 
धिरोध आहे (१) त्या विरोधाचा निणय सार्मा- 
पेच्या नियमांनी करतां वेत ' नाहा, एातह्यासेक 
परीक्षणाच्या नियमांनींच केला पाहिजे,” नऱग्वेद 
आणि त्राहमणें धर्मग्रंथ आहेत हे डॉक्‍टरांना मान्यच 
आहे. मग अद्या धमंग्रंथांना ऐतिहासिक परीक्षणाचे 
नियम लावणें ही जबरदस्ती ठरते हें डाकटरांच्या 
कसे लक्षांत आलें नाहीं ? त्यांनीं इकडे लक्ष द्याव- 
यास नको होतें काय £१ 

कोणत्याहि सिद्धांताला पश्यु मानळें तर त्याला 
स्थिरपणें उभें राहण्यास चचार पाय पाहिजेत; पण 
डौक्‍टरांच्या ''मूळ वर्ण तीनच होते'' वा सेद्रांतास 
तनिचच पाय आहेतः एक पुरुणसूक्त, दुसरा शतपथ 
ब्राह्मणांतील वचन आणि तिसरा तेत्तिरीय-त्राहा- 
णांतीळ वचन (प्र १४७). आणि हे तीन 
पायहि ल॑गडेचच आहित. कारण, (१) दी वचने 
ऐतिहासिक ग्रंथांतील नसून वम-य्रेथांतांल आहेत 
(२ ) पाहले वचन तर डाक्‍टरांच्या ह्या संझोता 
विसद्धच आहि हें त्यांनाहि मान्यच आहे, (२) 
आणि दुसरीं दोन वचने त्यांचा संडांत संडच 
करूं शकत नाहींत. ह्या कारगांच्च स्पष्टांकरण करता, 


नइग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि त्यांचा ब्राह्मण 
ह्या 'धमंग्रंथांचा हेतु इतिहास सांगणे हा नसून त्याच 
हेतू देवतांच्ची स्वाति करणें, यज्ञावाथे सांगणा 
आणि त्या यशविधींची स्तुति. करणे र 
आहेत. इतिहास-अथांत ञ़ 


९४] ग्य 


सांगितठढें असे 
त्याच्याविरुद्ध जर ह्या धमे-ग्रंथांत कांही. सांगगतळ 
असेळ तर तें ऐतिहातिक सिडांत ठरविण्यास प्रमाण- 
भूत होऊं शकत नाहीं, तं यशविधाचा कचा देवतांर्‍यी 
स्ताते करण्याकारता केले कांही तरी भरमसाट 
विंधान आहि असच मानणे भाग आह असा इति- 
हास-ग्रेंथ कोणता व त्यांताल कन कोणते असा 
प्रश्न आम्हांस केला जाईल्च* त्याच ट तर अर्से! 


अनुक्रमणिका 


महाभारत, रामायण, किंवा कल्हणाऱची राजतरंगिणा, 
ह्यांप्रमाणच्च वाघु-पुराण आणि ब्रह्मांड-पुराण हे 
दोन ऐतिहासेक ग्रंथ आहेत, हे त्या ग्रंथांतील्च 
“इमं यो त्राह्मणा विद्वान्‌ इतिहास पुरातनम्‌ | 
बुणुयाच्छाववद्दापय तथाभ्यापयतेडापे चच ॥ स्थानेपु स 
महेन्द्रस्य सोदते शाश्वतीः समा! || वायुपुराण, अध्याय 
१०३. ॥ ४५ | इतिहासाभंमं श्रुत्या धमाय दधते 
सतिम्‌ ॥| ५६ ॥-ब्रह्मांडपुराण, पाद्‌ ४, अध्याय ४ 


ह्या वचनांवरून सिद्ध होते. कारण ह्यावचनांत ते 
ग्रंथच स्वतःस इतिहास म्हणवितात, शिवाय, त्या 
ग्रंथांमध्ये वर्ण, मनु, सर्सा्धे व राजवंश यांचा इति- 


हास सांगितलेला हि प्रत्यक्ष दिसतोच. महाभारत, 
महाभारतांतर्गत हस्विंगा, विष्णु-पुराण, माकेडेय- 


पुराण वगेरेंचा उपयोग डॉक्टरांनींहि केलेलाच आहि. 


ह्यावरून ऐतिहासिक प्रथांचे प्रामाण्य त्वांनाहि 
मान्यच आहे असें ठरतें. वाघुपुराणांत वर्णाचा 


इतिहास ज्या वचनांत दिला आहे तीं अशी -< 
व्रह्मा स्वयंभूर्भगवान्‌ दट्ट्या सिळिं तु कमजाम्‌ | 

सर्यादां स्थापयामास यथारक्षन्‌ परस्मरम्‌ || १६१ || 

थे घे पाण्गरर्हातारस्तेपामासन्‌ वधात्मका: ।) 

दतरेयां कूतचाणा: स्थापयामास कभ्षात्रयान्‌ |।१६२९]| 

उपतिठृन्ति ये तास्वे यावन्तो निभयास्तथा ।। 

सत्ये व्रहय थथाभूतं वृवन्तो व्राक्मणाश्व ते ॥॥१६३]॥| 

घे चाम्येप्यवळास्तेप्रा वेद्यासं कम संस्थिता ॥ 

कीनाळं नाशयन्ति स्म ऱथिव्यां प्रागतन्द्रिता:!। १६४] 

वंद्यानेव तु तान शान दात्तसावकान |) 
चन्तश्चव द्रवन्तश्भ पास्चयासु य रता ॥| १६'० ॥ 


2. 


निस्तेजसील्पवीयाश्र ज्ञद्रांस्तानव्र्याच सः ॥) 

तेपां कमाणि 'वमांश्र व्रह्या तु न्यदघात प्रभु: ॥१६६॥। 
क्षत्रियाणां वळं दण्ड युड्ठमाजीवर्माद्शित्‌ ।। 
याजनाथ्यापन वव तृतांय चच प्रतिग्रूम्‌ ॥ १६९ ॥ 
ब्राह्मणाना विभुस्तेपां कमाण्यतान्यथा दियात ।॥ 
पाछुपाल्ये वाणिज्ये च कृणि सेव वि 
जेल्पाजीव भात म्येय शता 


९ 


सासान्याने तु कमगोगि 


ददा |॥॥१७०॥ 
तदचात्परेभु: |) 
पुनः ॥१७१॥ 


द्र्म्ह त्र 


द्र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>) डो ्‌्ै 
ष्र ्। पात चो. 
नट अमृतमहोत्सवी 


ही 


क्र 
सता. 
क ३8% 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारत 


यजनाध्ययनं दानं सामान्याने तु तेपु वे | १७२] 
-यायुपुराण, अ.८, व्रह्माण्ड पुराण, पाद २,अ.७. 
- जो स्वतःच ब्रह्मा झाळा ( स्वयंभू ), 
म्हणजे जो शिवाजीप्रमाणें स्वतः स्थापलेल्या 
राज्याचा सवात श्रे अधिकारी झाला, त्या त्रम्ह्याने 
कर्मज म्हणजे कमोवेभागजञनित सिडि पाहून ज्या 
मयोदेमुळें प्रजा परस्परांचे रक्षण करूं लागल्या 
अशी मर्यादा स्थापन केळी ॥ १६१ | 
इतरांना पकडणारे व त्यांचा वध करून 
इतरांचे रक्षण करणारे जे होते त्यांना त्यानें &त्रिय 
म्हणून स्थापन केलें. त्या क्षात्रियांना न भितां 
त्यांच्याजवळ राहून सत्य-व्रक्ष ( म्हणजेच आजच्या 
भाषत बाळावयाचचे झाल्यास कायदा ) जस असेल 
तसें सागणार जंवढं होने तेवढ्यांना व्राहाण म्ह्णून 
त्यानें स्थापिळें | १६३॥ त्यांपैकी जे आळस 
टाकून कष्ट करणारे व ह्या रतीने क्षुधारूणी मृत्यूचा 
नाझ करणारे परंतु दुवल होते, त्या कृपिकर्म कर- 
णाऱ्या लोकांना त्यानें वेब्य म्हटलें. त्यांपैकी जे 
रडके, पळपुटे, अल्यवीर्य, निस्तेज आणि सेवा 
करऱ्यांतच आनंद मानणारे ( परिच्वर्यासु र्ता: ) 
म्हणजेच सांगकामे होते, त्यांना त्यानें ज्यूट ग्हय्ले 
त्या वणासची कर्म आणि घम हा व्ग्म्ह्यानें ठरावेली 
1 १६६ |! त्यानें सन्य ठेवणे, दंड करणे घ यद 
करण हा क्षात्रेयांची उपजीविकेची साधने सांगितल 
यश करावण, शिकविणे आणि दान घेणे हा 
“गहाणाचा कतब्ये त्या सत्ताधिकाऱ्यानें ( विभुः ) 
सांगितली, पू 


पाळणं, वाणिज्य 
आण दाती हीं कर्मे त्याने वेब्यांना दिलि 
1 १६९,१७८ || आणि शछट्टांना त्या प्रभूने 


शिल्पांनीं जीविका किंवा परिचर्येबहळ मिळणारे 
वेतन (भुति) ही सांगितळीं. ह्याशिवाय व्राहाण, 
थानय आण बद्द्य ह्या सवीना सामान्य कमे यज्ञ 
करण, ॥राकण आणि दान करण ही सांगितळी 
॥१७१,१७२] 


ही हकीकत केव्हां व कोठे घडली व हा ब्रह्मा कोण 
हें सर्व मी “ ० १3णञातयाठा 00११ 
1३ 8117101101 (0 (12 (॥1'0110] 0१५४ ०! ॥॥- 
थं९॥६ 11 १7 ह्या ग्रेथांत परिच्छेद 3, ने३६ 
ह्यात दाखावळल आहे. त्यावख्न दसून येल काँ अवाला 


अनुक्रमणिका 


जिल्ह्यांत शिस्तपूव ३१०२ ह्या वर्षी आनंद नांवाच्या 
व्रम्ह्यानें ही वर्णव्यवस्था केली, होत डॉक्‍्टरसाहेवांना 
जेथ तेथे दिसणारा व्राह्मणांनी केळला शद्रांचा किंवा 
इतरांचा छळ तर कोठेंच दिसत नाहीं, उळ्ट समाज- 
छात्नवेत्त्यानं, समाजहिताथे वुद्दिय्रःसर केळेली 
व्यवस्थाच फक्त दिसते, अक्षा व्यवस्थेत क्षात्रिय 
आण शद्र ह्या दाोनाहि वणांची आवद्यकता उघडच 
आहे. कारण, समाजाचे आपल्या शोर्यानें रक्षण 
करणार आवद्यकचच आहेत. आणि रडक्रे, पळप 
कषगकराम्ये, अल्पवी्य आगि निस्तेज लोक समाजांत 
उकळच असतात; त्यांचा एक निराळा वर्ग बनवून 
त्यांना जुळळ असे शिल्प किंवा हें कर्तव्य त्यांना 
सागण जरूस्च आहे. द्वातपथ्र ब्राहाणांतील (१४| 
४२२३ ) म्हणजेच वृहदारण्यकोपानिपदांतील ए्‌क 
उतारा (प्र २६ पाहा ) डॉक्टरांनी दिला आहे 
त्यांताहे त्राह्मण, क्षत्रिय व वेंद्य हे तीनाहि वर्ण 
उत्पन्न कळे तरी समाजास वेभव प्राप्त होईना म्ह्णून 
शूट वणाहे उत्पन्न केला असें वर्णन आहे ह्यावरूनहि 
दिसेळ को वर्ण-विभाग करतांना शूद्र वण उत्पन्न 
करण आवद्यकच आहे. अर्थात्‌ वणेब्यवस्था जेव्हां 
झाला तव्हांच क्षत्रिय आणि इाद्र हे वर्ण अलग 
पॅ" रळ असले पाहिजेत. त्राह्हाण आणि वंध्य हे 
वणार आवद्यकच आहेत. कारण, वेब्य जीवनोप - 
यागा वस्तु पुरवितो तर त्राह्मण सम।जञ-व्यवस्थेस 
आवड्यक्र असा कायदा श्रत्रियांस न भि॥ं सांगतो. 
एकूण वणव्यवस्था झाली तेव्हांच शूद्र वगेरे 
चार वण झाले असले पाहेजेत. ह्यावरून दिर 
कॅन वाथुपुराणांतील वरील हैकाकतीत असंभवनीय 
आणण आवेश्चलनीय अस कांहीच नाही, सवं पूण 
पण सत्य आहे, ह्या एातहासिक सत्य हकीकतीच्या 
स्टान डाक्‍टरसाटेबांनीं पदे केर 

पाहूल्यास काय दिसतें १ वाहेळे पुरुपसक्तामधील 
वचन ह त्या सत्य ऐतिहासिक ₹ कीकतीच्या आधा- 
आह; त्यावरून कोणताहि 
डाक्‍कटरसाहेब कायदेपंडित 
आहत, त्यांना माहीतच आहे कां पुराव्याच्या कायद्यांत 
पत्सक्ष पुरवा आणि अप्रत्यक्ष पुरावा असे दोन 
भार आहेत. आणि दोनहि प्रकारचे पुरावे! र 
कोणत्याहि गोटी विपर्या उ. क तर 


रान स्वळेल केवळ कार य 
संद्ांत काढतां येत नाः 


दश 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


चट 


प्रात 
ी जे श्छै 


७५ 41303. 
नक अमृतमहोत्सवी > २७ 


९.५४ 
“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


शूद्र व क्षत्रिय भिन्न होते 


पुरावा त्याज्य ठरतो. वाथुपुराण हा प्रत्यक्ष पुरावा 
असून पुरुषसूक्त हा अप्रत्यक्ष पुरावा आहे; म्हणून 
तो सर्वी्शी त्याज्य आहे आणि त्यावरून काढलेले 
शूद्र-दवेपाचे अनुमान अगदींच चूक आहे. कारण, 
वणाविप्रयींचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणजे वायुपुराणांतील 
वचन; पण त्यांत हा हेप कोठेंच दिसत नार्ही. 
निस्तेज मनुष्यास हळके काम सांगणें हा हेप ठल्ल्ब 
दकत नाहीं. तं कसेंहि असो, पुरुपसूक्तावरून प्रथ- 
मतः वर्ण तीनच होते हें ठरतच नार्ही; कारण, 
त्यांत चार वण स्पष्टच सांगितळे आहेत. 


आतां ब्याह्मणांतील वऱ्चनांचा विम्वार करू, 
वरदादवानें जेव्हां प्रथमतः वणविभाग केला, तेव्हां 
त्यानें व्याह्वण, क्षात्रेय व वेव्य ह्या तीन वर्णीनाच 
यज्ञ, अध्ययन आणि दान ही तीन कते सांगे- 
तली, हें वरीळ वायुपुसणांतील वचन स्पप्टच सांगते. 
शद्रांना दी. तीन कतेब्ये सांगितली नाहींत. शूद्र 
अल्पवाय असल्यासुळे त्यांना ता कतब्य झपणार 
नाहींत म्हणून तीं त्यांना सांगितळीं नाहींत हें उघड 
आहे. ती कर्तब्ये त्यांना सांगितली असती तरी 


शूद्रांवर जुळूम केला असें डोक्‍टरांनी म्हटलें असतें. 
जा ७ त्र | 
असो. यज्ञ हें शूद्रांचे कम नव्हे आणि ब्नहाणग्रंथ 


तर यज्ञवित्रि सांगण्याकरितांच लिहिले गेळे, अथात्‌ 
यज्ञाधाथि सांगतांना कवा त्या विधीऱ्चा स्तुति कर- 
तांना शद्र गळणें साहजिकच आहे. अशा ठिकाण 
झूट गळल्यासे चचार वण पूर्वा नव्हंतच हे कसे सिद्ध 
होइल ? तोनच वग होते असे ती वचने स्प 
म्हणत नाहींत, फक्त तीन वणीचचा निर्देश करतात. 
चवथा नव्हताच असें म्हणत नाहींत. हें स्पष्टपणें 
दाखावण्याकाोरता ता सपूर्ण वऱ्वनं अर्थासह देतों व 
त्यांचें पर्राक्षण करतों, 


[4] 


*“ क्ग्म्यी जातां सवशी मूतिमाहः सर्वा गाति' 
याजुपा हव शक्भत्‌ | सवे तेजः सामरूपं हि शश्वत्‌ 

हेद्‌ व्रह्षणा व सप्टरम्‌ ॥ तडग्स्यी जांतं वेश्यं वर्णे” 
माहुः अजुयंद क्षत्रियस्याहुः योनिम्‌ । सामवे 


*साह्मणानां प्रसूतेः, पूर्व पूर्वेम्यी वच एतदू्चुः ॥ 


अर्थः-- सवं प्रकास्बी माते म्हणजे सव प्रकारच 
आकार क्रग्बेदापासून झाळे अस म्हणतात. "सव 


सव प्रकारचें तेज नेहमीं सामवेदरूपच्च असतें. हें सव 
म्हणजे सर्ति, गाति व तेज ( डॉक्‍्टर्साहेवांनीं ““ सर्व 
हेद्‌ *? ह्याच्या मागील वाक्यें दिलॉंचच नाहींत आगि 
* सर्वे हेद॑ * ह्याचें भाषांतर * 05 ९1'७ (गां- 


४७1307 म्हणजे * हें सर्व जग? असें चुकीचे केलें 
आहे व त्यायोगें “ सव हेदे *? म्हणजे पुढील 


ओळांत उलछेखिळेलें असा आभास त्यांनीं उत्पन्न 
केला आहे व त्यांवरून व्रह्माने तीनच्च वण उत्पन्न 
केळे असा अर्थ ते काढतात. परंतु मागच्या वाक्यांचा 
विर्‍चार केल्यास हें भापांतस्च चूक ठरतें, अर्थात, 
त्यावरून काढलेला सिद्घांतहि उघड चूकच 
आहे ) व्रह्मार्नच उत्पन्न केळे | बेश्‍्य वणे त्रउग्वेदा 

पासून झाला असें म्हणतात. यजुर्वेद हा क्षात्रिय- 
वर्णाचे उत्पत्तिस्थान होय असें “हणतात. ब्राम्हणांन्ची 


उघड 


उर्त्यात्त  सामंवेदापासून झाली. हें वचन 
पूर्वीचे * ळौक पूर्वांचचा लोकांस सांगत 
आळे ॥। ह्या वचनांत सांगितल्याप्रमाणें खरोखरच 


तेज गति व मरूति आणि द्राह्वण, क्षत्रिय ब वेद्य 
अनुक्रमें साम, यजुस्‌ व क्रग्वेद यांपासून उत्पन्न झाले 
असें डॉक्‍्टरसाहव मानतात काय १ ते तसें खराखरर्‍्च 
मानीत असतील तर सग व्यांच्याशी पुढें कांही 
वोलण्यान्ची गरजच नाहीं; ते तसें मानीत नसतील 
तर बेदांची स्तुति करण्याकारितांच हां 
भरमसाट विधानें केळी आहित हें त्यांना मान्य 
करावें लागेळ, स्तातं कराववाचे वंद तानर्‍्च अस- 
ल्यामळें तीनच वणाचा निदेश केला; अथातच ह्या- 
पनेदैशयावरून चवथा वणे नव्हतान्च अर्से कश सिद्ध 
होऊं शकल १ 

शतपथ व्राह्मणांतील वचनाचेंहि असेंच आहे. 
तेथील संपूर्ण वचन असें आहेः-- “ तदाहुः | 
यन्नची न साम्ना न यजुपाइमिरा'वीयतेञ्य केनाधी- 
यत इति व्रह्मणो हेवेप व्रह्षणा55ीयते वाग्ये व्रदा 
तस्ये वाचः सत्यमेव व्रह्ष ता वा एता. सत्यमेन 
व्याहुतयी भवन्ति तदस्य सत्येनंवा$5च्रायते | १० || 
भूरिते वें प्रजापात; । माम तरा पते । भुंव इत्यन्तन 
रौक्षं स्वरिते दिवमेतावद्वा दे सवे बाबदिमे लोका; 
सर्वेणेवाधीयते ।। ११ || भूरिति वे प्रजापति व्यम्हा- 
जनयत्‌, भुव इति क्षत्रे, स्वरिति विशभेत!वद्वा इदं 


प्रकास्ची गाते नेहमी यजुबेंदापासून उत्पन्न होते. सवे यावदू व्रह्म क्षत्र॑ विट्सवेगेवार्धायते ॥ १२ | 
६५ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


$$ 
क 


हँ जे पै 


७७५ चत 
नट अमृतमहोत्सवी > २७ 


पश शर्ट 
वुड 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


भूरिति वे प्रजायातिः$ आत्मानसमजनयत, सुव इति 
प्रजाः; स्वाराते पश्ननेतावद्वा इदं सर्वे यावदात्सा 


प्रजा, पदाव; सवबणवाघायतं | १३ || 


हीट 


अर्थ! विषयीं कोंगी विर्‍्वारतात, 'ज 
घब्चा, साम, यलुसू स्दगन अ्नानि आधान 
करावयाचें नाहीं तर मग काव स्णून झय़ीचें 


आ।'वान करावें ! '!' या प्रश्नाच उत्तर असे:-- हा 
आय व्रक्माचाच आहे. व्रह्मानेंच ह्याचे आपान 
करावे, बाणी हा व्र्हाच आहे. त्या वाणीचे सत्य 


म्हणजे सत्व अथर्‍या सार हेंहि व्य्यत्र. त्या ह्या 
व्याहूती झ्हगजे नूः, भुवः व स्वः ह्या वाणीचे 


सत्तवच होत म्हणून ह्या ब्छ्याच्या सत्त्वाने म्हणजेच 
ब्याहूता म्हणून डीन आणओान करावे. ॥ १० || 
जापतीने अस म्हणून ही परथ्वी उत्पन्न केली 
भुवः? अर्स म्हणून अंतरिक्ष उत्पन्न केळं आणि 'स्वः! 
अस म्हणून देवू उत्स्न कले. हे जेवढे 
तीन ढोक आहेत तेवढेंच हें सव आहि. म्हणून सर्व 
अशा ह्या ब्याहती म्हणून अभी आधान कराधें 
॥ 9१ || प्रजापतान 'भू:' असे म्हणून व्राहाण वर्ण 
उत्पन्न केळा, “भुव:' म्हणून क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न केला, 
व 'स्वः? अस स्हणून वेर्य वण उत्पन्न केला शे जेवटें 
व्राहाण, क्षत्रिय, वेब्य वणे आहरेत तेवढेच हे सर्व म्ह्णून 
सव अशा ह्या ब्याह्ती स्हणून अय्नोचें झाधान कराने 
॥ १२९ | प्रजापतानं भः! असें स्हणून स्वतःस 
उत्पन्न कळ, 'भुवः* असं म्हणून प्रजा उत्पन्न केल्या 
आणि 'स्वः' असं म्हणून पत्नू उत्पन्न केले, हे जेवढे 
आत्मा म्हणजे राजा, प्रजा व पन्नू आहेत तेवढेच 
हे सवे आहे. म्हणून सर्व अद्या ह्या व्याहनी स्ह्ग्न 
अथाचे आधान करावें. | १३ | 


वी 


येथें प्रथमतः दहाव्या वाक्यांत पृ 
स्वः ? ह्या व्याह्वती म्हणून ( म्हणजे उच्यार न) 
अश्लीचे आधान करावें ) म्हणजे उ 
करावी असा विधि आहे. रू ह्या 
विधाी स्ठाते करण्याकरितां पुढीळ वाक्ये लिहिलीं 
आह्ित हें उबड आहि, ह्या स्तुतीवरून ऐतिहासिक 
सि्ठांत काढणें अन्याय्य आहे. तथापि डोक्‍्टरसा? व 
४ हे जेवढे व्राहाण १ वेंब्य वर्ण आहेत तेवर 


सर्वी आहे, २! ह्या बाक्ष्यान, . हुसकून गेळे आणणि 


वरास्ह्ण, क्षत्रिय ध वब्य येवढेच सव वण होते असा 
अथे त्यांनीं काढळा; पण व्राह्मण, क्षत्रिय व वेथ्य 
येवढ्य्य सव यज्ञ करणारे वर्ण आहेत असाहि अर्थ 
नेघू शकतो असा विचार त्यांना सुमला नाही; 
पण हाच खरा अर्थ आहे; कारण, व्राहाण-ग्रंथांचा 


विपय यशच्च आहे; म्हणून वज्ञ हें ज्यांचे कर्तव्य 
नाही झसा इाद्र वर्ण व्राम्हण-अ्रंथांच्या दृष्टीने 
अणू आस्तत्वांतर्‍च नाहीं. हीच गोट तेत्तिर्रीय व्रादा- 
णाताळ बच्चनास लागू आहे. येथील “' सर्वे हेदं! 
हे पुढाळ व्राहाण, क्षत्रिय ब वेव्य ह्यांविषयांच 
आह अल मानलें तर्री त्याचा खरा अर्थ “ यज्ञ 

स्णासा हा सव समाज !! असाच करावा लागेल, 


एकूण वायुपुराणांत सांगितल्याप्रमाणें वण प्रथमतः 
उत्पन्न झाल तेव्हांच ते द्यूहांसह चार होते असें 
सानळ तश त्याशी तेत्तिरीय व शतपथ व्राहाणांतीळ 
वचन विसंगत नाहींत; कारण, वायुपुराणांत सांगि- 
तत्याप्रमाण यश करणे हे बराहाण-क्षत्रिय-वेश्यांचेच 
करणारा 
समाज तानच वणीर्‍चा वरनळा होता व त्याच समा- 
जादा ह्या व्राहाण-बचनांत निदेंडा आहि असें 
मानतां येतं; म्हणून चवथा वर्ण प्रथमतः नव्हताच 
अस मानणें अपरिहार्य ठरत नाही. 


कतव्य होतं, शबद्रांचें नव्ह्ते म्ह्णून य्‌ऱ 


येथपर्यंत वण 
ते तांनच नसून चार 
वण म्हणजे त्रादाण 
साळच आहे, ह्या तिदान्ताने “ शुद्ध है. मूळचे 
ता नेयचे दात *' ह्या डॉक्‍टरांचा सिद्धान्त ढांसळूनच 
पडती, तथापि सुदास्‌ नांवाच्या क्षत्रिय राजाला 
महाभारतांत शूद्ट म्हटले आहे हा जो पुरावा 
डाक्‍टरांनी पुढे केल आहे त्याचा विचार आतां 

या, महाभारतांम संपूण उतारा अनवश्यक 
भाग गाळून पढें । देल्याप्रमाणें अ 


अर्स सिद्ध केल. ते चार 


9). 


शूक्व्त्यापि हियो 


& वमस्त ते वश्त्यामे मारत ॥२७]। 
प्रजापतिर्हि वण 


ना दासं सूट्रमकल्पयत | 
तस्मात्‌ शूद्र 


व वणांनां परिचर्या विधीयते । २८ ॥ 
शूद्र एतान्‌ 


पारचरत नानू वगाननुपूवंदः ।॥॥२९॥ 
अचवाश्न न कुवीत जातु ग: 


कथंचन || ३० ॥ 
राजञावा समनुज्ञात! 


कामं कुवीत 'बार्मिकः ३१ (पूर्वाच) 


९६ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका वि] ]]] ]] | धा 
भन राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रथमत; उत्पन्न झाले तेव्हांहि 


>) डो दै. 
क्त री ७५ । 
न्ऱ्ल्ट अमृतमहोत्सवी, 


बता “कि 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


शूट व क्षांत्रिय भिन्न होते 


थब कंचिदूदिजातीनां घूदः दुश्रपुरात्रजेत || ३४ ॥ 
वल्प्या तेन तु ते माहुच्रत्तिभर्माविदो जना: 

देय: पिण्डो5नपत्याय भतव्यो वरद्डुबंलो ॥ ३५ ॥ 
शूद्रेण तु न द्वातव्यो भर्ता कस्यांचिदापादि । 
आतिरेकेण भतव्यो भर्ता द्रब्यपरिक्षये | ३६ ॥ 

न हि स्वमास्त शूट्स्य भर्तुद्दायधनो हि सः | 
उक्तत्रयाणां वणांनां यज्ञस्तस्य च भारत । 
स्वाहाकाखपट्कारो मन्त्र: झञूद्रे न विचते | ३७ ॥ 
तस्माच्छद्रः पाकयज्ञे यजेतात्रतवान्‌ स्वयम्‌ । 
शेणपात्रमयीमाहु; पाकयजस्प़ दक्षिणामू || ३८ ॥ 
धुड: पज्वनो नाम सहलाणां शतं ददो । 

एन्दाभंन विधानेन दाक्षिणामाते नः श्रुतम्‌ ॥.३९ ॥ 


"ण्य्णातपर्वे, अध्याय ६० ( मुंबई--प्रत 3 

अर्थः-- हें युविष्ठिरा, मी आतां तुझा शूद्रांचे 

थम सांगतो, प्रजापताने ( म्हणजे वायुपुराणांतल्या 
मागीळ वन्चनांत ज्याला स्वयंभू व्रह्मा म्हटले आहे 
त्यानं ) इतर वणांचा दास म्हणून शूद्टाळा कल्पिले 
म्हणजे स्थापन केलें. म्हणून श्यूट्ठाला इतर वणाची 
( बहुवचनावरून हे वर्ण निदान तीन तरी असलेच 
पाहिजेत ) सेवा हें क्तब्य सांगैतळें आहे. || २८] 
ह्या तीन वर्णांची सेवा द्ू्राने आनुपूर्वीनें करावी 
म्हणजे दाक्य असल्यास व्राहाणार्चा, ती दाक्य 
नसल्यास भषत्रियाची व तीहि शाक्य नसल्यास वेब्याची 
"वा शूट्रान करावां || २९ || झूद्रान धनसंचय 
कर नये; परंतु धर्मनिष्ठ श्यट्टानें इच्छा झाल्यास 
राजाच्या परवानर्गार्ने धनसंचय करावा. || ३१] 
हिजातारपेकीं म्हणजे व्राहाण, क्षात्रिय व वेश्य 
ह्यांयेकीं कोणाहि व्यक्तीकडे जर शूद्र सेवा करण्या- 
केरितां आला तर त्या व्यक्तींनें त्याच्या उप- 
जीविकेची व्यवस्था करावी अर्से घर्मवेत्ते लोक 
म्हणतात, त्या शद्राला अपत्य नसेल तर त्याला 
पिंड म्हणजे खाण्यास अन्न द्यावे, तो शूऊ वद्ध किंवा 
दुबल झाला तरी त्याचे पोप्रण करावे. ||३'५|| उलट 
शूद्रानें देखीळ केवढीहि आपत्ति आली तरी आपल्या 
धन्याच्या त्याग करूं नये, शूद्राने आपल्या धन्याजें 
घन क्षीण झाळें असतां, आपल्या कुटंबाचे पोपण 
करून जॅ शिल्लक राहील (आतेखे,ण ) त्यानें 


न. ९ 


अनुक्रमणिका 


आपल्या धन्याचे पोपण करावें. कारण, शाद्राने 


मिळविलेले (२_.-५_ ५ न त्य कु: 
1मेळविळेळ घन त्याचें स्वतःचे होत नाही, तें 


घेण्याचा त्याच्या धन्यास अध्रिकार आहे. तान वर्णांना 
म्हणजे व्राहाण, क्षत्रिय व वेश्य ह्यांना यज्ञ कर्तव्य 
म्हणून सांगितला आहे. श्ूद्रालाहि यज्ञ कर्तव्य म्हणून 
सांगितला आहेच; परंतु श्यूद्राच्या यज्ञांत स्वाहा व 
वपट्‌ हे शब्द आणि मंत्र नसतात. ॥३७॥ म्ह्णून 
परूद्रानें वेदांत सांगितलेली त्ते न केलीं तरी पाकयज्ञ 
करावेनव, पाकयशञांची दार्क्षणा पूणपात्र नांवाच्या 
मापानें मोजून द्यावी असे म्हणतात, | ३८| आम्हां 
असें ऐकळें आहे काँ पेजवन नांवाच्या शद्रानें 
पाकर्‍यजञापेक्षां उच्च प्रकारच्या इंद्राम़रे-देवतांच्या 
उु-यज्ञांतील विधानाप्रमाणें हजार पूर्ण--पात्रें 
दाक्षणा दिली. कारण सवे वणांचा जो यज्ञ आहे 
ता चूद्रासाह कारतां येतोच. |॥४०)) 


ह्या वचचनांत प्रथमतः अगदीं स्पप्र सांगितलं 
आहि काँ, प्रजायतीनें म्हणजेच ज्याला वायुपुराणांत 
स्वयम्य्‌ त्रद्मा म्हटलें आहे त्यानें वर्णाचें-अर्थातःच 
व्राहाण, क्षाचेय व वेग्य ह्या तीन वर्णाचे दास्य 
करण्याकारतां शयूट्रवणांची स्थापना केली अथात्‌ 
पुढोल “दद: पेजवनो नाम” ह्यांतील शद 
ह्या शब्दाचा अर्थ श्षत्रियाहन भिन्न असलेल्या 
दद वणांताल एक व्याक्ते असाच असला 
पाहिज. 'शूद्रांनी मंघाशिवायच यज्ञ करावे 
ह्या बरथानाचे उदाहरण म्हणून पैजवनासचें 
नांब स॥गेतल आहे. ह्यावरूनहि तो क्षत्रिय- 
भक्ष शदवणातील एक व्यक्ति असला 
पाहज अखेच ठरते. पृष्ठ १३९वर ज्यानें चरित्र 
डॉक्टरांनी सांगितलें तो पेजवन लुदास्‌ क्षत्रिय राजा 
ह्या महाभारतोक्त पेञवन शूद्राहून भिन्न असला 
पाहिजे, हेंच 'प्रथमतःच चचार वर्ण उत्पन्न केळे गेले! 
ह्यावरून सिद्ध होतें. क्षत्रिवाचें व श्यूद्राचें एकच 
नांव असूं दकत नाहीं असें नाही. आगि महा 
भारतोक्त पंजवनाऱची हकीकत वेदांमध्ये कोठें तरा 
पडलाय पाहजे असाह नाही, पंजवन नांवाचा 

हें महाभारतांतील वस्चन लिहिळें गेळे त्याच्या 
आवी पुष्कळ वर्षांपूर्वी होऊन गेला असेळ, पुष्कळ 
वर्षापूर्वी म्हणजे क्रखेदकाळींच असाहि अर्थ 
करण्याची गरज नार्ही, एकूण सुदास्‌ हा क्षात्रिय राजा 


3 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


२१८, 
1 ॥१/)/ न 
ही जे ऱ्छौ 


७५ 41303. 
नक अमृतमहोत्सवी > २७ 


पेशकश शर 
क 3 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


शूटर होता हा  सिंद्ांत महाभारतावलून 
सिद्ध होत नाही. आणि डॉक्टरांना 
ह्याविषयी दुसरा पुरावाहि दिलेला नाहीं, अर्थातःच 


ह्या सिद्धांतावर उभारलेली डॉक्‍टरांची भव्य इमा- 
रत पूर्णपणें ढांसळून पडते. येथें “चद मूळचे कोण 
असा प्रश्न आम्हांस बरिचारला जाईल त्याचें उत्तर 
मागील प्रतिपादनावरून सुंज्ञांस कळून चुकळेंच 
असेल. तरी तें पुनः स्प्टपणें सांगतों. आनंद त्रहा 
:> दैवाने जेव्हां वर्णव्यवस्था केळी तेव्हां त्याला जे 
अस्पर्वीर्य व निस्तेज वाटले तेचच मूळचे शूद्र. त्यांतील 
कांददी आयीपिकीच्च असतील, कांदी आयेंतरांपैक्गीहि 
असतील. त्यांत पुढें वेळोवेळीं किंवा मन्वंतराच्या 
वेळीं भरती झाली असावी किंवा घटाहि झाली 
असावी. आर्य हे हिंदुस्थानावाहेर्न आळे असतील 
किंवा मूळचे टिंडुस्थानचेच राहवासी असतील 
आये व आरयेतर असा विभागाहि कदाचित नसेल. 
ह्या दृष्टांने डाक्टरसाहेबांचें ४, ५ व ६ या प्रकर- 


ज्ञ 


णांतील प्रातेपादन निरथक आहि हें 

आतां यापुढें जास्त कांही 7? 
विक पाहतां गरजऱच नाहीं. पर 
तील पुष्कळसा भाग दराह्वाणांनीं 
छळ केळा हे दाखविण्याकडेच लागलेला आहे 
(ट्ट २३६ (५), ५४५५५); म्हणून त्याविपयांदि 


७ 20) ७३५ 


थाड ]लाहूण भाग आहे 


आनद त्रह्मदवान फार प्राचीन काळी चार 
वणाऱर्‍चा स्थापना केल), त्यानंतरच ब्राह्मण आस्त- 
त्वात आळे, ह्या वणव्यवस्थेंत ब्राह्मणांक 
कतेब्ये आलीं व तीं त्यांना चोख वजावतां यावी 
म्हणून त्यांना काहा हक्र ण्यात आले 
ब्राह्मणांनी “शिकविणे व यज्ञ करविणें !? दाचच उद्योग 
करावा आणणे राजाला न मितां सत्य दिसेल तों 
कायदा सांगावा, इतर उद्योग व्राह्मणांनी क्रू 
नेवे, हा व्राहहगाची कतेब्यें त्यांना नोट 
वावी म्हणून दान घेणें, राजानें त्यांजपासून न 
घेण आणि त्यांना देहदंड न करणे हे हक्क त्यांना 
देळे गेळे, ह्या हक्कांकरितां व्र भ्ण धवियांशी 
झगडळे आगि इतर लोकांनी ब्राह्मणांचा प 


> क [टि 


करतां 


क खरा 


असल्यामुळे व्यह्मणास साथ दला म्हणून व्राह्मण उन्नतवि 7 वे त्यांची सर्वच संताधे ह्यांना 
1 मागांट बल्ला नाहीं ( पपर प्त इ--५ ७ 9? र 
44 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका शि गा आशि 


न र | ) छट 


यशस्वी झाले, त्यांत ब्राह्मणांचा अपराध कोणता १ 
डॉक्टरांनी 


वराहाग-आूट्रांचा म्हाणून जो झगडा 
नवव्या प्रकरणांत वाणिळा आहे तो वास्ताविक 
पाहतां. द्राह्वाणक्षत्रियांमधळा हा झगडा होय हें 


आतां सुज्ञांच्या ध्यानीं सहजच येईल. 


सद्रवण अल्पवीरयं, म्हणून त्याचें कतव्य सेवा 

वा हव्य अर्स ठरह्ादेवानेच ठरावेळें व त्यानें 
वज, अध्यवन व दान करूं नवे अशी मोकळीकहि 
त्याला ठावेळा, यांत वावगे काय झालें ? श्ञद्राच्या 
पापणाचा संव भार त्याच्या धन्यावस्च ठेवळा गेळा 
हाह महाभारतांतील वऱ्चनावरून दिसतेस. त्याळा 
बनस चव करण्यार्‍चा व मंत्राशिवाय यज्ञ करण्याचीहि 
परथानगा होती असं महाभारतांतीळ ह्या वचनावरूनच 
दिसते. मनुस्मृतीत दहाव्या अन्यायांत स्पर्रच म्हटलें 


न शध पातकं किब्चिनन च संस्कारमहीति ॥ 
नास्याबेकारो धर्गेडत्ति न धर्मात्यातिषेबनम|। १२६॥ 
धमप्सवस्तु धर्मजा सता बमंमनुश्‍िता! || 
मत्रवय्य न हुष्यान्त प्रहांसां प्राप्नुवान्त चा) १२७॥ 


मध्यके ॥णतर्‍च पाप नाह म्हणून त्याला 
म्हणजे यज्ञ कस्ण्याचा गरज नाहीं, त्यानें बम 
लच पाहिजेत अशी जवरदस्तीहि 

नादा आणणे त्या नें यज्ञ करूं नथे असा प्रतित्रेधाहे 
ण्य. । नन ६ घम जाणणाऱ्या शूद्रांना यज कर- 
फेळातरी डा झाळी व त्यांनी मंत्राशिवायाहे वश 
त्यांना दोप गत नाहीं; उळट, त्यांची प्रशा- 

साय होते ण्ह्यांत श्रू्रांचा छळ क्रिंवा द्वेष कांहींच 
प्रत्रात्ते दिसते. डे पांत सुवारणाव्र डवून आणण्यारचाचि 
तात; पण क्टरांना ह्या गोडी छळाच्या दिस- 
काढल्यास य. आपल्या डोळ्यांवरील चष्मा 
त्या म्हणजे नरस्नज़ व अल्पर्वार्य असल्यामुळें 
32 पोस दिळेली मोकळीक होय असेंच 


2 सदप घेण्यांत आला आहे काँ, 
, *रणार्‍्यांस शिक्षा सांगितल्या आ 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९१६१८, 
य शी 
नवभारत २ 
। ७५ 
नह (.अपृतमहोत्सवी २७ 
(ळक > औक 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


शूद्र व क्षत्रिय भिन्न होते 


हा दवेप वा छळच नव्हे काय ? ह्याचें उत्तर असें!-- 
संततीमध्यें तिच्या आईवापांचे गुण सामान्यतः 
उतरत असले तरी ह्या नियमांस अपवादहि अस- 
तात. श्यूद्र वगोताहि केव्हां केव्हां व्राह्मण-वणोस 
योग्य अशीं माणसें उत्पन्न होतात. कोणत्याहि 
वर्णाच्या संततीमध्ये भिन्न वर्गांत जाण्यास योग्य 
असे पुरुप केव्हां केव्हां उत्पन्न होतात, ह्याचें डोकटर- 


साहेबच उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. कें शिवराम 
गणपतराव पवार हे मराठे वंद्यांत जन्मले 
असूनाहे त्यांना मी व्राहाणच समजत 


होतों व त्याप्रमाणेंच त्यांच्याशीं वागत होतों. कारण 
त अत्यत राच्छाल असून; हिंदुस्थानांत कोणीच 
न केळेळे, सूयांकपणामुळें चंद्राच्या गतविर होणाऱ्या 
पारिणामांचें अत्यंत कठिण गाणित वीस वर्षे मेहनत 
करून सूद्ष्मतेच्या चवथ्या पायररापर्यंत त्यांनीं केलें. 
असो; संततीच्या वरीळ नियमानुसार वर्ण-व्यवस्थें- 
तहि असा नियम होता कीं, संततीं्चा वर्णे तिच्या 
आईबापांचा जो वर्ण असेल तोऱच प्रथमतः मानावा; 
परंतु तिने भिन्न वर्णाचे शुण प्रकट केले तर 
तिळा तिच्या वयाच्या चोविसाव्या वर्षानंतर 
( आ सप्तमात. युगात. $ युग म्हणजे चार वर्धे ) त्या 
भिन्न वर्णांची मानावे. ह्यास आधार मनुस्मृतींतीलच 
दहाव्या अध्यायांतील ४रवा, ६४वा व ६५८वा 
हे छोक आहेत. ह्यांचा विचार मीं *“' धमीविवाद- 
सखरूप ?' ह्या ग्रेथांत वर्णोत्कपांपकर्ष ह्या निबंधांत 
पूर्णपणे केला आहे, तो पाहावा. ह्या छोकांत वर्णो- 
तराचा नियम सांगितला आहे. '“ शूट्रो व्राम्ट्ण- 
तामेति !* म्हणजे शूद्र व्राहाण होतो असे स्प 
ग्हटळें आहे, विश्वासित्रादि पु्कळ क्षत्रिय व्यह्मण 
झाल्याचें पुराणांत सांगितलें आहे, ते ह्याच नियमाने 
झाले हें उघड आहि. मनु-सर्प्तापे ह्यांची वेळोवेळीं 
]रणांकारेतां होत असे त्यांपैकीं वण- 

3०लं- 
ह्या ग्रंथांत 
सविस्तर दाखाविलेच आहे, ह्या सनु-तप्तर्पींशिवायारि 
वर्णान्तर होत असे, हेंहि मीं त्याच ग्रेथाच्या चाति- 
साव्या ब पस्तिसाव्या पारिच्छेदांत दाखावेळ आहे. हे 
वर्णान्तर करण्याचें कार्य जर आजपर्यंत वाळू असतें, 


नेमणूक ज्या 
विभाग पुनः करणें हें एक होतेंच, हें मी 
8] ाड)३0२0(1018 7 0101९1 [ता 


वाने हे पणांन्तर वंद झालें, तें बंद होण्यास ब्राह्मणच 
जवाबदार असा आक्षेप घेण्यांत येईल; पण तो चूक आहे 
वणव्यवस्था सुस्थतींत ठेवणें हें ज्याचें वतंव्य होतें 
तोसच वणान्तर वद झाल्याबद्दल जवाबदार ठरेल. 
वणेव्यवस्था सुस्थितींत ठेवणें हे राजांचे क्तंब्य 
दार्ते. राजान राज्याभिंभकाच्या वेळीं घ्यावयाच्या 
दापश्रत या क्‍्तेंव्याचा उल्लेख आहे असें “लोकं च 
सकरात्कृत्स्न त्रातास्माते परंतप ! ?? ह्या क्गर्षानी 
वेनास ]देळेल्या दापथेवरूनच दिसतें. ( महाभारत, 
शांतिपवे, अ. ५९वा, झोक १०८वा पाहा. ) 
संकर म्हणजेच वणंब्यवस्थेच्चा उच्छेद आणि वर्णान्तर 
झाल्यानें वणेव्यवस्थेचा उच्छेदच्च होतो. म्ह्णून 
“: वर्णांतर वंद होऊं न देणें! हें वास्तविक राजां- 

चैर्‍्च कर्तव्य होतें; पण तें कर्तव्य ते करीनासे झाले 

त्यामुळे वणीतर वंद पडलें हाच्च सिद्धांत ठरता 


वराहझमणांनी चुका केल्याच नाहींत असें माझे 
म्हणणे नाहीं. व्राह्मणांनींहि इतरांप्रमागेच चुका 
केल्या असें माझें निश्चित मत आहे. राजांना त्यांचे 
योग्य कतेब्य दाखावेळें नाही, वेद अपोरुपेय आहेत 
असं प्रातिमादिळें, परलोकप्राप्ति हेंच धमाचे साथ्य 
आहे असें म्हणून वर्म चुद्दिगम्य नाहीं असें प्रति- 
पादिळें, ह्या व्राह्मणांनीं केलल्या चुका. शट्टांचे किंवा 
इतरांचे 'यर्म सांगण्यांताहि त्यांनीं कांहीं चुकता केल्या 
असतील; पण त्याहि त्यांनीं कोणाच्या द्वेपामुळें 
केल्या हें म्हणणें मात्र टिकू शकत नाहीं, त्या चुका 
गरसमजासुळ, अज्ञानासुळ किंवा कदाचित्‌ शूद्रांच्या 
तिरस्क्रारामुळेंदि ( तिरस्कार द्वेषाहून भिन्न आहे ) 
झालेल्या असंतीळ, ह्याविपर्यी मळा एक चांगळें उदा- 
हरण साहींत आहे तें रांगनों:-नागपुर येथील राजे 
लक्ष्मणराव भोसले ह्यांचे केशवक्यासत्री घोंगे नामक 
पुरोहित होते. राजांना आपल्या मुळाचे उपनयन 
वोदिक मंत्रांनी करावयाचें होतें; पण घोंगेशाज्नी 
त्यास कवूळ होईनात. राजांनी त्यांचें पोरोहित्य 
काढून घेण्याचा 'धाक घातला, ह्या पोरोहित्यापासून 
घोंगेशास्त्र्यांना साळींना दोन हजार रुपयांचे उत्पन्न 
होतें. तरीहि क्षात्रीबोवा आपल्या निर्णयापासून 
ढळले नाहींत व त्यांनी आपलें पोरोदित्य सोडून दिले, 
ह्याच्या मुळाशी शात्नीवीवांची देष--मावना नव्हती, 


तर डॉक्टरांची कोणताच तक्रार राहती ना. दुर्द. तर उलट त्यांची चुकीची कां होईना 'र्मनिष्टाच 
६९ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७५ ळे । 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी 5 9 
2 पक: जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ह » नवभारत '९ 


नवभारत 


हाती, ही गोष्ट पुढें राजांनाहि पटली हें, राजे 
आपल्या ठुसऱर्‍्या मुलाच्या उपनयनाच्या वेळीं शास्त्री- 
बोवांना उपनयनाऱचें आमंत्रण देण्याकरितां त्यांच्या 
घरीं खत; गेळे, यावरूनच सिद्ध झालें. 

ब्राह्मणांना शद्रांचा द्वेष करण्याचें कारण तर्री 
काय ? इंग्लंडांत राजा व प्रजा ह्यांमध्ये झगडा झाळा 
तसाऱच इकडे व्राह्मणांचा क्षत्रियांशी झगडा झाला; 
त्यांचा शूद्रांशी झगडा झालार्‍च नार्ही. शूद्रांनी 
वराह्मणांस छळलें नाही. आणि व्गाह्मणांनीं त्यावद्दळ 


त्यांचा दवेषहि केळा नाहीं. शूद्रांना अमका हक्क 
नाहीं, त्यांनीं असुक केल्यास अमुक शिक्षा, असें 
म्हणणे हा द्वेष नव्हे. अल्पदी्य॑ व निस्तेज 


मनुष्यावद्दल असें म्हणणें हें सरळ बुद्धविंहि लक्षण 
असू शकतें. शषद्रांना व्राह्मण होण्याचा मार्ग खुलाच 
होता. माहिदास ऐतरेय हा इतंस्चा म्हणजे शूद्रेचा 
पुत्र असूनहि त्याने ऐतरेय व्राह्षाण हा ग्रंथ 
स्चवला व त्याचा वेद म्हणून 
स्थ्रीकार झाला, हें तरी हेंच दाखविते का, शूट्रांनाहि 
उन्नतीचा मार्ग खुळा होता. तो मार्ग वर्णान्तर बंद 
झाल्यापासून वंद झाला हें खरे आहे. पण ह्या दुर्देवी 
घटनेबद्दळ एकटे ब्राह्मणच जवावदार नसून सर्वच 
समाज आणि विदेपतः क्षात्रेय राजेहि जबाबदार 
आहेत, किंबहुना वुडचच जवाबदार आहे. कारण . 
मनुसतर्णींची शेवटची नेमणूक झाल्यावर शेवट्या 
वर्णविभाग वाहूंद्रथ वद्यांतील “घुच्ि*' नांवाचा राजा 
मगध देहांत राज्य करीत असतां खिस्तपू्व ९५० 

ह्या वर्षी झला (परिच्छेद छत्तिसावा, 1४०७. ॥6 

ऊंच] ॥॥151(711013 11 ॥॥ टाय गार्‍ताध) . असा 

वर्णविभाग पुनः पुनः सुमारे ३०० ते ४०८ 

व्पोरनी ह्यापूर्वी होत असे, अर्थातचच तो ह्यानंतर 


१9७ 


अनुक्रमणिका 


सुमारें खिस्तपूव ५५० ह्या वर्षी व्हावयास पाहिजे 
दोता; पण ह्या सुमारासच श्िस्तपूर्व ५५८ ह्या वर्षी 
जन्मलेल्या बुढाचची चळवळ सुरू झाली व ही 'वळ- 
वळ आगि तिची प्रातेक्रिया ह्यांनी स्व समाज विस्क- 
नळित झाळा, बुद्धाने यज्ञांवर, वेदांवर आणि मनु 
स्मृतीवर ह्या सुमारासच हल्ला चढविळा. वेद व 
मनुस्माते मनुसतर्या'च निर्माण कर्रात, अथीतःच तौ 
हला अप्रत्यक्षपणे 'मनुसप्तर्षि_-संस्थेवस्च होता. 
ह्याचा प्रतिकार करण्याकरितांच वेद अपोरुपेय आहेत 
असें प्रतिपादिळें गेढें असावें असें दिसतें व हें मात्र 
चुकले, ही चुकी ब्राह्मणांनी केली; पण त्या चुकीस 
वुदाची चूक कारणीभूत झाळी. बघुद्धास जो 
कांहीं फरक समाजांत करावयाचा होता तौ 
त्यानें मनुसत्तर्पींकडून करवावयास पाहिजे होता. 
न्य तो फरक स्वतंत्रपणें करण्याचा प्रयत्न त्याने 
कळा हे चुकळें. कारण, समाज-नियंत्रण करणाऱ्या 
त्या संस्थवर त्यामुळें आतेक्रमण झाळें आणि पुढे 
ता सस्थानच विसरली गेली. समाजनियंत्रण करणारी 
सस्था विसरली गेल्यामुळें खोय्या व बेजबाबदारपणे 
डिहिंळेल्या स्मृती अस्तित्वांत आल्या आणागे त्यांनीं 
समाजाचा विस्कळितपणा वाढविळा तो अजूनहि 
र आहे, ह्या सवाचे मूळ बुद्धच होय असे 


2. तां हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला असून खतःचें 
""तनेण करण्यास समर्थ आहे व समाजांताळ दैत- 
कण वि करून ऐक्य-भावना वाढविण्याचे 
मागील क दातात वांधळें आहे. अद्या वेळीं 
3१ णे उकरून काढून ती दवेप-मूलक 
द्दता अर्स प्रतिपादणें योग्य आहे वगत दशे 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


षह्स १ >"१९ 


र. 
डि 


को 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


जळनडषा : माधवकरणी 


दिद्यासतींनो चंद्रमुखींनो ! पुन्हां पुन्हां सांगा 
सांगा पुनश्व अभिमानें, 
६ निळवंतविर नि्याण असुचें नाचत जाईल 
यापुढें डोलत डोलानें ! 
हय न र 
उखिरच्या त्या चोल नपांची अखेरची आशा 
| तरळते तरल सागरांत 
सागरलश्ष्मी विजयनगरची विजनवासिनी वा 
नाह्ते फिरून तेजांत ? 
झामोरिनची घुडळेळी वा दोळत उसळून 
आली जलपृरष्ठावरती १ 
तुफान किंवा कान्हाजीच्या शक्तिसांगराची 
ओहटी ये भरती? 
दिद्यासतींनो सयमुखींनो ! पुन्हां पुन्हां सांगा 
गा पनश्चव अभिमान, 
: पराक्रमाला पुन्हां मोकळ्या दहा दिशा झाल्या 
शाला पूर्वेस्मृतिगानं ! 
र्य चं नः 
पतागरिके ! हो पहिली वहिली विश्वासाने ग 
टाकली तुक्चिवा पदरांत 
सांग तुझ्या लहरीलह्रीना--“ सांभाळा जपुनी, « . 
जोजवा हलक्या हातांत? 
वरती खाली दो पाकळ्या निळ्या रिंपल्याच्या 
आंत हा मौक्तिक आरक्त 


सहृद्ततारानयनीं दणुनी विश्वेदेवांनो 
पहारा ठेवावा सक्त 


दिश्यासतींनो चेद्रसुखीनो सूवमुखींनो ग ! | | 
जगाला सांगा अभिमाने, 


“वृथा कशाला खंत हवी ही स॑रक्षण अपुले 


करीलच अपुल्बा तेजाने. र 
७१ 
2 >. प भू $$ ] 
मुड द * त री 
चा ती १; र्ड 
क्स ७०५ की 
न्“्< अमृतमहोत्सवी > 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास भ्टी ८ क औक 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे शु. 
संगणकीकृत द्वारा प्राजमपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारत 


सागरतीरीं वळसागर ह| नायक राष्ट्राचा 
वन्दी महासागराला 
उज्ज्वळ अपुल्वा स्वप्नांमधुनी एका स्वझाचें 
वाहतो दिव्य पुष्प त्याला 
काय जगा संदेश सांगण्या तुवां सोडले हें 
कवूतर निळ्या सागरांत ? 
तुझ्या कराच्या स्पर्ाम'धल्या सामथ्यावरतीं 
निघाले कोठें वेगांत ? 
चच न्द्रमुख (290 0 2 १) (49 
चन्द्रसुखींनो सूयसुर्खांना दिद्यासुन्द्रींनो ! । 
- जगाला सांगा अभिमानें 
' पुण्यात्म्यांच्या पण्याईचे चिलखत चढवन 
हू नवी नवी गगनें. * ३ 
न नः च 
अगे जलउषे ! उषा तूं परी अजून मागून 
>. 
कामा यावरचे उदयाला भानू 
नांकावाने अभंग फिरतां .. . इवल्या क्षितिजांच्या 
कशाला मर्यादा मानूं ! 
सह्याद्रीचा ... हिमालयाचा अचलपणाचा तो 
ह कला कशाला ऐकावा डोळ ? 
तरते फिरते दुर्ग होउनी बेलाशक हिंडा 
माकळा आहे भूगोल | 
चन्द्रमुखींनो सूर्वमुखींनो दिद्यासुन्दरांनो ? 


निक्षुनी सांग 
1 अभिमान 
“आक्रमणाची ना आकांक्षा. स्वतंत्रता मात्र 


तोलतों आम्ही प्राणानें ! ? 


१५३१९४८, प वसंत वापट, 


५9 रच 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ह 
न््« हज >-२७ 
षे (जि 
ल > “क 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


बापू 


१९१६. बापूंना मीं पहिल्या प्रथम पाहिल्याला 
३२ वर्णे झाली, तेव्हांपासून जणूं एक युगच लोटल्या- 
स|र्खें वाटतें ! साहजिकच आपली दाष्ट मागें 
वळते आणि मनांत आठवणींचे काहूर माजतें. 
हिंदुस्थानच्या इतिहासांतील हा काळ किती अद्‌भुत 
होऊन गेला ! उत्क्प-अपकर्ष, जय-अपजय 
यांनीं भरलेला ह्या काळाच्चा इतिहास एकाद्या 
काव्याप्रमाणें वा कादंबरीप्रमाणें किती अदूभुत- 
रम्य आहे ! आपण ह्या काळांत जीवनाचा जो 
अनुभव घेतला आणि भारताच्या या विशाळ नाय्य- 
प्रसंगांत आपण जो थोडाफार भाग घेतला, त्यामुळें 
आपणां पामरांची जीवनें पण अद्‌भृतरम्य अशा 


न्न 


तेजोवल्यानें उजळून निघाली ! 


सर्व जगभस्च हा काळ युद्धांनीं, नानाप्रकारच्या 
आंदोलनांनी आणि रोमहर्पण घटनांनी भरूनगेटेला 
असला तरी हिंदुस्थानांत घड्डून आलेल्या घडामोडीचे 
बोशेष्ट्य इतरांपेक्षा कांहीं विशेषच्च ठळकपणे उमटून 
दिसतें ! कारण ज्या भूमिकेवर या घडामोडी घडल्या 
ती हिंदुस्थानांतील भूमिका इतरांपेक्षा मुळीं अजी 
बांतच मिन्न होती. बापूजीचें कार्य फारसें लक्षांत न 
घेतां जर एकाद्या माणसाने ह्या काळांतील घट- 
नांचा अभ्यास केला तर ह्या सवे गोष्टी हिंदुस्थानांत 
काँ व कश्या घडट्टडून आल्या याचें त्याला एक मोठें 
कोडेच पडेल, त्यांचा अन्वयार्थ लावणें खरोखरच 
कठिण आहि. आपणांपेकरी प्रत्येक व्यक्तीनें-मग ती 
क्ली असी वा पुढु्य असो--ह्या सर्व प्रसंगीं जी 
काति करून दाखविली तिची कारण-मीमांसा केवळ 
रूक्ष तुद्धिवादानें करणें खरोखस्च अशक्य आहि. 


प 


अनुक्रमणिका 


केवळ 


असेंहि कित्येक वेळीं घडून येतें की, 
व्यक्तिनच नव्हें तर राष्ट्र देखील एकाद्या उत्कट भाव- 


. कवी 


नेच्या आहारी जाऊन एकादी विशिष्ट प्रकारची 
कांति करण्यास उद्युक्त होतें. कित्येक वेळीं ती कृति 
सास्त्विक असते तर पुष्कळदां ती तामसीहि असते; 
त्या उत्कट भावनेच्चा आविग लवकरच नार्हीसा 
होऊन ती व्याक्ते पूर्वीप्रमाणेच आपलें मूळचे क्रिया- 
मय किंवा निष्क्रिय जावन कंटूं लागते. 


हिंदुस्थानांत मात्र खरोखर्रच नवळ घडून आलें ! 
ह्या काळांत आपल्या सर्वेच देशाचे व्यवहार एका 
उच्च पातळीवरून चालले होते येवढेच नव्हे, तर 
वराऱच दौर्घकाळपर्यंत त्याच उच्च पातळीवरून ते 
व्यवहार साधारणतः सतत चाळू राहिले. ही गोष्ट 
खरोखरीच अत्यंत विलक्षण अशी घट्टडून आली. 
ख्या लोकविलक्षण विभूतीच्या व्यक्तिमत्त्वार्न हा 
कालखंड घडाविला गेला. तें व्यक्तिमत्त्व लक्षांत घेतल्या 
शिवाय त्या गोष्टींचा अथ सहज लागणें शकय नाहीं. 
हिंदुस्थानच्या इतिहासाचे गेळें अर्धशतक ह्या 
विराट पुरुषाने व्यापून टाकलें आहि. अर्थात्‌ हा 
पुरुप आरीरानें नव्हे तर बुद्धीनें आणि आप्म्याने 
खरोखरीच विराटू---जगडूव्याळ असा होऊन गेला, 

आपण बापूंबददळ शोक करितों, आपल्याला 
पोरकें क्षाल्यासारखें वाटतें, परंतु त्यांच्या भव्य 
जीवनाचा जर आपण आढावा घेतला तर शोकाऱ्चें 
काय कारण आहे १ आपल्या जीवनाची सफलता 
पाहण्याचे त्यांच्यासास्खें भाग्य इतिहासांत फास्च 
थोड्या व्यक्तींना लाभलेले आहे. आपल्या सवीच्या 
चुकांबद्दल त्यांना बाईट वाटे. हिंदुस्थानचे नांव 


न्य 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


१; भर 
८ १ ७५ प 3.) 


जर 
“५, 


क क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आपण सवानी अधिक वैभवशाली केलें नाही म्हणून 
त्यांना दुःख होई. हें त्यांचें वाईट वाटणें आणि हें 


त्यांचे दुःख हीं आपणांस समजूं शकतात; 
तथापि त्यांचें जीवन अपेक्यी झालें, असें 


म्हणण्याचे घाष्ट्ये कोण करील £ ज्या ज्या 
गोष्टीला त्यांनीं हात घातला ती ती त्यांनीं चिरंजीव 
आणणि कृतार्थ केली. त्यांनी जॅजें कार्य केलें त्या त्या 
कायाला त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नसळें तरी पुप्कळःव 
यदा आलें. त्यांनीं जो जो प्रयत्न करावा तो ती 
हटकून यरास्वीर्‍च व्हावा असें त्यांच्याविषयी वाटत 
असे. गीतेतील तत्त्वाप्रमाणे आन्चरण करीत; फला- 
विषयीं आर्साक्त न ठेवतां ते अनासक्तपणें कस 
करीत राहिळे आगि त्यांचा कर्मे आपोआप 
सफल झालीं. त्यांचें दीधे आयुष्य अविरत परि. 
श्रमांनीं, उद्योगांनी आणि सामान्यतः न आढळून 
येणाऱ्या नवनवीन साहसांनी परिपूर्ण होतें. त्यांच्या 
ह्या दीर्घ रजॉवनांत बदसूर असा कोठेंच आढळून 
येत नाहीं. नाना प्रकारच्या उद्योगांनी भरलेले त्यांचें 
जीवन वृंदसंगीताप्रमाणें दिवसेंदिवस आधिकाधिक 
मधुर व सुरेल बनत होते. त्यांचा प्रत्येक शब्द, 
त्यांची प्रत्येक कांति त्यांच्या या जीवनसंगीताशी 
संवादी व सुरेल अंशी होती, इतक्या नकंळत ते 
श्रेष्ठ कलावन्ताच्या पदवीला जाऊन पोहों्बळे होते ! 
त्यांनीं अंगीकारलेली जीवनपद्धाते जरी जगावेगळी 
होती तरी जीवनाऱ्ची परमोच कला त्यांनीं हस्तगन 
करून घेतली होती. सत्य आणि सोजन्य ही आच: 
रणांत आणतां भाणतां जविन किती सुंदर होतें, 
एकाद्या परमोच्च कलाकृतीप्रमाणें ते किती रमर्णाय 
बनतं हं बापूंच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होतें, 

जसजसे ते वत्रढ होत चालले तसतसें त्यांचें 
शरीर त्यांच्या पराक्रेमी आत्म्याचे एक नाममात्र वाहन 
होय असेच्च वाटूं लागलें होतें, त्यांचें बोलणें ऐकत 
असतांना, त्यांच्याकडे पाहत असतांना त्यांना शरीर 
आहे ह्या गोष्टींचा आपणांला विसर पडत असे, 
म्हणून जेथें जेथें ते वसत ती जागा देवळाप्रमाणे 
वाटे, ज्या जागेवरून ते चालत ती जागा पुनीत 
झाल्यासारखी वा 


त्यांच्या भ्रृत्यूंताहि केवढी भव्यता, केवढी कला 
सुंदर रमणीयता आहे ! कोणत्याहि बाजूनें बघितले 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


तरी मृत्यूनें या पुरुषाच्या जीवनावर वैभवशाली 
कळस चढविला आहे, असेंच्च वाटतें, त्यांचीं जीवन. 
मूल्ये त्यांच्या मृत्यूमुळे आधिकनच तेजाने तळपत 
आहेत. त्यांच्या मानसिक शक्ती संपूणेपणें अक्षीण 
अव्यंग आणि विकासेत असतांना त्यांना मृत्यु आला 
ता मृत्यू त्यांना पाहिजे अद्या वेळी-परा्थनच्या 
वेळीं-आला, ज्या सामाजिक ऐक्याकरितां त्यांनी 
आपल्या स्वतःला सदेव वाहून भेतलें होतें, आणि गेलें 
वर्षेभर ज्याप्रीत्यथ त्यांची अहर्निशा खटपट 
होती त्या कार्याकरिता त्यांचें बालिदान झालें ! ते एका- 
एकां अचानक वारले ! अशा मृत्यू बद्दढ कोणाला हेवा 
वाटणार नार्ही ! शार्रीर पंगु होणें, रुग्णशय्येवर 
बराऱच काळ पडून राहणें, वयोमानाप्रमाणे मनाची 
शाक्त क्षीण द्दोणें, ह्‌ प्रकार त्यांच्या वावतींत घडून 
आले नाहीत. तर मग आपण त्यांच्याकरितां कां 
णून शोक करावयाचचा £! आमच्या या गुरुजींच्या 
( 31४७ च्या] आठवणी आमच्याजवळ सदेव राइ- 
ताळ. त्यांच्या ग्तीतील शेवटपर्यंत असलेली तरळता, 
आजुत्राजूबे वातावरण प्रसन्न करून टाकणारे त्यांचें 
त प्रसन्न [स्मत, त्यांचे ते सदव हंसगारे डोळे, या 
गोष्टी आम्ही कर्थीदि विसरूंदाकणार नाहीं. वापूजीचे 
शसांर आणि त्यांच्य मन यांच्या शक्ती क्षीण होत 
आहेत अशी कल्पनाहि आम्हांला कर्घी शिवली नाहीं! 
आपले मनःसामथ्ये आगि आप य 
वेभवशाली मळा कल मलय क 
क मृत्यु आठा 
आमच्या आणि आमच्या समकालीनांच्या मनश्चक्च- 
समोर जी त्यांची उज्ज्वल प्रतिमा उभी राहूते 
हत ता 
सदव अजर आणि अमर अशीच आहे 


आपल्या मनश्रश्षंसमारील तौ प्रातेमा 
नष्ट होणार नाहीं. त्य्नी आपणांकरितां काय केलें 
हीं ! त्यांनी अगदी अतरगांत शिरून, आपले 
मानालेक व. आध्यात्मिक पिंड बदळून टाकले 
त्याना नेराळं वळण लावले, गांधाजींस्यी पिढी 
जस निघून गेळी तरी त्यांनी वळण दिलेला तो प्रकाति- 
डे कायम राहून त्यांचा पुढील पिढ्यांवर परिणाम 
झाल्याशिवाय राहणार नाहा, इतका तो हिंदुस्था” 
नच्या जोवनाशीं एकजीव होऊन गेला आहे. 
आव्या|त्मक दृष्ट्या ज्या वेळी आपण दारद्री बनत 
चाढला हाता अश्या ऐन वेळी बापूजीचचा अवतार 


था 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


नवाल 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र सध ग “क 
4 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सार-सकलन 


झाला. त्यांनीं आमचें आध्यात्मिक जीवन समृ 
करून आम्हांला बलशाली केळे, आम्हांला जे सामथ्य 
त्यांनीं दिळें तें केवळ क्षणभर वा एकादा दिवसभर 
किंवा एकादे वरभस्च टिकणारें असें नाहीं. त्याच्या 
योगानें आमच्या युगानुयुगे चाळत आलिल्या राब्यू- 
संस्कर्तांच्या संचितांत कायमन्ची भर पडली आहि 
आपल्या हिंदुस्थानची, जगाऱवी---आपणांसारख्या 
पामरांच्ची-गांधीजीनी जी प्रचंड सेवा केल्ली आहे ती 
बघून कोणीहि आश्रयाने थक्कच होऊन जाईल ! 
आतां मात्र आपलें कर्तव्य करावयाची पाळी आप- 
णांवर येऊन ठेपळी आहे. त्यांच्याशीं किंवा त्यांच्या 
स्मृतीशी वरेश्‍्मान न होतां आपली संपूर्ण शक्ति 
वेंचून आपण ल्यांचें कार्य पुढें चाळू ठेवळ पाहजे. 
आणि आपण अंनक वघेळीं केलेल्या प्रातेज्ञा पूण 
केल्या पाहिजेत, 


न 


"पं, जवाहरलाल नेहरू, ५|२९| ४८, 


(इंग्रजी हारेजन १५)२॥४८.) 


२गांधीजीचें आपल्या वीरमरणाचं भाकित 


५६६ १९३३र्‍चा सप्टेंबर माहिना नुकताच सुरू 
झाला होता. बापूजी त्या वेळेळा नुकतेच अत्यवस्थ 
आजारांतून उठून पुण्याला “पणकुर्टी'त वश्रांतस्तिव 
राहिले होते, त्यापूवी तुरुगामधूनच अस्पुन्योद्वाराची 
मोहीम करण्याकरितां त्यांनी सरकारजवळ परवानगी 
मागेतळी होती. पण सरकारनें ती नाकारल्यामुळे 
नियेथ प्रदार्शत करण्याकरितां त्यांनीं 
तुरुंगांतचच प्राणांतिक  उपोपण 
उपवासाच्या पाहिल्या पांन्च दिवसांत*च 


त्याविरूदध 
येरवड्याच्या 

आरांभेले होतें 
त्यांची प्रकाति इतकी खालावली कां सरकारनें त्यांना 
ससून-हॉस्पिटलमध्यें नेळे, या दुखण्यांत त्यांच्या 
जिंवाळा धोका आहि हें सरकारला कळून आल्यावर, 
सरकारनें बांपूंन्यी बनवते सुटका २३ आगस्ट 
१९३३ रोजीं केळी. त्यानंतर त्यांना 'पणकुटीं*त 


मला सागतल, त्यायुळ साहाञकचच मी वापून्च्या 
त्या वेळच्या ' पणकुटी *च्या बास्तव्यांत सवच वेळ 
त्याच्यावरावर हाता. 


एकदां संध्याकाळीं मीच एकटा त्यांच्याजवळ 
होतों. 'पर्णकुटी'च्या वगीच्यांत ते शतपावली 
कर्रीत होते. त्यांन्वी सुद्रा चिंतनमझ होती. माव- 
ळत्या सूर्याच्या मन्द्‌ प्रकाशांत बगीच्यांतील पानेंफुळें 
यमकत असून सोहक दिसत होतीं, एकदम त्या 
वेळच्या शांततेचा भंग करीत वापू उद्टारळेः-- 


“: आनंद, सध्यांच्या माझ्या या स्थितींत मीं काय 
करावें, असें तुळा वाटतें १ या वेळेला माझी सुटका 
होईल; अर्से नव्हत मळा वाटलें ! मळा आपले ते मला 
मरूं देतीळ असें वाटत होतें; त्याकरितां मीं आपल्या 
मनाऱची अगदी पूर्ण तयारी करून ठेवली होती. 
इतकी काँ माझ्या अद्षा ज्या कांहीं थोड्या जिनसा 


होत्या त्या मी सुटण्याच्या आदल्या दिवशी 
इस्पितळांतील  परस्चारक-परससचारिकांना देऊन 


टाकल्यां होत्या. 
असता, तर लोक 
ठाऊक १* 


या उपवासांत मला मृत्यु आला 
काय म्हणाले असते, कोणाला 


“: असे काय म्हणतां, बापू १ ते वीराळा साजेसें 
वगीतश्यालळी असेंच मरण झाळें असतें !? मी 


उत्तर दिलें, 
“ काय वेडा आहिस तू !”' वापू म्हणाले, 
५ उपवास करून मरून जाणें याळा तू. कोतिशाली 


मरण म्हणतोस ! मळा तरी असें वाटत नाहीं. अशा 
मरणांत का कुठें वीरता असते १ तुला. माहीत 
नाहीं, माझ्या पत्रिकेवरून मला र्वारमरण यावें 
असे आहे £ * 


६ण, वाप? मीं उत्तर दिळें,'“'उपवास करून मरून 
जाणें हं देखील वीर-मरणन्व नव्हे तर काय १ अगर्दी 
योजून हेतुपूवक तसूतसूने झिजत झिजत मरणें हो 
कांही सोपी गोष्ट नाहीं, त्यालाहि. कमालीचे बै 


आणिले, लागतें 1”? 
ध्हरिजन*चे नेद्र्मींच संपादक रजेवर असल्यामुळें “ छे! मळा नाहीं, असें वाटत! सला मृत्यु 
त्या अवधींत त्यांचें कास संमाळावयास बापूंनी येशळ तो, एक मला पांद्यी तरी देतील किंबा गोळी 
न, १७ ५१७५ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ ळे । 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी 5 ; 
2 पक: जक 


को 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ह » नवभारत '९ 


नवभारत 


घालून तरी त्यामुळें मारतील ! तें खरें वीर-मरण ! 
अंथरुणावर पडल्यापडल्या उपवास करून येणार 
नव्हे | 14 


मी यावर कांही उत्तर देणार इतक्यांत मीराब्रेन 
तेथे आल्या आणि हें बोलणें तेवढेच थांवळें, 
म्हणून ३० जानेवारीला नमावाणविरून बापूंच्या 
मृत्यूची भयंकर वातमी मीं ऐकिली व मला वापूंची 
ती भविष्यवाणी आठवली. . .!!* 
आनंद हिंगोरानी, ३-२-४८. 
( इंग्रजी हरिजन, १५-२-४८. ) 


३ दोन हजार वषापूवीचे उद्गार 


३० जानेवार्राला गांधीजी प्रभुसंनिध गेले. जगांत 
मानवांच्या भाषेंत बोळावयाचें म्हणजे हाहाकार 
उडाला, या दु:खांत मानवांचें सांत्वन करणें काठिण 
आहे. अशा सारख्याच पारोस्थतीत दोन हजार वर्पी- 
पूर्वी जीझसनें उच्चारलेल्या शब्दांची आठवण होऊन 
ते शब्द आपल्या कानांशी निनादल्याशिवाय 
राहत नाहींत. जीझसनें आपल्या लोकांच्या आचार- 
विचारांवर निदयपणें टाका केली. त्यामुळें त्याच्याच 
लोकांपैकी कांहींच्या कुटिल नातीमुळें जीझसला 
सुळीं जावें लागले. मृत्यूच्या यातना सुरू होण्या- 
पूर्वी जीझसनें जे उद्गार काढले, ते आजच्या परि- 
स्थितींत आपणांस विशेष अर्थपूर्ण वाटतातः--- 

“£ तुमच्याकरितां मी शान्ति ठेवून जात आहें 
तुमर्ची हृदये अश्यान्त किंवा लुव्व होऊं देऊं नका. 
जर तुम्ही माझ्यावर प्रेम करीत आलां असाल, तर 
तुम्हांला आनंद वाटला पाहिजे, कारण मी आपल्या 
पित्यासंनिध जात आहें 

“६आणखी कांही थोड्या वेळानें मी जगाच्या 
इृष्टीआड होईन. पण तुम्हांला मात्र मी सदेव दिसेन, 
जो माझे आदेश ध्यानांत धरून त्याप्रमाणें आचरण 
करतो त्याचेच माझ्यावर खरे प्रेम आहे. मीहि 
त्याच्यावर प्रेम कर्रान. त्यालाच मी प्रकट होईन, 
माझा पिताहि त्याच्यावर प्रेम करील, 

“जर तुम्ही माझे आदेश पाळाल, तर माझें शाश्वत 
प्रेम तुम्हांला लाथेळ; जसें मी आपल्या पित्याचे 


अनुक्रमणिका 


आंदेश पाळून त्याचें शाश्वत प्रेम संपादिळें आहे. हा 
माझा आदेश तुम्ही लक्षांत ठेवा : जसें माझें तुमच्या- 
वर प्रेम आहे तसें तुमचें एकमेकांवर असू द्या, 
आपल्या बांधवांकरितां आपले प्राणहि मनुष्य देतोः 
यापेक्षां पराकाष्ठेचें प्रेम तें आणखी कोणतें ! 

“मां ह्या गोष्टी तुम्हांला बराढून दाखविल्या. कारण, 
माझा हा आनंदाचा ठेवा तुमच्यापाशी कायमचा 
राहावा आणि तुम्हांलाहि संपूणेपणें आनंद व्हावा, 


“होय ! खरोखर्रीच काळ असा कांहीं उफराटा 
झाला आहे कीं तुम्हांलाहि लोक मारतीळ आणि जे 
मास्ताळ त्यांना आपण ही ईश्वराचीच सेवा करीत 
आहों असें वाटे, तुमच्याशी ते अस्ते वागतील. 
कारण त्यांनीं पित्याला किंवा मळा ओळखले नार्ही. 


६६ क. 
हा मा ह्मा गाटा तुमच्याजवळ बोळून दाखाविल्या 
झ्य मची अंत:करणें साहजिकच दुःखित झाली 
“ईत; खर सांगायचे म्हणजे तुम्हांहा आतां रडावे 
ल[गणार उ ग कक 
ह क आहे, शोक करावा लागणार आहे. जगाला 
हाईल आणे तुम्ही मात्र दुःखित व्हाळ, पण 
व लान रूपान्तर आनेदांत होईल आगि 
नद तुमच्यापासून कोणी? ग्रेऊं 
झ ह्‌ घ 
शकणार नार्ही, ह ॥हिरेदुश 
“पिता तुमच्याकडे “सत्य? 
पाठवील, तें तुम्हांला धोर देईल 
नाच्या बाबतींत मारीददी 
“पित्याचें प्रत्यक्ष 


क्य 


पुम्हा त्याची 


(ञायॉ र्ण ग) 
॥र देईल व तुमचें सत्यदरी- 
गोन कर्राल, 


> भी ह परमेश्वराकडून आलों. मी माझ्या 
८ 'नघून या संसारांत आलों र 
सोडून पुन; मी लों, हा संसार 


पित्य कडे जात अ वि ी 


“बघा ! तो समय समीप थेत आरे 
कींज्या वेळी तर . ५ पत आहे; नव्हे आला'च, 
आपापल्या पु गळी सर्वोची पांगापांग होऊन, जो तो 
सानेध आहे. "कटा नाहीं, कारण पिता माझ्या 
1-1 “९ 
'या गोष्टी झी तुमच्याही > 
कीं वम्हांला 5 ना तुमच्याशी येवढ्याकरितां वोललों, 
छेश सहन यानत लावावी, जगांत तुम्हांला भयंकर 
*« केरावे लागतील, तरी पण धीर घरा. 


ध्र्‌ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


र थद्वारे ७. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्व 
संगणकीकृत 


९ १ | त्रै 


कि 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


सार“संकलन 


मी संसारांतीळ यातनांवर मात करून त्यापलीकडे 
गेलों आहे. 

गांधीजीनी आपलें देहवंधन आतां टाकून दिलें 
आहे. दिककालांची वंधनें झुगारून ते आतां 
विश्वात्म्यांत विळीन झाळे आहित, आपणांवेकां 
ज्यांची त्यांच्यावर खरी भाक्ति असेल त्यांना, गांर्था- 
जींनीं आपल्या जीवनाने आणि कृतांनीं घालून 
दिलेल्या मार्गानें जाण्याचें सामथ्ये देण्याची परमे- 
श्वरानें कृपा करावी, 


जे. सी. कुमाराप्पा, 
[ इंग्रजी ह्रिजन( ८-२-४८ )वरून. ] 


शास्र आणि संस्कृति 

बंगलोर येथें म्हेसूर-तरकारनें एंक संस्काते- 
संवधेक हिंदी संस्था नुकतीच काढिली आहि. संस्थेच्या 
वार्‍चनाळयाचा उद्‌घाटन-समारंभ झाला, त्या प्रसंगी 
बंगलोर येथील 'शास्त्रीय संशोधन! -संस्थेचे त्या वेळचे 
डायरेक्टर, सर जे. सी. घोप यांनीं शाळे आणि 
संस्काति यांसंबेवी. एक भाषण केळें, त्यांतील कांही 
बहुमोळ विश्वार सारांशख्यानें पुढें दिळे आहेत. 

प्रथमतः संस्कृतीची व्याख्या करणे फार काठिण 
आहि असें सांगून ते म्हणतात काँ, जेव्हां मनुष्याच्या 
अंगची निर्माणशक्तिः वाश्मय;, संगीत, कला, तत्त्व- 
ज्ञान आणि धर्म तर्सेच सामाजिक राढि आणि 
आचार, राजकीय व आर्थिक संघटना आणि शास्तर- 
सैदीाधन या ब्यापारांत प्रकट होऊं लागते, तेव्हां संस्क- 
तीचा जन्म होत असतो. यांपेक्ती कोणत्याहि एका 
व्यवसायास संस्कांते असें म्हणतां येणार नाहीं, तर 
या सर्वे मानवी व्यापारांना समुच्चवरूपानें संस्कृतीचे 
निददीक मानतां येईल, अद्शा संस्कर्ताच्या बुडाशी 
एका सुधारलेल्या समाजघटनेचें आस्तित्व ग्र्हीत 
घरळें पाहिजे, ज्या समाजांतील व्यक्ती केवळ अन्ना- 
वर जगून राहिलेल्या नाहींत, पण ज्यांना मनाचा 
विकास करण्यास पुरेशी फुरसत मिळूं शकते, त्यांतील 
व्यक्ती आपळें जीवन कांही निश्चित नियमानुसार 
व्यतीत करीत असतात. स्वतःची जीवनांत त्यांना 
ध्येयें व मूल्ये असतात व त्या व्यक्ती आपल्याहून 


अनुक्रमणिका 


मिन्न ध्येयांच्या व जीवनमूल्यांच्या व्यक्तीर्शी सहिष्णु 
तेने वागू शकतात. अशा समाजांच्या आघिष्ठा- 
नावरच मानवसंस्कृ्तांचे विविध व विशिष्ट वृक्ष 


. फोफावूं शकत!त. आजपर्यन्त मानवसंस्कृतांचे असे 


अनेक विविध प्रकार जगांत जन्मास येऊन वाढलेले व 
कालांतराने ऱ्हास पावलेळे आहेत. अक्शा संस्कृर्तीत 
हिंदी संस्क्राते, चिनी संस्काते, रोमन, ग्रकिव 
हिव्ू संस्कृति यांची गणना करतां येईल. आज_ 
पर्यंत कोणत्याहि संस्कृतींचा ऱ्हास ही केवळ 
विशिष्ट भूप्रदेशांतील मानवांवर ओढवलेली आपात्ते 
असें गणण्यांत येई. पण आज निसगीवर मनुष्या'चें 
प्रभुत्व वाढत असल्यामुळें अशी पारोश्थाति निमोण 
होत आहि कीं त्या पारोस्थतींत सर्व प्रथ्वीवर एकच 
मानवसंस्क्ाते नांदूं शकेळ. एक जग, सुधारणेचा 
एकर्‍च प्रकार व एकच संस्क्ाते या गोष्टी आज शक्‍य 
वाटत आहेत. हें हृद्य मानवाला जिकडे आवाहून 
करीत आहे तिकडे, तितक्‍या उच्च भूमिकेवर मानवाला 
चचढतां येईल काय ? आपल्या या संस्थेळा 'हिंदी 
संस्कृतींची संस्था ?(11300(201 [ता 8 (!01(ए1'6) 
असें नांव न देतां संस्कातिसंवथेक हिंदी संस्था 
गाणताघा 11310 01 (॥]ए'8 असे नांव 
देण्यांत जी उदार दृष्ि व्यक्त झाली आहे ती 
कौतुकास्पद आहे 


यापुढे ज्ञास््रसंशयशीधन आगि संस्फाते यांचा संब्रेध 
विशद करतांना ते म्हणतात, योजनापूर्वक निरी- 
क्षण करणे आणि पूण प्रामाणिकपणाने व निःपक्षपाती 
वृत्तीने सत्यसंशोधन करणें ही शास्त्रज्ञाची विशिष्ट 
पद्ठाते आहे. आपणास सत्याचे ज्ञान होऊं शकते 
असा त्याला विश्वास असतो आणि सत्य हे संज्लो- 
घनास पात्र आहे व तितकें त्याचें महत्व आहे 
अशी त्याची निठ्ठा असते. सत्यसंशधिनाची ही 
पद्धाते, त्यासंबेधींचा हा आत्मविश्वास आणि जाव- 
नांतील सत्याच्या स्थानासंवंर्वी. ही निठ्टठा यांत 
शास्त्रज्ञाचा संस्कृतिविपषयक दृष्टिकोन प्रकट होत 
असतो. शास्त्रीय विवारपद्धतीपुळें मानवाची अधीरता 
नष्ट होते, तो निर्विकार, अनासक्त आगि 'धीर बनतो 
व निर्णय देण्यापूर्वी लागणारा संयम पाळू शकतो. 
कल्पनेची तरंठता आणि संशयी तृत्तव्चि महत्वहि तो 
जाणतो. विक्रार आणि भावना यांना वरा झालेल्या 


७७ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९९१८. 
क्त १ ७५ च ५ 


रि सकाळ शक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ष्ट 


नवभारत 


जगाळा निष्कपे काढण्यापूर्वी पुराव्याचे मूल्य- 
मापन करण्याची जवाबदारी ज्ञात्रज्ञ दाखवून देतो. 


यानेतर शास्त्रसंशोधनाच्या कार्यांत निरनिराळ्या 
असंख्य व्यक्तीचे सहकार्य कर्से घडावें लागतें तें सर 
जे. सो. धोप यांनीं परमागूच्या स्फोट-शञक्‍तीच्या 
संशोधनाचे उदारद्ण देऊन दाखवून दिळें आहे 
यानतर अणु बॉब कोणीं व कशासाठी शोबून काढला 
याचया माहिता देतांना ते म्हणतात की, फर्मी, 
बोहर आणि मॅडम ठिज्‌ माईेटनर या तीन शास्र 
शोधक व्यक्ती थुरोपखंडांतून निवीसित वनून 
अनेक साहसांतून माग काहून युद्धकाळांत अमेरिके 
जाऊन पोहोचल्या. जुन्या जगावर नाझी ब 
फासिस्ट यांचे जं प्रभुत्व प्रस्थापित होत होतें तें कसेंहि 
करून कोणत्याहि साधनाने उलथून पाडलेंन्च पाहिजे 
असा त्या सवीचा निघीर होता, आइन्स्टीन यांची 
प्रेसिडेंट रूझवेल्ट यांची मुलाखत घडवून आण- 
ण्यात त्यांनी प्रमुख भाग घेतला आणि अमेखिंतील 
एंजिनियर व युरोपांतून निर्वासित झा& शास्त्रज्ञ 
या दोघांनीं सहकार्य करून फॅसिस्ट दोस्तराष्ट्रांच 
पाखत्य करणार शक्न शोधून काढावें, असें सुच- 
वळ, तान वर्ष सतत यत्न करून परमाग-आक्ते 
मानवाला हस्तगत करतां आढी. आणि दोनचार 
मिनिटांत लक्षावाधे लोकसंख्येचे हिरोशिमा * हें 
दाहर १९४५ सालीं भस्ससात्‌ करण्यांत आढे ! 


आपल्या सशोघनामळे जे दुष्टपारणाम घड नाल 
त्याचा वचार करांत असता आजया अणु-सरोवक 
शात्तरज्ञाना एक 'वक्का बसला आहे, जगां लल शांतता 
तेण करण्यासाठी त्यांनीं एक आंतरराष्ट्रीय मंडळ 
स्थापन कलळळ आहे. त्याचें अध्यक्षपद आइन्स्टीन 
याना स्वाकारल असून अध्यक्ष या नात्यानं काढलेल्या 
पत्रकांत ते म्हणतात, * डतहासपूव कालांत अस्नीचचें 
संशोधन करणाऱ्यांनी जशी एक क्रान्तकारक शाक्त 
जगात [नेमोण कळी, तशीच एक नवी क्रान्तिकारक 
शक्ति परमाणुदक्तांच्या रूपानें आज आमच्या पिढींत 
जगांत [नेमाण झाळी आहे, विश्रवटनेला आधारभूत 
असणारा हो दकत आमच्या संकुचित राष्ट्रनिऐच्या 
छुल्यापुराण्या ।वर्‍चारांच्या जगाच्या बनात सामावू 


अणार नाह वातेचा प्रतिकार करणारें कोणतेहि संरक्षक 
साधनाह्‌ नाहीं, जगांतील सामान्य जनतेला आधिक 
जाणत व सज्ञानी बनविणे व त्यासंवेर्धींचा जनधेत 
आग्रह निमाण करणें यावांचून या शक्तीचें नियंत्रण 
करण्यास कोणताहि मार्ग शक्‍य नाही. आम्ही शास्त्रज्ञ 
पस्माघु-शक्तीसंवर्यीचे ज्ञान आमच्या बांधवांना 
करून देण्याची अटळ जवावदारी पूणप जाणतों व 
समाज-जावनावर था शक्तीचे घडणारे पारिणाम मान- 
वाळा कळाविण्याची जवाबदारा ओळखतो. हे ज्ञान 
झाललां जगांतीळ जनता सृत्यूचा माग न स्वीकारता 
जावनाऱा मार्ग स्थीकारीलळ असा आम्हांस विश्वास 
आहे. मनुऱ्याठा आपल्या भावेतव्यावर आपल्या 
घुद्धांन प्रभुत्व मरस्थापित करतां वेडल या निष्ठेनेंया 


काम आमचें सव ज्ञान व वल खची घालण्याची 
आरस्ह| प्रातिजा केळी आहे.!! 
यानतर सर ज्ञे, सी. धोप म्हणतात, “' यापढे 


अग एक तरी झालें पाहिजे किंवा त नप्र तरी झालें 
पाहजे, आपल्या या भरतखंडांत नुक- 
ताच एक द्वष्टा व कावे होऊन गेला. दोन जागातिक 
महायुद्ध होऊन १? यानंतर जगांतील सुत्सद्दयांच्या व 
विचारवंतांच्या डोक्यांत हा विचार सुचण्यापूर्वी 
एका जगाचे हे र्य त्याला दिसळें. संस्कृतीची 
व्वाख्या करणें का8ण असळ तरी संस्कृतींचा मू!त- 
भत अवतार झामच्यापुढ येऊन उभा राहिला तर 
आम्हांस त्याची ओळख पटे 
नाथ टाकूर ह्या अर्शी व्याज हता. इतिहासाच्या 
1डकातून त्यांनी पूर्व काळाव' हाष्टेक्षंप केला 
आणण त्यांना असें दसल कां आपल्या या भारतमातेर्‍चा 
स्देश | आह काँ, आपल्या वर] येणाऱ्या अनेक 
१ आतेथींचा योग्य सत्कार करावा. यामळे 
त्या संस्कृति नवावेवतेने नटळी आहे आगि विविध- 
॥तूनाहे एक सूर ऐक अत आहे, या देशांत अनेक्र 
कात आप प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठीं 
झगडे केळेळे आहेत; पण अखेर्रस सवानाच येथे 
युत समन्वय करून नांदावे लागलें आहे. ते 

' (ठकाणा म्हणतात, माझ्या सुप्त मना, जागे 
ह. अनेक जनांच्या यवाहांचा जेथें पावन संगम 
घडढळा आहे अश्या या पा चि हिंदभूमींत जागें हो 


दाकत नाही, हा शकति कोणापासूनह्ि लपवून ठेवतां या सका आणि घिशा 
प ढ् ड़ मेंगाळ मान वतेच्या करिना यां 
चाऱ्यावर 
9८ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका शि गा आशि 


संगणकीकृत 


दाकते, गुरुदेव खान्द्- । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र 
ळत मर 


्। » नवभारत '९ 


७०५ दि 
न्< (अमृतमहोत्सवी? > ७ 
क “कि 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


सार-संकलन 


उभा राहून माझे बाहू प्रसरून देवी सानवाला मी 
आभिवादन कर्रात आहे आणि परमानंदानें भरलेल 
स्ठुतिस्तोच्र मी गात आहें. बा. ध्येयाला केवळ 
ओठांनी मान्यता देऊन भागणार नाहीं तर तें 
आमच्या नित्यकमाचा ब उपासनेचा विषय वनलें 
पाहिजे; '' आणि म्हणूनच त्यांनी चाळास वषापूव 
बंगाळेच्या एका कोपर्‍्यांत ज्ांतिनिकेतनांत विश्व 
भारतीची संस्थापना केळी.'थत्र विश्व समवाति एकनीड' 
ध्या शांतिनिकेतनांत जागातिक विद्या आणि संस्कृति 
यांचें केंद्र आहे. तेथे राहणारे उपासक अध्ययन-- 
अध्यापनांत जीवन व्यतीत कर्रात असतात, मान- 
वता हा एकच धर्म आहे, न्याय ही एकच उपासना 
आहे आणि प्रेम व ज्ञान या दोनच जीवनज्योती 
आहेत, असा संदेह आपल्या आचरणाने जगांताल 
सवे देशांतून वेथे जमळेळे हे उपासक मानवाला दूत 


आहेत, | 
[ आर्यन पाथ-सप्टेंबर १९४७ वरून ] 


५ दोन अथेक्शास्र 


आज जगांतील अथशात्ञज्ञांत दोन मूल्तः 1भन्न 
राष्ट्रेकीनांचे विचचार-संप्रदाय नांदत आहेत. या दान 
अर्थश्षास्तांय संग्रदायांना सनातनी व समाजवादी 
अथवा व्याक्तिवादी व समाजवादी अश्ञा नांव देतां 
नेतील. मार्क्सवादी पंथानें समाजवादी अथंक्षास्राचा 
पाया घातळा. आज हा संप्रदाय बरीच प्रातेष्ठा पावू 
लागला असून त्याची विचारसरणी हि आवेंक पुरांगामा 
व शास्त्रीय आहे असे जुने अथशात्रज्ञादे मान्य वरू 
लागळे आहेत. व्यक्तिवादी अ्थंशात्रज्ञांचा संप्रदाय 
प्रथमतः त्रिटनमध्येचच शात्त्रीयत्व व प्रतिष्ठा पावला, 
याची अनेक रुपांतरें होतां होतां अगदीं अलीकडे 
त्या संप्रदायांचें नेतृत्व थोड्याच वयापूबी ]देवंगत 
झालेले लॉर्ड कीन्स यांच्याकडे आढळे होत. पूवाच्या 
व्यक्तिवादी किंवा अनिवंत्रणवादी अथ्यास्रनशांच्या 
अनेक चक्रा त्यांनीं मान्य करून आथिक व्यवहारच 
योजनापूदेक नियंत्रण करण समाजहिताच्या शें 
कसे आवद्यक्र आहे हें दाखवून देऊन आदागिक 
तेजी-मंदी आणि आथिक आर्ट कशावक गुद्र- 
तात यासंबधी जी मीमांसा केला, तिच्यासुळ समाज- 


व्यवहारावरील टाका आगे त्यांतून निर्माण होणारी 
आर्थिक अरि्टें बांसंवेचीं त्यांनीं केलेलें विवेचन यांना 
कौन्स यांनी जणूं मान्यताच दिली आहे असें कांही 
लोक मानतात,कान्स यांच्या वरील मीमांसेमुळें समाज- 
वादी अथद्यात्ञज्ञांच्या आर्थिक अरिष्टासंबेधींच्या विवे- 
वनाला त्यांनीं मान्यताचच दिली आहे असे स्थूलमानाने 
दिसळें तरी.व कोन्सच्या मताचा आधार घेऊन 
समाजवादी अर्थद्ास्त्राचें समथन करणारे कांही 

नुयायी त्यांना मिळाळे असले तरी, मूटतः समाज 
वाद्यांच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनाचे अद्यापि बा कीन्सच्या 
आनुयायांना आकलन झालें नाहीं व तो कीन्सच्या 
अनुयायांच्या सनातनी दृष्टिकोनाहून सूलतःच 
कसा भिन्न आहे हें हारथडे गु निव्हा्सेटीपुढें एक 
व्याख्यान देऊन पॉल. एम्‌. स्वीझी ह्यांनी पुढील- 
प्रमाणें विशद केळे आहे. पॉल, एम्‌, स्वीझी यांचें 
असे म्हणणें आहे की, सनातनी अर्थक्ात्तज्ञ व 
मार्क्तवादी अर्थशास्त्रज्ञ यांच्या विचारसरणांत मूलतः 
तींन भेद आहेतः-(_ १) माक्सववादी अर्थशास्त्रज्ञ 
अर्थशातत्राया विचार ऐतिह्यासेक दृष्टीनें करीत 
असल्याने प्रत्येक समाजअटनेचें एक निराळें अर्ध- 
शाक्ञ बनत असतें असे मानतात. म्हणजे सरंजाम- 
शाटीचें अर्था निराळें, भांडवलशाहीचे अर्ध- 
शास्र निराळें झयाणि समाजवादी घटनेप्रमागे अर्थ- 
शास्त्र निराळें असे माजून भांडवलशाही आर्थिक 
घटनेचे विशिष्ट स्वर्य विशद करण्यासाठी आणि 


तेच्यांतीळ आंतरविरो'बांची मीमांसा करण्यासाठी 
माकरांवाद्यांनी आपलें अधशास्त्र वनावेऊ आहे 


त्याचें विवेचन करतांना ते भांडवलशाहीची उत्पात्त, 
व्रादि आगि विनाश यांची कारणे दाखवून देतात, 
याच्या उळट सनातनी अ्थेशासत्रजञ ( आणि यांत 
कीन्सचे अनुयायीहि येतात ) आपल्या अर्थशास्त्रीय 
सिद्धांतांचें विवेचन करतांना हे सिद्धान्त जणू काय 
सर्वच सामाजिक घटनांना सारखेच लागू पडतील, 
अक्षा वृत्तीने बोळत व लिहीत असतात. प्रत्येक 
समाजवटनेचे आर्थिक व्यवहार भिन्न भिन्न तत््वा- 
नुसार ाळठेळे असतात याची यथातथ्य जाणीव 
ठेवून ते लिहीत नसल्यासुळें त्यांनीं आजच्या भांडव- 
ळशाही थुगांतील व्यवहारांची मीमांसा अथवा तयांचा 


वादी अर्थशास््रज्ञांची आजच्या भांडवळयाही आथिक उलगडा करण्यासाठी जे सिंद्दांत सांगितले ते 
७९ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क जे र 
षा ी ७५ भी 


न अमृतमहोत्सवी, 
टं ९८८४ । ळर 
कि. 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


सनातन असून कोणत्याहि समाजघटनेस तेच लागू 
पडतील, अश्ली भूल पडते. आणि त्यांनीं ज्या 
भांडवलशाही आर्थिक घटनेचे विवेचन केलेलें 
असतें, ती आर्थिक घटना व तिचे व्यवहार हे सना- 
तन, शाश्वत व तिकाळाबाधित आहेत, असा भ्रम 
वाऱ्चकांना होऊं लागतो. (२) या अर्थशात्राच्या 
मूलभूत दा्टिकोनांत दुसरा मतभेद असा आहे. की 
मानवाची मनोरचना व त्याची वृत्तिहि समाज- 
घटनेनुसार व त्या त्या व्यक्तीच्या सामाजिक वर्गी- 
नुसार अथवा त्या वगीच्या सामाजिक स्थानानुसार 
बदलत असतात, वाची जाणीव ठेवून सनातनी अर्थ 
शास्र वोलत नाहीत अथवा विन्ार करीत नाहीत. 
उदाहरणा्थ,मानवी अंतःकरणांत भोग्रात्ते व संग्रहू- 
वरात्ति असतात असे हे म्हणतील, आर्थिक आरिशंचें 
परिमाजन करण्याचें विवेचन करतांना अथवा त्यावर 
उपाय सुचचवितांना समाजांत आतां भोगच्रात्ते वाढवा 
अथवा संग्रहत्रात्ते वाढवा, असा उपदेश ते कर 
तीळ, पण तसे करतांना कोणत्या परिस्थतीत 
मानवाची भोगव्रात्ति वाढते व कोणत्या परिस्थितींत 
त्याची संग्रह-श्रत्ति वाढते, याचें विवेचन ते कर- 
णार नार्हीत. मांडवलदारवर्ग भोग कमी करता 
व संग्रह वाढावितो, तेव्हां तो त्या संप्रहा- 
पासून पुढें किती टक्के नफा मिळेल याचा विचार 
कर्रात असतो; आणि कामगारवगे आजचा भोग 
कमी करून संग्रह करते तेव्हां भावी. आपत्काला- 
साठीं तरतूद करण्याच्या वर्तानें तर्से करीत असतो. 
या दोन व्यवहारांची प्रेरक कार व परिणाम भिन्न 
असतात हें लक्षांत न घेतां सर्वच वगीतील व्यक्तींना 
उद्देशून “ जनता ?? असा शब्द हे सनातनी अश्र- 
शास्रज्ञ योजतीळ व या 'जनते'ने भोगत्रात्ते अथवा 
संग्रहब्चत्ति वाढवावी किंवा कमी करावी असा उपदेश ते 
करतील किंवा या बत्ती वाढल्याचे अथवा कमी 
झाल्याचे अमुक अभरुक पारिणाम घडतात असे सांग- 
तीळ, सामाजिक घटना व त्यांतील स्थान व संबंध 
यांना अनुसरून मतुष्य-स्वभावाच्ची घटना बदलत 
असते या समाजवादी अथवा माक्‍सवादी सिद्धांता- 
कडे सनातनी अर्थशास्रज्ञांचें पुरेसे लक्ष अद्याप 


/ वर्गात 


अनुक्रमणिका 


जात नाही. (३) या दोन अर्थशात्रांच्या दृष्टि- 
कोनांत तिसरा असा महत्वाचा भेद आहे काँ 
राज्यघटना, आर्थिक घटना व एकंदर सामाजिक 
घटना यांचे व्यवहार एकमेकांत कसे गुंतलेले व परस्प- 
रांशी निगडित झाळेळे असतात, हें या अर्थशात््रज्ञांच्या 
वरोवर लक्षांत येत नाहो. आर्थिक घटनेत ज्या 
वगाला वरिष्ठ स्थान असतें, त्या वगाचे वर्चस्व 
राज्यबटनेवरदि पडत असतें; आणि अहे वसेष्व 
असणार्‍या राज्ययंत्राकडून आर्थिक व्यवहाराचे 
नियेत्रण . कितपत व कशा प्रकारें होऊ शकेल 
याचा खोलवर विचार न कर्ता, हे 
समाजाला व सरकारला अमुक अमक पिह 

आपलें धोरण व वर्तन सुवारा क चा क. 
असतात. केवळ न्यायदृष्ट्या किंवा तकक्‍/शास््रदृष्ट्या 
कान्सप्रभति सनातनी अर्थशासत्रश्ञांनां सुचविलेल्या 
अनक उुवारणा आणि अरिप-प्राप्तेबंधक अथवा 
अरिड्-निवारक उपाय मोहक व आकर्षक वाटतात 

"यात मालकवर्गानें आपळें धन कमी करून मजूर. 
वर्गाचे धन वाढविण्यास साह्य करावे अथवा अशा 
कावदेशीर नियेत्रणास पाठिंबा द्यावा अशी अमेक्षा 
केळेढी असते. पण ज्या समाजाच्या 
आर्थिक धटनेवर भांडवलदारवर्गाचें प्रभुत्व असेल 

त्वया समाजांतील राज्ययंत्र असे नियंत्रक कायंदे 
क का अथय्रा ते केल्यास त्यांची वजावणी योग्य 
ही "र्यांचा इच्छा अथवा शक्ति अशा राज्यं- 
नांत येक शकेल काय, याचा पुरेसा विचार है 
अथशास्मश कररत नाहींत. 7 


ना री अनुयायांची अथशास्त्रीय माभांसा 
न तेन अथशास्रज्ञांच्या विकासाच्या दष्टाने बरीच 
उरांगामा व सुधारणावादी असल्यार्ने ती अथ्रेशास्त्रीय 
इतिहासांत क्रांतिकास्क गणळी जाते. अशा वेळी 
माक्‍तंवादी अथरशास्र व सनातनी उ र्थ या 
1. अथंशास्र यांच्या 
पळयूत दृष्टिकोनांतील भेदाचे हे जे मार्मिक तरिवेचन 
केले आहेतें ब्रिचारप्रबोधक आहे शि 
[“सायन्स अँन्ड सोतायटी!, 


म समर नंब्रर१ २९४७ पा री 
एम. स्वीझी क. वी 


यांच्या व्याख्यानाचा सारांश. | 


८५१ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


> डू ._) 
च क्त १ 
य 
क. र्ध (॥०॥७>, ० 
वि /8'नवभारत रके श 
सते ७५ 
न्ट्« '६६अमृतमहोत्सवी& री 
चल. वर्ष टे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


साभार स्वीकार 


खालील वृत्तपत्रे च नियतकालिके ' नवभारता'चे परतभेटीस येत आहेत, त्यावद्दळ “ नवभारत * 


त्यांचा अत्यंत आभारी आहे 


दैनिकेः-- 


लोकमान्यः--सं. श्री, पां. वा. गाडर्गाळ, जन्म- 
भामे मुद्रणालय, १२३६-४२, 
मेडोज स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई. 
नवशाक्तिः--सं. श्री. प्रभाकर पाध्ये, २१, दलाल 
३ *_ 0 
स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, 
कतैव्यः--सं. सानेगुरुजी, १९, गिरगांव रोड, 
सोमण बरिहिडिंग, मुंबई ४. 


लोकशाक्तिः--सं, श्री, ह. मो. जोशी, ४०५, 
नारायण पेठ, राजगुरू प्रेस, पुर्णे.२. 


क. 

साप्ताहकः-7 

मौजः “सं. श्री वि. पु. भागवत, माज प्रिटिंग 

* ब्यूरो, गिरगांव, मुंबई ४. 
झंकार! सं. श्री. वि. श्री, मोडक, ५७५; 
शनिवार पेठ, पुर्णे २, 

लोकयुगः--त॑. श्री, एम्‌. बी. राव. ग्यु्‌ एज 
प्रिटिंग प्रेस, १९० वरी, खेतवाडी 
मेनरोड, मुंबई ४. 

जनवाणीः-से. श्री. ना. ग, गोरेव श्री, मा. ग. 
बुद्धिसागर, ६२३२७ देशमुखवाडी 
सदाशीव पेठ, पुर्णे २ 


लोंकमतः--सं. श्री. र. के. खाडिलकर, 
लोकमत कायीलय३००'व. नारायण 
पेठ, पुर्ण, २ 
स्वदेश सं. श्री. वि. ना. शिरवाडकर व श्री. 
रमाकांत वेलदे, सुदशन प्रेस, रविवार 
वेठ, नाशेक, 
संघशाक्तिः-सं. श्री. व्यं. शे, भारदे. गरुडवाडा, 
आनंदी बाजार, अहमदनगर, 
अखंड भारत:--सं. श्री. माधवराव वागल, 
प्रमाकर प्रेत, राजारामपुरी, कोल्हापूर, 
सुराज्यः-< सं. श्री, वा. गो. गावंडे, गुरूदेव 
मुद्रणालय, महाल नागपूर, 
समाधानः--संचा० श्री. प्रा, श्री, ना. वनहद्टी, 
नारायण मुद्रणालय, 'घनतोली, नागपूर, 
] र ल्र 
आझाद हिंदः--सं. माई राम निसळ, सातभाई 
गल्ली, अहमदनगर 


पासिक!-- 


किलोस्करः -- सं. श्री. शं. वा. : किलीस्कर, 
किलॉसल्कर बंधु लि, किलॉस्कखाडी, 

स्त्री:--सं. श्री, रा. वा. किर्लोस्कर, 
बेंघु 8. किलोस्करवाडी, 


किलोंस्कर 


&€१ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मंवभारंत 


मनोहर:--सं. श्री. हं. वा, किलोस्करःकिलोस्कर- 
वंधु लि. किलोस्करवाडी. 
सह्याद्रिः--सं. श्री. दि. वि. काळे, एम्‌. ए. 
केसरी ? मुद्रणालय, "५६८ नारायण 
पेठ, पणे २ 
भ्रलाद्‌ :-स. प्राचायं दो दांडेकर; श्री. स 
आ. जोगळेकर, एम्‌. ए. एलूण्ल्‌. 
बी., श्री, य, गो. जोशी ' प्रसाद ! 
प्रकाशन, ६२२३१७५ सदाशीव पुणे २, 
सत्यकथा:--सं. श्री, वि. पु. भागवत. मोज 
प्रिटिंग-व्युरो खटाववाडी, मुंवई ४. 
वाडूमयशोभाः--सं. श्री. म, म. केळकर, 
वाड्मयशोभा कायालय १९६:८६ 
सदाशिव पेठ, पर्ण २ 
अभिरुचिः--स॑. सो. विमल चित्रे, श्री. प, आ 
चित्रे, आत्माराम प्रिन्टिंग प्रेस बडोदे. 
रोहिणीः--सं. प्रा. श्री. म. भाटे रोहैणी 
कायालय ५५४सदाादोव पेठ, पुणे २ 


र टा -- हः 6२ 
दिबॅक ऑफ महाराष्ट्रा ठि० 
"ण्शेडयल्ड बँक--- 
आधकळृत भांडवल रु, ८०,० ०9,००० 
खपलळ भांडवल रु २२९,००,००० 
वसूल झालेलं भांडवल रु १६,० ०,००० 
[रजे व इतर फंडरु.....9 १०,००७ 
एकूण खळते भांडवल रु.....२,००,००० 
गतवपोसाठीं बँकेने शेञअरवर पांच य्क्रे 
करमाफ डिव्हिडंड दिले आहे. 
वँकेच्या शाखा 

डेक्कन ।ज़िमखाना ( पुणें ) खडका, मुंबई ( फोर्ट, 
गिरगांव, दादर), नाशिक वाळिसगांब, धुळे 
जळगांव, फजपूर, (पो ऑफिस) नागप्र 
रतना]गरा, कापरगांव, हुबळी, सोळापर व कल्याण 
बँकिंगचे सवे व्यवहार केळे जातात. 


सुख्य कर्‍्बरी | च, व. जोग 
लदमा रोड पुणें २, मनेजर 


अनुक्रमणिका 


जिणे जगतील 


स्त्रिया दुवळ्याच असावयाच्या असें 
मानून हजारो लाखो स्त्रिया अनेक 
| हशीरक पीडा नळिवाळा व्रोळ लावून 
सोशीत आपलें आयुष्य दुःखांत काढ- 
तात. पुष्कळशा स्त्रीरोगांचं मूळकारण 
गर्भाशयाच्या विवाडांत असतें गर्भा- 
शयाचे आरोग्य नीट राखतां आलें तर | 
| अनक न्त्रिथा खात्रीने सुखाचे व आनंदी 


गभादयाची विळति दूर कर- 
णाराच त्याचें आरोग्य साऊन 
स्त्रीरोगांचे व त्याचवरोवर 
पाच्या डुभ्वाचेंशी निवारग कर 
जारा खुटलुरोत उवापर शोधना 


या आयथोज्या रूपानें स्त्रियांना 
ळाभळ!। आहे 


स्त्रिथांना गर्भाशयाच्या विघाडामुळं 
' अशक्तता घेते; नियमितपणे विटाळ 
न जातां आ्रंगावरून तांधडा किंब्रा 
' पाढरा खाव जातो, डोकें पोट, मांड्या | 
। फार दुखतात व नक्को हा जीव असं! 
होऊन ज्ञाते. अज्ञा वळा ताकाळ 
गुणासाठी शोता कुंयाऊं ( डाल 
पाकग ) घापराधें रोगापासून मुक्त 
झाल्यावर प्रकृती निकोप राखून शक्ति 
वण्यासाठी शोधना प्छेन ( निळें 


पॅकिंग) कांहीं काळ सुरू ठेवावें 
४, ८ आंस व १२ अ 


स पोकंग अनुक्रमे 
रु.२॥,६वरु.९ 


* सगळीकड मिळतें. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 0 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


रा॥4२ "वकार 


ब्र 
महात्माः--सं. श्री. दा. न. शिखरे. * महात्मा ठं 


कार्यालय, सदाशिव पेठ, 


पर्ण २. 


नातूवाग, 


पूजा:ः-सं, श्री, ना. रा. दोंडे,मागदरीकः श्रांत ग 
त्र्यं, माडखोलकर, * पूजा * कायालव, 
घावडे-भुवन, घनतोली, नागपूर 

बसंत:-रसं. श्री. दत्तप्रसन काटदरे, ' वसंत ! 
कार्यालय, ८७ चनीं रोड मुंबई ४ 


श्रीगरुंदेवः--सं. श्री, रामचंद्र कानडी,श्री. सुदाम 


सावकार, संचालक श्री. तुकडोजी 
महाराज श्री गुरुदेव कायालय अमरावती 
वऱ्हाड. 


व्यापार-उद्योगः- सं. श्री, अविनाश मोदाडांकर, 
१० गंगानिवास, रानंडरोड, दादर 
१. बी. ) मुंबई ११ 
(बी. बी, ) मुंबई १४. 
फदर बळवंत दिवाण, ग्रामसेवा 
सवकः- स. श्री, कुदर वळवत दै 
मडळ, नालवाडी, वधा 
उद्यमः-शत श्री. वि. ना. वाडेगांवकर, ' उद्यम * 
कार्यालय, 'धरमपेठ, नागपूर 
चित्रमयजगत्‌ः- सॅ. त्रात र. देवगिरिकर, 
चित्रशाळा प्रेस, १०२६ संदाशिव पेठ, 
पुर्णे २ 


घरुवाः- सं. श्री, राप कानिटकर, चित्रश्याळा 
प्रेस, १०२६ सदाशिव पेठ, पुणें २ 


अनुक्रमणिका 


हद--: सं श्री. न. मो जो, हिंद मुद्रणालय, 
6 


आंग्रेवाडी, सुंबई '४ 


द्रेमासिकः-- 


साहित्य--सं. श्री. वा. रा. ढवळे, मुंबई मराठी 
साहित्य संघ, ' सरस्वती !, मुंबई ४. 


ब्रेमासिक!-- 


महाराष्ट्र-साहित्य-पातरकालनन्स, श्रा. य. दर 
पेण्ढ रकर, महाराष्ट्र साहित्य पारेषद, 

टिळक सस्ता, पुणे २. 
तत्त्वज्ञान मंदिरः-तं. श्री. दि. सा. नाईक, 
तच्चज्ञानमंदिर कचेरी, अमळनेर. 


हिंदी मासिक!-- 


राष्टवाणाः-ऱसं. श्री, गो. प. 
ष्ट्समा, पुण २ 


नेने, महाराष्ट्र 


गुजराथी मासिकः 


शिक्षण अने साहित्यः- सं. जुगतराम दवे, 
गोपालदास पटेल ठाको- 
रमाई देसाई, माणिभाई 
देसाई, नवजीवन, 
अहमदाबाद. 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_. थद्वारे च 
राज्य मराठी विकास संस्थद्र 
संगणकीकृत 


त्ता 
% र्ध (१ात > 0 
नवभारत के 
झन | ७५ ै >"१९ 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


वषे पहिलें 
अंक सातवा. 


आद्यागक-हत्त [विशेष 


( पॅरामाऊंट पन्छिसिटी सिंडिकेट लि. माफत ) 


णापतंगठाचा श्रो गजानन निल गेल्या दंग 
लात जाळण्यांत आली, ती नुकसानी लक्षांत घेऊन 
॥गरणा सुरू व्हावां या हेतूनें सांगलीच्या राजशासन 
मडळान सदर ]गेरणीला गेल्या तीन वर्षात द्यावा 
लागणारा प्राप्तीवरील कर माफ केळा आहे. सांग- 
लात झालेल्या सहा कारण्यान्यांच्या नाशामुळे१०० ०० 
कासगार वेकार झाले 

"ण्णल्या दगलांत सांगली थेथील “' दांडेकर 
वधूचा मादनराचा कारखाना ॥ाबूत राहिला 
असून कारखान्याचे कांहींहि नुकसान झालें नाहीं 
संगापूर यथ भरणाऱ्या प्रददनाकरितां सरकारतर्प 
डकर वधूची चक्की पाठविण्यांत आली आहे 

णण्पबशजवळ  विक्रोडी येथे मे. ओगले 
ग्लास वक्ष्स हे अद्यावत यंत्र सामुग्रीने सज्ज असा 
कांचेर्‍्वा कारखाना सुरूं कर्रीत आहेत 
दाक्षण महाराष्ट्रिंतळ अश्यांत वातावरण 
टक्षात भऊन सातारा रोड येथील “ कूपर पंज़्ि- 
नाआारगण वक्खेचे स्थलांतर मुंबईस करण्याचा 
पालकाचा विचार चाळू असल्याचें कळतें 

स पाडुरग ओध्रेकल्वरल प्रॉडक्टस कुरोटा, 
व्हाया कुडुवाडी--यांचा पहिल्या वर्षांचा ताळेबंद 
व नफातोटा पत्रक भागिदारांच्या सत संजूर झालें 
'विचेवच बजा जातां कंपर्ना र, ९३०६ निवळ 
नफा उरा, कंपनीने साध्या भागांवर करमाफ १० 
क व अग्रभागांवर करमाफ ५ टक्के नका वांट- 
ण्याच उरविळें आहे. कंपर्नाने पाहिल्या वर्षा अंखर- 
ळा वाटलेल्या या. मोठ्या नफ्यावरून तिच्या 
यक्षांची कल्पना येईळ 

"ण्पपा काटन मिल्स लि. घेळगांव हा 
७० लक्ष रुपये आविकृत भांडवलाऱ्ची पमी 
स्थापन झालो,असून ती गिरणीचें सूत व कापड 
शढणार आहे. श्री, डी. एस, अंत्रेकर हे कंपनीचे 
पाहेळे डाक्टर आहेत. 


। शेंगदाणा इत्यादि "77. पेदाम, काजू, 
"सरदार गं, ना, मुजुमदार यांच्या संर य का ( टॉफी 
क... त वि |! युजुम म या सज्ाठ तया स्वाद व रिक्राऊपणा डं "पक्की ( टाफा) 
“प्यास्ालठी अहमदनगर ने? एज्युक्तेश चोच्यर न्प्या ८ -1॥ 
अड इडेस्ट्यल सीनिटो न. व्हि र करनत व युरोपियन समाजांतही जो "रश, शिश्चन 
*१००७%९.'4० दा 6. सो र्न - 9 1 यृ वे टी ञझः 
“५ नाक पऱ्यांतून सागणी आ 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका मरी विकार तर 


थापना झाली असून चित्रयटद्वांरा जनतेला साक्षर 
सण हृ कंपनीच प्रमुख ध्येय आहे. श्री. जी. आर 
अन्न बकाल हे कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत 
आयाडेयळ डग्ज लि. मुंबई नं. २६--ही द्दा 
उक्च रुपय आधेकृत भांडवलाची कंपनी अव्वल 
दजार्‍्या आपचे तयार करण्यासाठी स्थापन झा6ंली 
असून डा, जी. आर, कोकटनंर हे केपनीस अध्यक्ष 
डाभले आहेत 
-ण्केसरी इडास्ट्रयल्स्‌ लि अहमदनगर-- 
ह्यार्नी कसोचे सुव्रासिक ' केस्टर आईल नवीनच 
बाजारांत आणलें असून तें गेऱ्हाइकांना विशेष 
पसत पडळ आहे. हे एरंडेळ श्री डी, आर, केसरी, 
ला पफ्युमरीचे मालक ह्यांनी तयार केलें आहे 
 नवेढपूर येथील आयुर्वेदीय संमेलनाचे 
परारगी भारत वनस्पाति फामेसानॅ- मर, जि पुणें 
भं भाध्वकर येथीळ ताज्या वनस्पात व तेळें मांडळी 
टदोती, 
नाशक, येथीळ सरकारी डेस्टि 


ऱ री कालां- 
तरान पाबर अर कोहळ नानताच केंद्र होईल 
दरूवनम'वाळ साखरेन या 


कारखान्यांतून या उत्पाद- 
नासाठा साळिना सुमारे २० १९०० टन काकवी 
मिळूं केळ, पेटोळच्या टचाइच्या काळांत मुंबई 
योतात स्त्रयंपूणतेच्या दृष्टीने पावर अल्कोहळच्या 
उत्पदनाऱचे महत्त्व पटणारे आहे 

रका येथे---ता.९ 
अ. भा. इंजिनिअरिंग व इं 
भरणार आहे 


ते २४ एऐाप्रिळ पर्यंत 
डस्ट्रियळ एकिझाविदान 


ण्ण्गत वर्षी इंग्लं 


इहून हिंदुस्थानांत तींन लाखां- 
वर सायकली आल्या, ह 


याचच सालांत हिंदुस्था 
२०,००० सायकली तयार झाल्या च 
भगनलाळ अँड 


संगणकीकृत 


टे. आ. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७५ ळे ॥ 
न (अमृतमहोत्सवी 5 
2 पक: जक 


“क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामडळ, वाई 


ह » नवभारत '९ 


-_>3 ० ७२ ढं >) ०२ 
आरद्यिगिक-वृत्त विशेष 


व्विक्‍काची मोठ्या प्रमाणांवर आधुनिक पददर्तानें 


व्यापार करणारी महाराष्ट्रातील ही पाहिलाच 
-__0 श्र शडे 
फेम आंहे 

-"अमेरिकेंत जाहिरातीवर एकूण खचच 


सालिना सुमारें सहा अव्ज रुपये होता. हिन्दुस्थान, 
पाकिस्तांन ब सीलोन मधील वृत्तपत्रांतन १९४७ 
च्या जुले ते डिसेबर या सहामाहीत रु. ७०७९९३७ 
मालाचे जाहिरातींवर खचच झाले. 

-णपंचर्वास लक्ष रुपये आविकृत भांडवलाची 
“ सुकाळ पेपर्स लि. !' ही खाजगी कंपनी नुक- 


हमने क्र 


तिच्या सुंदर केश- 
कलापांत असंते. 


प्रत्येक 'खीस 
लाभूं शकतें. 

जे. अॅन्ड 
मिटेड 


*९", (के 


ळळााकककल्त- 
७ ०-एणयव्याड 


स्टॉक्रिस्ट 
खरसा पेठ; सोलापूर, 


अनुक्रमणिका 


क्य क्व दन 4 मेडि- 
१ केरेंड हेअर ऑईल 
नियमित वापरून 


एम्‌. को. फार्मसी 
री 


71.:2/7६8:... 


, १ विजय भांडार, १५ युक्रवार पुणे, २ जयहिंद स्टोअर्स, 


तीनच स्थापन झाली असून तित्रे पाहिळे डायरेक्टर 
डा. ना. भि, परुळेकर हे आहेत. मुद्रण व प्रका 
शन हें कंपनीचें कार्य राहील. 

र्‍ञ्यांपारी वर्गाला प्रवांस वार_ंधारे करावां 


लागतो. प्रवास याचच विपयाला वाहिलेळें “ भार- 
तीय प्रवासी ” पोस्ट वॉक्त नं. ५४३ पुणे २ हे 
इंग्रजी, मराठी पाश्निफ तारीख १ ०-४-०४८ पासून 
पुन्हा निवामित सुरूं होणार असून उद्योग धेंद्यांतील 
मंडळांना प्रवासाबावत त्यांचे अनुभव, तक्रारी वगेरे 
पाठविल्यास त्याचा परामर्प घेतला जांईलं 


पृतवेल 


२ मे. प्रफछ स्टोअर्स, तासगांव जि. सातारा, 
गांबोगांव एजन्टसू नेमणे आहेत. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डू ._] 

दी 
6 "नवभारत १ री 

*सा्दी॑ ७५ 'चो>*५ 


्ट< (अपृतमहोत्सवी 9७ 


9 स्ट डं ८ 
९ र ४४॥/९ 
*र , ऐश “क 


४ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


| त कयामत 
विजय थिएट्स ठि 
इंडियन कं. अँक्टान्वयें रजिस्टड 
शेअसे विकणें आहेतं-अधिक्रत आणि विक्रीस तयार भांडवळ ५,००,००० रुपये 
प्रत्येकी १०० रु. किमतीचे २५०० साधे शेअसे २,५०,००० 
प्रत्येकों १०० रु. किंमतीच्या पहिल्या दूजीच्या खास 


६८ च्या ९४६० शेअसेमध्यें विभाजित  २,४६,००० 
प्रत्येकी १ रु. किंमतीचे दुसऱ्या दजीचे खास ३८ च्या कळू कळ 
9००० (001 पाप 1&0१७) शेअसेमध्यें विभाजित 


बोडे औफ डायरेक्टसे या 


१ 
वती 6». ७० इज > २८” ९२७ 
१ श्री. एम व्ही. देसाई, प्रा. परंडा ७, श्री, ही. आर. नारळे, लंडला, 
। पिक्चसे,  सिने-फिल्म-डिस्ट्ब्यूटर 


- अंड ब्रँकर, लष्कर ( ग्वालियर ) 
आणि एक्झिविटर, मुंबई ( अध्यक्ष व _ आ. ळत 
र श्र की कळ र प नमळ ८. श्री.व्ही. वही. वैद्य, ठेंडलॉड,सभासद 
8): ७ ले जे खरयपदार टल ग्वालियर स्टेट लेजि असेब्डी; भिलसा, 
३. श्री. एन्‌. एम्‌. वटक, लडलाड व १ लगी 
बँकर, नागपूर. ९, श्री, बाय. बन्सोड, ठेडलाड, अध्यक्ष 
४. श्री. जी. बी. कोडकणी, ज म्यु. क. खापा ( सावनेर ) 


मॅनेजर, सिल्व्हरस्क्रीन  एक्सचेज १५०. श्री. जी. वी. वैद्य, बी. ए. एळएढ्‌. 
लि., भुसावळ, वी. सिने-एकिझविटर, ज्युवेलर, मॅने- 


धा 


* श्री, एस्‌. जी टिळक, मवन्ट अड जिंग डायरेक्टर मेसर्स जी. बी. वेद्य 

सिने-एक्हिविटर, या आणि क॑. लि. आणि डायरेक्टर 
१७ आ. वदी पस लु क, व विजय़ सव्हिसेस लि., नागपूर सिटी 
एळूए. बी , जबलपूर , (1-० ) 


/१०/६५/००६४०८४००/४२७४ब्ब्श 


मेसर्स महेश्वर गद्रे आणि क॑ 
रजिस्टड अकाउन्ट्टंस आणि ओडिटस 
टिळक रोड, नागपूर सिटी. 

बँकर्स-दि न्यू सिारटझन बँक ऑफ 
इंडिया 18. इतवारी, नागपूर, 


| मॅनेजिंग एजंटस 
मेससे जी, वी. वेद्य आणि के, लि. 
वाकररोड, नागपूर सी. पी. 


जेस्टडे आणिले १ 
राजेल्ट्ड ऑफिस-वोकररोड, नागपूर 
सिटी, सी. पौ. ह 


| ऑडिटसे 
) 
। 


७ येर्थाळ थिएटरांसाठीं करार केळेळ असून उमरेड येथे सिनेमा दाखविणे ुरूंझाठे आहे. वो उ. 
१ डायरेक्‍्टसेमध्यें अत्यंत अनुभवी लोक असल्यामुळें कंपनीच्या भावी प्रगतिविपर्यी क. आफ 
) शेअर्ससाठी अर्जेः-दोअर्ससाठी व प्रास्येक्ट्ससाठी कंपनीच्या रजि. ऑफिसच्या पत्त्यापर अज स 
ी ण ये वी ठी पि सुद व ४ व 08 ज्य वि कर गव ष् 
| मुदती ठेवीदी १ सुदत--- वर्पे रवे इेवर्षे ४्वपे पय 
१) घेणे आहेत-- /_ व्याजांजे द्र (4 १8 ५४६५ क ' वर्षे 
) येणे आहेत ट्‌ ७३%. ६५ प 
५००४/५५/१०९५/१./५०-५१७४४९६४/३४ ५/ ०५४२४१४१४१ 4८४ /२४१४१४०४/०४०४/१/९९» ष्‌ डू १4 


कंपनीचा उद्देश आणि कायेक्षेत्र 
सिनेमाच्या धंद्याच्या उत्पादन, वांटप आणि प्रदर्शन ह्या तिन्ही 
क॑, ची इच्छा आहे. सध्या प्रदशेन ( ॥॥५९॥101101 ) हैंकार्यकं 
सुरूं करण्यास आवश्यक असणांरे सटिफिकेट मिळविल्यापासून अ 
या क्षेत्रांत केलळळी कामगिरी स्मृहृणीय आहे. 
ठेका पद्धतीने आणि भागीदारीबाबत कंपनीने उमरेड, तुमसर 


न्हं| शाखांत कार्य करण्याची 
पनीने नेवडलेलें आहे, धंदा 
नर्‍्या तान माहिन्यांत कंपर्नाने 


र 
) दयापूर आणि जवलपूर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व... 2. 
च १ * र त_» 
५०.७ ्स्ळ रद 
नवभारत रे रश 
हच धि ७५ ह 
, अमृतमहोत्सवी > 
वर्षे छट कि 


७ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


'हलब्टत, चळ. छे. 5177 


च्च अभ्यासकांसाठी 


आमची आदर्श प्रकाशने 


सत्याचे प्रयोग अर्थांत म. गांधींची आत्मकथा 
( नवी आवृत्ति छापत आहे ) 
उपनिषदांतील दहा गोष्टी ( तृतीयावृत्ति) :-- शंकरराव दे] रु. ॥. 


जवाहरलाल नेहरू : आत्मचरित्र ( द्रितीयावृत्ति ) (॥४.-॥ 
भारतीय संस्कृति ( चतुथोवृत्ति) :--- साने गुरुजी रु. .३॥ | 
गांधीजींचे विविध दीन ( द्रितीयावाते ) :-- डॉ. राधाकृष्णन २. २॥. १ 
'जवत त्रतात्सव ( द्रितीयावात्ते) :-- आचार्य कालेलकर रु. ३॥ 
सत्याग्रही महाराष्ट्र :-- प्रेमा कंटक स 
अर्थशास्त्र की अनश्रेक्षास्त्र ? ( द्रितीयावृतति )ण्यजींन रस्किन रु. २ 
जीवन-दकछोन ( तृतीयावृत्ति) :-- खाठिळ जिब्रान व 
बाजू :-- धनश्‍्यामदास बिडला /ती 
संस्कृतचे सवितच्य ( द्रितीयावृत्ति) :-- हॉ. राधाहृष्णन १। 
महात्मा गौतम बुद्ध :-- डॉ. राधाकृप्णन्‌ रु. १ 
जीवन आणि साहित्य :---. आचार्य मागवत रु. २॥ 
स॒यम कां स्वेराचार ? :-- महात्मा गांधी र. १॥| 
हिंदु-सुसलमान-ऐक्य :--- आचार्य जावडेकर रट 
गाता-हृदय ( तृतीबावृत्ति) :--- साने गुरुजी १7०४0. 
च समाजकारण 1--- आचा4 कालेलकर १ 


कोथ्रिस्ट-कथा ( द्वितीयावृत्ति) ॥--- गो. आ. देदपारे 1 


>” ० र र. ४७ 
भगवान बुद्धासाठी :-- शंकरराव देवे या 
आचाय कृपलानी :-- निवडक लेख व मापणे धर 
वाल्मिकी-आश्रमांतील प्रवचने : -- जावार्य जावड १ 
संपणे स्वदेळी -- ; महात्मा गांधी र, 
ळी. टिळक वब महात्मा गांधी :-- जाचार्व जावडेक तड) 

पत्नी !--- साने गुरुजी ह दा 
ष्टीयगं 
्ज 
सुलभ राष्ट्रीयग्रेथमाला, 
२... 

१ ऱा झु” >> र र प्रै च 
नव्य ७ श्तभाररे ळू 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ट2 शत्र | 

मिठा गे राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अप. | 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


